वर्षे ४ थें ] मार्च १ ९८१ [अंक ६ वा 


पुणें विद्यापीठाची पहिळींतीनवर्षी . . . . प्रा. प्र. रा. दामले 
विद्यापीठविषयक कांही विचारे . . . . . डॉ. वि. ना. ढवळे 
गीता, टिळक आणि गांधी : ९ अरतिन्दांची साधना . . शंकरराव देव 
क्कॉ. डांगे यांचें ' प्राचीन भारत ': (समीक्षण ) 
१ प्राचीन भारतेतिहास व मार्क्सवाद यांची कंथा . ना. गो. चापेकर 
२ दिशाभळ करणारी साहसी छते . . « * दि. के. बेडेकर 


धर्मातीत राज्य ; ४00.--2.:प्रात दुर कार तंत 
भारतीय राजकारणावरील अध्यात्माची छाया . . प्रा, दे. अ. दाभोलकर 


आन्द्रे मोर्वांचें ' विचारळेखकयंत्र! . .«. « . प्रा. य. का. सोइनी 
कविता, सारसंकळन इत्यादि 


किंमत १ रुपया 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
- राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


न्ट्« चत ५-७. >२७ 
म दि 
“यून 


द्वारा प्राजपाठशाळामडळ, वाई 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


| अनुक्रमणिका | 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा 
विभागांवर असणार नाही. 


विचास्सरीचे, . 
"“रढडटप्ण 
हि. ४ रळवअय 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


| अनुक्रमणिका | मराठीच स: महार 
राज्य मरा का 


वप चौथे धा माचे 
अक ६ वा नवभारत १९५१ 


या अंकांतील जाहिराती 


/९५../५./५./५५--/५/५/५</४-/४६४"५४*१ छे 


रश 


छे 
४८ तास टिकणारा मस्त सुगंध असलेल 


उत्तम छपाईसाठी 


मता भ सद्रणाठय 


| 
! ( रजिस्टडे ) 
| 


वापरून सुगन्थाची मजा लुटा!!! 


शि येथें काम द्या, 
निर्माते--गज,नन जनादन बोडल, सुवई २ व 
पुरणे स्टॉकिस्ट्स-- गोडरोले, जोशी २९१ शनवार, पुणं २ 


आणि कंपनी, २५८ वुधवार श्र 
&->€*४६/४*€*/४”* <_./“*</४/६/४/"४/४/४”४*”५//४४५/ ४४४४” "दे & </€*</४*-/४/१५/४/ <>“*<./४/५/४१/* ४/”४” <../€४५./ ४*९/ /* हि 


ष्‌ </“४./४“*-/४५/€ <//४./४/५./४*५”€ ५/४./४««./*५*€४ ५““४-/४१.” ४.” *«““४./४*५./४४/€ <“**./४५५./४१”€ “२५/२९/९४४४ २.५ ४९.०” क 
अन्नटंचाईच्या काळांत पोशिक अन्न पुरेसे मिळत नाहीं; ठे 
"७ ह > क ७ क. न! 
9 साठं बास्कट, चाकाळड व काळ 
ती उणीव भरून काढतील, > 
कारखाना - साठे बिस्किट कंपनी-र्वाकोटेंट वक्स, पुणं २ 
७ <-/€*५/४/*/४/४* <.:*</४-६/४/* ४५४४५४४४१५ /४५४४४४४€ ९/२/४/९/ <-“/*६/४**६/४*”* 8 


“२५४५४७ >“*.»”*“५-/*५”€४* *१./४€४* ../”४./४*”४./४४”/€ २>/४०//४”४-/४४/ 


पा 
| 


पके 
| ५ नवभारता 'च्या दसऱ्या वर्षांच्या ( ऑक्टोबर १९४८ ते सप्टेंबर १९८९ ) बारा 
, 


अक चे उत्कृष्ट अथेकापडी बांधीव पुस्तक विक्रील तयार असून म. आ. नेरु. पंथरा फक्त 
आल्यास ते रजि. बुक-पोस्टाने घरपाच पाठवू. व्ही. पी. न पाडाबिळ जाणार नाहा 


घ्यवष्थापक. “ नवभारत र 
टिळक रोड, पुण २ 


०: , भे ् गाशि 
| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्ट« | प ५-७. लि २० 
८ । ळा 
हड 


द्वारा प्राजपाठशाळामडळ, वाई 


- वर्गणीदारास डि 


(१) 'नवभारत'चा अक दरमहा १ तारखेऱ्या आंत नियमितपणे काळजीपूर्वक 
पोस्टांत टाकळा जातो. वगणीदारांस जर आपला अंक '१ तारखपयंत मिळाला नाहीं 
तर त्यांनी प्रथम स्थानिक पोस्ट ऑफिसांत चाकी करून नंतर आमचेकडे ल्हावें. 
अक शिक्ूक असला तरच पाठाब्रिळा जाईल, अंक न मिळाल्याबरद्दद १० तारखंनंतर 
येणाऱ्या तक्रारीस उत्तर दिलें जाणार नाहीं. चा 

(२) वगणीदार कोणत्याहि महिन्यापासून होतां येतें. 

(३ ) पत्रव्यवहार करतांन] नेहमी अनुक्रम नेचर अवशय लिहावा. “ नवभारत * 
कचेरीतून दरमहा जो अक रवाना होत त्यावर पच्त्याच्या वरच्या बाजूस डाव्या हाताळा 
अनुक्रम-नेबर लिहिलेला असतो. 

(४) पत्ता बदलाव्रयाचा असल्यास त्याबद्दलची सूचना कचेरीस २५ तारखे- 
पूर्वी मेळाली पाहिजे. त्यानतर सूचना-पत्र आल्यास त्याची अमलबजावणी त्याच 
महिन्यांत न हातां पुढील महिन्यापासून केळी जाईल. 

(५) ' नवभारत? च्या केणत्यहे एजंटास वगणी वसूळ करण्याचा अधिकार 
नाहीं. त्यामुळें कचेरी ब वगेणीदार या दोघांनाहि त्रास हातो ब विल्ज लागतो, 
म्हणून वर्गणी नेहमीं कचेरीकडे खाळील पध््यावर पाठविण्याची कृपा करावी. 


व्यवस्थापक 
* नवभारत ', 
टिळक रोड, पुणे २ 


जाहिरातींचे दर 


सबंध पान अर्धे पान पाव पान 
एक वेळ ७५ ५० ३५ 
तीन वेळां ७० प्रत्येक़् खेपेस ४५ प्रत्येक खेपेस ३० प्रत्येक्र खेपेस 
सहा बळां ६५ डर ४० . ,»१ २५ 9 
बार। वेळां ६० १) दप 3 २० 9) 
पाव पानापेक्षां कमी जाहिरात स्वीकारळी जात नाहीं, 
कव्हर पान नं. ४ प्रत्येक वेळेस ५० रुपये 
कव्हर पाननें. २ व ३ ,» ,, २० रुपये 


(१) सर्वे जाहिराती ' जाहिराती ब जाहि'1तदार ! या सदगंत छापऱ्या शातात... 

(२) शक्‍य असेळ त्या वेळेस जाहिरातदारांचा थोडक्य 
स्वीक्रारळेटी आहे, 

(३९) एकरा पानांत दोन कॉलम्स असतात, 

(४) पानाचा आक्रार ८॥”" > ५" 


ब्यवस्थापक 
' नवभारत ! 


९९१ दानिवार, पूर्णे ९ 


2 भै डी 1.1 
| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


कव 


संगणकीकृत 


त प.९चय देग्याची पद्धत 


-* .) 

* र्क रि त» 

। त क 

च्य व्य, र ी क 
झे नवभारत ररे र 
ही ७५ - 4९ 
र्ट अमृतमहोत्सवी £ 
०६47 अपृतमहोत्सवी&- 


ण न 9 कर्चढ 
च) डू १ भू यी 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सुळभ राष्ट्रीय ग्रंथमालेच्या विश्वस्तमंडळाचें मासिक 
शि 
माचे 


१९५१ 


संचालक : श्री, शंकरराव देव 
संपादक-मंडळ 


.४*, 


आचाय शॉ. दू. जावडेकर-आचार्य स. ज़. भागवत - शी. दरि कृष्ण मोइनी - प्रा. वि. म. बेडेकर 


का. संपादक 
संपादकीय 
घर्मातीत राज्य प्रा. दु. का. संत १-७ 
तापी तुझ्या तीरावर श्री. गणेश कुडे ७ 
गीता, टिळक आणि गांधी : २ श्री अरविंदांची साधना श्री, दोकरराव देव ८-१६ 


कॉ. डांगे यांचें ' प्राचीन भारत !: 
१ प्राचीन इतिहास आणि माकतेवाद यांची एक कंथा श्री. ना. गो. चापेकर १७-२४ 


२ संशाधनक्षेत्रांतील साह्सी कृति श्री, दि. के. वेडेकर २५-३२ 
पृथ्वी श्री. वसंत हेबळे ३२ 
: विचारळेखक यंत्र ) (आंद्रे मोमीच्या कारुंबरीचा परिचय ) प्रा. य. का. सोहनी ३३-३७ 
पुणे विद्यापीठाची पहिलीं त॑'न वर्षे प्रा. प्र. रा. दामले ३८-४५ 
विद्यापीठविषयक कांहीं विचार डॉ. वि. ना. ढवळे ४६-५२,५६ 
भारतीय राजकारणावरील अध्यात्माची छर्‍या प्रा, दे, अ. दाभोलकर ५३-५६ 
सारसंकलळलन ५७-६४ 


य 2 ककहणोगसंशशयशवायकस गस गशगागायोशोसय वम 


वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंक्रास रु. १ 


ह मासिक र. ग. जोशी यांनी सुलभ सुद्रगालय़, २९१ शानिवार, पुरणे २, येथें छापून 
मुळभ राष्ट्रीय ग्रंथमाळेच्या विशवस्तमंडळाकारेत| तेथेच प्राततेद्ध केलें, 


व्यक वजा व्याच्या 


| अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
वित ए्क््हशशिर्शिशशशिशिशशिशीरशिशिशिशिशिशत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


५ नवभारत, 


संपादकीय 


9१% (१ ही... 0. 

कुतज्ञतापूव 5 स्व कार--भााणे विनात 
६ नवमारता "ची उपयुकता ब त्याळा असळलो 
द्रब्यसाहाय्या ची आवदयकता जाणुन एका वानक- 
भगिनोने उत्स्फूतयगे' वीणीव्यतिरिक्त आबिक 
रक्कम देणगी म्हणून पाठवून जी ' नवभारता 'ला 
शुभेच्छा व्यक्त केली होती, तिचा निरेश व साभार 
स्वीकार ' नवभारता च्या डितेबर १९५० च्या 
अंकांत केडा आहेच. या उपक्रमाचे स्थागत करून, 
त्याच ठिकार्णी आम्ही * नब्रमारता च्या वाचकांना 
अशी बिनाति केळी होती की, “ वाचकांनी ९ रु. 
वर्गणीव्यतिरिक्तहि 'नवनारता ला साहाय्य करावे.?? 
त्या आमच्या विनंतोत मान देऊन ज्या 
वर्गणीदार वाचकांनी देगगी पाठपिली आहे, 
त्यांचा आम्ही कृतज्ञञावूजेक निर्देश करतो : 
१ कार्वैवाहू मराठी मंडळ, धारवाड २१ झु, 
२ श्र. स. गो. सोनपेऊकर, मोमिनाघराद १ झ. 


२ श्री. के. न. दुयाने, गडसिरोली २ रु. 

४ ,, पु. ह. पटवर्धन, मुंबई १ रु. 
6 

५ ,, एम्‌. एस्‌. नायक, वसई रोड १ रु. 


माचे १९५१९ 


६ श्री. पंढरीनाथ त. रेगे, मुंबई १ रु. 
७ ,, व्ही, आर्‌, शिरोडकर २ रु, 
८ “ अनामिक > १० रु. 


९ ,, १० झु. 

६ जवमारता *स द्रव्यपाहाय्पाची आवरपक्तां 
आहे. तेव्हां बाचकांत निनेति का, त्यांनी स्पतः 
९ रु. वार्थिक त्र्गगीञयतिरिक्तडे “ नग्रमारता स 
द्र्यसाहाय्प करावे; ततच आपल्या परिन्ित तंत्था 
व व्यक्ती यांच्याकडून ते मिळवून द्यावे, अशा 
द्रव्पसाहाय्य़ाचा आम्दटी कृतज्ञतापूर्वक निर्देश 
आनंदाने कह, - 
* नतभारता * चो पृण्ठमंख्या 

* नत्भारता “च्या दर अंक्रास आम्ही आतां- 
पर्यत ७२ पानें देत आलो आहोत. परंतु कागदांचे 
भाव खूप वाढल्यापुळें, या माचेच्या अंकापासून ही 
प्रउधख्या कमी करगे, ७२ पानांखेवजीं ६४ पाने 
देशे आम्हांस माग पडत आहे, याचे वाईट वाटते, 
वाचफल्प्राहकांनी या आमच्या असामर्थ्यांबद्दल 
क्षमा करावी, 


न०८%-------< 


लेखक-परिचय 


[या अंकांतीळ स्राळील ळेखक्रांशिवाय वाकीच्या छे 


आले असून त्या त्या वेळी त्यांचा परिचय द्‌ 


प्रा, दु. का. संत--- रत्नागिरीच्या ' र. प. गोगटे कोठेज ? मध्ये मराठीचे प्राध्यापक, 
आगि संस्कृति ) या पुस्तकाचे लेखक. 


खक्रांचे लेख “ नवभारतां ' त या वर्षा यापूर्वा 


छा आहि.--का. सं.] 


: साहित्य 


क्ष ७ २ ) २. ९५. *. 
श्री, ना. गो, चापेकर (बदलापूर )--सुप्रसिद्ध विचारवंत साहित्यक आणि समाजशास्त्रज्ञ, 


: आमचा गांव, 


नाटिका प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे. 
प्रा, य. का. सोइनी--पुगे येथील फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये फ्रेंचच्े प्रा 


* समाज-नियंत्रण ), वैदिक नि्रंध ? इत्यादि पुस्तकांचे कते 
श्री. वसंत हेबळे ( अहमदावाद )--- पुष्कीरगो ' 


या कवितासंग्रहाचे कर्ते. यांची । शिब्रांगी) ही 


ध्यापक्र, यांचे ' सुरस फ्रेंच कथा ? 


हैं पुस्तक नुकतेंच गेल्या डिसंवरमध्ये प्रसिद्ध झाले, 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपल्यापुढे कांहीं 
महत्वाचे प्रश्न निमाण झालेळे आहेत. आपण 
)ेल्या तीन वीत आपली घटना निश्चित केलेली 
आंहे. त्या घटनेंतीळ एक महृत्वाचा-आणि प्रगति- 
शील दृष्टीनें विचार करणारांना अत्यंत महृत्तवाचा, 
असा भाग म्हणजे घर्मातीत राज्याच्या ध्येयासेईेथीचा 
होय, घटनेप्रमार्गे या. ठिकागर्ये राज्य यापुढे 
घर्मातीत (3९टए]81') तहृणार आहे. छोकश! टी राज्य- 
व्यवस्था मान्य केल्यानंतर धर्मांतीत राज्य हा अपरिह्वाच 
पर्याय होतो. आणि अर्थातच ज्यांना लोकशाही मान्य 
आहे त्यांना घर्मातीत राज्य तच्वतः मान्य व्हाबयास 
हरकत नाही; निदान त्यांना विरोध करतां येगर 
नाही. आस्थेने व व्यापक दृष्टीने पाहाणारांत 
घर्मीतीत राज्याचे ध्येय आकषक वाटावे इतके भव्य 
आहे. आपल्या काळाचा तो एक मोठा विचार आहे. 
एवढया मोठ्या विचारात्राबत लोकांच्या माहितीच्या 
दृष्टीनें जी चर्चा--शिकत्सा व्हावयास पाहिजे 
ती झालेली नादीं. त्यामुळें त्या बाबतीत बहुसंख्य 
ळोक अज्ञानांतच आहेत. त्यांचा कोल थोडा विरो'धी- 
च पडेल. लोकशाही मूल्यांच्या दृष्टीनं धर्मातीत 
राज्य हे. कर्से आदर्श, भव्य, *परिहार्य आगि 
व्यवहार्य आहे, याचें या ठिकार्णी दिग्दर्शन करण्याचे 
योजिळे आहे. व रि 

मानवी समाजव्यवस्थेच्या उत्कांतीच अवलोकन 
3 असतां असे आढळून येतें की, साधारणपणें 
तीन अवस्यांनीं याबाबतची प्रगति झालेढी आहे. 
आज आपल्या काळाची समाजव्यवस्थेची पद्धति 
हणजे लोकसत्ता. लोकसत्तेचा विचार हा केबळ 
राजकीय व्यवहार वा परिस्थिति यांपुरतांच मय ।दित 
आहि अभे समजून चालणे चूक होईल. परंतु आतां- 
पावेतो. राजकीय क्षेत्रांतील लोकसत्तेचाच उदोउदो 


| अनुक्रमणिका | 


प्रा दु. का. संत 


धमातीत राज्य 


झालेला आहे. जीवनाच्या वेगळ्यावेगळ्या क्षेत्रांत 
तिचा समावेश व्हावयास हवा, हा विचार अद्यापि 
रूढ व्हावयाचा आहे. आपल्या कालाचे 
जीवन हे लोकसत्तेने अंकित केलेळें आहे, असे 
म्हणतां येईल. या लळोकसत्तेपूर्वी समाजव्यवस्थेवर 
राजसत्तेचे प्रभुत्व होते आणि तो काळहि इति. 
हासांत वराच दीर्घ आहे. यापूर्वी समाजजीवनाचे 
संबोगीण नियंत्रण धमेसत्तने केलेळें आहे. 
राजसत्ता ही एक प्रकारें संक्रमणावल्था म्हणतां येईल. 
लोकसत्तेचीं स्वतःची अशीं मूल्ये निर्माण होत 
आहेत; होत आलेली आहेत. समता, मानवता, 
बुद्धिवाद ही तीन त्यांतल्या त्यांत महत्त्वाची आहेत, 
राजसत्तेला स्वतःची अशीं मूल्ये नव्हतीं. धघर्मप्रगीत 
सूल्येंच राजसत्तेनें परिपालिळीं आहेत. त्यामुळें 
ळोकजीवनाच्या नियंत्रणामागे असलेल्या मूल्यांचा 
जेब्हां आपण विचार करूं शकतों तेव्हां धमेसत्तेळा 
अभिप्रेत असणारी मूल्ये, ब॒ळोकसत्तेलळा आभेप्रेत 
असणारी, असे दोन गट प्रामुख्यानें कल्पावे लागतात. 
साहूजिकपर्णे राज्याच्या व्यवस्थेचा विचार करतांना 
त्या राज्यब्यस्थेमागें किंवा समाजव्यवस्थमागे कोणतीं 


: मूल्ये आहेत तें विचारांत व्यावें लागते. आणि नग 


अर्थातच धर्माने पुरस्कारेलेल्या निष्ठा व लोकसत्ता 
पुरत्कारीत असलेल्या निष्ठा असे दोन महत्त्वाचे 
गट विचारांत घ्यावे ळागतात, सेक्युलर ह्या शब्दात 
: घमीतीत ? हा जो इब्द येथें वापरला आहे तो 
ह्याच दृष्टीनं, धर्मनिष्ठ ब धर्मांच्या अतीत असणारे 
असे दोन स्पष्ट पर्याय संभवतात, राजा ही संस्था 
खरोखरच ऐतिह्यात्तिक दृष्ट्या फार गंमतीची आहि. 
आणि त्यामुळेच राजसत्तेचे स्वरूप एकजिनसी न 
आढळतां बहुजिनसी आढळते. तो खरशेखरच 
५ चिवट प्राणी आहे असे म्हगारबे लागते. आपण 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


भ्र स न द 
॥। ७५ > 
नट“ क अमृतमहोत्सवी,& 
) य (ि” 
र्क्ट क २. ळच 4 ओज 
“वक 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


( निदान मर'ठींत तरी ) लोकसत्तात्मक ' राज्य 
असा राजसंबद्ध शब्दच उपयोगांत आणतो. त्या- 
ऐवजी, खरें सांगावयाचें तर, * लोक्य ”. हा शब्द 
रिपळ्लिक/ला प्रतिशब्द म्हणून रूढ व्हावयास हवा. 
त्यांच अधिकांत अधिक संस्कृत मान्यरूप ' लोक्य 
असे होईल. व तो अन्वथक नि सुटसुटीतहि होईल. 
आधुनिक युगाचे वेशिष्र्य 

लोकशाहीचा खरा आदाय म्हणजे सर्व लोकांचें 
राज्य असा आहे. तथापि व्यवहाराच्या दृष्टीनें सर्व 
लोकांचे राज्य राक्‍यतेच्या पळीकडचे वाटते. आणि 
मग लोकशाही म्हणजे बहुसंख्यांचें राज्य अता 
पर्याय मान्य झालेला दिसून येतो. ही ' वहुसंख्या _ 
ठरविण्यासाठी, धर्म, भाषा, परंपरा इत्यादि गमके 
जशी पुढें येतात तर्स दारिद्य हेंहि पुढें येते, हे 
लक्षांत व्यावयास हवे. 

प्रत्येक व्यक्तीच्या कुलपरंपरा ब संस्कार वेगळे 
असले तरी समाजाच्या परंप रा, ध्येये, मूल्ये, इत्यादी- 
चा व्यक्तीच्या मनावर व जीवनावर खोल परिणाम 
जाणतां वा अजाणतां होतो. राष्ट्रीय विचारांचे व 
राष्ट्रांचे पण तक्षंच आहे. आज आपल्या युगांत 
लोकशाही व व्याक्तिस्वातव्य ही मूल्ये सवेमान्य 
म्हणून गगळीं गोळी आहेत. आणि त्यांना अव- 
लंबून राज्यपद्धति वा घटना ही असावयास हवी 
असा बंघनवजा संकेत आज सवंत्र रूढ आहे. सर्व 
राष्ट्रांचा घटना ह्या कसोटीस उतराव्यात असा 
विचार मान्य आहे. ब अधिकाधिक प्रमागांत 
आम्ही ह्या घटनांचे परिपालन करतो असा जगां- 
तीळ प्रपुख-नि सर्वेच-राष्ट्रांचा दावा आहे. कोणत्या- 
हि नव्या राष्ट्रास आपल्या स्वतःच्या भवितवब्या- 
चा. विचार करतांना ह्या मूल्यांबाबत भेफिकीर 
राहून चाळावयाचें नाहीं. साहजिकपर्गे आपल्याहि 
राष्ट्रावर ह्या युगाच्या ध्येयांचा परिणाम होणें, हे 
क्रमप्राप्त व साहजिक आहे. ही युगाला संमत 
असलेलीं ध्येग्रेंच जर कोणा एका राष्ट्राला वा गटास 
मान्य नसळीं तरीहि त्याला ह्या विचारांना मिळत 
असलेळें प्रामाण्य व मोठेपण लक्षांत घेऊन आपल्या 
अंतरंगांतील हेतूंना ह्या व्येयांचा मुलामा देणे, हें 
अपरिहार्य होण!र आहे. आपल्या राज्यकर्त्यांचा 
ब॒वितचारवंतांचा या. ब्येयांवव अढळ विश्वास 


_ अतकमणिक 


आहे, ही चांगळी गोष्ट आहे आणि ह्या विश्वासाच्या 
योगानेंच लोकशाहीला अत्यंत जवळचे असणारे 
असे घर्मातीत राज्य आयण मान्य केळे आहे. ती 
आपल्या लोकक्षाहाच्या निष्ठेच्या दृष्टीनें अत्यंत 
परिपोषक अक्षी गोष्ट आहे. आजच्या युगांतळी 
स्वच राष्ट्रं ही मोठ्या प्रमाणांत मानवबादी आहेत. 
* राष्ट्रीय ' असली तरी मानवतावादास जवळची 
आहेत. तेव्हां राष्ट्रीय पुनरेचनेच्या दृष्टीनंंहि घर्मातीत 
राज्य हेच अपारिहाव ठरते. आपल्या कालांतल्या 
विचारांची अधिकाधिक मजळ येथपयेत आलेडी 
आंहे. ब ता. आपण गांठर्डळीांच पाहिजे. आयळी 
बेचारिक प्रगति तेथपर्थत झालेली नार्ही म्हणून 
ते नका, दे म्हणणे चूक आहे. या युनाच्या रेल्वे 
विमान, यज इ. यांलिक सुधारणा ज्याप्रमाणे एकदम 
पूणावत्सतच आपणांस स्वीकाराव्या लागतात, 
तशीच वस्तुस्थिति ह्या मिचाराबरावतची आहे 
आजच संगळा राष्ट्र ही विचार व ध्येय ह्या बाबतीत 
वम|तंत आहेत आणि घम, मत, वंद, रंग 
इत्यादि निमाण होणाऱ्या मेदांपुळें कोणादि माणसाला 
शक्षा अगर अन्याय होऊं नये, त्याचा मुलभूत 
दक अमान्य केला जाऊं नये, या गोष्टींबाबत 
प्रयत्न चाळू आहेत, हृ पण ध्यानांत धरणें 
आवइवक आहे. यावरून केवळ विद्यमान परिस्थिति 
ब लचा आघ लक्षांत घेता घमोत!त राज्य हेंच 
उच्च अत राज्ययंत्र होऊं दाकते, हे उघड आहे. 


मातीतत्व " राष्ट्रीय] शी रिरोधी नाही 
परंठु घमातीत झाळे तरी ' राष्ट्रीय राज्य ' 
अतावयास हवे, हे म्हणणें योग्य आहे. आजची 
राष्ट्र ही विचारांच्या दृष्टीनें मानववादी आहेत. 
₹्बह्याच्या दृष्टीनं ती राष्ट्रीय आह्वेत. तेव्हां त्या 
अतस्थप्रत तरी आपण यावयास इर्वे, असा आग्रह 
र, ६ पण योग्य आहे. आणि त्याप्रमाणें आपलं 
वतः जे अले राष्ट्रायत्व विक्ातत करण्याची इच्छा 
क९ण ६ चूक नाही, तथापि, ह्या तथाकथित 
राट्रावत्वा चा ब वमातीतत्वाचा निरोध आहे असें 
दात घरळ जात, ते मात्र पूणय चुक आहि 
रा्रावत्व म्हणजे काय १ याताबत विचार क& 
ळागळे तर निरानेराळे पयोय पुढें येऊ लागतात. 
साधारणपणे आपल्या राष्ट्रावर प्रेम करणें ब त्याच्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


धर्मातीत राज्य 


सेतेंत आपलें जीवन आणि कतृत्व घालविणे याला रूढ 
अर्थानें राष्ट्रीयस्व्र म्हणण्यास हृरकन नाहीं.तथापि,राष्ट्रा- 
सा सेवा कोणत्या मागीनें अधिकाधिक होऊं शकते, 
कोयते विचार ह्यावाबत गहत््वाचे आहेत, यासंतंधी 
खूप मतभेद झालेले आहेत. त्यांत पुढील विचार- 
सरणी प्रामुख्याने पुढें आलेल्या आहेत : १ सांस्क्ृ- 
तिक राष्ट्रामिमान २ बुद्धिवादित्वि २ उदारमतवादित्व 
£ ससाजवादित्व ५ मानवतावादित्व. हे प्रमुख 
विचार आज आहेत. वुददेनिष्ठ दृष्टीने पाहतां ढे सवे 
पर्याय राष्ट्राच्या संवीगीण प्रगतीस कमीअधिक 
प्रमाणांत पारेपोषक आहेत. तथापि व्यक्तिगत दृष्टीने 
पाहातां त्यांपैक्ती कोणत्या तरी एकाविषरयीं वा दोनी" 
विषर्यी अधिक आकर्षण वाटणें शक्‍य आहि. हे 
विचारहि एकदेशीय आहेत, असें म्हणतां येत नाहीं. 

राष्ट्रीयत्वाची वाढ ही जगांत गेल्या चारशे 
वीत झालेली आहे, आपणांकडे ते विचार गेल्या 
७०] ८० वर्षातच वर्धमान झालेले आहित. 
समाजांत या औद्योगिक क्रांतीच्या अनुषंगाने 
निमाण झालेल्या मध्यमवगीला जॅ नंब सामथ्ये 
उपलब्ध झालें त्या सामार्थ्यीच्या उपयोगांच्या 
दृष्टीनें त्याला वाटत असलेलें आपल्या राष्ट्राविषर्यी- 
चे प्रेम म्हणजे,राष्ट्रीयत्व होय; परु राष्ट्रीयत्वाच्या 
कल्पनेत परस्परविरो्धाहि बसू शकतो व तेंच युद्धास 
कारण होतें. 

राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेने मानवजातीची सेवा केलेली 
आहे. तिनें (१) सर्वखाधारण व्यक्तीला आपल्या 
हक्कांची जाणीव करून दिळी, (२) राजा या 
संस्थेविरुद्ध महत्वाचा लढा दिला, (२)) बुद्धि- 
वादित्व व विज्ञान याची जोपासना केळी, (४) 
राष्ट्रीय संस्कृतीची व साहित्याची बाढ केळी आणि 
(५) सामाजिक भोतिक विचार वाढीस लावले. 
त्यामुळें समतास्वातंत्र्यादि मूल्यांचा विकास झाला. 

राष्ट्रीय राज्याच्या कालखेडांतेहि धार्मिक विचारां- 
ऱ्च वर्देस्थ कमी झालेलें होते. उदाहरण म्हणून 
इंग्रजांच्या येथीळ' राज्याचे देतां येईल. यांत इंग्रजांना 
घघैप्रेमाळा धक्का लावण्याचे घाडस झाळें नाही. अस 
म्हणण्यापेक्षा त्यांनी, घर्म हा विचार इतिहासजमा 
झाला हें ओळखले होते, असे म्हणणें अधिक 
सयुक्तिक दोईळ. कारण आपले जे धार्भक रिवाज 


नव्या सामाजिक धारणेस पोषक नव्हते, वा विरोधी 
होते, ते कायद्यानें नष्ट करण्यास ब्रिटिश राजकत्योनीं 
मागेपुढे पाहिलें आहे अशांतला भाग नाहीं, उदा ० 
सतीवतंदी, आत्महत्याब्रंदी इ, 

टिळक-आगरकरांच्या कालांत स्त्रराज्य मिळालें 
असते तर ' राष्ट्रीय राज्याची स्थापना झाली असती. 
त्या वेळचा रूढ विचार म्हणजे राष्ट्रीयत्व हा होता. 
वरंतु आज आपले विचार त्याच्या पुढें गेलेले 
अहित आणि म्हणूनच राष्ट्रोम अवस्थेवर 
समभ्ताधान मानणें योग्य होणार नाहीं, त्याबाबत मुग्ध 
राहिळें तरी ते विशेष्र परिपोषक आहे, अश्ांतला 
माग नार्ही, मानववादी राज्यापूर्वींचे अश्शी राष्ट्राय 
राज्याची कल्पना आहे. आज ती कल्पना मागें 
पडत आहे--नव्हे प्रतिगामी गगली जाईल--हं लक्षांत 
घरणे आवदय़क आहे 
घर्भेसंस्थेचें इतिहासांतीळ काये 

आणि राष्ट्रीय राज्याच्याहि पूर्वांची अवस्था 
म्हणजे धार्मिक राज्याची आहे. आज ' सेक्युलर 
स्टेट? हें या धार्मिक राज्याविरुद्ध आहे, असें 
म्हटळें जात, व या धर्मातीत राज्याला विरोधी 
असणारे लोक हे ' धार्मिक राज्या'चा आग्रह धर. 
तात, त्यालाच 'राष्ट्रीय' राज्याचा मुलामा देतात. 
कारण आधुनिक विचारांचा भाग म्हणून राष्ट्रीयत्वा- 
चा अभिमान मात्र ह्याहि लोकांस वगळतां येत 
नाहीं. किंबहुना धार्मिक राष्ट्रीयत्व ही नवी विचार- 
सरणी ह्या लोकांनीं निमीण केळेळी आहे. 

या विरोधी लोकांचा वैचारिक आडाय लक्षांत 
घेगें जरूर आहे. त्यांच्या मताचा निष्कषे असा : 
६ घर्म ह्या संस्थेने उन्नत जीवितमुल्यांची जोपासना 
केळेळी आहे. ती उनत मृल्ये सर्वेसाधारण 
माणसालाहि प्रिय वाटत आढी आहित. ती मूल्ये 
सनातन आहेत. आगि अश्या उनत मूल्यांचे 
श्रेष्ठ पुरस्कते ज्या ज्या राष्ट्रांत-म्हणजे - देशांत 
झाळेले असतील, त्या त्या देशांनी-म्हणजे राष्ट्रांनी 
त्या त्या पुरस्कत्यीच्या विचारसरणीचा वा मूल्यांचा 
अवहूंज करावा. त्या उनत मूल्यांपाठी नव्या नब्या 
शोधांनी, उपलब्ध झालेलें आपळें सर्वे सामथ्ये 
वेचावे, अर्थात या गोष्टीच्या अवलंबनाने नवा 
भ्रातृमाव निमोग होईल व मानव्रप्तनाज उच्च 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


भ्र स न द 
कटो॑ ७८ ६ 
न्ट« चून, 9 

) १ र व्ष ी (३ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


अवस्थेप्रत जाईल. प्रत्वक धर्माला जीवितमूल्यांवरोबर 
एक प्रकारची वेश्रिष्टयपूर्ण समाजरचना आमेप्रेत 
असते. आणि तिचा अवलंब करण्यांत मानव- 
जातीचे कल्याण आहे.” धर्माधिष्ठित राज्य 
पुरस्कारणाऱ्यांचें असते मत असते. त्या मताचा 
अधिकाधिक सहानुभूतीने विचार क€्न हा आशय 
मांडलेला आहे. ह्या आशयाची चिकत्सा करण्या- 
पूर्वी घ्मसंस्थेचे स्वर्य ब तिने केलेळें कार्य या 
संबंधी थोडं विवेचन करगे आवश्यक आहे. 

ज्याप्रमाणे राष्ट्रकल्पनेचा उदग्र मानवी 
संस्कृतीच्या विशिष्ट अवस्थंत झाला, त्याचप्रमाणे 
घर्मसंस्थचाहि उगम मानवी संस्कृतीच्या विशिष्ट 
अवस्थेतच ज्ञांला आहे 

मानवी समाजाने कृषि-अवस्थेत प्रवेशा केल्यावर 
जी समाजरचना निर्माण झाळी, जॅ राज्य झालें, 
गांव झाळें, त्यांत दोन वर्ग झाळे. पहिला प्रामुख्यानें 
शेतीच्या उत्पादनकायात राबगारा, बहुसंख्य वर्ग 
व त्याचा उपभोग घेऊन सवड सवलत मिळाल्याने 
निरनिराळ्या प्रकारची बोंड्िक प्रगति करतां येगें 
ज्याळा राक्य झालें असा दुसरा वर्ग, पहिला बहु- 
संख्य वर्ग हा पूण अज्ञानी, उलट, अल्पसंख्य 
वग हा ज्ञानी, कवि, क्षि या प्रकारचा. ह्य, दुसऱ्या 
वगीरने समाजाच्या धारणेच्या दृष्टीने नियम केले, 
व्यक्तिगत जीवनाला वळण लागावे म्हणूनहि कांह 
नियम सांगित&, तसेच मानवी जीवितासंंधी अ 
ज्ञान झालें त्यातून तत्त्वश्ान व अध्यात्मविचार यांचा दि 
उद्य झाला, पण यापेक्षां सवीत महत्त्वाचा विचार 
स्ट्णजे परमेश्वराचा विचार हाय, माणसाने शेतीचा 
: शोध ? जरी लावला, तरी एकंदर भौतिक 
पारेश्थतीवर त्याचे प्रभुत्व फार नयीदित 
होतं, मानवी जीवित हे निरनिराळ्या संकटांरन] 
न्याप्त व अनिश्चित असेंच होते. एकंदर परिष्थिति 
कांही बिशेध आश्यादायक नव्हती, त्याच परि- 
स्थितीशी झगडून तीतून मानवाला मा] काढावयाचा 
होता, त्याध्वाठी जीवनावर बा जीवन देगाऱ्या 
शक्तीवर अढळ विश्वात असणें क्रमप्राप्त होतें. ह्या 
विश्वाच्या मार्गे कोणी तरी परमेश्वर आहे, त्याच्या 
कुपेने हें सवे जीवन सह्य, सुकर ब सुखी होत 
असतत इत्यादि विचर हा अत्यंत धीराचा विचार 


| अनुक्रमणिका | 


होता. त्याने एक प्रकारचें घेर्य, एक प्रकारची न्याय- 
बुद्धि व एक प्रकारचें सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य 
हीं तीनहि उपलब्ध झालीं. ह्या धर्मवर्चस्वाच्या 
कालांत युद्धे, लढाया इत्यादि प्रकार झाले. 
निरानेराळ्या सामाजिक घडाप्लोडी झाल्या. तरी 
माणसांचे मन या प्रकारच्या ठराविक विचारांनी 
भारले होतें असे म्हणतां येते. घर्तांच्याच नांबा- 
खालीं पुढें जं मोठें दास्य निर्माण झालें, तें 
जर सोडून दिलें तर घमसंस्थेचे का, थोडक्यांत 
स्वरूप, कसे आहे हें लक्षांत घेऊन तिने कोणतें कार्य 
केलें ते लक्षांत घेऊं लागलों तर पुढील निष्कष 
साघारगयर्गे आपल्या हाती येतात : ( १ ) वर्मसंस्थने 
विशिष्ट समाजव्यवस्थेचा पुरस्कार केळा ब त्या 
दृष्टीनं कतेब्ये आंखून दिलीं. (२) घर्गसंस्थेने 
मानवी जीवनाचा व्यापक दृष्टीनें विचार करून विशिष्ट 
तत्त्वज्ञान निमीण करण्याचा प्रयत्न लेला. ' ३ )या 
तत्त्वज्ञानाच्या आधारेच आध्याीत्मक वा पारलौकिक 
जीवनाचे महत्त्व ठसबिळे, (४) व्यक्तीच्या आदश 
आचरणासाठी कांही व्यक्तिगत जीवनांत महत्त्वाचे 
असे नियम वा कतेव्यें घाळून दिलीं. (५ ) या 
विविध गोष्टींच्या परिपूर्तीसाठी विशिष्ट शिक्षणपद्धति 
व वाशिष्ट साहित्यहि निर्माण केलें. 


४ व्शा म्हटल्यानंतर ह्या पांच गोष्टींची एक- 
समयावच्छेदकर्न तयार केळेली विशिष्ट प्रणाली 
अता संकेत सर्वसामान्यपणे अभिग्रेत अस 
असावा, यांत समाजपरिस्थिति व 
कतेव्यें यांचा विचार हा पीरास्थितिसापे 
लागतो, ब मग तो अपुरा पडतो नि त्यामुळें 
र: वगळावा लागतो, अर्थात्‌ धर्माच्या नांवावर त्या- 
योगे चिकटून कांहीं राहिळें असेल तर घभ, परमेश्वर 
मोक्ष, नीति इ. तत्तेंच होत. तेहि विचार बरेचसे 
आध्यात्मिक महत्त्वाचे आहेत. धससंस्था जेव्हां 
एक सामाजिक शक्ति म्हणून होती तेव्हां ते जिवंत 
वाटले. पण पुढें पुढे ते अग्राह्य, अपुरे वाटूं लागठें; 
त्यांचें कृ सनातनत्ब हें विवाद्य ठरे गेठें, | 

थमेसंत्था ही इतिहासांत प्रदी्ध काळ टिकली 
आहे. गळी हजार बबे तर तिच्यांतळें ज्षेतन्य 
नष्टच झाळं आहे, घर्माच्या नांवाखाली कभकांडाऱये 
महृत्वच आग्रहाने मांडळे गेळे. ते कमकांडाचें 


तोबा 
व्यक्तिगत 
क्ष करावा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


॥। स प -) 
“त्त 
री क 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


धर्मातीत राज्य 


महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न कांहीं संप्रदायांनीं केला 
त्यामुळेंद्दि कांदी घर्म निर्माण झाले आहेत आपल्या- 
कडील भागवतधघमाचा प्रयत्न व युरोपांतील धम 
सुधारणेची चळवळ हे प्रयत्न त्यापकांच होत. 
घपाचिं साझभोमत्त्र नष्ट झालें ! 

आतांबध्रेत वर पाहिलेल्या धर्माच्या सर्वेकड 
स्वर्पामुळें धर्माने मानवी जीवनावर एक प्रकारचे 
सार्वभौमत्व मिळविळें होतं. तयापि, आधुनिक युग 
सुरू झाळें. नेवे नवे विचार पुढें येऊ ळागळे, आण 
सर्वच क्षेत्रांतील ( सामाजिक ) धर्माचे सावंभोमत्व 
नष्ट झालें. तीहि एक मोठी प्राक्रिया आहे 

समाजव्यवस्थेच्या दृष्टीनें आधुनिक कालांत 
समाजाची घारणा बदलली, मध्यमवर्ग निमाण झाला, 
त्याने राज्यतंस्था व घमेतंस्था ह्यांची फारकत पूणे केटी 
पुढें राजा ही संस्थाहि नष्ट करविली. आणि 
आधुनिक राज्यकारभाराच्या निरनिराळ्या अगापागास 
सुरुवात झाली. उदा० विधिमेडळे, न्यायालव, मातर- 
मंडळे इत्यादि. या गोष्टींनी तमाजाच्या बर्‍याच 
भागांतून धर्मसंस्थेचें प्राबल्य कमी झाळं, समाज- 
व्यवस्थेचे नियम घमानिरपेक्ष हाऊ लागल 

आधुनिक काला दुसरे वेशिष्टय म्हण 
घेज्ञानिक प्रगति. तिनें माणसाचे भोतिक सष्टीवरील 
प्रभुत्व वाढविले, माणूस हा पूर्वीहतका दुबळा 
[हिला नाहीं, त्याच्या अंगांत एक नवे सामथ्ये- 
व्यक्तिवादित्व-निमाण झाले, बिजानशास्त्रांनी 
उपलब्ध केलेल्या या ज्ञानामुळे धभग्रंथांतील इतर 
“ज्ञान? हं विवाद्य झालें, ज्ञानाच्या क्षेत्रांतील धमार्चे! 

धिसत्ता कमी जाली, 

याच विज्ञान-प्रगतीचें दुसरें अंग म्हणजे वुड" 
वादी विचार. त्यानें तत्वज्ञानाला नव वळण भळालळ 
तत्त्वज्ञानाचा विचार परमेश्वरानेरपेक्ष व घर्सनिरपेक्ष 
सरू झाला, धर्मप्रणांत तत्त्वतांन ९ बुद्धि 
बादित्वाच्या कसोटीवरून परीक्षिळ जाऊ ढागढ, 


हज 
व्यक्तीला वर्वणुकीसाठी धर्माचा आदद्ली ह 
अर्थातच वाटेनासा झाला, साहेजिकपर्णे, वर 


उल्लोखिटेल्या वुद्धिवाद, उदारमतवादेत्व, रोरावत 
इ. प्रणाली ह्या युक्तिविकासासाठी आघारात 
घेतल्या जाऊं लागल्या, त्यांच्या आधार मानवाचे 
व्यक्तिगत जीवन अनू लागल, घड्टू लागल. 


| अनुक्रमणिका | 


या विचारांतून समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व इत्यादि 
तस्वें उदयास आलीं. त्यांनीं धर्माने पुरस्कारिलेल्या 
आध्यात्मिक मूल्यांची जागा घेतळी, मानवी जीवन- 
विचार हा मानवानिष्ठेवर व भोतिक पातळीवर 
आला, 

शिक्षण ही संस्था राज्यसंस्थेने हातांत घेतली. 
निरनिराळीं सामाजिक शास्त्रे, राज्यश्ास्त्र, समाज- 
शास्त्र, तत्त्वज्ञान, साहित्य, व रसायनशास्त्र, पदाथ- 
विज्ञान इत्यादि भोतिक शास्त्रे, 'स्वतंत्रतया वाढील। 
लागली, त्यांची वाढ धम-परमेश्वर-निरपेक्ष होऊं 
लागली. 

हो प्रक्रिया जगांत गेळीं ४-५ शें वषे चाळू आहे 
व तिनें घमोचें मानवी जीवनावरचें प्रभुत्व नि सावे 
भोमत्व ही धुळीस मिळविली आहेत. थोडक्यांत 
म्हणजे मानवी जीवन हे साभिप्रायतेनें घमातीत 
झालेले आहे. 

घर्माीचा एकच भाग आजकाल त्याच्यासाठी 
-म्हणजे धर्मासाठी-राहिळेला असा ओळखला जातो 
व तो म्हणजे विशिष्ट अध्यात्मविचार व परमेश्वर- 
पूजा बा उपासना. ह्या गोष्टी आज पूर्णपणें व्यक्ति- 
गत स्वल्याच्या आहेत. त्या वेळींहि मार्गे त्या तशाच 
होत्या. आणि या गोष्टींवर आक्रमण करण्यासार्ट। 
कोणतीहि अधिकृत अशी समाजसंस्था पुढें आलेल! 
नाहीं, आपल्या उपास्य देवताळा पूजण्याचा हक्क 
हा कोणीहि काढून घेतळेला नाहीं, आपल्या स्वत:- 
चप्ना आध्यात्मिक विचारान्वये, विशिष्ट प्रतीति- 
स्वर्पाचा ( आध्यात्मक ) आनंद मिळविणे है 
कोणीहि बहिष्कृत केलेलें नाही. या गोष्टींचा समा 
वेश व्यक्तिगत हृक्कांत फार तर होईळ, आणि तसा 
तो झञालेलाहि आहे. 

या ऊद्ापोहावरून मानवी जीवन हें विचार- 
आचार, कर्तव्य, मूल्ये, इ. दृष्ट्या क्ल धघर्मातीत 
झालेलें आहे ह्याची कल्पना येईल, अथात्‌ राज्य- 
संस्थाहि पण धघर्मीतीतच असावी वा व्हावी हे पण 
क्रमप्राप्तच झाले. 
आपली विशिष्ट परंपरा 

मानवी जीवनाची धर्मीतीत बनण्याची प्राकिया 
पाहिळी तरी आपणांस ती स्वीकार्य आहेच असें 
कशावरून, अशीहि शंका घेतां येईल. कारण बर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


व 4 -) / 
' "॥6”नवभारत रे 
1 ७५ 
"<<? रि अमृतमहोत्सवी, 
"स. वर्ष 
*९ , का” 


ही कि. 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


नॅबभारत 


जीं धमाची स्वख्यें म्हणून पाहिली ती अगदी 
तंतोतंत हिंदुघधमीस लागू पडत नाहीत. इतर- 
घमोपेक्षां हिंदघम हा वेगळा आहे. किंबहुना 
इतर धमीना धर्म ज्या अर्थानें संबरोधितां येतें, त्या 
अर्थाने हिंदुघर्मास “घम? संब्रोधितां येत नार्ही, 
अशी थोडीशी वस्तुस्थिति आहे. तेव्हां आपल्या 
ऐतिह्याश्विक परंपरेच्या आधारें धमातीतत्व हे कसें 
अपरिहार्य व योग्य आहे, है दाखविणे आवश्‍यक वाटतें, 

हिंदुघमे हौ निरनिराळ्या धर्भावेचारांची एक 
कंथा आहे. कांटेकोरपणें पाहतां हिंदुधर्मास अभिप्रेत 
असणारा धम म्हणजे त्राह्मणधर्म-म्हणजे ज्याला 
चातुर्वर्ण्य व चतुराश्रमयुक्त समाजव्यवस्था आमिप्रेत 
आहे तो. आज या त्राह्मणघर्मांचे जें मोक्षाचे वा 
प्रतीतिस्वरू्याचें तत्त्वज्ञान आहे ते व्याक्तिगत 
महत्त्वाच असे कांहींना वाटेल. परंतु चातुर्वण्ये कोणाहि 
सूज्ञ व समताप्रेमी मनुष्याला मान्य होईल, असें 
वाटत नाहीं. आजच्या समाजरचनेचे चातुवर्ण्यांत 
रूपांतर करविणें कोणालाहि दाक्‍्य नाहीं, किंबहुना 
कोणत्याहि समाजाचें तात्विक स्वरूप चातुवर्ण्यात्मक 
असते, असें म्हणणें दूरान्बयारचेंच होईल, आजच्या 
समतेच्या मूल्याशीं. व लोकद्याहीशी चातुवण्य ही 
समाजरचना पूर्णपणें विरोधी आहे. म्हणून 
नातुर्वण्यीबर व हिंदुघमावर आधेष्टित अक्शा 
राज्याचा पुरस्कार करणारांची लोकशाहीनिष्ठा व 
समतानिष्ठा ह्या दोन्हीहि शेकास्पद ठरतात. त्या निष्ठा 
प्रमाण मानणाऱ्यास तर हिंदुघर्माधिठ्ठित राज्य मान्य 
होणें हे कठिणच आहे. शिवाय जातिभेद हे चातु- 
वैण्यांचें अपरिहाये पर्यबठान आहे. आणि त्या- 
बवेरुद्ध आपला साक्षेपानं रोख आहे, हें पण विसरून 
चाळत नाही, 

त्याज्िवाय आपल्या दृष्टीने धार्मिक राज्य 
प्रस्थापिण्यांत अनेक अडचणी आहेत, आपली परपरा 
हिंदुधमींची आहे तशी तींत बौद्ध, जैन, नानक, 
तर्येच महानुभाव, लिंगायत, इ. धमोचाहि भाग 
आहे. ह्या धमीचा प्रयत्न मूळ धर्मावर प्रत्याघात 
करण्याचा आहे, तो योग्य वा अयोग्य, यरदास्वी 
वा अयशस्त्री, हा माग वेगळा, ते ' भारतीय प्रयत्न 
आहेत ह विसरतां येत नाहीं. आजच्या समतेचे 
तत्त्व ह * परकीय ? आहे नि ते त्याज्य आहे. असा 


| अनुक्रमणिका | 


11) 


थाक्तवाद कोणी करणें अगदी अशक्यांतले खास 
नाही. तथापि, आज आपल्याला अभिप्रेत असगारी 
समता बौद्ध धर्मास अभिप्रेत होती असे दिसते. आणि 
त्याचमुळें त्या 'धर्माच्या कांही गोष्टी (३० राष्ट्रध्वज 
किंवा राष्ट्रमुद्रा यावरील चिन्हे) आपण घेतलेल्या 
आहेत. पण त्याचा अर्थ आपण वा आपले राज्यकर्ते 
त्या धर्माच्या आहारी गेळे आहेत, असा निश्चितपर्ण 
नव्ह 

आपल्या राष्ट्रांत राष्ट्रीय वृत्ते नाहीं. तेव्हां 
राष्ट्रीय द्रात्त अगीकारण्यासाठीं तरी धघमार्धिष्ठत 
राष्ट्रीयत्वाचा अवलंत्र करणें व्यवहार्य ठरेळ, असाहि 
पण एक युक्तिवाद पुढें येईळ, राष्ट्रीय वृत्तीत धर्मा- 
धिष्ठित राष्ट्रीयत्व हें अधिकाधिक प्रतिगामी असतें. 
घर्म ही संस्था इतिहासजमा झालेली आहे. 
साहजिकपणें तिच्यावर राष्ट्रीयत्व आधारणें हे अयोग्य 
आहे. त्यांत स्वप्नाळूपणाचा अवास्तव भाग अधिक 
राहाल, ते राष्ट्रीयत्व आंघळें वब दुबळे होईल. 
राष्ट्रीयत्वास धमाचचीच कास घ्यावयास हवी, असें 
बिलकुल आवदयक नार्ही. सामाजिक समता 
प्रस्थापित करणें, सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणें 
लोकशाहीची चाड बाळगणे हीं तत्त्वें बा मूल्ये अत्यंत 
प्रमावी आहेत. त्यांना योग्य तऱ्हेने जनमनांत 
प्रसृत करण्याचें ठरविळें तर कोणत्याहि राष्ट्रीयत्वा- 
पेक्षां आधेक प्रमावी अश्शी एक भ्रातृमाबाची अशी 
निष्ठा वाढीला लागेल, जी एक निवंत नि सामाजिक 
शक्ति म्हणून प्रभावी कार्य करूं शकेळ, लोक- 
शाह्ीसाठीं आपला समाज नालायफ आहे. अडे 
म्हणणे जितके वेडेपणाचे होईल, तितकेंच ह्या मूल्यां- 
वर राष्ट्रीयत्व उभारतां येणार नाहीं, हे. म्हणणें 
देईल. 
यापुढच्या कालाचा प्रभावी विचार 

तेव्हां आजच्या काळास योग्य व भव्य असें 
राष्ट्र निमीण करावयाचें असेल तर, ते घर्मातीतच 
करावयास हृर्वे, मानववादी * राष्ट्रोयत्व' हा आजच्या 
युगाचा निचार आहे, हे आपण पटवून घ्यावयास 
हवे, राष्ट्राला निरनिराळ्या दृष्टींनी समर्थ करावया 
काम आज आपणांपुढें आहे, त्या सवे क्षेत्रांना 
आकर्षक वाटणारा असा हा घमातीतत्वाचा एक 
विचार आहे, आजच्या तरुग पिढीच्या मनाचा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


व - -) *्< 
' ॥&७नवभारत हरे 
1 ७५ 
नट“ च अमृतमहोत्सवी, 
॥ व्ष 


र्ष्र ७. तर, > 


ही कि. 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


धर्मार्तीत राज्य 


आपण जर कानोसा घेतला तर, त्यांत आपणांस त्या 
विढीळा हा विचार अत्यंत उत्स्फूते वाटत आहे 
असें आढळून येईल. यापुढची आपल्या राष्ट्रांतील 
कळा, साहित्य, इत्यादि अश्या प्रकारें मानव- 
वादीच राहिलीं पाहिजेत, तशी तीं राहतील अशी 
आपण कोशी केली पाहिजे. तरच जें मव्य उत्थान 
आपण घडवून आणणार आहोत, तें शक्‍य कोटीतील 


होईल. 
आजच्या कालांत नव्या राष्ट्राची उभारणी 
करतांना जगाच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती नाहि 


विचार करावयास हवा. त्या दृष्टीनं तर घमातीतत्वा 
सारखा दसरा श्रेष्ठ विचार सांपडणें कठिण आहि 
आज आपणग राष्ट्रीयत्वाच्या युगांत रद्दात आहात 
तथापि, राष्ट्रीयत्वाचे युगहि संपुष्टांत येत आहे, हे 
लक्षांत घरगे आवश्यक आहे. राष्ट्रीथ गृत्ति वध 
मान करावयाची तीहि पण अशाप्रकारे आंतरराष्ट्र 
विचारांशी तुघधंगत असणें आवश्‍वक ढं 


प्रत्येकाळा समान संधि, व त्यासाठीं किमान सामा- 
जिक सुस्थिति ब सामाजिक न्याय आणि समता 
ह्यांची प्रस्थापना कोणते राष्ट्र प्रथम प्रस्थापित 
करते याबाबत खरी चढाओढ असावयास हवी 
तथापि, ती परिस्थिति जरी दूर असली तरी, आपलं 
तोंड तरी त्या दिशेला असावयास हृ्वे, व धमांतीत 
राज्याच्या प्रस्थापनेने त॑ तसं राहणार आहे. 


नवराष्ट्रवादाच्या जाग्तीच्या दृष्टीनं व लोक- 
शाहीच्या वाढीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा 
हा विचार ' आहे. आज त्याची उपेक्षा होत 
आहि, असे दिसे. बहुजनसमाज तर अज्ञानांतच 
आहे. त्याला आणखी भुलावण्याचच प्रयत्न होत 
आहेत. तथापि, सुशिक्षित वरोहि याबाबत उदासीन 
आहे, असे दिसते. ही उदासीनता योग्य नव्हे, अस 
वाटून त्यासंबंधी कांही विचार प्रदर्शित करण 
आवद्यक वाटलें, 


तापी, तुझ्या तीरावर - 


सला दर्शन घडलें 
मन माझे लोमावलें 
आस तेथें तृप्त झाली 
मूर्ति मज गवसली १ 


दोन दरडींत तुझं 

तुझें पाहुनिया रूप 
माझ्या पाहिल्या भेटीची 
कल्पनेच्या पल्याडची 


शान्त तुझी माजधार 
नाहीं चंचल शयंगार 
घोर तप मांडुनिया 
न्चाळे कास घरानेया २ 


किती खोलांत वहासी 
नाही नादतां खळाळ 
कोण तपस्वी तूं बाला 
सुकृताच्या पुण्याईची 


तुझ्या गंभीर रूपाला 
मात्र गांवळी मजला 
जग विसरून आलो 
तुझ्या कुशींत दडलो., २ 


कर्से तुळावें तुला मी 

साता जन्माची ओळख 
तुझ्या पालांत मी उभा 
उभ्या जन्माचा तान्हेला 


एक मनीषा हेरली 
माझ्या देहाच्या राउळी 
संतोषून चाळे वाट 
उभा अजून पात्लांत, ४ 


एक व्हावे तुझ्याशी मी 
परी आत्म्याला बंघन * 
तहानेला पाणी प्याला 

एकं वेडा जीव मात्र 


लाट पात्रांत उठली 
कानां रिझवीत गेली 
साथ कुठेश्ी मिळाली 
साद पात्रांत घुमळी, ५ 


वाऱ्यासंगे हलकेच 
पहाटेची चिवचिव 
बुडालेल्या घागरीची 
हापटल्या आवाजाची 


मळा जीवन लाभले 
गीत मला ऐकूं आलें 
पाया हळू बिलगलें 
तेथें आसन मांडले, ६ 


क... 4 
“ण गणेश कुड 


तापी तुझ्या तीरावर 
खोल तुझ्या उरांतळें 
तुझ्या पात्राचे सेकत 
त्याच सोख्याच्या जाणिवें 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


र्ट क्क रड ब: य ओज 


ही कि. 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


श्री शुेकरराव देव 


गीता, टिळक आणि गांधी 


मागीळ लेखाच्या शेवटी श्रीअरविंद घोष 
यांच्या गीतेवरील नित्रंघांतीळ ' कुहक्षेत्र ) या 
प्रकरणांतील थोडा मजकूर विषयाच्या संदर्भाने 
उद्धृत केला होता. या ळेखाचा प्रारंभ, त्यांचे 
म्हणणें ह्या गीतेवरील नित्रंघांतून थोडें अधिक 
विस्ताराने मांडून, करण्याचे योजिळे आहे : 
अश्लुस्थाति आणि आदरोनिर्मिति 

* आात्मभांव जायत झाल्यामुळें अध्यात्म- 
जीवन जगण्याची ज्याला इच्छा उत्पन्न होते त्या 
पुर्षाला ह जग जल आहे तसा त्याचा स्वीकार 
करण व त्यांत व्यवहार करणें कठिण जाते. या 
जगांत संवत सत्याचे साम्राज्य, शिवाचा साक्षात्कार 
व सुदरतच दशन घडळे पाहिजे, निदान घडावे 
अस्त त्याळा वाटते, पण आज जग जसें आहे त्यांत 
त्याला या गोष्टीचा अभावच दिसतो. स्वतः इंश्वरा- 
चा. जसा. रिवावतार आहे तसा रुद्रावतार 
आहे. जीवनाची गंगा संघर्ष व युद्ध यांच्या कांठां- 
भधून रक्ताच्या प्रवाह्यन वाहत आहे, असें तो पाहतो 
जीवन हे रणक्षेत्र असून इश्वर ही त्याची अधिष्ठात्री 
देवता आहे, असें हृश्य कुरुक्षत्री अर्जनाळा दिसतं. 
जीवन अर्थ आहे, ही गोष्ट आपण प्रामाणिकपणे वा 
बयान मान्य केली नाहीं तर, त्याच्यांत जे विवाद 
( तां$ळ्ळा'क ) ब विरोध ( 099008 ) 
आहेत ते समूळ नष्ट करण्याचा उपाय आपण शोधून 
काढू शकणार नाहीं, आज जग जसे आहे तसें ते 
यथाथाने समजून घेतळें, तरच उद्यां तै जसे असा? 
असे आपल्याल! वाट्ते, तसे बनवि याचा मार्ग 
शोघून काढण्यात आपल्याला अधिक यक्ष येईल. 
जगाच्या आजच्या ज्या स्वरूपाचा आपल्याला उबग 
येतो त्या स्वरूपांतच, त्याच्या अंतिम सुसंवादित्वा- 


| अनुक्रमणिका | 


२ श्रीअरविंदांची साधना 


(1911015) ची गुरुकिल्ली असेल, म्हणून जगा- 
पासून विघादाने बा वेतागानें आपण दूर जाऊ त्र 
कदाचचत या किल्लाला मुकू 


जावनाच्या मातिकच नब्हे तर, बोश्धिक 
चामाजक, नतिक ब राजकीय अद्शा सर्वच क्षेत्रांत 
संधघ|शिवाय एक पाऊली आपण पुढ टाकू शकत 
नोहा, ज आस्तित्वात आहरे व जगू इहाोच्छतं आणि 

आस्तत्वात येऊ इच्छिते व जगू इच्छिते, त्यांच्यांत 
आवरत युद्ध सुरू आहे. आहिंसा ( 115111]255- 
11085 ) परमधर्म खरा; पण आज आम्ही व 
नंग जस आहोंत त्या स्थितींत केवळ अहिंसेने 
प्रगाते असमवनीय आहे. आत्मबलाचाच उंपंयोग 
करावयाचा म्हटल तरी, आत्मबळ प्रभावी होण्या - 
प्रला पाडवी शक्ती या जगांत थेमान घालतात व 
नाढात राहतीलच, शिवाय खुद्द आत्मबळहि 'ऊेव्हां 
परमाबी होते तेव्हा विनाहच करते. आघात आणि 
पत्याचात या निसग)च्या नियमाप्रमाणे आत्मबळाच| 
उपयाग प्रचंड विनादाक शक्तींना जागत करून 
त्याना कायन्विेत करते. स्वतः आपण हिसेचें प्रत्यक्ष 
गमत झाला नाहीं, हे आत्मसमाधान जगांतील 
हता व विनादा थाबवूं हाकत नाहीं. केवळ आपले 
हात स्वच्छ ब आत्मा निष्कलंक रोहिल्यानें विश्वां- 
पाळ संघषाचा व |: नाझाचा कायदा किंवा धर्म 
नष्ट होणार नाही, त्याचे जे मूळ आहे तेंच मानव- 
जातातून लुप्त झाळें पाहिजे. जगांत जे अशिवब 
अथवा जा दुष्ट्ता (९७11 ) आहे त्याचा प्रतिकार 
करण्याचा आनिच्छा बा असमर्थता व त्या अनिच्छेची 
ब असम्थतेची जननी जी निष्किय शांति-यांमुळें या 
धमाचा अगर कायद्याची आवदयकता नष्ट होणार 
नाह, म्हणून संघर्ष व तज्जन्य विनाश यांच्यापासून 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


टे. क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


स न चै 


७५ 722* 
ची अमृतमहोत्सवी ,9)->३७ 
्भ्टी १. की हक 
कि. 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


गौता, टिळक आणि गांधी 


ब्याक्त दूर राहील तर तिच्या नेतिक जीवनाला 
मदत होईल, पण त्यामुळे रुद्रावताराचे कार्य 
थांनणार नाहीं, 

५६ आपण इंश्वराचा शित्रावतार व त्याचें कार्य 
यांवर यिचाराने ब आचारानें भर देण्याचा प्रय्न 
करावा हे स्थाभाविक आहे. संघर्ष ब विनादाक 
संहार हच कांहीं सर्वस्व नाहीं. संघष्रे व विराध यां- 
प्रमाणेच संघट्टात्ते ब संजीवक सहकार्य हीदेखील 
तर्च्वे जगांत नांदत आहेत. देषाप्रमाणे प्रम, व इतरांचा 
बळी घेण्याच्या इषेप्रमाणेच आत्मबलिदान करण्याची 
इच्छा हीदेखील माणसाच्या अंत:करणांत वसन 
आहिेन. परंतु दुर्दैव असे कीं, आत्र य़ा शाक्तीहि 
त्यांच्या विशेधी शक्तींच्या कायीलाच जुंशल्या 
जात आहेत, . इकडे कानाडोळा करून भाग- 
णार नाहीं, धर्माच्या अगर देशभक्तीच्या नांवावर 
आजपर्यंत जगांत केबढा संघर्ष व संहार झाला आहे! 
य़ा सर्बावरून जी एक गोष्ट सिद्ध होते, ता. ह 
कीं, निसगीत असे एक तत्त्व आहे-णर्जे कदाचित्‌ 
(1110191 ९९॥९॥() आरंभापासूनच असावे-की 
ते तत्त्व कर्से जिंकार्वे हे॑आपण जाणले नाही. 
तें शिंकणे शाक्य नसेळ किंवा त्याच तत्य स्वल्प 
जाणून घेण्याचा आपण निःपक्षपाती दृष्टीने प्रयत्न 
केला नसेल ! जर आपल्याला योग्य उपाय शोधून 
काढावयाचा असेढ-मग तो उपाय कोणता 
असो-तर जीवन (1051810100) जरस आहि, 
तसे त्याच्याकडे पाहिळें पाहिजे, आणि जीवना 
प्रत्यक्ष दर्शन म्हणजे इंश्रराचें दरीन होय. कारण 
दोघांन'-वेगळें करतां येगार नादी, ज्याने.विश्व निभिळ 
त्याला . त्यांच्या. घर्मीच्या, नियमां-( 19१४5 ) च्या 
जब्राबरद!रीवून सुक्त करतां येणार नाही. जे शिव तें 
ईश्वराने केळें आणि ज अशित्र ते दुसऱ्या कोणत्यातरी 
दुष्ट शक्तीने घडविले, अर्से म्हणून चालणार नाही. 
शिवाप्रमा/॑ अशिवाचा निमाता इव्वरच आहे, 
असे हिंदु धर्म मानतो. | 

:« तेवा कुरक्षेत्ावरील देव-सारथि हा संव 
ळोकांचा हबर व सर्व सूतमात्रांचा स्नेही व सर्वेशान 
आहे, तसांच सर्व लोकांचा क्षय करण्याला प्रदत्त 
झालेला तो कालहि आहे. परस्परविरोधी शक्तींचा 
संघर्ष, विनाश, सत्यु व डुख यांनी गच्च भरलेल्या 


| अनुक्रमणिका | 


: २ श्रीअरबिंदांची साघना 


य, विश्वांत मानवाला सर्वताक्षी ईश्वराचे दर्शन 
करावयाचे आहे. या कोड्याचे कांही तरी उत्तर 
असलेंच पाहिजे, ही जाणीव माणसाने ठेविली 
पाहिजे, ज्या अज्ञानांधकरांत तो वावरत आहे 
त्याच्या पलीकडे ज्ञानप्रकाश असलाच पाहिजे, 
अशी श्रद्धा त्यानें बाळगली पाहिजे. ज्ञानप्रकाशांत 
सर्ब विसंवाद ( 015०015 ) एक तर नाई तरी 
होतील किडा त्यांच्यामध्ये सुप्तवाद (1158111019 ) 
तरी उत्तन्न होइल, अशी जगांतील सर्वे घमीची श्रद्धा 
आहे. व्यक्तीच्या व ववश्वाच्या आयुष्यांत मधूनमधून 
असे सकटप्रसंग ( ठडांऊ ) येतात, की जेव्हां 
महान्‌ मानाठिकंच काय पण शारीरिक ब भौतेक 
छंघर्षहि होऊन सवे प्रकारचा विनाश हतो. 

५ निसर्गाच्या उत्तान्तीमर्ध्ये अशा घोर आणी- 
बाणांच्या संकटकाल!-( ९18153 ) ची आवद्यकता 
गीत! मान्य करते, सदाचार व दुराचार यांमध्ये 
आणि स्वयंप्रमाण (७्था-॥॥॥॥॥॥) घर्भ व 
त्याला विरोध करणाऱ्या असत्स्वर्प शक्ती यां- 
मध्ये होणारा संघर्षाच्या रूपाने द्दोणारा भेतिक लढा 
गीता मानते. एवढेंच नव्हे तर परस्परविरोधी शाक्ती- 
च्या प्रतिनिघिभूत अशा मानवांमध्ये भोतिक पातळी- 
वर होणारे शस्त्रयुद्दाहह गाता मान्य करते, आपण 
हे लक्षांत ठेवलें पाहिजे कीं, गीता ज्या कालांत 
लिहली गेली त्या कालीं यु ह मानवी व्यवहाराचे 
आजच्यापेक्षा अधिकच आवदयक अंग समजलें 
जात असे. जीवनाच्या योजनेमधून युद्धाची 
उचलबांगडी करण्याची कल्पनाच त्या वेळी खुळचट- 
पणाची गणली जात अते. खरोखरी, सर्व मानव- 
जातीमध्ये संपूर्ण सद्भावना असल्याशिवाय जगांत 
खरी शांति अशक्य आहे, पण विश्वशांतीच्या व 
संद्ध।वनेच्या घमीने मानवी प्रगतीच्या ऐतिहासिक 
कालांत माणसाच्या समष्टिश्ष जावनावर एफ 
क्षपह्रि आपलें साम्राज्य चालमिलेळें आढळून येत 
नाही. हेंहि खरें की, त्यासाठी मानवाच्या मनाची 
भोतिक, सामाजिक्र व आध्यात्मिक तयारी केलाच 
गेलेली नाही. शिवाय निसगीचा विकास होत 
होत आज नस उपरा उत्कांतीच्या टष्प्पावर 
उभा आहे, तेथें जर त्याला आयल्या समतोल 


पगांत निघाढ उत्पन होऊ द्यावयाचा नसेळ तर; 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 

ग, ९११० द 

२. ळण 

) (व प ला 
रि ७५ छो ** 

न“ (अमृतमहोत्सवी ७२७ 
जो >) वष ह ., 

क. 6 


. | 
द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


गॅवेभारत 


तो नितरी सध्यांच्या परिस्थितीच्या मर्यादा उलंघूंहि 
देणार नाही. आजमिवीलाहि मानवी हितसंत्रधांत 
फारच विरोध उत्पन्न झाला असतां, घनघोर संग्राय 
ठाळण्याकरितां असा सभेट घडवून आणण्याची 
पद्धति «क्य आहे, असं केवळ वाटण्यापलीकडे 
या क्षेत्रांत आपली प्रगति झालेली नाही आणे हा 
समेट घडवून आणण्य[साठी हि मागसाला आपल्या 
स्वभावधमीप्रमाणे, जिळा हातेहातांत उपसा 
नाही अशा, आसुरी यादवीची वा कततलीची कांस 
घरणे भाग पडले आहे. शेवटी जगांत शांति 
प्रस्थापेत करण्याताठी' आधुनिक मानवाने शोधून 
काढळेडा सरळ आणि प्रमावी मार्ग कोंगता 
उहणाल तर दुष्टपणा आणि द्वेष यांनी भरलेल्या 
जागातक्र युद्धाचा ! आज मानवाचे शान्तिस्थापना- 
विषयक प्रयत्न मानवी स्वमावांत मोलिक परिवतेन 
घडवून आणण्यावर आघारलेळे नाहीत. केवळ 
बु'ूगम्य कल्पना आ।र्थक, सोयी, भावविवशता, 
काव व युद्धा च भय-र्‍र्‍या गोष्टींवर ते प्रयत्न 
आधारलेळे आहेय, शिवाय अशा प्रकारचे शांति- 
स्थापतच प्रयत्न साहजिकच राजकीय हेतूंनी प्रेरित 
झालेळे असतात. अशा प्रकारे घडवून आणलेली 
शाति डळमळीत आषि अल्पजीबीच ठरणार ! परतु 
एक अता दवस खात्रीने उजाडेल की, जेव्हां 
विश्वशान्तीच्या साम्राज्यासाठी भेतिक व सामाजिक 
तयारी पूर्ण झालेली असेल, 

श्री अरविंद यांच्या * गीताविषयक्र निबंध * य 
पुस्तकांमधील ' कुरुक्षत्र' ईं स$ प्रकरण व “ मनुष्य 
आणि जीवनयुद्ध > या प्रकरणांतील कांही प्रांरमींचा 
भाग यांतीळ प्रतिपादनाचा वर जो प्रदीध सारांश 
दिला आहे, त्यांतून पुढील महत्त्वाचे मुद्दे निष्पन 
होतात : 

(१) जग सत्य, रिव ब सुंदर असावें, असे 
उदारचरित मागसाला वाटते; पण प्रत्यक्ष जग तसें 
असल1चा त्याला अनुमव येत नाहीं. तथापि, असे 
आदी जग निमार्ण कण्याचा मा आपल्याला 
अविरत उद्योगाने शोधून काढतां येईल. 9]थे सवे 
बिसंवार व दघ विडीन होऊन जातील, असें इं्वराचे 
प्रेममय व ज्ञानमय स्मरूप असळे पाहिजे, अशी श्रद्धा 
श्वान बाळगावी 


4...) 


अनुक्रमणिका 


[अमिक | 


(२) पण यासाठीं जग जसे आहे, तसें ते 
यथार्थीनें जाणून घेतळें पाहिजे, 

(३) जगांत सर्वत्र दिसा मरळी असून जगाचा 
व जीवाचा विकास संघष्रे व हिंसा आगर युद्ध 
यांतूनच हात असतो. शिवावताराप्रमार्गेच स्वतः 
ईश्वराचा संहारकारी रुद्रावताराहे आहे. 

(४ ) आज आत्मबळ अगर अहिंसा पाशवी 
बलाची अगर हिंसेची जागा घेऊं शकत नाहीं; 
जगाच्या व जीवाच्या सध्यांच्या विकासावस्थेत 
आत्मपलाहे अलेर अधिक ट्हेंलाच जन्म देते व 
विनाश करते. 

(५) आपण इंधराच्या शिवावतारावर विचाराने 
अगर आचारानें भर द्यावा हे स्वाभाविक आहे. पण 
जोपयत संघर्बा 4 व दिंखेचे मूळ मानवजातीतून आपण 
काढून टाकू शकत नार्ही, म्हणजेच आपण मानवां- 
च्या स्वभावांत परिवतन करूं दाकत नाही तो- 
पर्यैत एखादी व्यक्ति संघर्षापासून दूर राहिळी तरी 
समष्टि त्यापासून मुक्त दोणार नाही, 

(६ ) मानवी समाजाच्या उत्क्रांतीच्या प्रक्रिये- 
( 70०९७६5 ) मध्य गीतेने युद्ध ही संस्था मान्य 
केळी आहे. तथायि युद्ध ही कांही जीवनशास्रां- 
तील अपरिझरर्य आवइग्रकता ( उांगठ्टालो 
९0९8817 ) आहे असें नाहीं. पूर्वीपेक्षा आज 
त्याची आवदयकता कमी झालेली आहे; युद्ध 
टाळावे व मानवांनी सामोपचारवुद्धीन॑ अगर 
दुसऱ्या शांततेच्या मागीरनी आपले दितविशेध 
नष्ट करावेत अशी इच्छा व प्रयत्न सुहु आहेत. पण 
अद्यापि त्याचा राजमार्ग मानवाला सापडला नाहीं, 
अद्याप त्याची सवे मदार युद्धावरच असून त्याची 
पारेणति जागातेक युद्धाच्या ज्वाळेत विश्वशांति 
भस्म होण्यांत होते की काय, अश्शी भीति वाटत 
आहे. तथापि, एक दिवस असा उजाडेलच कीं, 
जेव्हां मनुष्याचा आध्यात्मिक, भेतिक व सामाजिक 
विकास इतका झालेला असेळ की, युद्ध ही संस्था 
अजिबात नष्ट होऊन विश्वांत सर्वत्र शांतीचे साम्राज्य 
प्रस्थापित होइल, 

अशा प्रकारची मानवबज|तीची भविष्यकालीन 
पूणावल्था लो, टिळकांनाहि आभिम्ेत होती. त्यांनी 
म्हटलें आहे : “ साम्यबुद्धि बाढविण्याचा अभ्यास 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


ळे. रि 

(अगृतमहोत्सवी& 9२७ 
"च्छ. व्ष र आ 

*९ » शेष “१ 
9 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


गीता, टिळक आणि गांधी 8४ २ श्रीअरावेंदांची साधना 


प्रस्येकाने केळा पाहिजे, आणि या क्रमार्ने जगांतील 
सर्व मनुष्यांची वुद्वे पूर्ण साम्यावस्थेस पोहचेल 
तेव्हांच कृतयुगप्राप्ति हाऊन मानवजातीचे परप- 
साथ्य जी पूणीवस्था ती सर्वास प्राप्त होईल. 

कोणत्याहि बस्तूंत सामान्य अगर संपूर्ण बदल 
घडवून आणावयाचा असेल तर त्या प्रमाणांत तिचें 
अंतंत्रीह्म ज्ञान करून घेतलें पाहिजे, ही गोष्ट सहज 
मान्य होण्यासारखी आहे. तसें न करतां पूर्वप्रह- 
दोषाने, हेषानें अथवा वेतागानें किंवा वेराग्यानें ती 
मोडून टाकली तर तिचा नाश केल्याचे समाधान 
मिळेळ, पण तिच्यांत नदल केल्याचं श्रेम्र लाभणार 
नाहीं, तेव्हां सत्यासाठी असत्य, शिवासाठी अदिव 
व सोंदयीसाठीं कुरूपता हीं जाणून घेतलीं पाहिजेत, 
हे अरविंदांचें म्हणर्णे मान्यच केळे पाहिजे, जगांत 
हिंधा नाहींच असें म्हणून आहिंसा प्रस्थापित करतां 
येणार नाहीं. अहिंसा प्रस्थापित करण्याचा खरा मार्ग 
म्हृणजे जगांत हिंसा आहे हे नागवे सत्य मान्य 
करून ती नाहीशी करण्याचा मार्ग शोधून काढ- 
ण्याचा अखंड उद्योग करणें हा होय. गांधीजी 
नेहमी म्हणत कॉ, “ मी स्वप्नसष्टींत सदा वावरणारा 
ब बरळणारा प्राणी नसून जाण्त सृष्टांत व्यबहार 
करणारा पण माणसाला सत्य शिव व सुंदर साष्ट 
निमाण करणे शक्‍य आहे, अशी श्रद्धा बाळगणारा 
व॒त्यासाठाी अविरत उद्यमशाळ राहणारा 
प्राणी आहे, 
विश्वत्तत्त्वाचें अनाकलनीय ररूप 

६ अता एक दिवस खात्रीने उगवणार आहे की 
जेव्हां माणसाचा आध्यात्मिक, नेतिक, सामाजिक 
विकास इतका झालेला असेल कीं, त्याचे सर्व व्यव- 
हार संपूर्ण सद्भावनेने होऊं लागतील व ज्गांत सवैत्र 
शांतीचे साम्राज्य प्रस्थापित होइल हे अरविंदांचे 
म्हणणें श्रद्धापूर्वक मान्य केळें तर, मग ओघानेच 
ही गोष्टहि मान्य करावी लागेल कौ, निदान त्या 
दिवशी मनुष्यसटीपुरते तरी इंधराच रुद्ररूप 
सर्वस्वी पालटून त्याला नीलकंठ शेकराचें शिव- 
स्वरूप प्राप्त झाढेळें असेळ, मानवामानवांत संपूर्ण 
सुसंवादित्व प्रस्थापित होऊन त्पांचे व्यवहार 
सद्भावनेने चालूं. लागले तर त्याचा परिगाम पशु, पक्षी 
बगैरे इतर योमीवर काय होईल, योगसुत्रांत म्हटल्या- 


प्रमागे (““अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सनिधो वेरत्याग;” ), 
संपूर्ण अट्िंसावादी माणसापुढे पद्युयई्षपांचीहि हिंसा 
गळून पडेल काय हाहि प्रश्न विचारणीय आहे. 
पण आपण सध्यां मानवजाताच्याच विक्रासाचा 
विचार करणें योग्य होईल. कारण आज तरी 
मानवच नीतिमागावर चाळून स्वतःचा जाणीब- 
पूर्वक विकासते करून घेऊं शकतो. आहिंठेच्या 
आचरणाचा उपदेश गांधीजी मानवापुरतांच करीत, 


हे येथे लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे. जो ईश्वर केवळ 


शिवस्वख्पांत भविष्यांत कधीकाळी मानदी सृष्टीचा 
भर्ता, भोक्ता, महेश्वर व सुद्धद्‌ होणार ( “ भोक्तार्‌ 
यजतपसां सर्वळोकमहेश्वरम्‌ । सढदे सर्वभूतानां शात्वा 
मां शांतिमृच्छति || ) त्य़ा इंश्वताच्या स्वख्याची 
कल्पना अथवा साक्षात्‌ दर्शन भूतकालीन वा 
वर्तम नकाळीन अवत'री अथवा साक्षात्कारी पुरुषांना 
झालेलें असेल असे मानर्णे तकाला घरून होईल 
काय? इंख्वराचें सत्यस्वह्षू्प कोणाळाच कधी समजलेले 
नाही, तें सदां अनाकलनीयच राहिलेले आहे. (“न 


भे विदुः सुरगणा प्रमवं न मह्षयः |? ). आपले 


अनुभव ह ते नाहीं, हे ते नाही, ' नेति नात! अधे 
सांगून शहाण्यांनी या बाबतीत समाधान मानलें 
आहे. कारण (“न तदूभासयते सूर्या न शश्ांको न 
पावक: *) परमेश्वराचे स्थान प्रकाशित,करण्यास सूर्व, 
चंद्र किंवा आम्नि यांसारखे कांही क्षाधन नसून 
ते स्वयंप्रकाशित स्वयंवेद्य आहे असं म्हटळें आहे. 
(स्वयमेवात्मनात्माने वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ). य! इंश्वराचे 
स्वरूप अगम्य आहे. नासदीयसूक्ताचा कांब 
म्हणतो: ' (सताचा ) विसर्ग म्हणजे पसारा कशा- 
पासून अगर कोंठून आला हें ( यापेक्षां ) प्र म्हणजे 
विस्ताराने येथे कोण सांगणार १ कोण ते निश्चया- 
त्मक जाणतो ? देवहि या ( सत्‌ सृष्टीच्या ) त्रिसर्गा- 
नंतरचे. मग ती जेथून नित्राडी ते कण जाणणार १ 
(संताचा ) हा निसर्ग म्हणजे पसारा जेथून झाला वा 
तो निर्मिला गेला अगरन गेला, हे तो परम आकाशांत 
असणा 1 या जगाचा जा अध्यक्ष ( हिर [भं ) त) 


ज़ ४ळ किंव ] (को' १ 
ज'णीत अपेळ किंवा नसेल ! ( गत्र पुसत 


को अद्धा वेद क॑ इह झाली आहे. 
कुत आजाता कुत कु पाहत आहे. 
अर्वांग्‌ देवा अस्यजीबन कोभिजून 


११ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


-” को 
ह र: नवभारत छे. : 
कद ्ि ७५ त 


(अमृतमहोत्सवी; ७२७ 


की. १; 
20302. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नंबभारत 


अथ को वेद यत आतभूव ॥ 


इयं विसृ येत आजभूव 
यांदेवादघेयदि वानदघे। 
यो अस्याध्यक्षः परम व्योमन्‌ 
सो अंग वेद यदि वा न वेद ॥। 

४ घरम आकाक्यांत असणारा या जगाचा अध्यक्ष 
हिरण्यगन तोसुद्धा इंश्वराचे मूळ स्वरूप जाणीत 
अष्ठेळ किंवा नसेंलहि ) अर्स हा क्षि म्हणतो. एकच 
पाऊल पुढें ज:ऊन अखे म्हणण्याचा मोह आवरणे 
कठिग गेळें तर नवल नाही कीं, खुद्द हा ईश्वरहि 
स्वतःचे प्रारंभींचे व अंतीर्चे स्वर्य जाणतो का? पण 
अशा वेळीं, याऱवल्क्यांनीं गाला म्हटल्याप्रधार्गे, 
हा प्रश्न केला तर प्रश्न करणाराचे टाळकेंच 
फुटाबयाचे ! 

भगवान्‌ बुद्धासारखे सिद्ध व ज्ञानी पुरुषहि इंश्वरा- 
च्या अंतिम व सत्य स्वर्यानिघर्था वादविवाद करण्यास 
टाळतात त्याचे कारणहि कदाचित्‌ हेंच नभतेळ कशा- 
वरून ! गांबीजींनी॥द त्रह्मज्ञानाचा काथ्याकूट कशैत 
न बसतां, स्वानुमवार्ने त्यांना सत्याचे जतज्से स्वरूप 
प्रगट होत गेळें, तपतर्स ते स्वतःच्या व समाजाच्या 
सामान्य व्यवद्दारांतह्रे आणण्याचा त्यांनी. अखंड 
उद्योग केळा. निदान या सर्व विवेचनापासून विनयाने 
एवढा तरी बोध ध्यावय्राला इरकत नाहीं की, 
कोणत्याही काळचा ब कोणत्याही देश'चा कितीहि 
महान्‌ साक्षात्कारी पुरष असो त्याम इंश्रर जोव 
जसा आहे. ता व तसा त्याला जाणला आहे (' या- 
वान्यश्चास्मि तत्वतः ? ) व म्हणून या ज्ञानाच्या 
आघारें त्यानं जे नीतिघभे व व्यवहारघम अनुशातिले 
ते सर्व देशीं ब काळीं सत्य म्हणून बंधनकारक 
आहेत अता आग्रह कोणीहि घरू नये. हा आप्रह 
मानवाच्या प्रगतीला हानिकारक ठरल्याशिवाय 
राहणार नाहीं, कारण विश्व वरिकासशील आहे व 

1 हणून पूर्वींच्या सत्पुझयांचा याविषयीचा अनुभव 
ढच्या र्‍जलूंना प्रथम दर्शनासाठी उपयोगीं पडला 
अविरन उद्योर्गक माते चुकीचं ठरेल. 
बिसंवार व दंधषेः दृष्टि 
प्रेममय व ज्ञानमय . यांच्या माळेंतील साधारणतः 

".उवार्भे बाळगावी. '्मची संतमंढळी शेत. त्यांनीं 


१२ 


| अनुक्रमणिका | 


जाति-गोत्र-वगेनिरपेक्ष सवोना भाक्तिमार्गांचे परमेश्वर- 
प्राप्तीचे व मुक्तांचे द्वार खुळे केळ आणि हे त्यांचे 
सामान्य जनांवर महान्‌ उपकार होत, यांत संशय 
नाही. श्रीज्ञानेश्वर म्हणतात:--- '' ऐझे माझेनि 
नामधोबे । नाई॥1चि करिती विश्वाची दुःखे । अवे 
जगचि महासुखे । दुमदुमित भरळें ॥ ...परि राया 


रंका पाड ध€ | नेणती सानेयां थोरां कडसगी कं । 


एकसरे आनंदाचे आवारं। होत जगा ॥ कही 
एकाधेनि वैकुंठा जावें । ते तिही घेकुठांच केळे 
आधे । ऐ्े नामघोषगोरवे । घवळळें विश्व ॥ 
( ज्ञानेश्वरी ९.२००-२०३)... ' ते पापयोनीही 
हातु का | ते धुताधीतही न होतु का । परि मजसी 
तुकितां तुकां॥ तुटी नाहीं. ॥ (९.४४९ 3) 
-* *येऱ्हवी देत्यकुळ साचोकार । परि इंद्रद्ी सरी 
न लाहे उपरे । म्हणोनि भक्ति गा येथ सरे । जाति 
अप्रमाग || (९.४५२)”, 


पण आध्यात्मिक किंवा धार्मिक क्षेत्रांतील समता 
(आणि तीहि भक्तिमागीतील ) जीवनाच्या इतर 
क्षेत्रांत नेण्याची गरज त्या संतांना भासली नार्ही. 
इतर क्षेत्रांतील आचरणाच्या बाचतीत सवीनीं 
परंपरागत धर्म ब सामाजिक रूढी यांचेंच पालन 
केले पाहिजे असा त्यांचा कडक दंडक होता; 
४ तसा अशेष्राही पुरुषाथी | जो गोसावी हा म्र्णे 
पाया | तेणे ुतिस्मृति माथां । वेसण घाप || शास्त्र 
म्हणेळ जे सांडावे | ते राज्यही तृण मानावे | ज॑ 
घेववी ते न म्हणावे । विषही विरु ॥ "-र्‍्जञानेश्वरी 
(१६ *४५९-ड६०), घर्येविधी व धार्मिक संस्कार 
या बाबतीत ब्राह्मण व द्यूदर यांच्यामध्ये 
४९ तेचि दिजासीच ब्रह्मसूत्र । येरा स्तोत्र का 
नाममंत्र | ग्य रेड्याच्या पाठीवर मारलेल्या काठीचे 
वळ ज्यांच्या पाठीवर उठले, त्या श्रीश्ञानेश्वरांना, 
सांगे क्षुद्राघटी आधी । पक्का आहाति बरवी | 
ती द्विज केवि सेवावी | दुरबळूं जरी जाहला ॥ ? 
अडा प्रश्न करतांना आपण शूदार्चे का अछेना 
पग एके मानवी हृदय 'दुखावेण्याचा संभव 
आहे अशी शका कां चरे आली नाही? आज 
ज्ञानेश्वरांना महान्‌ संत समजून त्यांच्या पायांवर 
माथा ठुकेबात, आपण त्यांना विनयाने पण ठासून 
असेंच सांगु कॉ, : महाराज, आपल्या मते जो भम 


तेभेद करीत: 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क की 
0: वि 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


गीता, टिळक आणि गांधी : ९ 


तो आग्हांला अघमे वाटतो व त्याचें आचरण 
केळे तर आम्हांला पाप लागेळ अशी आमची आज 
भावना आहे. 

संतांच्या मतें परलोकांचा किंवा मोक्षाचा घभ 
निराळा व इहलाकींचा अथवा व्यवहाराचा धर्म 
निराळा होता. इददळोकींचा सर्व व्यवहारच असा 
झाला पाहिजे कीं, त्याला प्रत्यक्ष फळ इं्वरप्राति 
वा मोक्ष आलें पाहिजे, अशी त्यांची शिकवण 
नव्हती. संसाराचे आध्यात्मिकीकरण करण्याचें 
त्यांना कर्धी सुचळें नाहीं हे मान्य करणें भाग आहे. 
बैयाक्तेक जीवन व सामाजिक जीवन असा मेद 
त्यांनीं सदेव ठेवला. वैयक्तिक जीवनांत कमालीची 
अहिंसा, दया, क्षमा उपदेशिणाऱ्या श्रीतुकाराम- 
महाराजांनीं सामाजिक जीवनांत कमालीच्या कठोर- 
ते अगर हिसेचें सभथेन केळे आहे : ' वित्त झुद्ध 
तरी शात्रु मित्र होती । व्याप्रही न खाती सर्प तया ॥ 
विष तें अमृत आघात ते हित । अकर्तेव्य नीत हाय 
त्यास ॥ ? अशी मदान्‌ अहिंसेची शाक्त ब संतांचे 
लक्षण सांगणारे तुकोत्राच, “ दया. तिचे नांतर 
भूतांचे पाळण आणिक निरदळण कंटकांचे ॥ परधीडक 
ते आम्हां दावेदार विश्वी विश्वेमर म्हणूनया ॥ * 
अर्से नेघडक सांगतात, या दोन घमोत विसंगति 
आहे. हे तुकाराममहाराजांसारख्या सत्पुरुषांना 
प्रामाणिकपर्णे वाटत नव्हते. इं्वर, त्याचे स्वरूप, 
त्याचा जगाशी व माणतार्शी संत्रंध यानद्दलचे 
त्यांचे विचार ब कल्पना वेदपुराणे व श्रतिस्मतो 
यांमधून जशाच्या तशा घेतलेल्या होत्या, त्यांत 
कांही बदल होणें शक्‍य आहे किंवा झाला पाहिजे 
अठ त्यांना कधींच वाटलें नाहीं. (“ दया करगे जं 
पुत्रासी ॥ तेचि दासा आणि दासी २), समाजांत 
आमूलाग्र बदल करणे हा त्यांचा कर्धींच हेतु नव्हता, 
व्यक्तींना म्हणजे त्यांच्या आत्म्यांना लांचविणं एवढेंच 
त्यांचे काम होते व तै. त्यांनी तळमळीने केळे. है 
जग दुःखाचे आल्य ब अशाश्वत असल्यामुळें 
( $ दुःखालयनशाश्वतम्‌ २) त्यांतील जन्नमरणाच्या 
फेऱ्यांतून स्वतःची व इतरांची सुटका करून 
घेण्याचा  मागी-परमेश्वरप्रात!चा  मार्ग-शोधून 
काढणे हे त्यांचें जीवनकार्य होते, भ्नर्थात्‌ * तुका 


१३ 


अनुक्रमणिका | 


[अरविदांची साधना 


म्हणे गर्भवासी । सुखे घालावें आम्हासी | ' अशी 
परमेश्वरापाशी मागगी करणारे परमसकनवाळू 
तुकारामासारख कांही संत होते हें खरें; पणर्‍या 
त्यांच्या मागणीच्यामागे सर्व समाजाच्या उद्धाराचा 
अगर बदलाचा पद्धतशीर प्रयत्न करण्याची 
दिशा व आद्या होती, असें मात्र नाहीं; केवळ 
प्राणिमात्रांचें दुःख व पीडा यांचें निवारण करण्याचें 
कार्य अखंड चालविण्याची मनाची तीन तळमळ 
त्यांत होती: (' न त्वई कामये राज्ये न स्वगे 
नापुनर्भवम्‌ । कामये दुःखततानां प्राणिनामार्ति- 
नाशनम्‌ |। )). इहलोकांतीलळ जीवन हे आत्म्याचे 
खरें व शाश्वत जीवन नव्हे; मृत्यूनंतरचे म्हणजेच 
परलोकीर्चे जीवन हे त्यार्चे खरं व कायमचे जीवन, 
असे ते मानीत, म्हणून परलोकीं गमन केल्यावर 
आपल्या आत्म्याचे रक्षण माणसाला करस करतां 
येईल याचा स्वानुभवावरून त्याला उपदेश करणे 
व मार्ग दाखविगे, एवढेंच त्यांचे ध्येय द्ोते. 

याचा अश्र असा नव्हे की, श्रीज्ञानेश्वर-र्किवा- 
श्रीतुकारापमहाराजांच्यांपक्षां आम्ही नेतिक व 
आध्यास्मिक दृष्ट्या श्रेष्ठ आहोत, आज परिस्थिति 
चदलटी आहे. त्यांच्या काळीं जे शक्‍य नव्हते ते 
आज शक्‍य झालें अतेल किंबा उद्या होईल. एखादी 
चांगली कल्पना अथवा विचार, त्यांचा व्यवहारांत 
अंमल करण्याला तयार असणाऱ्या कांही मोठया 
उदारचरित पुरूषांचीच फक्त मार्गप्रतीक्षा करीत 
असतात, अर्से मानगें बालिशपणारचें होईल. त्या 
विचारांचा अंमळ करण्याला तयार असणाऱ्या 
पुरुषाप्रमाणेंच समाज़मनाचीहि त्या विचारांचे स्वागत 
करण्याची हळूंइृळूं तयारी व्हावी लागते. 

परंतु आज एकट्यादुकट्या व्यक्तीच्या किंवा 
अनेक व्यक्तींच्या आत्म्यांचे परळोकाच्या दृष्टीने 
रक्षण करण्याचा प्रश्न नाहीं. तर संघर्ष ब संहार 
यांपासून समष्टीचे म्हणजे अखिळ मानवसमाजाचं 
रक्षण करण्याचा प्रश्न आपणापुढे उमा आहे. 
“येथे नीट जगू तर दे. मग पुढें परळोकाचा विचार! ' 
६ जया ऐहिक घड नाही । तयांचे परत्र पुसती 
काई । ” अशी माणसाची स्थिति झाली आहे. 
युद्धस्थिति ही नि्याची श्थिति होऊं पाहत आहे. 
मृत्यूच्या भीतीनें मानवाचे जीवन कोभेजून 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


ळे. चि 

(अगृतमहोत्सवी& ७ 
सक. वर्ष _ 

र सतत. क प 
“१: 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


जॅेवभारत 


किंबा करपून गेलें आहे. मातेच्या उदरांतून बाहेर 
येणे आणि मृत्यूच्या मुखांत प्रवेश करणे येवढेंच जणू 
मानवार्चे जीवन ननळें आहे. मुखाने शांति व मनान 
युद्ध, निदान हाताने युद्धाची तयारी करणाऱ्या राज- 
कारणी पुरुषांच्या जाळ्यांत मानवी जीवन सांपडलें 
आहे, इच्छा नसूनद्दी (“ बळादिव नियोजित: ) ) 
स्वी विश्व युद्धाच्या खाईकडे खंचळे जात आहे, असे 
वाटते. “शान्ति ' ज्लान्ति? असा मानवाच्या 
अतःकरणगव्हरांतून वर आलेला निनाद आकाशांत 
सववत्र घुमत आहे. सर्व कमीच्या आदो व अंती 
“शांति! शांति: शांति: असा त्रिवार पाठ करणारे, 
शांति हे॑ आत्म्याचे स्वरूप ( शांतोष्यमात्मा ) व 
शांति हेंच जीवनाचे लक्ष्प अशी ज्यांची शिकवणूक 
असे जे 'सर्वभूतहिते रत? कबरी, त्यांनी विश्वव्यापारार्ची 
सूत्र आपल्या हातांतून कायमर्ची खाली ठेविली कीं 
काय, अशी आतेस्वराने सर्व मानवजात पृच्छा 
करीत आहे. जगांत आज सर्वत्र अशाति पतरली 
आह. या भूतलावर मानव व त्याची संस्कृति राहत 
किंवा नाहीं, हं मानवाला विश्वश्ांति स्थापण्यांत 
जितपत यक्य येईल, त्यावरच अवलंबून आहे. 
आधी सकल्प, नंतर त्याची सिद्ध 

आत्मा एक सकल्म करतो पण त्याची सि।द्वे हजारो 
वषोनीं होते, या संकल्पतिद्धीताठी अतख्य आत्मे 
खपतात किंवा एकच संकल्प अनेक आत्मे एकाच 
वेळीं करतात ब त्याच्या सिद्धीसाठी मानवाच्या 
पिढ्यान्‌(पेढ्या प्रयत्नशील राहतात. काम किंवा 
संकल्प हा आत्म्याचा गुण आहे. संकल्याशिवाय 
आत्मा ही कल्पनाच अशक्य आहे, ' ईवर म्हणाला : 
प्रकाश होवो आणि प्रक्रादा झाला ? अर्से बाय- 
जलांत म्हटलें आहे. आत्मा प्रथम एकाकीच होता. 
५६ भी अनेक व्हारवे- बहु: स्याम्‌ ' ?' अशी त्याग 
इच्छा केळी आणि विश्वाची उत्पात्त झाली, असें 
उ1निषदांत सांगितळें आहे. उयानिषदांत दुसऱ्या 
एका ठिकाणी म्हटळ॑ आहेः ' आत्मा हा सत्यक्राम , 
सत्यसकल्प आहे म्हणजे तो ज॑ इच्छितो त॑ घडत, 
या कैबवळ कविकल्पना नाहीत, आत्म्याचा व 
निसगीचा अभ्यास व सूक्ष्म संद्ोघन यांच्यांतून हे 
सिद्ध्त निष्पनन झाले आहेत. भौतिक जगांत 
कोणत।हि संकर्प केव्हां ब कोणत्या स्वरूपांत उद्‌भूत 


होतो हे आपल्याला सांगतां येत नाहीं. प्रारंभी या 
जगांत त्या संकल्पाची सिड स्वप्तजतू, असेमवनीय 
वाटते. पण शाम शाने; त्याची द्वि शक्‍य कोर्टातील 
आहे, हे मानमी मनाला पटू लागतें व अखेर एक 
दिवस तो संकल्प सिद्ध होतो. 

आधुनिक जगांतील अणुबॉम्ब, हैड्रोजन बॉम्ब, 
राकेटसू यांच्याइतक्‍्याच प्रमाबी वाय्मस्न, अग्न्यर्ञ 
इत्यादि अस्त्रांची आपण महाभ।रतांत वर्णने वाचतो. 
महाभारतांत कल्पतरूचें वर्गन केळे आहे. या गोष्टी 
त्या वेळी प्रत्यक्ष होत्या असें जरी आपण ऐतिहासिक 
दृष्ट्या सिद्ध करू शक्लो नाही तरी, ही गोष्ट 
तितकीच सत्य आहे कीं, त्या कालच्या मानवाने या 
गोष्टींचा संकल्प केला होता व त्यांचा विचार केला 
होता. आणि या गो प्रत्यक्षांत आणण्याचा प्रयत्न 
करणाऱ्या व्यक्ती सर्वे कालखंडांत होत्या. हजारो 
वषापूड। माणसानं केलेल्या सकल्यांना अगर वासनां- 
ना आज फळ आलें आहे. ' देव आकाशांत 
विमानांतून संचार करीत आहेत ' हँ वर्णन पुराण- 
अथातून सर्वसामान्य आहे, आज माणघे विमानाने 
हवेतून प्रवास करीत आहेत. 

त्याचप्रमाणे “ सत्यमेव जयते ?, “ पाप नाशच 
करील ( ॥,४1] ४191] ७112 १९0० डी 

तत8ानघा देरत्याग £ ? ( अहिंसक योग्याच्या 

छानध्यांत प्राणिमात्र वेरत्याग करतील )--अतेडि 
सकल्य माणसाने केळे आहेत. माणसाच्या सुकृताचा 
ब दुष्क्ताचा जगावर सारखाच परिणाम 
झाल शिवाय राहणार नाही, हे अपरिहाईच 
आहे, ही श्रद्धा, घ्मोळेपणा अगर अंधघळेपगा 
नाही, ही डोळस श्रद्धा असून शास्त्रीय 
सत्यं आहे. ' 1,807, 1.९. 01९ 1०019112९0 
९३18110101 01 छाप 1110110111011017, 13 
प119(019 ॥]]--७॥९)७ 200१ ठ* 
58७, ४ 138 07 टा"तेल, एस्पचा ठा 
3598110पी0 , म्हणून माणत्ताने सत्य ब शिव 
6ंकल्प करावेत व ' सत्य संकल्पाचा दाता 
भगवान्‌ ' या श्रद्धेने त्यांच्या सिद्धीसाठी सतत 
उद्योगशल रहावे, 


तेव्हां इंश्वराच्या रुद्र ब शिव अशा दोन्हीहि 
स्वरूपांची म्रानवाळा आज प्रतीति येत असली तरी 


शड 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह ) प स्ठठ 
च ७५ 


७ &अमृतमहोत्सवी/9।->३७ 
टि “> 


डा 


. | 
द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


भीतां, टिळक आणि गांधी ; 


या विश्वाचे आतम स्वरूप सत्य, शिव व सुंदर आहे 

आणि भक्तिक्षेत्रांत शानेधरांनी वर म्हटल्या प्रमाणे, 
कहीं एकाधेनि वैकुंठा जावें | त तिहीं वेकुठाचे 
केळे आघवे 1 /, शाश्वत अगर दौधकाल 
सुखाचा ळाभ व्हावा म्हणून त्रह्मलोकाला किंवा 
स्वगैळोकाला एखाद्याने जाण्यारेवर्जी सवोसाठीं 
हा इहलोकच त्रह्मळोक अथवा स्वर्गलोक बनवावा 
हासुद्धा मानवी आत्म्याचा .एक असाच संकल्प 
आहे. येशूचे ' पृथ्त्रीवर इंधराचें राज्य” वा 
गांधीजींचे ' रामराज्य ? स्थापन करण्याचे मनोरथ 
बरीळ  संकल्पतिद्धीच्या प्रयत्नांतालच प्रयत्न 
समजले पाहिजेत, मात्र न्याय, नीति, ' प्रथ्वोवर 
दैेश्वराचे राज्य ' वा “ रामराज्य या तत्त्वांचो व 
कल्पनांची सत्यता जीवसृर्टीतील फक्त मानव. 
कोटीतच संभवते, हे लक्षांत ठेविलें पाहिजे. गायीला 
आत्मा नार्ही, अर्से सर्व घर्म व ज्ञानी मानतात अत 
नाही. तथापि, गाईला आत्मा असला तरी त्याला 
मानवाच्या आत्म्याप्रमाणें ' स्वातंत्र्य नाहीं, हे सर्वच 
मानतात. सर्व गाई सारख्याच आहेत. गाईंचा 
आत्मा समष्टिर्य असून तो भोतिक सृष्टीतील 
निवमांनीं व घमौनी बांधला गेलेला आहे. गाईची 
उत्क्तांतिे अथवा विक्रास या नियमांनी नियमित व 
निश्चित झाला आहे. याचा अर्थ असा नाही कीं, 
माणसाचा आत्मा भौतिक नियमांचे व धमीचें 
उललंबन करून आपला विक्रास करूं शकतो, मनुष्य 
क्ले कांही करूं शकतो ते हेका, आपल्या 
आम्मस्वातंत्र्याने तो या नियमांचे व घमोने 
उदात्तीकरण ( 8001118101 ) करून तो एक 
अतिक व आध्यात्मिक खष्टि निर्माण कडू शकतो. 


वण ज्रहमप्राप्तीपासून अगर इंखरप्रात्तीपासून 
मिळणारा शाश्वत आनंद अथवा स्वर्गप्राप्तीपासून 
मिळणार अशाश्वत सुख यांसाठी या घमचिं पालन 
करगे आवश्य आहे हे जितर्के सर्वमान्य आहे, 
तितकें या जगांतील सुखासाठींही तर्सेच करगे जरूर 
आहे, हँ मान्य नाही, उलट, तर्थे करण्याने या जगांतील 
खुच मिळणें शक्‍य नार्ही, इतकेंच नव्हें तर सष्टि- 
ब्यापार चालविण्यासाठी या घमीला अपवाद करणें 
जरूर आहे अशी शास्त्रांची व सत्पुरुषांची शिकवणूक 
आहे, अशी सवे जनांची खामान्य समजूत 


२ श्रीअरबिंदांची साघनॉ 


आहे, पण तांच शास्त्रें व सत्पुरुष असे सांगतात 
कीं, या पृथ्वीवर पुन्हां कृतयुग अथता सत्ययुग 
ग्रेणार म्हणजेच ए॒थ्वीवर “ ईश्वराचे राज्य ? अथवा 
: रामराज्य होणार आहे व तेव्हां सर्व माणसें 
परस्परांशी धर्माने व्यवहार करू लागणार आहेत. 
अशा प्रकारची स्थिति, माणसाने कसलाहि प्रयत्न न 
करतां, एक दिवस आपोआप येणार, ही गोष्ट 
बुद्धीला व तकाला पटत नाहीं. एक दिवस माणते 
घर्मारने व्यवद्दार करूं लागणार तर त्यासाठी प्रयत्न 
केळे पाहिजेत व या प्रयत्नांना योग्य फळ यावयाचे 
तर त्याचा सम्यग्‌ मार्ग शोधून काढला पाहिजे. या 
शोधांत कदाचित्‌ शेकडो, इजारो बघे जातील 
व मानवांच्या अनेक पिढद्या खपतील ! 
अरविन्दांच्या साधनेचें साध्य 

या मार्गांचा क्रोध करण्याताठीं अरविंदांनीं 
चाळीस वर्षे एकस्थान व सव्वीस वर्षे स्थिर एकान्त - 
वास पत्करला ( अरतिजेनसंसदि । ), त्यासाठी 
त्यांनी दिव्य योगसाघना केली. ईश्वराचे स'क्षात्‌ 
दहन घ्यावयास, या वेडानें भारावून गेलेल्या श्री- 
अरविंदांनी सर्वठंगपरित्याग करून पांडिचरीचा रस्त' 
घरला. परंतु अन्य इंधर-दर्शनेच्छूंप्रमाणे स्वतःला 
शांति व आनंद मिळावा येवढेंच अरविंद यांच्या 
योगसाधनेच लक्ष्य नव्हते. त्यांनी ४० बॅर्े दीर्व 
तप केळे तै, ज्याचा लाम झाला म्हणजे दुसरे 
कोणतेही सुख त्यापेक्षां अधिक श्रेष्ठ बाटत नाही, 
(ये लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिके ततः ), अशा 
आत्यंतिक सुखाचा स्वतःला लाभ व्हावा या स्वार्थ- 
बुद्धीने नव्हे. जीवन ब त्याचा सर्व कमेव्यापार 
यांचा आघार ब प्रेरक तत्त्व एक आध्यात्मिक 
चेतना आहे. अशी श्रीअरविंद यांची सानुमव 
श्रद्धा द्ोती. सामान्य माणूस या चेतनेचें ग्रइणशील 
वाहन कर्से जनू शकेल, या. चेतनेच्या जागिबेने 
त्याची स करमचेष्टा सहजपणे कशी होईल ब त्याचे 
जीवन तिच्यामुळे अंतबीह्य कर्णे स्यांतरित होईल, 
याच्या शोधार्थ त्यांची सर्वे योगसाधना होती. .! 
घडून येईल तर, एथ्वीवरील घनदाट अज्ञानांध* 
काराचे शञानप्रकाशांत ्॑पांतर होऊन तिच्यावर 
ईश्वराचे राज्य सुरू होईल. एका किंवा अनेक व्यक्तींनी 
योगाझूढ होऊन साक्षात ईभ्रराचें सानिध्य, साघम्बे 


५ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क र्ध ( भो 
7 १ » नवभारत द्र 
ल ७५ झो 
कट ६अमृतमहोत्सवी, रः 
(>). वर्ष 8४ 
र्ष च्छ 
शं > सशत्र 


अच 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नंब मारत 


ह्वा सायुज्यस्थिति प्राप्त करण्याने अखिल मानव- 
जातीचा प्रश्न सुटत नाही किंवा तिचे शाश्वत कल्याण 
होत नाही, स्वगीरोहण करून इंश्वरप्रात्ति करणे 
यांत खरे रहस्य नाहीं, तर इंश्वरालाच या प्रथ्व्रीवर 
आणले पाहिजे, अवतरविळें पाहिजे; आणि तेद मधून- 
भवून होणाऱ्या अद्यावतार अथवा पूणीवतार यांच्या 
रूपानें नव्हे. त्याचप्रमाणे एखाद्यादुसऱ्या प्रिय 
भक्ताच्या घरी इश्वर पाणी भरीत आहे. यार्ने योगी 
अरबिंदांचे समाधान होण्यासारखं नव्हते. त्यांना, 
घरोघर सामान्य माणसांच्या रूपाने सवत्र इश्वर 
बावरत आहे, अशी स्थिति इहलोकी निर्माण करा- 
वयाची होती. साहजिकच आहे की, जर सर्व 
मानवांत सद्भावना नांदून प्रथ्वीवर शांतीचे साम्राज्य 
प्रस्थापित करावयाचें व कृतयुगाळा पुनः प्रारंभ 
करावयाचा तर ईश्वर अथवा अचिच्छक्ति सार्वत्रिक 
होणे जरूरच आहे. म्हणून केवळ एखाद्या व्यक्तीने 
आरोइण करून त्या चेतनाशक्तिस्वर्पाशी तादात्म्य 
पावे पुरेत्त नाही. अ1जपर्थेत पुष्कळांना तते करून 
आपलें मन शुद्ध केळें आहेव एकांत अनेकत्व, अने 
कत्बात एकत्व याचा अनुभव घेतलेला आहे. तथापि 
सामान्य माणसाचे मन अद्यापि अद्दाद्ध व मलाने चरवट 
लेळेंच राहिळे आहे, म्हणून ती द्ुद्ध चेतनाशक्ति 
भूतलावर सामान्य जगांच्या व्यवहाराच्या पातळींवर 
अवतीण करण्याचें र॒हृस्य साध्य झाठें पाहिजे. तरच 
सामान्य माणसांची मर्ने उंच व व्यापक्र होतील 
त्यांच्या व्यवहारांत सुसंवादित्व (1181111015 ) 
उत्पन होऊन व्यवहार समतेच्या पायावर सु&ू होईल 
तेव्हांच जगांत|ळ स निसंवाद (१18०075 ) 
नष्ट होऊन त्या सवोचचे एका सुसंवादित्वांत 
परिबतंन होइल, तदनंतर इश्वर केवळ आपल्या 
शिवस्वरू्पानेंच जगावर राज्य करील व मानवास 
५ स॒त्य-रिव-सुंदर ) विश्वार्चे स्वम्न साकार होईल. 
ईश्वराला संपूर्ण, शिव, सुंदर बनावयाचे तर प्रथम 
माणसाळा तर्से बनळे॑ पाहिजे, कारण जसा 
माणूस तस| त्याचा देव, माणसाच्या उत्कांतीबरोतर 
किंबा विकासाबरोबर त्याच्या देबाचीदि उत्क्ाति 
बा विकास होणें अपरिहार्यच आहे. माणसाशिवाय 
अन्य जड-व-्जावसष्टीने स्वानुभबावरून ३श्र- 


राच्या स्वरूपाविषयी कांही माहिती जंमवून 
ठेविळी नाही, कारण तिळा जाणीव नाही, इंथरराचें 
आस्तित्व व त्याचे सवरू्य यांविश्रयीचे ज्ञात 
फक्त माणपाच्याच नेतिक व आध्यात्मिक जाणिमे- 
तून जगाला झालेलें आहे. या जागिवेंत जसा बदल 
होईल. तता इंश्ररांतही होईल हे मान्यच केळे पाहिजे. 

श्राअरविद यांनी आपल्या अततारकायारच 
समाप्रि ५ डितवरला केळी, २४ नोव्टेंवर १९२६ 
या दिवशी त्यांना साक्षात्‌ इंधररदशन वा 
ठिद्वे प्राप्त झाडी अर्ते मानठें जातें व त्या दिवसा- 
पासून त्यांच्या आश्रमांत व आसमंतात लोकांना 
एका अदूभुत अवस्थेच्या 'चेतनाशक्तीचा अनुभव 
येऊ लागला असे श्रद्धेन सांगितळें जाते. अनेक 
वषापासून २४ नोव्हेंबर हा सिद्धिद्वस म्हणून 
स्वतः अरविंद व त्यांचा शिष्यवृंद साजरा करीत 
दे प्रसिद्धच आहे. परंतु ही गोष्ट सत्य मानली 
तरी, तेवढ्याने श्रीअरविंद यांचें अवतारकार्य पूण 
झाळ अस मातर म्हणतां येणार नाही, कारण केवळ 
१य|क्तक सिद्धि मिळविणे इतकेंच त्यांचे उद्दिष्ट 
नब्हेत, तर सामू[हक सिद्धीचा मार्ग शोधून काढणें हे 
त्याच मुख्य जावन-काथ होते. श्रीअरविंद यांच्या 
आश्रमात वास करणाऱ्या वा त्यांच्याशी प्रत्यक्षा- 
प्रत्यक्ष संबेच ठेवगाऱ्या कांही माणतांच्या जीवना 
वर त्यांनी प्रप्त करून घेतलेल्या शक्तीचा 
प्रभाव पडण अपिहायेच होतें ब तो त्याप्रमाणे 
पडला, अत्ठे कबूल करण्यास कांहीच हरकत नाश. 
परतु त्यांच्या या प्रभावापासून सामान्य माणूस 
वाचतच राहला, ६हि तितकेच मान्य कराचे 
लागल. या जन्मोर्च अपुरे राहेळेळें काम पुर 
करण्यासाठी ( अनेकजन्मसेसिद्धः ') योगी 
अर!दद भारतांत पुन्हां जन्म घेणार नाहींत, हे कोणी 
सांगान £ न्नानवजातीच्या भाविष्यकालीन पूणव्ये 
।वषय। अचल श्रद्धा आणि संकल्प, तदनुसार नित्य 
नतघनाच निरपवाद पालन करण्याचा अखंड 
प्रवत्न करण्याची आवश्यकता इत्यादि गोष्टी- 
विषयी श्री अरशिदांची साधना ब वेचार॒यांचं सोक्षिप्त 
ददन कळू, या प्रश्नाविषयी गांधीजीच्या विचारांच 
इरदशन घुढाळ लखांवून करावयाचें योगेठें आहे 


कचचकचय8 “व्यय. पाच 


१६ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


ह ) प स्ठठ 
च ७५ 


न्ट्व््ट् अगृतमहोत्सरची&) > 


डा 


. | 
द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन भारताचा हतिहास आणि साक्सेवादी दृष्टि : एक पारेसंवाद 


षड 


यांच प्राचीन भारत; 


[ कम्युनिस्ट पक्षांचे सुप्रासेद्ध विचारवंत आगि कार्यकते कॉ. श्री. अ. डांगे यांच्या 
6 तांछ्र : ॥0ठणा शिश (0101111811) (0 918५९'४ ” ( १९४९) या अली- 
कडील पुस्तकांत श्री. डांगे यांनीं प्राचीन इतिहासावर केलेलें भाष्य, त्याची पद्धति व त्यावरून 
होणारें प्राचीन भारताच दशन ही इतकी धक्के देणारी व वादग्रस्त आहेत कीं, इतरांनींच नव्हे 
तर खुद्द कांही पोरस्त्य व पाश्चात्य विद्वान्‌ मार्कसवाद्यार्सीहि कॉ, डांगे यांच्या संशोधनपद्धतीवद्दल 
ब त्यांनी काढलेल्या निष्कर्षांबद्दळ नापसंती व्यक्त केळी आहे. म्हणूनच कॉ. डांगे यांच्या यां 
पुस्तकाचें तज्शांकडून अभ्यासपूर्वक मूल्यमापन होणें आजहि अगत्याचे आहे. त्याच दृष्टीनें श्री. 
ना. गो, चापेकर आणि श्री, दि, के, बेडेकर यांनीं आपापल्या भिन्न दृष्टिकोनांतून केलेलें या 
पुस्तकाचे समीक्षण पुढें दिळें आहे. तें वाचकांस निःसंशय उद्‌भोधक व महत्त्वपूर्ण वाटेल, ] 


१, प्राचीन भारतीय इतिहास आणि साक्सेवाद यांची एक कंथा 


श्री. ना. गो, चापेकर 


। प्राथमिक अथवा अतिप्राचीन कालच्या साभा- 
यिकत्वापासून तों गुलामागिरीपर्येतचा हिंदुस्थान ह्या 
नांवाचें एक इंग्रजी पुस्तक डांगे यांनीं प्रासिद्ध केलें 
आहे. ' प्राथमिक सामायिकत्व* हा राब्द सौं 
इंग्रजी ' प्रिमिटव्ह कम्यूनिझम ह्या अर्थाने योजिला 
आहे. डांगे हे हिंदुस्थानांतील एक प्रसुख साम्यवादी 
म्हणून गणिळे जातात. परंतु गुलामगिरी या दाब्डाच्या 
पिद्याचाने त्यांना इतके पछाडले आहे कीं, ते स्वतःच 
त्याचे गुलाम बनले आहेत, गुलामगिरी ' शब्द नाही 
असे एक पानहि ह्या पुस्तकांत आढळणे वाचकाला 
कठिण पडेल ! 


नव. ३ 


| अनुक्रमणिका 


मार्क्सचीं तत्वें हिंदुस्थानच्या इतिहासाला लागूं 
करून दाखविण्याचा डांगे यांनीं संल्कप सोडला, 
आतां दी प्रातिज्ञा पुरी क्षी करावयाची, हा पेंच पडणे 
स्वाभाविकच शोते. डांगे यांनीं सर्व श्रोत, स्मार्त, 
पोरागिक वाळाय पाल्ये घातलें; कोतुकास्पद 
कुळुप्त्या लढविल्या, ह्या प्राचीन वाळ्यांत त्यांना 
माक्‍्सच्या ग्रंथांलालळ खुगा आढळल्या, लगेच 
त्यांनीं ह्या खुगा एकत्र करून एक कंथा तयार 
केळी व तिळा इतिहास हें नांव दिलें ! मार्क्सच्या 
तत्त्वज्ञानांत गुळाम व त्यांच्या श्रहाबर जगणारे 
आयतखाऊ असे दोन वर्ग वार्णिळे आहेत 


फ़ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


400) 
र 


र 
नवभारत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नेबंभारत 


हिंदुस्थानच्या इतिहाठांत हे दोन वर्ग शोधून 
काढणें अपरिहार्य ठरलें, त्याप्रमाणे त्राहाणनक्षेत्रिय 
हे. आयतोबा आणि त्यांच्याकरिता राबणारे 
गुलाम वेइ्य व दू. श्यद्ठांनींच क्रांति केळी. माक्‍सेने 
कामगार हाच क्रांतिकारक असतो, असे म्हटलें आहे 
ना? त्राह्मण-क्षत्रिय यांची भांडवल्शाही संस्कृति दीन 
दर्जाची, झयूद्र हा खरा सुसंस्कृत, राम पाहा; त्याने 
शूद्राला ठार मारिले, उलट, कर्ण इतका उदार कां? 
तो कोळ्याच्या घरांत वाढला म्हणून, भांडवलशाहीचे 
दुसरें एक चि आहे. ते म्हणजे स्रीचे वटकोकरण. 
प्रथमतः स्त्रीचे स्थान उच्च होते. ती शासक होती. 
ती स्वतंत्र हाती. समाजाचें, गणाचे नेतृत्व तिच्याकडे 
होते, ह्या स्थानावरून भांडवलवाल्या त्राह्मण-क्षत्रियांनी 
तिळा खेचून काढली आणि पुरुषाची गुलाम 
बनविली, मातृप्रधान संस्था मोडून पितृप्रथान संस्था 
ह्या धूतांनी स्थापिली. ती पूर्वी गणिका होती. तिला 
एका पुरुषाच्या मार्थी मारून त्याची दासी केली ! 

मार्क्तदर्शनांतील एक सिद्धान्त ग्रंथकारानी प्रति- 
पादिला आहे. जगांत उत्लादन व उत्मादनशक्ति 
हींच सवे ऐतिहासिक घडामोडीची निणीयक कारा 
होत; हाच तो त्रिकालाबाधित सिद्धांत, आतां 
डांगे यांची अळोकिक तकेशक्ति, त्यांचे अचाट परि- 
श्रम, त्यांचा धनत्तर कल्पनाविहार ह्यांची वाचकांना 
ओळख करून, देण्याकरितां' कांही उदाहरण देणे 
अवइय आहेः 

युर्गे ( चार युगे-कृत, त्रेता, द्वापर आणि काले ) 
हिंदूच्या सामाजिक इतिहासांतील चार टप्पे होत, 
कृतयुग हें मनुष्य रानोमाळ भटकत होता, तेव्हांच्या 
स्थितीचे निदर्शक होय ( कृतं संपद्यते चरन्‌ 3; 
कृतयुगांत मनुष्य रानटी स्थितींत होता, ह्या दगडी 
हत्यारांच्या काळांतून मतुष्य पुढें जातो, तेव्हां तो 
घनुष्यबाण वापरतो; विस्तव पेटवितो; गाई-भेळ 
पाळतो-कांह्दींसा स्थिर होतो; हे त्याचें त्रेतायुंग 
म्हणावयाचे ( उत्तिष्ठन्‌ त्रेता मवति ). द्वापरयुगांत 
घात वापरण्यांत येऊं लागल्या ह्या युगाला डांगे 
आपल्या कल्पनेशी कसें जोडून घेतात, हें मळा नीट 
समजल नाही, ज्याला सुधारणा म्हणतात तैं काल्युग 
होय, भारतीय युद्धाच्या वेळीं कळियुगाळा सुरुवात 
झाली म्हणून ते इतिहासाचे दोन भाग पाडतात $ 


पाहिला भारतीययुद्धपूव व दुसरा युद्धोत्तर. हौ 
युगांची कल्पना डांगे यांनीं आपल्या सांच्यांत बसवून 
घेतळी आहे. 

: यज्ञ ) हा एक उत्यादनाचा प्रकार आहे. 
यन-जस-न ह्या तीन अक्षरांचा 'यज्ञ' शन्द बनला आहे. 
य म्हणजे जागे; जऱ्न्उत्पनन करणें (घान्य ब प्रजा ); 
नहदाप्रत्यय, ( ओपमन्यवी व्युरपात्ति पहा : ओपमन्यव 
ह्या अक्षरांपालून अजिन दाव्द जनवतात, यज्ञांत 
अजिने वापरतात म्हणून यज्ञ हें अजिनाचें रूपांतर.) 
अग्नीच्या शोधामुळे यज्ञक्रिया अस्तित्वांत आली. 
* हवन * हा एक अन्नाची बांटणी करण्याचा प्रकार 
आहे. ' दान ? म्हणजे दक्षिणा अथवा धर्मदाय 
नव्हे; दान म्हणजे संपत्तीची विभागणी, “ सत्र) हा 
सांधिक उद्योगाचा प्रकार, सत्रांत सर्व एकाच 
गोत्राचे; सर्वच कत्विज्‌ व सर्वच यजमान. सत्रांत 
बायका माग घेत; सर्वेजग एकाच पात्रांतून तोमरस 
पात (समाख्या ). यज्ञांत स्त्री-पुरुष नाचत, बागडत, 
मजा करीत 

गण, जन, गोत्र ह्या तिह्ींचा अथ एकच. इंग्रजींतीळ 
कम्यून' शब्दाशी हे शब्द समानार्थी आहेत, गणसंस्था 
हा मातूप्रधान होती: “ 1118 012811127६ (101 18 
७ ४७] 0"४811760101 ७३९ खा ॥६॥1- 
४0४ ? (पान ४९१) मूळ लाटिन शब्द जन्स 
( ४७९४ ) आहे. डांगे वांनी * ठाळ्द नवीन 
बनावढला दिसतो. मूळच्या शब्दांतील “स? अक्षर बहू- 
वचनाच्या प्रत्ययाथी त्यांनी घरळें असावें, जसे जना: 
जनास; ( बहुवचन, जन शब्दाचे ). परंतु जेन किंवा 
जन ( ४९1) ) ह मूळ प्राचीन पाश्चात्य भाषांत अस- 
ल्यार्चे मळा माहीत नाहीं. आपल्या सिद्धान्तसमर्थना- 
करितां डांगे यांना माणादि बनवावी लागली, 'जन 
ब * जन्छ ? मधील अक्षरसास्व त्यांना पुरें झाले, 
असा, त्यांच्या कल्पनेच्या भराऱ्या अजून आपणगांत 
पुष्कळच पहावयाच्या आहेत, 

प्राचीन काळीं सर्व अमिहोत्री होता, 
गणान्तगंत विवाह होत म्हणजे सगोन्न विवाह विहित 
होतं. गणातील स्त्रीला * जाने ' ही संज्ञा असे; मुळे 
उत्पन करते ती “ जानि , तिच्या मुळांना “ जन ? 
म्हणत, सुळ गणाची असत, तीं पुढें बापाची झाली. 
गगापत्याचा ।पितुःपुत्र झाला,  आसिक्नॉाला 


६ गण 


श्ट 


अनुक्रमणिका 


|] 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हि कड प्रक 
"7: ऐवा 4 


कि. 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


कॉ. ढांगे यांचें * 


५००० सुलगे झाले ते सर्व गणाचे मिळून होते. 
८ गग? व ' जन ? ह्या दोहोंचा अथ प्रजोत्यादन 
करणें, पुरुषांना अनन वांटून देऊन प्रजञोत्यादनाळा 
समर्थ करणारी ती साता. गणापत्याळा दुसरा शब्द 
: गोलापत्य / होता. तसेंच, इंग्रजी “ कम्युन्‌ ? 
आपण समजतो तेंच ' ब्रह्मन्‌ 


ह्या शब्दाने जे 
शाव्दाने तसजावयाचें. गोतापत्ये हीं सर्व गोत्राची 
करतां येत नाही. 


मुलें, त्यांचा जनक निश्चित 
आयुधजीबी म्हणजे 


निश्‍ि 
आहे मात्र निश्चित, गण 

सशस्त्र असत. स्त्रीपुरुषसंत्रंध हे वैयक्तिक नसून 
सामाजिक असत. म्हणून ते समाजाच्या त्या त्या 
वेळच्या परिस्थित्यतुख्ष नळत. विवाहसंस्था कृत्रिम 
आहे. गणांतीळ पुरुज आणि स्त्रिया म्हणजे 
नवरे ब बायका ह्या संत्रंध ' अधंनारीनटेश्वर ह्या 
शब्दाने व्यक्त होतो. खासगी मालकी अस्तित्वांत 
येतांच  एकपत्नीविवाह  आस्तित्वांत आला. 
द्ांतिपवीत खाळीळ वचन आहे : 


(कृतयुगे ) ''न चेषां सेथुनो धर्मी बभूव मरतर्षभ | 
संकल्पादेव चेतेषां गर्मः सपुद्पद्यत ।। 
ततस्त्रेतायुगे काळे संस्पशीज्ञायते प्रजा । 

न ह्यभून्मेथुनो धर्मस्तेषामपि जनाधिप || 
द्वापरे मेथुनो धर्म; प्रजानामभवन्तरूप । 
तथा कालियुगे राजन्हन्द्वमापेद्रि जनाः ॥। ” 


ह्यामध्ये संकल्प, संस्पर्श व द्वंंद्र हे शब्द सोपे 
असले तरी त्यांनीं प्रजोत्यस्ति कशी झाली किंवा 
होत अक्ष, हें समजण्यास कठीण आहे. डांगे यांनी त्या 
गाब्दांची फोड केली आहे. संक्रल्म म्हणजे मनसोक्त 
अनिगेध विषयोापभोग. संगोल विवाह बंद पडून 
नरनिराळ्या गोलांत सांधिक विवाह होऊं लागले; 
1 अथर संस्प्षी-शळ्दाचा समजावयाचचा. बायकोवर 
नवऱ्याची सत्ता सुरूं झाली; मायक्री नवऱ्याच्या 
पूर्गपश॑ अधीन झाली, दी स्थिति दंद्द शब्दाने 
व्यक्त होते. भेथुन शब्द समजणे अवघड नाही 
असे कोणाला वाटल्यात तो भ्रम आहे. डांगे 
काय सांगतात पाहा. इच्छेप्त वेईळ ताबत्काल स्री- 
पुरुषांनी एकत्र राहावयाचे; इच्छेतत येईल तेव्हां 
संत्रंध तोडून अलग व्हावयाचे; ह्या स्थितीचा द्योतक 
भेथुन शब्द आहे ! योनिजञन्म हा सामान्य मांनव- 


/्ठ्४ 


/-॥ 


>: 


ऱार 


शे 


प्राचीन भारत! 


जातीचा. देवादिक अयोनिज ही प्राचीन समजुत, 
हिला उद्देद्वून संकल्यानें गर्भधारणा होत असे, असें 
स्हटळें आहे. डांगे यांना त्रह्मदेवाचे मानसपुत्र 
माहीत नाहीत अध कोण म्हणेल ! पण त्यांनी 
तिकडे वुद्धया दुलक्ष केळे. ही इतिहासकाराची 
वात्ति नाहीं. बेछुसुद्धां अयोनिजञ समजतात, 
त्यासंबंधानें डांगे यांचे काव म्हणणे आहे, तें समज- 
ण्यास मार्ग नाहीं. 

आर्यगणांनीं हिंदुस्थानांत आल्यावर अनेक वर्षो- 
नंतर वणेव्यवत्था, खाजगी मिळकत, छूद्रांची 
गुलामाशेरी इ. प्रकार सुरू केळे, मध्यआशियांतून 
असुरांपासून ( इराणी लोकांपासून ) निघून पूर्वेस 
हिंदुस्थानांत आ्यगण येत होते तेव्हां त्यांच्यांत 
स्त्रीस्वामित्व होते, असुर अधिक सुधारलेळे होते. 
वेराज्यांत माझे-तु््चे नल्ते, अथीत्‌ गुलामागेरी नाई 
म्हणून शूद्रह्ि नाहींत. खराट्‌ म्हणजे उमरावांचें 
आधिपत्य, 

गीतेंत कर्मयोग नाहीं व संन्यासयोगहि नाही, 
गुलामांनी आपल्या गुलामगिरींत आनंद मानावा 
म्हणून गोतेचें तत्त्वज्ञान निपम्नीण झालें. गुलामांनीं 
ससाधानाने राहावें म्हणून घनिकांचे गोडवे गाण्यांत 
येऊं लागले, “ धनिनं पूजयेनित्यम्‌ ?' असा शास्त्र- 
नियम करण्यांत आला. अक्रा* तऱ्हेने सवर्ग समाजांत 
शास्त्र वनत असते. भांडवलशाहीला टिकवून 
घरणारें आचारघर्माचे शास्र व गुलामगिरीला 
प्रोत्साहक व पोषक असें तत्त्वज्ञान ह्यांची उपपात्ते 
अक्या तर्‍हेनें ळावितां येते. परंतु इतके करूनहि 
अखेरीस श्रीमंतांसाठीं जन्मभर राबणारी दासवरात्ते 
उद्यी खाल्ल्याशिवाय कशी राहणार ! परीक्षिताला 
नागांनी ठार केलें; कृष्णाला ब अर्झुंनाला पाणी 
पाजळें ! कृष्णाने नारदाचा उपदेश ऐकला नाही; 
दानांनी गरीब लोकांस संतुष्ट 2विळें नाहीं, त्यामुळें 
कृष्ण ज्यांच्या म्होरक्या होता अद्या यादबगणांतील 
द्रव्यपुष्टांना निर्धन यादवांनी चीत केळे, कृष्णाचा 
मुळगा'च त्याच्या ध्द उठला, कृष्णाजुंनांची अखेर 
जी दुर्दशा झाळी, ती अनुकंपनीय होती, डांगे 
म्हणतात, भांडवळबाल्यांची देना कशी उडते हें 
पाहावयाचे अप्तेळ तर, नहाभारतांतीळ उंदराची 
गोष्ट वाचा आणि मोठमोठ्या धनाढ्य ब 


१९ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह छू डर 
कस नवभारत रे; 
न्ती ७ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


जंबभारत 


शुणाब्य तालेवंतांची क्या टर उडविली जाते ह्याचें 
मनन करा : धघर्सराजानें केडेल्या अश्वमेध-यज्ञांत, 
सभाग्रह्यंत ज्याचा अर्धा देह सोन्याचा आहे. असा 
एक उंदीर घुसला, सडोचें लक्ष त्या अद्भुत उंदरा- 
कडे गेलें. अथे दारीर सुवणचिं कर्से झालें ह्या 
सदस्यांच्या कुतृहलपूर् अन्वेषगे-चं उत्तर उंदराने काय 
दिलें पहा. ता म्हणाळा “ मी एका मिकारड्याच्या 
झोपर्डीत गेलो. त्या दरिद्री नारायगाकडून मला 
थोडें तरी खाद्य मिळाळें आणि माझे निम्मे शरीर 
सुवर्णमय झाळें, पण येथें पाहतो तों त्राहाण, “ घाले- 
पणाची ढेकर ? देत असून त्यांचीं ताटे पक्कानांनी 
भरत आहेत आणि मला मात्र रित्या पोटाने 
परतावे लागत आहे, त्यामुळें माझा हा अधा देह 
सोन्याचा न होतां पूर्ववत्‌ राहिला ! ” धर्माच्या ज्या 

दूगुणांचा त्रिसुवनांत डंका वाजत आहे त्या सद- 
गुणांची डांगे यांच्या मते एका निवुद्ध छुलळक गाग्यानें 
रेवडी उडविली ! 

'माकसंच्या ( डांगे यांच्या ? ) डोळ्यांनी पाहिलें 
असतां आपल्या प्राचीन इतिहाताचे मित्र कय 
दि७, ह्याचा नमुना येथवर आपणांस पाहावयास 
मिळाला, आतां डांगे यांचा भाडोत्री चष्मा जरा 
बाजूस ठेवून आपण आपल्या असहाय दृष्टीला काय 
दिसतें, ते पाहूं ः  * 

समाजाविषयी लिहितांना मानवेतिहास ब 
समाजञतिहास ह्यांतील भेद ध्यानांत ठेवणें अवश्य 
आहे. मानव निर्मीण कोठें झाला ? एके ठिकाणी 
अथवा अनेक ठिकाणी मनुष्याची निर्मित झाली 
ती निर्माते एकदम झाली की ठिकठिकाणी 
कालांतराने झाळी £ ह्याविषर्यी निश्चयपूर्वक आज 
मानवशास्त्राळा कांहींच बोलतां येत नाही. सध्यां 
विकासतत्त्वानुसार माकडापासून मनुष्याची उत्पत्ति 
झाली अले बहुशः मानळें जाते, ह्याचा अर्थ आजच्या 
माणसाळा माकडिणीनें प्रसूत होऊन जन्म दिला, 
असा नव्हे! 

[कडाळ! मनुष्याचे स्वरूप प्राप्त होण्याला कित्येक 
सहृत्त वर्बे ले टडीं असलीं पाहिजेत. तसेंच, माकड 
आणि मनुष्य ह्यांच्या द्रम्यान्‌ धड माकड नाहीं व बड 
भनुष्य नाहीं अशी अनेक स्वरूपे आपण कल्यिलीं 
तरी, ते चुकणार नाही, माकडाचा मनुष्य चनणें 


| अनुक्रमणिका | 


म्हणजे मेंदूचा बिकास होंगे होय. हा विकास 
होण्यास कालावधि लागणार हें सांगावयास नको. 
आतां स्री-माकड व पुरुष-माकड ह्यांच्या मेंदत फरक 
अडल; म्हणज नर-माकडाचा मेंदू सादी-माकडाहून 
आधिक्र विकसित झालेला असेल, तर मनुष्यत्व 
संपादून केळळी पुरूषसंख्या स्त्रासिख्येहून अधिक 
असण्याचा संभव आहे, अश्या ह्या पुरुषांना स्त्रिया 
अळणहवे काठेण, कदाचित्‌ अमनुष्व स्त्रीमाकडा- 
अरोवर संग करण्याचा प्रसंगहि येत असेल, शिवाय 
पायांवर चालणारा माकड-मनुष्य झाडाच्या ढोलीत 
राहात असल्यास त्याच्या विब्रयक्रीडेळा अनेक 
ह्या ।नळणाहि दूरापास्तच, ह्यामुळें त्या अवस्थेतील 
मनुष्याच्या कासप्रवणतेळा स्वाभाविक मर्यादा पडत 
असला पाटूजे, आणखी एक विचार करण्यासारखी 
गाष्ट म्हणजे ह्या परिस्थितींतीळ अर्धनरनारींना 
सहवात व सहकाय केल्याविना गत्यंतरच नाहीं 
एक पुरष व एक स्त्री ह्यांच्या आजन्मसहवासानेच 
व्या (वकास झपाट्याने होण्याचा संभव. स्त्री 
॥दवाय पुरुषाला पूर्णत्व नाहीं, ही कल्पना ह्या अनु 
भवानेच सुचळी असावी, ह्यावरून एक-पति-पत्नीत्व 
अथवा दुपत्य हीच नसार्गिक स्थिति होय, अहे 
छमान केल्यात ते अगदींच वावगे होणार नाहीं, 
अशा ह्या जोडप्याला मुळें होणार 
व मुळे असणारच. निसरीजन्य प्रेमामुळे ह्या मुलांचे 
संगोपन बराच कालपर्यंत आई-बापांना केल्याबांचून 
गत्यतर नाह, ह्या पारास्थतीतून कुटुथभावना निमाण 
हाऊन कुटुधसंस्था बनत जाते. अजून विवाहाची 
कल्पना उदय पाबळेली नाह अद्यापि हा मानव 
पाका दृत्तींचा आहे, तेव्हां एकाच गुहेत राहणाऱ्या 
स्त्री पुरुषांनी वहाणभाबांनी परस्परांत [विषयवासना 
टत कून घेग अपरिहाद व॒ स्वाभाविक 
इत. कारण विषयवासना ही शारीरिक गरज आहे 
आता जाडप्यापकीं बायको भला; मुलगी मोठी 
आई; धाप तरुण आहे; अश्शा स्थितींत 
पाचा ल4३॥ व्यवहार झाल्यास नवल नाही. 
बायक्रीच्या ऐवजी पुरुष मयत झाला बायको तरुण 
आहे; एक मोठा मुलगा आहे, अशा प्रसंगी मातृपुत्र- 
सभ्ध का घडणार नाही ? निसर्गाबांच्चून द्सरें 
कणत।ह धन नाही, ह्यालाच आमच्या पुराणकारांनी 


त्यांत मुलगे 


२७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नल 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


कॉ, डांगे यांचें 
८ गोधमे ? हो संज्ञा योजिळी आहे. '' पिता यत्र 
दुहितुः सेकम्‌ कंजन्‌ ( प्रसाधयनू-सायन ) ; 
तर्वच, “' न जामये तान्यो रिक्‍थम्‌ अरेक्‌ चकार 
गर्मी सनितुर्मिधानन्‌ ” (क्र. ३-२१-२) 
वचने उपरिनिर्दिष्ट अवस्थेला उद्देशून लिहिलेली 
असण्प़ाचा संभव आहे. बाप मुलींच्या ठिकाणीं रेत 
स्थापित करितो, भाऊ बहिणीच्या ठिकाणीं गश 
स्थापना करितो-असा ह्या क्रगेदांतीळ दोन वचनां- 
च्वा भावार्थ आहे, बाप मुलीला ब भाऊ बहिगीला 
पति पाहून देतो. असा अर्थ टोकाकार क!रेतात; 
तथापि सी येथें केल्याप्रमाणे अथ करणे अधिक 
बरोबर होईल. कारण हा अर्थ शब्दांना घरून आहे. 
मानवीकरणाच्या ह्या काळांत अशी कुटुंबे एथक्‌ 
पुथकू राहात असली पाहिजेत. कुटुंबसंस्था ही 
मनुष्यीकरणाच्या क्रियेतील एक आवदय़रक घटना अस- 
ल्याकारणानें ती नेसार्गिक आहे, असे म्हणण्यास प्रत्य 
वाय नाहीं. मानवेतिहासांतील हा पहिला टप्पा आहे 
माकड फलाहारी व एकपल्नीक असता 
मनुष्यत्वाचीदी पूर्वतयारीच निसर्गाने केळेळी दि 
हे जे माकडापासुन बनत चाललेल्या मनुष्याचे वणन 
केलें आहे, ते आनुमानिक आहि, हें सांगावयास नको, 
कारण असा मतनुर्‍्य अजून आढळला नाह व 
आढळण्याचा संभव नाही, 

हंक्योधकांना मनुष्य अगदी पूवावर्स्थंत अस- 
हेला आढळला तो स्माजान्तर्गत हाता. संशोधकां- 
ना प्रथमावस्थेंतील समाज आढळले; एकाक व्यक्ती 
आढळल्या नाहींत. समाज म्हणजे कळप नव्हे ह्या 
गोष्टींचा विसर पडला नाहीं तर, समाजाच वाशेष्ट्य 
समजण्यास सोपें जाईल, समाज आपोआप बनत 
आपआपली सोय साधण्यासाठी संकेताने 


” 37 ०0: 


नाहीं 
किंवा गर्भित कराराने संघ करून माणस राहतात, 
त्याचप्रमाण ह्या समाजाचा घटक कुडब असते; 


ठपक्ति नसते. संशोधकांना व्य सध सांपडले नाहींत. 
कुटुंब्रसंधांशी[च त्यांचा प्रथम परिचय झाला, दु- 
स्थानांतीळ खेड्यांकडे पाहि% तर एका आडनांवा- 
च्या कुटुंबांनी वसलेली ती. आढळतील एका गांबां- 
तीळ सर्व कुटुंबे बहुधा एका कुळाचा म्हणजे एका 
मूळ पुरूबार्ची वाढ झालेलीं अशीं असतात. संध 
करून राहृण्यांत स्वसंरक्षणाची इच्छा बलवत्तर 


८ घाचीन भारत 


असते. एकाकी राहृण्यांत घोका असतो, हे उघड 
आहे. माकडांच्या अवस्थेत उरेचसे निर्भय असतें. 
ह्याच्या उळट निःशस्त्र मनुष्याला सर्व बाजूनी भय. 
संघाचे साहाय्य हीच त्याची प्रथमावस्थेंतीळ शक्ति 
अक्षा संघांना गण म्हणत. व्यक्तींतून कुटुंब उद्भवले, 
कुटुंत्रांतून संघ अथवा गण निर्माण झाला. व्याक्ति 
म्हणजे मनुष्य आणि कुटेंध व गण ह्यांत कांदींसा 
फरक आहे तो विचारांत घेगें अवरय आहे. मनुष्य 
मूत व इृग्गोचर वस्तु आहे. कुटंब व गग हीं बऱ्याच 
अश्याने वुद्धिगम्य किंवा कल्पनारूढ आहेत. तथापि 
कुटुंब व गण दोघांचेहि विशिष्ट गुगधमे असल्या- 
मुळें ह्या संघातांचा व्यक्तीप्रमाणे विचार करावा 
लागतो. 

: गण ? व “ गोल ? ह्यांत थोडा भेद आहे 
शब्द्‌ मनुष्यसंघाळा उद्देशून लावितात. गोत्र 
शब्दाने प्रथम भूमीची कल्पना मनांत येते. गो 
म्हणजे भूमि. ' गोत्र ?दाब्दाचा अर्थ शेत-रान असा 
कोशकार देतात. गोत्र म्हणजे वसाहत. पुढें वसाहतींत 
राहणाऱ्यांनाहिं गोचर शब्द लावण्यांत आला. 
ह्याप्रमाणें गणगोत्रांचा, न्यायभाषेंत बोलावयाचे 
झाळें तर, निल्यसंबरंध आहे, असें म्हणावयास हरकत 
नाहीं, गणाव्यातोारेक्त गोचर नाहीं व वसाहतीचे 
स्वरूप ज्याला नाहीं, तेथें “गण? संज्ञा उचित होणार 
नाहीं. गण दाब्द सामाजिक तर गोत्र शब्द 
प्रादेशिक. 

गणाचा घटक कुटुंब आहे असे मानिळें म्हणजे 
गणांतील सवे पुरुष गणांतील सवे स्त्रियांचे नवरे ही 
कल्पना त्याज्य ठरवावी लागेल, कारण, कुटुंब शब्दाने 
पुरुष, त्याची कुडंबिनी व दोघांची मुळें ह्याचा बोध 
होतो. मुलगे मोठे असल्यास त्यांच्या बायकांचाहि 
कुटुंबांत समावेश होणें स्वाभाविक आहे. त्री पुरुषांचा 
पति-पत्नीमाव नसल्यास ( तो घार्थिक विधीनेंच 
पाहिजे अर्से नाहीं ) त्या संब्रंधास अगर व्यक्ति 
समूहास ळुटुेंब शब्द. लावणे अप्रश्रोजक्र ठरेल, ह्या 
कटब्रांत एका पुरुषाच्या एकाहून अधिक्र बायका 
असणें असंभवनीय नाहीं, ज्या असतील त्या ठराविक 
असणार एवढेंच. 

ह्यानंतर डांगे यांची लाडकी गणसंत्था कोणत्या 
परिस्थितींत अस्तित्वांत येते लै पाहू. आज असे 


६ गण 


२२ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्स कड प्रक 
"7: ऐवा -4 


कि. 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


समाज अस्तित्वांत आहेत, त्यांचा विचार केल्यास 
आपल्या प्रश्नांचे उत्तर मिळूं शकेल उत्तर-घुवाकडील 
बफोच्छादित प्रदेशांत लोक कसे राहात असतील 
ह्याची कल्पना करावी. 'घान्य पेरण्यासाठी सोय 
नाही; झाडें वाढत नाहींत; मांस खाण्याला पक्षुयक्षीहि 
नाहीत. अद्या ठिक्राणी राहणारे लोक ससुद्रांतील 
माह्यांवर आपला उदरनिवोह करितात, समुद्रांतील 
मासे मोठे असतात. ते पकडण्यास अनेकांचे साहाय्य 
लागते. शिवाय एका माशाचे खाद्य अनेकांना पुरेल 
इतकें असतें. अक्षया स्थितींत सवाना एकत्र राहणे भाग 
पडते. निरानेराळी घरे बांधणे अताक्य असल्यामुळें 
सर्व स्त्रीपुरुषांना एका घरकुल्यांत राहिल्याखेरीज 
गत्यंतर नाहीं, येथें डांग्यांना अभिप्रेत असळेळी गण- 
व्यवस्था आपल्या अनुभवाला येईल, ह्या लोकांत 
स्त्री-पुरुषसंबंध अगदी शिथिळ असतात. तातर्य, 
सर्व मागसांना एक घर, एकत्र खाणं, पिर्गे, निजगें, 
ननसणे, सवांचे आर्थिक हितसंत्रंधे एकाच सुर्शीत 
ओतलेळे-इत्यादि. 

सलाया दीपकल्पांत सिभरेंग लोक दाट जंगलांत 

1हतात. अथीतू त्यांचा निर्वाह कंदमुळांवर, 

फळकफळांवर असतो, मोकळी जागा फारच थोडी. 
शिवाय कंदसुळे सतत न पुरणारीं, त्यामुळे ह्यांचा 
माठा समुदाय एकत्र ब कायमचा एके ठिकाणीं 
राहणें आशक्‍्य, ह्या लोकांचे लहानलहान गट 
असतात. सारांश, भोगोळिक व आर्थिक परिस्थित्य- 
नुख्प ह्यांची राहणी ब जीवनक्रम बनळेला आहे 
बोर्निओ बेटांत मरत नांवांचे ळोक आहेत. ह्यांच्या 
पाठीवर लांब्र शेपटीच्या वानरांसारखे कातडे असते, 
मरत मनुष्य दुरून माकडासारखा दिसतो. 

स्त्री व पुरूब ह्यांच्यामधीळ कार्यथविमागणी अगदी 
पहिल्यापासून झाळी असल्याचं आढळतें. पुरुष हा 
संपादक व स्त्री घरजोगवगी करणारी, स्त्रिया 
शिकारीला गेल्याचे उदाहरण नाहीं, घरकाम हेंच 
त्यांचे प्रायः मुख्य कतेब्य, ह्या कार्यभेदामुळें एका 
पुरुषाळा एक निश्चित स्री व एका स्त्रीला एक 
निश्चित पुरुष, ही व्यवस्था नसशिक असढी पाहिज, 
जोवरक्षणाळा ही व्यवस्था पोषक ब अनुकूल आहे. 
ह्यांत पातिज्रत्य वा पाल्नीन्रत्य कडक रीतीनें पाळले 
न जाणें संभवनीय आहे. 


कारमीरमधीळ लदकसारख्या प्रांतांत अनटंचाई- 
जोत्पादनाळा मर्यादा घालणे प्राप्त होते. 
ळ प्रदेश; सपाट जागेचा संकोच; तशांतहि 
फाचिं सरवेत्र वेण, अज्ञा स्थितींत कुटुंबांत एकच 
चावको आणून प्रजोत्यादनाला आळा घालण्याची 
तंधाल्यास नवल नाह, परतु टा खोढे सव 
भावांभिळून एकत बायक्रो करण्यापुरती होती. 
डांगे म्हणतात त्याप्रमाणे गगपुरुध्रांच्या समान घायक्रांचें 
उदाहरण आढळत नाहीं. वायक्ो ही मत्ता म्हणून 
सपतजण्यांत येई, एकत्र कुटुंबांची मिळकत जश्ी 
सामायिक, तढृत्‌ स्त्रीहि सामायिक, ही तमाईक स्त्री- 
तत्वाची चाळ सररहा होती. तिचे अवशेष अनेक 
जातीत प्रचलित ख्ढींबरून उमगण्यासारखे आहेत. 
उदा०, एखाद्या स्त्रीचा नवरा मबत झाल्यास तिळा 
पुनादेवाहाची इच्छा असल्यास दिरावरोबरच तिठा 
नैवाह करावा लागता. त्याच्या परवानगीबांचून 
परकोयांशी विवाह करतां येत नाही. कांही नाग- 
लाकांत मयत नवऱ्याचा काणी आप्त विधुर नस- 
ल्यास विधवेला विधवा स्थितींतच रहावे लागतें. 
थावा|मळून एक बायको, त्याचप्रमाणे सवे बहिणी- 
॥भळून एक पति-ही चाळ एका कालीं अस्तित्वांत 
अठावी, मात्र ह्या दोन्हीहि चाळीची व्याप्ति भावांच्या 
पडाकड नाहीं ह ध्यानांत ठेवणें अवइप आहे 
संव सृष्ट पदार्थ मनुष्यमात्राच्या उपभोगा्थ आहेत 
अदा इंव्र यांजना दिसते, कदाचित्‌ निसगीचाच 
त ।नंयन आहे, अले म्हणणें अधिक सयुक्तिक 
होईल. त्याप्रमागन मनुष्यांत स्री हो पुरुषाची 
पभोग्य वस्तु, ह्या समजुतीच्या पोटी अनेक चाळी 
जन्मास आल्या, त्यांपेक्ीच आपणांस अत्यंत प्रिय 
अपळेली जी बायको तिला पाहुण्याच्या भोगा 
देण्याची चाळ होय. ही चाळ प्राचीन काळी स्य 
माजांत रूढ होती. 
आसुर विवाहांत मुलीचे पेते घेतात. ह्या चाळीचा 
उगमाह्व सुळगी ही मिळकत झाहे ह्या कल्पनेत आहे 
मुळाचा मोबदळा तिच्या त्रापाला दिला, कॉ दी 
सुलगी विकत घेण्यासारखे क्ञाळें, विकत घेतलेल्या 
बायकोची लायकी मोलकरणीसारखी सानली जाणें 
साह!जक आहे. एकपतिबिवाहपद्धति अस्तित्वांत 
आणून पुरुषांनी स्त्रियांना गुलामगिरीत टाकळें हा 


वळी... 
पळ 


1. 1! र ४ 


य 
लप 


२९ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


कॉ. डांगे यांचे 

डांग्यांचा आग्रेह अप्रमाण ठरेल, जपाच्या घरात 
तिळा परवद्राता प्राप्त होऊन ग्रहक्षयाकरितां 
रावणारी अज्या दजीळा ती पोंचळी होती. पुरुष- 
प्रधान कुडंब्व्यवल्थेत बायकी गुलाम झालीच 
पाहिजे हा सिद्धान्त जर निरपवाद मानाबयाचा तर्‌ 
सातृप्रधान कुट्रेबव्यवस्थेत नवऱ्या'चा दर्जी युळामादून 
आघधेक नव्हता, असे मानावयास डांगे तयार 
आहित काय £ 

रा. डांगे यांनीं आपल्या इतिहासाची उभारणी 
यज्ञावर केळी आहे. परंतु बज्ञ मुळांत एका गते- 
तिहासाचें प्रतीक आहे. ह्या यज्ञर्पी प्रतिमेत अथवा 
आरक्यांत आपणांस एक पूवे घटना अंदतः 
पाहाबयास मिळते, ह्या विचार त्यांस सुचला नार्ही. 
यज्ञ दी एक स्वतंत्र संस्था आहे असे ते ग््हीत 
घरून चालले, असें वाटते. 

विस्तवाच्या शोधामुळे मानवाच्या प्रगतीला 
प्रारंभ झाला, त्या वेळीं-म्हणजे मानवा'चा अवतार 
झाल्यानंतरच्या काळांत-सवे जमीन घनदाट वृक्षांनी 
आच्छांदेळेळी होती. दक्ष आणि मनुष्य यांचे नेसार्गेक 
शत्रुत्व आहे. पझु-पक्ष्वांना जंगल पाहिजे. 
मनुष्याळा ऐसपैस मोकळी--उघडी जागा पाहिजे. 
झाडें खाक झाल्याविना प्रगतीचे पाऊल टाकतां 
येत नाहीं. परंतु ही झाडे नष्ट कशीं करणार £ 
घातूर्ची कुऱ्हाडीसारख्थी हत्यारे नव्हती. अभि 
निमाण करण्याची कला हस्तगत होतांच विस्तवांन 
झाडे जाळता आलीं; धान्योत्पादनाळा ब वस्ती 
करावयाळा भूमि मिळाली; माणसें हृषाने नाचू 
ब्रागडटं लागळीं. डांगे म्हणतात त्याप्रमाणे, जंगल 
कमी होतांच जंगलांतील पद्चु माणसाळवण्या*चा 
क्रिया सुरू झाळी, आजच्या कोट्यधीशांना जितक 
पैशाची किंमत वाटते तितकी गाइ-भेलांची 
तत्कालीन लोकांना वाहूं लागली, हें सर्वे लोकांना 
अभ्नीनें मिळवून दिळें, ह्याच हेतूनें कग्बेदांत अय्नी- 
पारशी ' मळा विपुल धन दे ? म्हणून प्रत्येक मंत्र- 
कती याचना करीत असलेला आढळतो. ' तूं दृक्षांना 
जाळून खाक करितोस ? अश्या स्पष्ट शब्दांत अमी 
वणन केळेळे आढळते, हेंहि त्यामुळेच, ध्यानांत 
ठेवाबयाचे ह की, वेदीतील आये द्रक्ष जाळ 
णारा नव्हता. वेदीतील अभ्नीला वरील वणन सजिस 


ळे 


| अनुक्रमणिका | 


* घराचीन भारत 


नाही, ह्याच कारणानें, मूळ घटनेचे स्मारक 
म्हणून यजुसंस्था प्राचीन कर्षींनी कृतज्तताधुद्धीने 


बनविली असें मानणें भाग आहि. यज्ञांत दर्भासन 
पवित्ल मानळें जाते, ह्याचे कारण पूर्वी जमिनीवर 
बसावयाचे झाळें तर गवतावर बसल्याशिवाय गत्यंतर 
नव्हते. हे सर्ब विधी व्विह्ृल्प * सिंबोलिक 
अथवा प्रतीकात्मक आहेत. स्वतंत्र घटना ह्या 
दृष्टीनें यज्ञतंत्थेचा विचार केल्यास तो भ्रामक 
होईल. ठप्त ज्ञालेल्या इतिहालाचें सार ज्यांत आहे 
तो यज्ञ. ह्या दृष्टीनें वज्ञसंस्थेचा अभ्यास बेल्यास 
तो उपयुक्त ठरेळ, अश्वभेघ-यज्ञांत बजमान, पत्नी व 
गतप्राण अश्व ह्यांच्या संभोगाची जी बतावणी केली 
जाते तिच्यावरून यज्ञ ही एका मूळच्या अस्सल 
प्रतीची विकूत अगर बेगडी नक्कळ आहे ह्याविषयी 
शंका राहात नाहीं, 


१] 


ह्याच यज्ञांत क्त्बिजू व दासी ह्यांच्यांत हात 
असलेल्या अत्यंत बीमत्स संवादाचा उल्लेख 
डांगे यांनीं आपल्या प्रब्नंचांत केला आहे. त्यावरून 
इतकेंच अनुमान निघते की, त्या काळीं ढोगेक 
व्यवहाराविषयी लोकांच्या मनांत किळस उत्पन 
हात नखे. लज्जेची भावना निमाण झाली नव्हती. 
ह्या स्थितींच स्मरण करून देगारा शिमगा आजहि 
चालूं आहेच. सांप्रत हात असलेळें इतिहासलेखन 
दषषित आहे ही डांग्यांची तक्रार यथायोग्य आहे. 
प्रांतामिमान, देशानिमान, जात्यमिमान ह्या अभि" 
मानत्रयीच्या जोडीला  इतिहासळेखनविदयेचें 
अज्ञान व प्रचलित समजुर्दींपुढे मान तुकविण्या* 
इतका झ्याडपणा इत्यादि दोषांनी महाराष्ट्रांतील 
इतिहास विकृत स्वरूपांत लोकांपुढे ठेवून लोकांची 
दिक्याभूळ करण्यांत येत आहि. इतिहासांत 'ऐतिह्या - 
पेक्षां 'ऐेतिहासिक ? अधिक प्रकट होऊं लागला 
कीं इतिहासाचा खेळखंडोबा होतो, परंतु चमत्कार 
हा कीं, पाठीमागच्यांना ठपका लावतांना 
डांग्यांनी त्यांना मार्गे टाकळे ! मार्क्तामिमान 
नांवाचा एक नवीन दोष माकतैवाद्यांनी निमाण 
केळा आहे. स्वतः माक्सेला अ दिसले नसते 
व आमच्या येथील मार्क्तांमिमान्यांना दिक्ते. जै 
प्रतिपादन करण्याला प्रत्यक्ष माक्से घजळा नसता 
ते बे-ळगामी प्रतिपादन येथील त्यांच्या शिष्यांकडून 


् 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


निघड्या छातीनें करण्यांत येते. भारतांत भांडबल- 
शाहीचा उदर्याह झाला नव्हता, अश्या वेळीं त्यांना 
भांडवल्याही धिंगाणा घालीत असलेली दिसते. 
सरंजामशाही व भांडवलशाही एकाच वेळी पिंगा 
घार्ळात असतात, असें माक्‍तवाद्यांचे म्हणणे आहे 
काय १ ही दोन्हीं एकाच परंपरेतील ब एकाच कार्य- 
कारणभावान जन्मास आलेली भावंडे आहेत, 
असं ह्यांचे प्रतिपादन आहे कीं काय, समजत नाहीं ! 
नुसत्या श्रीमंतीला, धनसंचयाळा हे भांडवलशाही 
समजतात अशी दांका येते. धनाचा उपयोग उद्योग- 
घंदे काढण्यांत होतो, तेव्हांच त्याला मांडबळ हा शब्द 
वापरणे युक्त होइल, द्रव्य सांठवून चेत ऐषआरामांत 
राहाण्याकडे त्याचा उपयेग झाल्यास ते भांडवल 
हाणार नाहीं, द्रव्याच्या घवळावर एकादा जमीनदार 
बनला तरी तो भांडवळदार हेणार नाहीं. पैसा 
थोड्यांच्या हार्ती राहिला तर ताबेदारी वाढेल, 
समाजांत उच्चनीच भाव उत्पन होईल हें खरें. तथापि 
तो परिणाम उद्योगधंद्यांत लावलेल्या भांडवलाच्या 
परिणामाच्या जातीचा नव्हे. काळं माक्स अर्थ- 
शास्त्रांत अत्यंत उपयुक्त भर टाकिली व समाजाच्या 
स्थित्यंतराचा विचार करणारांना एक अभिनव 
दृष्टि दिली, ही गोष्ट निर्विवाद आहे. परंतु 
माक्‍सेवाद निरपवाद आहे, संपूर्ण आहे, त्रिकाळा- 
बाधित आहें हें त्याच्या अनुयायांचे म्हणणें, केवळ 
चुकीचे नव्हे तर, अचरटपणारचें आहे. माक्‍सैवादांत 
माणसाच्या कल्पनाशक्तीला विदेष्र किंमत देण्यांत 
येत नाहीं, परिस्थिति त्यांच्या मतें अधिक परिणान- 
कारक आहे, हें मत निःसंशय एकांगी आहे, मानवी 
वुद्धि व परिश्थिति हवी परस्परांना पूरक आहेत. 
विस्तव पाडण्याची कल्पना म!नवाला सुचली व 
तिच्यामुळेच सुधारणेचा मार्ग मोकळा झाला, 
मनुष्य हा कांहीं परिस्थतीच्या हातचे बाहुळें नाहीं. 
तो परित्थितीला बळवू दाकतो आणि परिस्थिति 
त्याच्यावर आपला अंमळ चालविते, उत्पादन मनुष्या- 


९ 


| अनुक्रमणिका | 


च्या अकलेवर व त्याच्या विवेकशक्तीवर अवलंबून 
असणार, संज्योधनाळा आज केवढे प्रोत्साहन 
मिळत आहे! | 

एकंदरींत डांग्यांच्या पुस्तकावर चांगला अमि- 
प्राय देणें कठिण आहे. शूद्र म्हणजे दास हा अपूर्व 
शोध लावणाऱ्या डांग्यांना काय उत्तर देणार ! डॉ. 
आंबेडकरांच्या मतें क्षत्रियांना त्राहागांनी शूद्र वन- 
वें. आतां डांगे म्हणतात, द्यूद्रांना गुलाम केलें ! 
दोघांचे म्हणणें एकत्र केळ तर क्षात्रियांना ब्राह्मणांनी 
गुलाम केलें अर्ल होते ! ह्याचें नांव इतिहास ! असे 
अनेक मासले आहेत. सवीना उत्तर देणें शक्‍य 
नाहीं, एकाच विषयाचा उलेख करून आटोपते घेणे 
घेरे, तो विषय म्हणजे गणराज्ये, ह्या गणराज्यांची 
प्रशेसा डांग्यांनी व इतरांनीहि पुष्कळ केळी आहे. 
आमच्या मते जातपंचायतीपेक्षां ही वेराज्ये (?) 
फारशी निराळी नसावीत. निरांनराळे संघ, त्यांचा 
राजा, त्यांच्या समा, त्यांच्या निवडणुकी हे सर्व 
प्रकार आजच्या पंचायतींत आढळतात. जातीच्या 
प्रसुखाला राजा न म्हणतां नाईक म्हणतात, हदी 
कारभारी सत्ता लोकविषयक होती; स्थलाविषयक 
नव्हती, ह्या कारणाने आमच्याकडे स्वामैभाक्ते 
हा गुण वाढीस लागला, देशामिमान निमाण 
झाला नाहीं, डांग्यांना हा स्थलामिमान वावड]। 
आहे. परंतु स्वराज्यप्राप्तीनंतरसुद्धा आम्हांढा अडचणी 
भेवडावीत आहेत. ह्याचें कारण देश्याभिमानाचा 
अभाव आणि जात्यमिमानाचा अतिरेक हें 
होय. असो, 

एकंदरींत, हिंदुस्थानांतील कम्युनिस्टांनी मावस 
वादा येथें विडंबन चालविळें आहे अधे मोठ्या 
कष्टाने म्हणावें लागते. अखेटीस ते आमच्या बळ- 
णावर गेळे, शाब्दप्रामाण्य व बिभूतिपूजा हे आमचे 
राष्ट्रीय दुर्गुण आहेत. त्यांच्या भौवऱ्यांत कम्युनिस्ट 
सांपडळे ब सनातनी बनळे. आपल्या बुद्धीला त्यांनी 
तिलांजालि दिली ! 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


भ्र स न द 
कटो॑ ७८ ६ 
न्ट« चून, 9 

) १ र व्ष ी (३ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


दिशाभूल करणारी 
श्री, दि. 


वेदसंहितेच्या काळापासून महाभारतोय युद्धा- 
पर्यंतचा काळ ग्दृणजे भारतीय आयोच्या प्राचीन- 
तम इतिहासाचा काळ आहे व त्या काळांत 
बर्बरावस्थेंतीलळ  समूहजीवनापासून शुढारमीगरी- 
वर आधारलेल्या समाजब्यवस्थेपयेत भारतीय 
समाजाची स्थित्यंतर होत गेळीं आहेत; असा 
सिद्घान्त कॉ. डांगे बांनी आपल्या ग्रंथांत नांडला 
आहे. “ भारता “चा इतिहास त्यांना मांडावयाचा 
आहे ह्दी गोष्ट त्यांच्या ग्रंथाच्या नांबांतच त्यांनी 
ठळकपणे मांडली आहे. केवळ आर्यसंज्ञक जातीचा 
प्राचीन इतिहास त्यांना अभिप्रेत नाहीं, है ग्रंथाच्या 
नांबावरून तर दिसतच. शिवाय, त्यांचें असेहि 
मत आहे कीं, “' वर्णव्यवस्था, खासगी मालमत्तेची 
पद्धति व श्यूद्र-गुलामगिरी यांचीं प्रोढ व स्थिर 
स्वर्ख्पे, भारतांत आल्यानंतर दीघ कालांतराने, 
आर्यगणांनीं निर्साण केली, असे पुष्कळशा खात्री- 
लायक तर्‍हेनें म्हणतां येते ” (पान १२७ पाहा ), 
ग्रंथांतील अनेक ठिकाणच्या उल्लेखांवरूनहि हीच 
गोष्ट जास्त स्पष्ट होईळ की, भारताच्या भूमीवर 
आयांनी घडाविटेल्या इतिहासाचे आणि समाज- 
व्यवस्थेचे विश्छेषणच का. डांगे यांना अभिप्रेत आहे. 

भारत ही भूमि आणि आये हेच त्या भूमीवरील 
दतिह्वासांचे एकमेव निर्माते, एवढ्या विषयमर्योदा 
स्वतःला घाळून घेऊन का. डांगे यांनीं संशोधनाला 
प्रारंस केला आहे. या संशोघनाडा ब सिद्धान्त- 
रचनेला छागणाऱ्या वास्तबांतील प्रत्यक्ष पुराव्याची 
सामग्री का, डांगे यांनी वेदब्नाहमणादि वाझायांठुन 


आणि रामायण-महाभारतादि महाकाव्यांतून 
निवडली आहे, 


त्यांच्या संद्यांधनांचा साराच भर ब भार 


1“ पुणा &85७ाल्ण 15) 8६001110९8 


क्य धुत की घाती लक ळे 
धिनक्षनाताल लसाहला छु 
७. ७ ७७ 
क. चबंडकर 
केवळ बा वाळायावर आहे. आणि मुख्यतः यज्ञ- 
संस्थेच्या ' व गोत्रव्यवस्थेच्या आधाराने त्यांनी 


आपले तिद्वान्त मांडळे आहेत, भारतीय आर्योचा 
मुख्य ग्रंथ जा वेद त्याचें प्रयोजनच यशा!ःसाठी 
आहे आणि यांमध्यें 
मूळ्भूत प्रभेयांवरच त्यांच्या सर्वे सिद्धान्ताची 
इमारत आहे (पान २९ पाहा). यज्ञाइतकेच 
महत्त्व त्यांनीं गणगोतांना ॥दिळें आहे. आर्यजन 
प्राचीनतम कालीं ज्या बर्वरसमूहांत राहत होते 
त्या बर्वरससूहांनाच गगगोत्रांचे रूप होते, या 
प्रमेयाला त्यांच्या मीमांसेंत फार महत्त्व आहे. 

कॉ, डांगे यांनीं आपल्या सर्व ग्रंथाला आघार- 
भूत घरलेडीं हीच यज्ञविषयक आणि गोतरविषयक 
प्रमेथय॑ एक जुने पंडित श्री, कुंटे यांनी 
अश्ींच मांडळी आहेत. श्री. कुंटे ह्यांनी “ व्हिसि-्‌ 
सिट्यूडस्‌ ऑफ आर्यन सिव्शिडिझेशन ) या ग्रंथांत 
असे स्हटळें आहे काँ, ब्रिटिश ढोकांचा लाभाजिक 


इतिहास समजून घेण्यासाठीं ममा चाटापातून अद्यः 


बाबत राज्यघटनेपर्यंत तबीचा अभ्यात केला 
पाहिजे, त्याप्रमार्ग आयोचा इतिहास संशोधण्या- 
साटी य्संस्थेचा अभ्यास केला पाइिजे( पान २०), 
यससंस्थेच्या विकाठाच्या चार अवस्था श्री, कुंटे 
यांनी मांडल्या असून त्या अवस्यांचा, (१) 
वर्नरावस्था (२) गोपालन-अवस्था (३) 
कांबप्रचान अवत्था आणि (४) राजसत्ताक 
मध्ययुगीन समाज>अवस्थार-या चार सामाजिक 
स्थित्यंतरांशीं अन्वयाहू लावून त्यांनी दाखविला 
आहि.) या चार सामाजिक स्थित्यंतरांचा सिद्धान्त 
आपण ज्ञान स्हुअढ मिलच्या ' पोडिटिकळ एकॉ- 


४ण०'त5 ९ 0९७0 लापथाळ 106 


काशात फरा81ऱर्‍ण1य5 01 10९ 101]0-8811111([9 1110 /9्पा' ७७॥ड ९00'९53901001128 ४० 


00९ 10प' ४७९७७४ 0 ९111780101) 


न. आ. ४४ 


| अनुक्रमणिका | 


» वाने १४. 
२५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


आयांच्या समाज-अवस्थांच्या 
विकासाचे मतिमिवे उमटत गेलेळें आहे, अशा 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


नामी ? च्या प्रस्तावनेतून * घेतल्याचे श्री. कुंटे 
यांनीच, पान ७ वर, नमूद केळे आहे. 
यज्ञाप्रमाणेंच गोजव्यवस्थजद्दलहि श्रो, कुंटे यांनी 
असें म्हटलेळें आहे की, ' आयोची गोब- 
व्यवस्था त्यांच्या समाजांचे जे एकरक्तानुमेधी 
( ००8॥0श्टपां)०) समूह होते त्यावर रचलेली 
आहे? (पान १२ ). 
आर्याच्या सामाजिक स्थित्यंतरांचा यशसस्थेशी 
ब गोतरव्यवस्थशी असा तंपूण अन्वय लावण्याचे 
श्री, कुंटे यांनी केलेले हे प्रयत्न सन १८८० मधील 
झाहेत. त्या वेळीं माक्‍सचा याबाबर्तीतला गुरु जो 
मागन त्याच नांवहि हिंदुस्थानांत ठाऊक नव्ह्ते, व 
प्राक्धद्रि माहीत नव्हता; इतकेंच काय पग एन्गल्सचा 
प्रमाणभूत ग्रंथ ' फमिली, प्रायव्हेट प्रापटी अन्ड स्टेट 
हादेखील श्री, कुंटे यांच्या ग्रंथानंतर, म्हणजे सन 
१८८४ मध्ये, प्रसिद्ध झाला, तेव्हां असा अन्वय 
छावण्याचा प्रयत्न करणारे जुने भारतीय पंडित 
श्हणून श्री. कुंटे यांचा आदर का. डांगे यांर्नी 
प्रंथारमींच करावयास नको होता काय? ' यज्ञ ! 
घ॒ * गोत्र ? या मुख्य कल्पनांच्या बाबतींत कॉ. डांगे 
थांनी हें गुरुकण फेडणे, हें त्यांचें कतेब्य होते, असे 
भ्रळा वाटते. 
का, डांगे यांनींहि हें गुर-कण फेडळें आहे, पण 
वै अर्से काँ, साऱ्या ग्रंथांत त्यांनी श्री, कुंटे यांचा 
हुतर पंडितांबरोबर तीनदांच भोझरता उलेख करून 
त्यांची ' राष्ट्रीय अभिनिवेशाने भारलेढी कोती 
संशोधन-दृष्टि ) उपहासिळी आहे ! दोन ठिकाणी 
त्यांनी सोमयागानद्दलची श्री, कुंटे यांची कल्पना 
उल्लेखिळी आहे (पार्ने ४८ ब ८३ पहा ), पण 
श्री, कुंटे यांनीं सोमयागांत आयोच्या भ्रमणांचें 
प्रतिबिंब ओळखले, तरी पण यज्ञामध्ये आयसमूहांचे 
सर्वच दैनंदिन समाजजीवन प्रतिबिंबित आहे, हँ 
त्यांना उमगर्ळे नव्हते, असा शेरा मात्र कॉ. डांगे 
यांनीं मारून ठेवला आहे (पान ८३), तो साफ 


यज्तपंस्थेचा आयेसमाजाच्या प्रत्यक्ष त्थित्यंतरांशी 
घर्निठ जिवंत अन्वय लावण्याचा प्रयत्न सन १८८० 
मध्येच करून, आपल्या ५५३ पानांच्या ग्रंथांत 
तपशीलवार सामग्री जुळवून मांडणारे श्री, कुंटे यांचें 
गुरु-कग न फेडतां, ' त्यांना तो अन्वय कळलाच 
नव्ह्ता व मी प्रथमच हा अन्वय लावीत आहे ' अले 
कॉ, डांगे यांनीं प्रतिपादन करगे हे, मठा वाटते, 
अन्यायाचे आहे. त्या प्रमेय!चें कण आदराने उल्लेखून 
आपण त्यांत अमुक भर घातली व सुघारणा केळी 
असें सांगणे हेंच त्यांचं संशोधक या नात्यानें करतेव्य 
होते, पण त्रह्णाची बाब सोडून आपण आतां हँ 
पाहूं कीं, का. डांगे यांनीं मर तरी कोणती घतली ? 


का. डांगे यांनी मुख्यतः जी भर घातली आहे 
ती अशी की, मिलच्या चार अवस्थांशी श्री. कुंटे 
याना अन्वय लावला त्याऐबर्जी एन्गल्सर्ने मांडलेल्या 
सानदसमाजाच्या अवस्थांशीं का. डांगे यांनीं तोच 
सम्रध लावून दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. 


पण मिलच्या आराखड्याऐबजी एन्गल्सचा 
आराखडा घेतल्याने तशी फारशी शेरत्ताय न होतां 
सरळ जुनीच सामग्री का. डांगे यांना नव्या ठांच्यांत 
र्चतां आली आहे. हें कसे आपोआप सहज साघळ 
आहे, ते स्पष्ट होण्यासाठी श्री, कुंटे ब कॉ. डांगे 
यांच्या प्रतिपादनाच्या अनुषंगाने तुलना करून 
पाहण्यासारखे आहे. 


भू आपल्यासमोरीळ  विषयांपुरतीच ही तुठळ्ना 
मीं करीत आहे. मिळमे चौथ्या अवस्थेला ' फ्यई- 
लिझमू * असे चुकीर्ने म्हटले आहे, परंतु एनाल्सम 
शुलामगिरीच्या अवस्थेनंतर व तिच्या नाश्ानेतर 
युरोपांत उदयास आलेल्या मध्ययुगीन समाजरच- 
नेला “ फ्यूडोडेझम्‌ * म्हटळें आहे, परंतु, या विष- 
यांत खोळ न शिरतां मी एवढेंच दाखवू इच्छितो 
की, एस्गल्तचा आराखडा घेऊनहि श्री. कुंटे 
यांच्या प्रातेपादनाहून मूलतः वेगळे असे 
सांगण्याची गरजच कां. डांगे यांना पडलेली 


२ मिलचा हा ग्रंथ प्रथम सन १८४८ त प्रसिद्ध झाळा, सन १८७१ च्या आवृत्तीत या चार 


भबस्थांचे वर्णन पार्ने ११ ते ९५ वर आहे, 


शद 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


दै. / 
८-0 णर 


२ श्र त्र र डी 


७५ भो :"»१९ 


| नवभारत छे 
्ः >>७ 


“वु 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


कॉ. डांगे यांचें * 


नाही. (खालील कोष्टक पहा, २) वर्वरसमूहकाळांतीळ 
आर्यसमाज बदलत गेला व शेवटीं महाभारतीय 
युद्धाच्या काळापयेत त्या समाजांत बर्णव्यवस्था 
ब द्यूद्रांचें दास्य उत्पन्न झाळें, असेंच श्री, कुंटे यांनीं 
तपशीलवार मांडळे आहे.त्यांनी वेदापासून महाकाव्या- 
पथेत सर्व वाढ्ययांतून सामग्री गोळा करून हदी 
त्थित्यंतरे वर्णन केली आहेत. अनायीना जिंकून 
त्यांना शद्रांचें स्थान देण्यांत गुलामांचा वगैच 
आयोनीं निर्माण केला व त्यामुळें पूर्वीच्या आर्य- 
संघांस वर्गविहान सामूहिक जीवन जाऊन, भारतीय 
आयोचा समाज वर्गनिष्ठ झाला, असें श्री. कुंटे 
यांनी स्पष्ट म्हटळें आहे.” अज्या दातप्रधघान आर्य- 
समाजांतील क्षात्रिय सत्ताधाऱ्यांच्या यादवीने महा- 
भारतीय युद्धाचा भयेकर संहार शेवटी घड्डून आला 
ब त्या संहारामुळें सत्ताधारी दुमळे झाल्याने दलित 
वर्गांना डोकें वर काढण्यास पुढें वाव मिळाला, हे 
विवेचनहि श्री. कुंटे यांनीं केळे आहे (पानें २५१ 
ते २५५ ), 

या साऱ्याचा सारांश माझ्या मतानें असा निघतो 
की, एन्गल्सव्या आराखड्यांत जुनी सामग्री ढाळ्णे 
ह कार्यहि को. डांगे यांच्यासाठी श्री, कुंटे यांनी 
पुष्कळच सोपें करून ठेवलें होते. 


३ 
मिलचा आराखडा 
१, बर्मरावस्था 
( 1351159081) ) 
२. गोपालन-अवस्था 
(1२8501) 3६ड९) 
३, कृषिप्रधान अवस्था 
( टण पा'०] ७४७९) 
व 
राजतत्ताक व गुलामगिरीवर 
भाधारळेली अवस्था 
( ]"शात]1811 ) 


ग्र 


१. 6 पृणे७९7_ ( छापता) फश'8 (10९ डोवरए९$ रखा एट. &1१४9७० 


च्राचीन भारत! 


आतां अगदीं वेगळ्याच तऱ्हेने कॉ. डांगे 
यांच्या या संशोधनव्यापाराचा परामर्श घेणे जछर 
आहि. भारताच्या प्राचीन समाजविकासाचे संशोधन 
करतांना खरोखर जो मूलभूत प्रश्न उभा राहतो 
तो असा कीं, कोणाहि संशोधकापुढें संशोधनाची 
दिद्या व ठामग्री कोणती हवी ? भारताच्या प्राचीन- 
तम इतिहासाचे संशोधन करावयाचें कोणीही ठर- 
विळे तर किमान कोणत्या गोष्टी त्या संशोधकाने 
केल्या पाहिजेत १ कोणतीं पर्थ्ये पाळली पाहिजेत ! 
म्हणजेच जर रोकडा सवालच टाकावयाचा तर, 
असें संशोधन करावयाचें म्हणजे काय करावयाचे 

कॉ. डांगे हे नुसते संशोधक नाहींत, तर 
“म्राक्स'चे शिष्य आहेत आणि संशोधक आहेत. 
म्हणून तर, माझ्या मते, वरील सारे प्रश्न जास्तच 
रोखठोकपणे त्यांनी स्वतःला विचारावयास हवे होते! 

माझ्या अल्पमतीला माकसवादी संशोधनाचे व 
विशेषतः माक्‍सच्या वस्तुनिष्ठ इतिहासदरीनाचे, 
जर कांद्दी आकलन झालें असेल तर ते असे आहे 
की, वस्तुनिष्ठता हें मार्क्सच्या सवे पद्धतीचे खार 
आणि मम आहे. आराखडे' घेऊन त्यांत वस्तुंना 
कोंबण्याची व जुळविण्याचीा पद्धति सर्वच खऱ्या 
संशोधकांना निंद्य वाटते तशी माकसेलादि वाटते. 
मग तो आराखडा मा्क्सवादाचा का असेना! ह्या 


एन्गट्सचा आराखडा 
१, वर्गविह्दीन समूह 

(7111110106 (00111101९5) 
२. गोपालन-अवस्था 

( 1285079) 8880) 
३. कृषिप्रधान आणि 

वर्गनिष्ठ अवस्था 


१, आयंगणांचें समूहूजीवन 
२. आयोचे विजिगीषु भ्रमण 
३. शूद्रवगोच्या गुलामगिरीवर 


रचलेल्या त्राझ्मण-क्षात्रियांच्या 
सत्तेचा काळ, 


गुलामागेरीची अवत्या 


१12 115(005 


ळी ॥९ $1पएता'-319ए९8 "९070तप०९व 15९0 11 1 01 0० ऐ९४7०-519ए९8..** गृ ए5 
॥॥९ १1१॥॥ 00१101) एणा १9३ 570100१.”-(_ 02९5 2022203, ' १1०5591095 ००० ) 


1... 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


.. 
५ क. द 
2. 
र ७८9. । 
न्ट« अमृतमहोत्सवी & ७ 


ह ग 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नदचधारत 


वत्तुनिष्ठतेचा अथे प्रत्यक्ष संद्ोधनाच्या | व्यवद्दारांत 
असाच लठावावा डागतो को, संद्यो वनाच्या 
विषयाला अधांतरी उचळून कोणत्या तरी कप्य्यांत 
टाकण्याचा मोह संशोधकाळा टाळावां ढा 
त्या विषयाला स्वतःचे अपे काही वेळि्य ( व्यक्तित्व 
इह॒टले तरी चालेल ) आहे, दं संकोधकाने क्षणभरदि 
विसरून चलत नाही, पोस्टांतीळ पल्लांची विभागवार 
छाननी करणारा सार्टर आणि संशोधक यांच्यांत 
हाच फरक आहे! 

स्हृणूनच का. डांगे यांच्या साऱ्या ग्रंथावर व त्यां- 
तील प्रपंचावर खरा मूलभूत आक्षेप हाच व्यावा 
लागेल कीं, भारतीय आयोना त्यांनीं अठ्गद अधांतरी 
उचळून घेतळ॑ आहे वब मग एमन्गल्तप्रणीत मानव- 
विकासाच्या आराखड्यांत त्यांना सांचेबंद रीतीने 
“जमविले? आहे; प्राचीन संस्कृतीच्या, आगि विशेषतः 
प्राचीन भारतीय संस्कृतीच्या शास्त्रांत प्रातिद्ठ अस- 
ठेल्या आणि माक्‍सेवादीहि असलेल्या गोर्डनचाइल्ड- 
थोम्पसन प्रभ्वति कांहीं तज्ज्ञांनी मिळून कॉ. डांगे 
यांच्या ग्रंथावर एक पररीक्षण लिहिळें आहे त्यांत हाच 
आक्षेप घेतला आहे * की, “' केवळ वाळायीन 
पुराव्यांवर मिस्त टाकून राहिल्यामुळे, आये या 
संज्ञेचा आद्य केवळ भाषा-कुल-संत्रंघा पुरताच 
मर्यादित नसून विशिष्ट मूलभूत सांस्कातिक बाबींमुळे 
निश्चित होणारे संत्रंघहि त्या संशेमुळें अभिप्रेत होतात, 
याचा विचारहि कॉ. डांगे यांना करावासा वाटलेला 
नाहीं, याचा परिगाम असा झाला आहे काँ, स्थळ- 
कालांच्या भूमीवरून आयांना उचलण्यांत आलें आहे 
ब एक स्वयंभू स्वयंपूर्णता त्यांच्यावर कॉ. डांगे यांनी 
लादली आहे. यामुळें अभि, कृषि, घाठुविज्ञान इत्यादि 


5 ढाल ७9 10९ ॥त०10215(5' 59१४ 


(1९०. 5, 1950, ७४५० 278. ) 


| अनुक्रमणिका | 


गणाह छपागालाड झा: 
ह्या ४ ३000०९5, ॥९ 5 ॥1000१1९त 5४ घाट 0100] 0! [1९ 
९॥(1(४ पवे 2 1110015802 ९५४ ० ८ तै 
हात (1041४९1135 पय ७ ॥01[.91९01100९ 11011 [111९ 
(शा फर) 11 (11९1085810 1117श(1015 01 1111157) "0४1 
गीय'€, घेटटाणेटा1[01'९ 11९8110105" शट. ९11९९1९०08 18: 
*0108100) 9111"01011९5 घ्यात 1९०९०151९8 
ब ए) 01 (5 ०७17) 1107717101 ९1१९10९, ” 


शट 


छात 1९111९5 


जे मूळ्यूत शोध मानवी समाजाने लावले ते सारे 
आयोरनीं ठावले अता समज कॉ. डांगे यांनीं करून 
घेतळा आहे, प्राचीन मानवशास्त्र व प्राचान-अवशेष- 
शास्र यांची ते दखल घेत नाहींत. विधि व कथा 
यांच्यांतळे केवळ अंतर्गत पुरावे धुंडाळून त्या 
विधीच्या व कथेच्या स्वर्पाचा अथे लावतात व 
त्याहा ते साकार करूं पाहतात. ? खरें पाहतां, आर्य- 
पूर्वज, मूळचे अविभक्त आये आणि मग भारतीय 
आय या साऱ्यांच्या कालक्रप्रासंबर्धी आज भाषा-अव- 
शेष-शास्त्र, प्राचीन-अवदोष-शास्त्रादि क्षेत्रांतील नव्या 
संशोधनामुळे पूर्वीची ( ढोकमाम्यांच्या वेळी मान्य 
असलेली ) अनुमाने टाकावी लागलीं अहित. इ. 
स. पू. ४००० ते ३००० पासून आ्यपूर्वजांचा 
गावा लागतो आणि इ. स. पू. २०००ते १५०० 
या काळांत आयोंचा उद्य इतिहासांत झालेला 
दिसतो. ताम्रयुगीन मानवसंस्कृतीच्या परिसरांत व 
ळोहयुगाच्या प्रारर्मा'च ओळखू येऊं लागलेल्या लोक- 
समूहाला “आर्य' ही संज्ञा लावतांयेते व या पार्श्वभूमी- 
पासून ञरयोना तोडणे अशासत्रीय आहे. वर्भरसमूहा- 
बस्थेचा काळ हा इतका प्राचीन आहे की, आयोच्या 
इतिहासाचे शेंपूट त्या काळापरत मार्गच न्यावयाचे तर 
मग बा-नरावस्येपर्यंत कां नेऊं नये? व एन्गल्सप्रमाणे 
डा्विनलादि पाठिंबा देणारे पुरावे वेदवाळायांतून कां 
गोळा कह नयेत ? एकंदर ताम्रयुगीन व लोहयुगीन 
मानवसस्कृतीच्या पारेसरांतून आयोना अधांतरी उच- 
इन धरण्याची ही चूक कॉ. डांगे यांनी मुळांतच 
केळी आहे. 

आयोना अधांतरी उचलण्यामुळें, आरयपूर्वजां- 
पाळून छुटून निवण्याच्या काळापासूनच्या आयोचाव 


(हा'0ए]), 11)“ १[०तहा1 (१्चा|शग ध् 

1)लभाता४ ९111९] ठा] 
०५॥७४1111] एटा](7६8] 
9118. 111. ]लातूढ 11111 ४० 
ते 511100, ६1१ (5 ९"ल्वा( 
९55--[11€ 0 ० [1९ 
१॥॥]1'030]1001] घात छा'0186- 
8 1185९ ठे एऐएप३्च] ४10 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


टे. क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


कॉ. डांगे यांचे * प्राचीन भारत 


त्यानंतरच्या भारतीय आयोंचा इतिहास कॉ, डांगे 
यांमीं डावलला आहे ब पन्नास वर्षापूर्वीची आतां 
खोडी गेडेडीं प्रमेये घेऊन एक भोंगळ कालक्रम, 
तोहि नांवालाच, आंखला आहे. त्याहिपेक्षां गंमीर 
प्रमाद असा की, भारताच्या प्राचीन इतिहासाचा अर्थ 
उळगडण्यास सुरुवात करतांना आयेपूवे भारताचा 
-इहणजे मोहृन-जो-दरोच्या प्रौढ, विस्तृत व नागर- 
हंरकुदीचा व भरतखंडभर पसरलेल्या अनार्य जमा- 
तोंच्या जीवनाचा, त्यांना पूर्ण वि्तर पडला आहे. 
खरी गोष्ट अशी आहे की, सोहून-जो-द्रोचा 
काळ व अज्लोकाचा काळ या दोन कालस्तंभांना 
परे घरून मगच आधीचा व नंतरचा भारताचा 
प्राचीन इतिहास तपासळा पाहिजे व त्यांत 
लोह्युगाच्या प्रारंमकालापासून ( म्हणजे इ. स. पू. 
२००० ते १५०० ) आयांच्या भ्रमणाचा व 
भारत-प्रवेश्याचा विचार केला पाहिजे, ह्या विचा- 
रांतहि मूलतः प्राचीन-अवरोष-शासत्रादि र प्रत्यक्ष 
पुराव्यांचा शास्रीय आधार घेतला पाहिजे व 
बिधि-( शॉंएपव्वा )-वाळयाय फक्त पूरक सामग्री- 
सांठीं, साक्षेपाने व सावधगिरीने तपासले पाहिजे, 
प्राचीन भारताचा इतिहास वस्तुनिष्ठ रीतीनें 
तपासावयाचा ठरांधिला, तरच मग माक्‍सवादी दृष्टीचा 
फायदा काय तें सप्रमाण दाखविणे शक्‍य होईल. 
पण कॉ. डांगे यांची पद्धति व दिशाच वेगळी आहे, 
अथोत्‌ तिलाहि परंपरा आहे, वस्तुनिष्ठतेची भूमिका 
सोडून धाडसी व नेत्रदीपक संशाधन अशांच्या 
किंवा वस्तुनिष्ठेच्या नांवाने व सांचेजंद आर्थिक 
वौदृष्टी ? नें साऱ्या घटनांचा * माकसवादा अथ 
लावीत बसणाऱ्या अष्ट संशोधकांची निपज खुद्द 
मार्क्सच्या व॒एमन्गल्सच्या काळांतच झाली दती 
आणि आपल्या अशा शिष्यवरांकडंच पाहून माकसन 
वैतागाने म्हटल्याचे सांगतात कीं “ मी मग 
मार्विसस्ट नादीं ! ' त्या शिष्यवरांची परंपरा अखंड 
चाळूंच आहे व कॉ. डांगे यांनी, मला वाटतें, त्याच 
संप्रदायाची दीक्षा घेतलेली आहे, त्यांच्या अंथांतील 
सगळ्या अपसिद्धांन्ताचें खंडन करात बस अशा 
परीक्षणात्मक रेखांत अराक्य व अनावश्यक आई. 
पण एका महत्त्वाच्या बाबतीत त्यांनी कळेल 
प्रतिपादन नोट खोडून काढणें मळा जरूर वाटत. 


ती चाब यज्ञयागादि विधि ( ७७) ) आणि 
जॉबनाचें साधे वास्तव (19) )-यांच्या परस्पर- 
संबंधाची आहे. भारताचा इतिहास सांगतांना त्याचे 
इतर प्राचीन तमाजापासून वेगळेपण किंबा वोरेष्ट्य 
काय, हं न सांगतां सर्व एकाकारच करण्याची जी 
अशास्त्रीय वात्ते कॉ. डांगे दाखवितात तीच विधि 
व वास्तव यांच्या बाबतींतहि ते दाखवितात. 


विधीचे वोशेष्ट्य काय हा खरा प्रश्न आहे. 
विधीर्‍चा वास्तवापासून वेगळेपणा नेमका कांत 
आहे, हा त्यांतून निघणारा दुसरा प्रश्न आहे. 


विधि म्हणजे काव ? त्याला कॉ. डांगे यांचें 
उत्तर सोपें आहे: ते म्हणतात, विधि म्हणजे वास्तवा- 
ची नक्कळ आहे. “ ममी ? केलेलें प्रेत ही मनुष्य- 
देहाची अवशिष्ट व संस्कारित अवस्था आहे, तसा 
विधि हा वास्तवाच्या देहाचा एक औष्वंदेहिक 
आविष्कार आहे असा त्यांचा ठाम तिद्धान्त आहे. 
म्हणजञेच विवि व वास्तब यांना एकाकार, एकच 
मानण्याची त्यांची भूमिका आहे. श्री, कुंटे यांची 
मात्र ही भ्रूमिका,नाहीं.व तिचें श्रेय खास का. डांगे 
यांनाच दिळें पाहिजे, हें येथे नमूद केळं पाहिजे, 


६ अमुक एक गोष्ट आतां निव्वळ वाघे झाली 
आहे? असें जेव्हां आपण म्हणतो तेव्हां का. 
डांगे यांच्या अर्थानेंच आपण भ्रोधि हा शाब्द 
वापरतो हें खरें! पण हा प्राकत अर्थ झाला, एकाद्या 
महत्त्वपूर्ण संस्काराचे निर्जीव थोतांड उरलें आहे या 
अर्था “घाधि ) या शब्दाला मराठीने अते राबविले 
आहे. पण तो अर्थ शास्त्रीय विवेचनाचा व एका 
गंभीर ग्रंथाचा आधार बनविणे हे मात्र थोतांड 
ठरेल, दुदेंव असे कीं, का. डांगे यांनीं * विधि ? 
दाब्दावर हा मराठी झळेष लादला आहे व मग या 
झळेषावर यज्संस्थेचें स्वतःचे अजब ' मार्क्सवादी ' 
विशेषण रचले आहे. 

खरें पाहतां धोाघि हें थोतांड नाहीं व वाश्तवाची 
स्मृति, अवशेष व प्रतिमिंबात्मक नक्कलादि नाही. 
ती एक मानवी मनाची निर्मिति आहे, विचारक्रिया 
आहे. उदाहरणार्थ, स्त्रीपुरुषसमागम ही प्राक्ूत 
क्रिया व विवाह हा संस्कार किंवा विधि घ्या. 
गवघीमध्ये मानवी कुडंबसत्था, मालमत्तेचा बिचार, 


२५ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


% प दै 

टू र ३ 

न्ट्< कि व 
७ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारंत 


प्रगल्म प्रणय इत्यादि विचारांचा गाभा आहे; 
नुसती जंतुक्रियेची ती आददत्षि नाही. 
या अर्थींच विघि हा वास्तबापासून, म्हणजे 


प्राकुत जीवनकर्मापासून वेगळा असतो. विध दद] 
वस्तुतः मानवी विचारच असतो, विचार दो अमूत 
गोष्ट असते असा आपला आधुनिकांचा पक्का ग्रह 
असतो, पण कांही विचारांना आपण मूर्त स्वरूप 
देतों व त्याळा कलाकृति म्हणतों ही गोष्ट आपल्याला 
विसरून चालणार नाहीं. प्राचीनतम काळांतील मानवी 
मनानें आपल्या बहुतेक विचारांना क्रियात्मक देह 
दिला व त्यांनाच विधि म्हटलें, ही गोष्टहि आपण 
ओळखली पाहिजे. तरच प्राचीन मानवाच्या मनाचा 
ब समाजाचा आदाय आपल्या आधुनिक मनाला 
उमगू शाक्रेल, 
विघि व वास्तव यांमधील हाच फरक साधे शब्द्‌ 
व मंत्रशब्द यांतहि आहे. एका शक्तींचा (गार्डाचा ) 
संचार झालेले शब्द म्हगजे मंत्र. मंत्राच्या सामथ्या- 
ची ही कल्पना जर त्यांतून काहून घेतठी तर, 
मंत्राचे मंत्रत्व राहत नाहीं, कारण मंत्नाचा आत्मा 
त्यांत अभिंग्रत असलेल्या या सामथ्यांच्या भिचारांत 
आहे. तसेंच विर्घीमधांलळ वैचारिक आत्माच जर 
त्यांतून वजा केळा तर विधीढा अर्थच उरत नाही. 
म्हणूनच विधि आणि वास्तव यांचा एकाकार 
करतां कामा नये आणि त्यांचा अन्यान्य-संमव 
बिचार आणि वास्तव यांच्या अनुबधासारखा मानला 
पाहिजे, विस्तृत देशकाल घेतळे तर विचार हे रावटी 
बास्तवाबरच आधारलेले असतात, पण वास्तयाचें 
नेव्वळ जड प्रतिर्थिंब म्हणजे विचार नव्हे. मातर 
ज्या जडवस्तुवाद्यांवर कठोर टीका केळी आढळते, 
त्यांचें मत मात्र अर्थे होते की, विचार जडाशी एक- 
हूप व या अथी निव्वळ प्रांतिनिंत्रात्मक आहेत. 
माकर्षच्या तत्वदरीनांत ब इतिह्वास-दशनांत अक्या 
जडबस्तुवादाळा व विचार-वास्तवाच्या एक्राकाराला 
बस्तुतः मुळींच वाव नाहीं, दुदेव मात्र अलं आढे 
कीं, माकसवादाच्या नांवावर असा जडवरस्तुवा 
खपजिण्यार्‍चा गुन्हा पूढे अनक भट ' माक्‍त- 


वारद्या नीं केला ब तोच आज को, डांगे करीत 
आहेत. 

मावर्सच्या इतिहासदर्गनाचें स्वरूप सांगण्याची 
ही जागा नव्हे, येथें एवढेंच सागणे जर्र आहे क 
यज्ञविधीला तत्पूवकालीन प्राकृत देनेदिन वास्तवाची 
स्मृततित्प आद्यात्त मानणें, हें माक्‍सूवादाळा तर 
ती पण साध्या इतिहाससीमांसेलाहि 
यज्ञावाथि ह॑समकाढीन समाजांतील 
विवारांचें क्रियात्मक स्वरूप आहे व त्या तमाजां- 
तीठच वास्तवाशी त्याचा तसा परोक्ष अन्वय आहे, 
ही गोष्टच पक्की मनांत वागवून प्राचीन मानव- 
संस्कृतींचा मागोवा घेत गेळें पाहिजे, 

मग यज्ञविधीला कांही एऐोतिहासेक विकासा- 
चा कालक्रम नाहीं काय ? तसा तो आहेच आहे 
व तो अभ्यासिला पाहिजे. तो तपासतांना अश्ीहि 
अपेक्षा करण योग्य ठरेल कीं, वेदकालीन यज्ञमिं्धींत 

पूवकालांतीऊ व बभेरसमूहकालांतीलहि विधींचे 
अवरष सांपडतील. विधींना पावित्र्य असल्यामुळे 
या अवशेषांचा संभव जास्तच आहे. किंमहुना असे 
अवशेष सांपडतात. अश्वमेघांतील ' अश्व-माहिषी- 
उपतवेशनावाथे' हा असाच अवशेष आहे. पण 
कशाचा ? तर एखाद्या प्राकृत समागमाचा नव्हे, 
तर पुरुधाच्या यज्ञीय समागम-विधीचा आहे. 
प्राचीनतम अक्ा पुरुष्रमेघांतील मेध्य पुरुषाच्या जागी 
अश्व हा आल्यामुळे अश्वभेघांतील ' उपसंनेशाना 'ल। 
बाह्यतः विपरीत रूप आलें आहे गोष्ट सहूज 
दसणार| नाही. काय? पण गंत्रत अशी आहे 


क, का. डांगेच नव्हेत तर इतर कांदी 
पडत|हे या ब्राजतीत बराधि आणि वास्तव 
यांचा एकाकार करून स्वतःची व इतरांची 


भयंकर दिशाभूल करीत आहेत. प्रा, र, दा. करमर 
कर॒ यांना नुकताच अश्वभेवापंत्रंबी ळेष लिहून त्यांत 
अर्ल अजज प्रतिपादन केळे आहे का, “अश्व-महिबी- 
उमसवेशना चा विधि हा बमेरावस्थतीळ एसित्रियांच्या 
प्युसुमागमाच्या वास्तवाचीच विघिब्य आत़राते 
आहे !* * यत म्हणजे एकंदरीत खेर व सामू! 


6. शैव ल ७08 िाद्यातेधरका 1१९5880" [डाल (४०, इ, 1940 


9. 344. ) 


२० 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


>> की] 


धभ9-5५ :< 


चज्ञुसेम समागमाच्या वास्तव प्रसंगाचे चित्र आहे, 
असाहि निष्कषे प्रा, करमरकर यांनीं काढला आहे 
व ' यज्ञ संज्ञेचा धात्वथ “य"व 'ज? या घातूंपाखून 
काहून आपल्या या निष्कषींचे भाषाद्यात्रीय समर्थन 
केळे आहे ! बोगायोग असा कीं, कॉ. डांगे यांनींहि 
हाच निष्कर्ष अश्याच व्युत्पतीनें तिद्ध केळा आहे. 

अपली व्युत्यात्त, अतळे निष्कषे व असला 
५ माकरीवाद ' कॉ. डांगे यांनीं प्रतिपादन करेला किंवा 
प्रा, र. दा. करमरकरांसारख्या छुन्या पद्धतीच्या 
दंडितांनीं तसळेच निष्कषे काढून प्राचीन यज्ञविधीचे 
व समाजव्यवस्थेचे विराट्‌ विडंबन केळें तरी, लुदैव 
असे आहे की, समाजशास्त्र, प्राचीन-मानवशास्त्र, 
घाचीन-अवशेषशास्त्र व मार्क्सवाद ही आज इतकी 
प्रोठ ज्ञाही आहेत कीं, अक्या भ्र संशोधनाने 
तज्ज्ञांची व खऱ्या जिज्ञासूंची दिशाभूल होण्या- 
सारखी परिस्थिति राहिळेळी नार्हो. 

शेवटी समारोपापूर्वी मी एका नव्या मुद्दयाळा 
सवदी करतो, प्राचीन भारतीय समाजाचे विशछेजग 
म!क्वैवादी दृष्टीने करगे, है नुसतें अवघडच नल्हे 
तर राजमार्ग नसलेल्या प्रदेद्यांत नवीच पाऊलवाट 
काढण्याइतके दुर्घट आहे. साहजिकच, हा प्रयत्न 
करीत असतांना कॉ. डांगे यांच्या प्रतिपादनांत 
मोठेहि दोष राहिळे असले तरी ते क्षस्प्र असून 
त्यांच्या थेयाचें कोतुक करावयास हवें, असा 
अभिप्राय त्यांच्या ग्रंथाबाबत शक्‍य नाहीं काय, 
असाहि सुद्दा निवणें शक्‍य आहे. किंबहुना अशी 
कौतुकाची व सढळ गौरवाची भूमिका डायकोंब्ह 
या राशेयन पंडिताने घेतळूेळी मळा आढळली, 
भारताचा इतिहास वैशिष्ट्यपूर्ण आहे अशा 'गांधी- 
प्रणीत ' अपसिद्धांन्तांचें खंडन करण्याचें काय 
काँ, डांगे यांनी मोठ्या कोशल्यानें व पांडेत्यपूर्ण 
तऱ्हेने पार पाडळे आहे, अशी ग्वाही डायकेाव्ह 
यांनीं दिळी आहे.” हा अभिप्राय वाचून मठा 
आश्चये तर बाटलेंच पण खेदहि वाटला ! 


डी 


वडा 


प्राचीन भारत 


या घर्नेचा अर्थ काय ! कॉ. डांगे यांच्या 
ग्रंथावर इतका आंघळा अभिप्राय डायकॉव्हनीं 
दयावा हे कज्ञाचे द्योतक आहे? माझ्या मते या 
चटनेबरून असे दिसतें कीं, प्राचीन भारतीय इति- 
हासाव्रद्वळ व पर्यायाने सवे प्राचीन मानवेतिहासात्रद्दल 
व विधीच्या मूलत्वर्पांबद्दळ या रशियन मार्क्तू- 
वाद्याच्या विचारांत स्पष्टता नाहीं. भारताचा 
प्राचीनच काय पग अद्ययावत्‌ कालाययेतचा व 
एढचादि इतिहास बीशिष्टयपूर्णंच असणार हे सांध 
तत्त्वहि डायकोव्हनें विक्कारावें याचा दुसरा अथे 
लागत नाहीं. 

वर एके ठिकाणीं गॉर्डनचाईंल्डप्रभ्रति ब्रिटिश 
मार्क्सवाद्यांचा अभिप्राय मीं उद्‌वृत केला आहेच. 
त्यांनीं माल डावकाव्हची चूकीची भूमिका घेतलेली 
नसून, उलट “' भारतीय समाजाच्या वेशिष्ट्या'चा, 
विचार का. डांगे यांनीं केलेला नसून ढोबळ मानवे- 
तिहासाच्या चौकटीत मारतेतिहासाळा बसविण्याचा 
प्रयत्न केला आहे ? असा स्पष्ट आक्षप घेतला आहे. 
कॉ. पामी दत्त या प्रसिद्ध माक्‍सवाद्यानेदि हाच 
आक्षेप का, डांगे यांच्या ग्रंथांचे परीक्षण करतांना 
घेतला आहे.“ यावरून मात्र अर्थ दिसते कीं, ब्रिटिश 
माक्‍सूवाद्यांनीं डायकोब्ह्ची चूक भूमिका न घेतां 
डोळसपणा राखून कॉ. डांगे यांच्या ग्रंथाचे मोज- 
पाप केळे आरे. हाच डोळसपणा राखून प्रा, कोसंबी 
या माक्‍सूवादी संस्क्रतज्ञानेंदि का. डांगे यांच्या 
एकंदर रचनेवर कठोर उपहासपूर्वके टीका केली 
आहे. [ भांडारकर प्राच्यविद्यामंदिराचें बार्षिक 
( १1195 ) सन १९४८, भाग २९-] 

खरी गोष्ट हीच आहे को, श्रद्वांच्या दाल्याला 
गुलळामागेरीची प्रथा समजून चालण्यासारखे श्री, 
कुंटे यांचे व आतां का. डांगे यांचे प्रमाद टाळा- 
वयाचे असतील तर सर्वच संशोधकांनी, व विदषतः 
मार्क्सुवाद्यांनी, कॉ. डांगे यांनीं दाखबिलेल्या 
नव्या पाऊलवाटेचें कौतुक न करतां त्यांचें मार्ग 


७ ' कम्युनिस्ट ' या भारतीय कम्यूनिस्ट पक्षाच्या इंग्रजा मालिकाच्या  ऑक्टोबर-नोब्देंबर १९५. 


च्या जोडअंकांत हा ळेख प्रातिद्ध झाळा आहि, 


टं लेचर मंथळी ? ( जानेवारी १९५०; पान ४३« 


७४६: 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


दीन साफ टाकलें पाहिजे, शिवराज्याच्या राज्य- 
संस्थापनेळा शेतकरी-क्रांति ' समजण्याच्या “ मार्ग- 
दशेना 'प्रमार्णेच ही दिश्याभूलहि महाराष्ट्राय व 
भारतीय मार्कसूवाद्यांनी कटाक्षाने टाळळी पाहिजे, 
भारताच्या प्राचीन इतिहासांत मोहन-जो-दारोज्या 
सस्कृतमुळें व नंतरच्या घडामोडीमुळें जी वेशिष्ट्य- 
पूर्ण वर्णव्यवस्था, विशिष्ट ग्रामतंस्था, वतनदारी व 
राजसत्ता निमीण झाली, तिचा परिश्रमपूर्वक व 
नश्न जिज्ञासु वृत्तीने अभ्प्रास करण्याचें कर्तग्य भाज 
भारतीय माकतूवाद्यांच्यापुढें आहे. ते पार पाडण्या- 
साठी कॉ. डांगे यांनीं घातलेला पायेडा म्हणजे 
एक टाळावयाचा व धोक्याचा मार्ग आहे एवढेच 
सांगणे, हें प्रस्तुत परीक्षणाच्या मर्यादेत मळा शक्‍य 
आहे, 


६ “क्रांति » ९७ फेब्रुवारी १९३८ च्या अकांतील छेल पाहा. 


शेवटी मला हें मांडणे आवश्यक वादी की, 
संशोधनाच्या क्षेत्रांत को. डांगे यांनी ग्रंथर्पान 
एक भ्रष्ट, साहसी ब दिशाभूळ करणारी कृति 
निमाण केली आहे. शिवकालाविषयींचे संशोधन, 
प्राचीन भारताचें संशोधन, साहित्याचे मूल्यमापन, 
गांधीवादाचें व राष्ट्रवादाचे आकलन, आंतरराष्ट्रीय 
चंधुत्वाचे आकलन या व अशा सर्वच क्षेत्रांत या 
अथांतरी, सांचेत्रंद व साहसी प्रवृत्ती टाकणे जरूर 
आहे ब त्या दृष्टीनं आपल्या सर्वे कार्याचे सिंहाब- 
लोकन आपण केळे पाहिजे, केवळ प्राचीन भार- 
तीय संशोधनाच्या दृष्टीनेंच नव्हे, तर भारतांतीळ 
साक्‍सृवादाच्या व संशोधनाच्या भवितव्याच्या 
दृष्टीनें व भारतीय माक्‍ठूवाद्यांना अंतपुंख करण्याच्या 
कळी ही गोष्ट सप्टपर्गे नमृद करणें मला जरूर 
बाटते. 


याच अनुरोधाने भरी, लालजी 


पेंडसे यांनीं ल्िहिळेळी ' धम कीं क्रांति ' ही पुल्ष्तिका मराठी वाचकांना परि'ित आहे. 


प्थ्वी 


विश्वाच्या वेलीवर विकसे 
अर्धोन्मीलित अवनी-कलिका 
दिशादिशांच्या फुळति पाकळ्या 
ज्यावर खुलती रंगमालिका, 
हिमकण घेउनि डोकावति वर 
हिमाल्याचे परागकेसर; 
या कलिकेचा मधुर मनोहर 
संन्तांचें जीवन हा पारैमळ 


| अनुक्रमणिका | 


अवकाशाच्या अथांग सागरिं 
प्रहमालांच्या फेनिळ लहरी 

अगणित फिरती बुदूबुद भिरभिर 
असेल पृथ्वी एकच त्यांतिल, 


कविता राविळी एक सानशी 
मनोरंजनास्तव परमेश 
तांच घुने ही विश्वमानती 
केव्ह्यांपासुनि अवनी-वेषें ! 
थचथबलेळी सर्व रसांनी 
शान्ति क्रान्तिच्या जलवह्हींनी; 
कर्धी प्रगट हो, कधी लुप्त हो 
हिच्यांत मानवता रसराणी, 


शणपेसन्त हेवळे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


टे. क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


भल 
५ ल ओर डो द ह, 
र गल र) रसी 


न्ट< (.अयृतमहोत्सव डा 
क 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


आंद्रे मोबोड्या कादंवरीचा परिचय: प्रा, य. का. सोहनी 


सुप्रसिद्ध फ्रेंच लेखक आंद्रे सोर्बा ( 311त'0 
॥[६॥एा'ठांडऊ : जन्सइ, स. १८८५) याची नव्याने 

ळख करून देण्याचें कारण नाहीं, त्यांने लिहिळेळी 
शेले, बायरन, डिझरेळी व सातवा एडअड यांचीं 
चरित्रे प्रसिद्ध आहेत. चरित्रात्मक वाड्ययाखेरीज 
त्यार्ने टीका, नित्रंध ब लघुकथा लिहिल्या आहिन, 

इंग्रज व फ्रेंच या शेजाऱ्यांना परस्परांची पूणे 
ओळख कून द्यावी असा त्याच्या बऱ्याच लिखाणाचा 
उद्देश दिसतो. इंग्रजी स्वमावाचे जवळून निशेक्षण 
करण्याची प्रथम सोधि त्याला पाहिल्या महायुद्धाच्या 
वेळीं मिळाली, त्या सुमारास त्याचे वास्तव्य 
इंग्ंडमध्यें होते. याच युद्धांत ब्रिटिश फोजेमध्यें 
त्यांने दुमाष्याचें काम केलें 

यानंतर त्यानें आपळी नजर अमेरिके 
बळविळी, अमेरिकन लोकांचा दृष्टिकोन पमजून 
व्यावा, त्यांच्या 1शीक्षणसंस्था पहाव्यात या हेतूने 
त्यानें अमारकेची सफर केली. तेर्थाळ मुक्कानांत 
आलेळे अनुभव, विश्वार्बद्याल्यीन जीवन व 
शिक्षणपद्धति, यांचें म्रतिबिंब त्याच्या “ विचार- 
ळेखक यंत्र --। 1.9 गाळली 8 172 1९ 
1७15९९5 ? यापुस्तकांत पहावयास सांपडते, परतु 
पुस्तकांतीळ वरील भाग गोण असून मोवाचा ते 
रोख फ्रॉइडच्या तच्वज्ञानांतील एका विशिष्ट उपांगा 
बर्‌ आहे व प्रस्तुत लेखांत त्याच भागाचा परिचय 
करून द्यायचे योजिळें आहे. पुष्कळ वेळां आपल्या 
मनांत अते यते की, “ “ अ? सारखें आपण श्रीमंत 
असठी तर! “ब? ची बुद्धिमत्ता आपणांत असती 
तर! “क? ची सुंदर बायको आपली पत्नी 


(11144 


ग. शग. ऐ% डे 4 


| अनुक्रमणिका | 


क 


व 


विचारळेखक यंत्र! 


अतती तर? २. एक ना दोन ! अक्षे हजारों 
विचार आपल्या डोक्यांत काहूर माजवितात. 
घटकाभर जरी आपळी करमणूक देति व भोंबताल- 
च्या कडु परिस्थितीचा क्षणेक विसर पाडून कश्मनेच्या 
नितांत रम्य सृष्टींत आरण मनसोक्त विहार कर 
शकतो तरी झापण त्यांना फाजीळ महत्त्व देऊन 
त्यांच्या आहारी जाऊं ये हेच मोवाला 
बजवाबयाचे आहे. 

असले बंडखोर विचार, मनांत खोळ दडून 
बसलेल्या आद्या-आकांक्षा, मनुष्य दुसऱ्याला 


सांगण्यास तयार नसतो. हो त्याची खाजगी 
मालमत्ता असते. हिचा यालि हे वांटा तो 
दुसऱ्याला देण्यास तयार नसतो. हावमभावांवरून 


अगर चयेवरून त्याच्या मनांचा ठाव दुसऱ्याला 
चुकून जरी लागला तरी ता चिठ्डून जातो; आपटे 


हृदयचच कोणी हिरावून नेत आहे, अख त्याला 
वाटते ! 
याउलट, इतरांचे मनोव्यापार जाणून घेण्यास 


ते, फार उत्सुक असतो. वारेष्ठांचे आपणांविषरयी 
मत, मित्रांचा आपणांवर भरता आहे का, 
बायकोचे आपणांवर निस्थीम प्रेमे आहे, को 
तिच्या मानसमंदिरांत कोणी दुसराच प्रियकर 
वसत आहे, इत्यादि प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याची 
तीम्न उत्कंठा त्याला असते. परंतु ही उत्कठा 
अल्पकाळ टिकणारी आहे. दुलऱ्याच्या मनाचे सर्व 
कपये, चोरकप्पे उघड्डून दाखविणारे एखादे साधन 
उपल्ब्ध झाळें तर सक्कतू-दरशंनी आपणांस असे 
वाटेल काँ, परस्परांचा दृष्टिकोन कळून आल्यावर्‌ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


च “७. ७ ७ पलक २ ज च्य (४ ५ पि ळी 4 ष्र र 
एकमेकांतळे हेवेदावे व तंटेवखेडे थांबतील, राज-* रविवारी संध्याकाळीं दुमुळें हिकरेकडे गप्पा मार- 


कीय पक्षांतील निष्फळ स्पघा बंद पडेळ, माळक- 
मजुर वाद थंडावतील, वैवाहिक जीवन आनंदा 
होईल ! परंतु हा आपला निव्वळ भ्रम आहे, हें 
मोवीने । विचार-लेखक यंत्र, या पुस्तकांत 
कथानकाच्या खू्पानें दाखवून दिलें आहे. तें कथा 
नक असेः 

एका अमेरिकन विद्यापीठांत हिके या नांवाचा 
एक इंग्रज शास्त्रज्ञ होता. ध्वाने हा त्याच्या आवडी- 
न्वा विषय. त्यावर प्रयोग करतांना त्याला असें 
आढळून आलें कीं, माणसाच्या मनांत ज्यावेळीं 
कांहीं विचार येतात त्या वेळीं त्याच्या सवबीगाला एक 
प्रकारचा सूक्ष्म कंप सुटतो. हा कंप म्हणजेच 
विनारांबरहुकूम उमटणाऱ्या ध्वनिलहरी होत, या 
लहर्रींची नोंद एका तबकडीवर करणारें यंत्र त्यानें 
शोधून काढळें. ही तत्रकडी ध्वनिलेखक यंत्रावर 
ठेवल्यानंतर कोणाहि व्यक्तीचे नोंद झालेले विचार 
कण्यीतून स्पष्ट ऐकूं येऊं लागळे, परंतु दुसऱ्याचे 
मनोगत केवळ समजून घेण्यापेक्षा त्यायोगे जर 
व्यक्तीव्यक्तींत दिलजमाई घडवून आणतां आली 
तर मानवजातीवर फार उपकार होतील अक्ली 
इंबी बाळगून त्यानें पहिल्या प्रथम एका परिचित 
जोडप्यावर यंत्राचा प्रयोग करून पहाण्याचे ठरविलें, 


सुदैवानं त्याला अशी संधि लवकरच प्राप्त झाली, 
त्याच्या विद्यापीठाच्या आवारांत दुमुळें हें फ्रेंच 
जोडपं राहावयास आलें. 

दनी दुमुळें हा फ्रेंच भाषेचा एक नामांकित 
प्राध्यापक होता. तो चतुर लेखक व मार्मिक टीका- 
कार होता; परंतु स्वभावाने भोळा व व्यवहारघून्य, 
या उलट त्याची पत्नी सुझान ही घरकामांत तर- 
बेज, किंचित्‌ चिडखोर, शिक्षणाने अगदी कमी, 
परंतु अत्यंत व्यवह्यारदक्ष होती. 

दोघांच्या मनाची ठेवण वेगळी असल्यामुळें 
त्यांचे अधुनमधून खटके होत, पण तितक्‍याच 
लबकर त्या दोथांचा समेट होई. 


१. 


प्रयोग करण्यास ६ जोडपे योग्य आहे असें 
पाहून हिकेन त्यांचा परिचय करून घेतला. थोड्या 
अवधींत परिच्याचें रूपांतर दाट मेत्रींत झालें, 


कणिक 


ण्यास जाऊ लागला, 

एका रविवारी तो असाच हिकेकडे असला 
असतां हिकेनं त्याळा अकस्मात्‌ प्रश्न केला : 

“ काय दुमुलें ! अलीकडे तुम्ही 
कंटाळलेसे दिसतां १ ” 

५ कोण, मं??? 

“ हो तुम्ही. गेल्या रविवारी तुम्ही असेच 
माझ्याकडे बसलां होतां, तेव्हां जीव देण्याचे विच!र 
तुमच्या मनांत घोळत नव्हते ? ? 

दुमुळेंला तो रविवार आठवला. तकाळीं त्याचें 
सुझानर्शी कडाक्याचे भांडण झालें होतें. आणि 
वेतागाच्या भरांत जिवाचे बर-वाईट करून 
घेण्याचं त्याच्या डोक्यांत आलं होतं खरं. पण ठे 
क्षणभरच, अंगावर बसलेली माशी शझिडकारावी 
त्याप्रमा्गे त्याने तो नादान विचार मनांतून 
काढून टाकला होता. 


“कू 


काय, खरं ना? ” विचारमज़् दुमुलेंकडे पहून 
हिके उद्गारला. 

“ हो, पण तुम्हांला हे कसं समजलें १ ?? 
, _सोपल्या मनाचा कमकुवतपणा हिकेळा कळला 
ह पाहून दुपुळ वरमळा. आणि आपलं अंतरंग 
चोरल्यात्रह्ूळ तो ॥हैकेवर रागावलासुद्धां. 
वि “ रागावू नका *' त्याचा आरक्त चेहरा पाहून 
हिक म्हणाला, “' मी तुमचे विचार चोरले हें कबूल 
व त्याभद्दल मला क्षमा करा, परंतु केवळ ज्ञास्त्रज्ञ २ 
नात्यानेंच मीं त्स केलं. *? 


जीवाला 


या 


अशी प्रस्तावना करीत त्यानें दुमुळेंळा आपल्या 
अजब शोधाची इत्थंभूत हकीकत निवेदन केली. 

विचार-चौयाबद्दळ हिकेवर र्ट व्हाबं, की 
त्याच्या विलक्षण यंत्राचं कोतुक करावं, हे दुमुळेळा 
कांही वेळ कळेना. 

ि सुझानरशी आपले वारंवार खटके हे तात, 
पाहू तरी तिच्या मनांत काय आहे?! असा त 
योजून त्यने निघतेवेळी हिकेजवळून तें यंत्र एक 
दिवसाकरतां मागून घेतलं, हिकेला हेंच हवं होत. 

राती दुमुळेंने ते यंत्र गुपचुप रीत्या सुझानच्या 
आरामखुर्चीखाली ठेवून दिलं ब आपण समोरच्या 


४ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


“ विचारळेखक यंत्र * 


खुर्चीवर वाचीत पडला. नेहमीप्रमाणे सुज्ञान आपलं 
विणकाम घेऊन बसळी, ““ आज बोलावचं नाहीं 
क? ”? असं मधूनमधून विचारणारा दनी आज 
बायकोच्या विचारमझ़ चेहऱ्याकडे पाहून समाधाना- 
चे सुस्कारे टाकीत होता. तो सुझानकडे 
सोरून पहात होता. खुर्वीखाळच यंत्र आपली 
कामागेरी आवाज न करतां जजावबीत होते. 
उजाडतंय करवी अन्‌ तबकडी ऐकतोय केव्हां, असं 
दनीडा झालं ! 

सकाळ झाली. घरच्या ध्वनियेत्रावर तबकडी 
वाजवून पहाणं इष्ट नाही हे॑ ओळखून तो हिकेकडे 
गेला. 

हिकेच्या एका खोलींत एकांतांत बसून तो 


अगदीच भोळा. नाहीं तर त्याने 
चुलत्याकडून मिळणारं घर कल्याळा गमावळं असतं ! 
काय कराथची आहे त्याची विद्वत्ता ! उंची कपडे 
करायळा पेसे नाहीत, होसेमीजेचं कांही करतां येत 
नाहीं, सदान्‌कदाची काटकसर !' संसारासाठी 
पुरेसा पेला मिळवितां येत नाहीं तर हे प्राध्यापक 
ल़् तरी कल्लाला करतात ! हो ! पण, आपल्या 
गोड भाषणाने व काव्यप्रब शब्दांनी आसच्या- 
सारख्या भाजड्या मुलींना भुरळ घालतात ना ! तें 
कांहीं नाहीं, विवाह न करण्याची यांच्यावर कावद्याने 
पुदी घातली प]इजे,-नाही तर तो आद्िअँं पाहा! 
क.सा पेनींत राहातीय्‌ ! मोटारींठून हिंडतो ! खरं 
म्हटलं तर मा त्याच्याशीच लग्न व्हायचं. माझा 
ते. बालळ्यगर्‍चा मित्र. पण आमचे जन्मदाते आडवे 
आले ना !' किती देखणा अन्‌ युणी आद्रिअँ ! 
लजञाआर्थ| आम्ही किती हिंडलो ! किती मजा केली ! 
एकदां तर त्या कमिटीच्या बार्गंत आम्ही एका 
बांका;र ३,गदी एकमेकांना निलगून बसलो होतों ! 
अन्‌ त्यानं आपल्या हातानं माझी हनुवटी उचळून 
,..छे ! पण नको. ती आठवण...... १? 
पुढळे शब्द ऐकणं दर्न ळा अशक्‍य झालं. तो 
ताडकन उठला ब रेकॉर्ड खाकोटीला मा€ून हिकेला 
। ग्रेतो ! म्हणूनसुद्धा न सांगतां सरळ घरी आला, 
सुश्नान नेहमीप्रमाणे स्वयेपाकांत गर्क होती. 
झ्षुलक कारणावरून त्याने तिच्याची भांडण उकरून 


३५ 


| अनुक्रमणिका | 


काढलं अन्‌ शेवटीं आद्रिअचे नांव वेडंबाकड॑ 
उच्चारीत त्याने सुझानला तिच्या प्रथम . प्रेमाची 
जाणीव करून दिली, 

*: होय. होता माझा तो प्रियकर, मग काव 
तुझं म्हणणं आहे ! प्रत्येकाच्या विवाहपूवे जीवनांत 
एखाद प्रेमप्रकरण दडलेलं नसलं तरच नवल ! 
तुझ्य़ाहि तारुण्यांत एखादी युवती येऊन गेळी 
नसेळ कशावरून? ” 

“६: समजलं. बाजू अंगावर आली म्हणजे माणूस 
असाच प्रत्यारोप करतो. तोंड मीट आतां!” 

रागारागानें दनी घोळून गेळा खरा; परंतु संता- 
पाचा पारा किंचित्‌ उतरल्यावर त्याच्या डोळ्यांपुढे 
बालपणची मेत्रीण मारी उभी राहिली. तिच्याशी 
केडेल्या प्रेसचेष्टा आठवल्या. तो दरमला, आणि 
त्याला अक्षी साघार भीति वाटूं लागळी की जर 
सुझ!ननेंहि आपल्यावर असाच प्रयोग केला तर ! 

एक दिवस सुझानला यंत्राचे गुपित कळलें. 
दनी भयभीत झाला, पलंगाखाली यंत्र नाहीं ना 
म्हणून तो वारंवार वांकून पाही. खुर्चीखालीं कोठें 
दडावेळेळें नाहीं ना म्हणून तो खुर्ची तपाशी. 
मारीवददळ कधीच आठवण काढावयाची नाहीं असा 
त्यानें निश्लय केला. पग माणसाचे निश्चय 
ढांसळतात अनू ज्या गोष्टी विसराववाचा 
आपण प्रयत्न करतो त्या दुप्पट जोरानं 
डोळ्यांपुढं उभ्या राहातात. आणि प्राध्यापक 
असल्यामुळें दनी वराचे गाफीलहि होता. तेव्हां 
सुज्ञाननं त्याच्या विचारांची चोरून नोंद केली 
असल्यास नवल नाहीं. 

' मार्रीक्ींच तूं लम करायचं होतस ! ” संधि 
सांपडतांच सुझाननं त्याला सुनावलं. दनी दचकला, 
त्यानं पत्नीची क्षमा मागितली : 

५ सुझान, लाडके, माफ कर, मारीची आठवण 
मठा येते. पूर्वीच्या गोड स्मृती व सुखस्वम यांत 
आपग कांद्री क्षण दंग झालो तर बिघडलं कोठं £ 
लय़ानंतर मी मारीची कर्धीहिं गांठ घेतली नार्ही, 

५: अन्‌ मी तरी आद्रिअला कधी मेटळें आहे! ” 

“: जाऊं दे. एक प्रकारे झालं तें ठीक झालं. 
एकमेकांचे पूर्वचारित्त आपणाला कळल्यापुळं 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आपलीं मनं आतां साफ झालीं आहेत. यापुढें 
आपल्या दोघांत कर्धीहि आडपडदा राहणार 
नाही, ? असं म्हणतं त्यानं सुझानच्या खांद्यावर 
प्रेमानं हात ठेवला अनू एकमेकांच्या दीधे 
आलळिंगनांत ती आपलं भांडण पार विसरून गेलीं. 


यंत्राच्या यशल्वितेवददळ आणखी पुरावा कोणता 
हवा £ 


यंत्राचा विशेष प्रभाव फुटबॉल सामन्याच्या 
प्रसर्गी दिसून आला. अमेरिकन विश्वविद्याल्यांत 
अभ्यासापेक्षां खेळांना प्राधान्य फार. सामन्यांत हार 
खां, त्यांना युद्ध हरल्यातारखें वाटतें. गेल्या चार 


बषीते त्यांच्या विद्यार्पाठाळा फुटवॉलमध्ये जय 
मिळाळा नव्हता. खेळाडू आपल्या परी शेकस्त 


करीत, डावमेंच लढवीत. परंतु विरुद्ध संघाच्या 
युक्‍त्याप्रयुक्त्यांपुढे त्यांचा टिकाव लागत नसे. 

विरोधी तंधाचा कर्णधार हा, निणीयक साम- 
न्याच्या आदल्या दिवशी, प्रतिपक्षावर कशी मात 
करावयाची याची संपूण योजना मेनाशी आंखून 
ठेवी, ही योजना तो अगदी गुप्त राखी, खेळायला 
सुरुवात होईमवेत आपल्या संवगड्यांना सुद्धां तो 
तिचा पत्ता लागू देत नसे. 

लेव्हां यक्षाची गुरुकिली या योजनेंत आहे, हें 
ञओळखून ती चोरण्याचा भेत हिकेच्या विद्यापीठ- 
रचला, संघनायक्रानें विरोधी पक्षाच्या 
क7घाराच्या घरचा नोकर वरा करून, त्याच्या 
करडी हिकेचे यंत्र त्याच्या खोडीत ठेवून दिळें 

फुटबॉलचा सामना अत्यंत चुरशीचा झाला. 
'हेकेच्या विद्यापीठाला विजयश्रीने माळ घातली. या 
विजयाने यंत्राचे गुपित फुटळें, हिकेने लागलीच पेटंट 
धरवळें, सरकारतफे, त्याला मोठें इनाम मिळालें, 
आतां त्याच्याभोवती यंत्र तग्रार करण्याचा मक्ता 
मिळविण्यासाठी स्पर्घा करणाऱ्या कारखानदारांचा 
गराडा पडळा. शोव्टी एका धघनिकाने मक्ता 
पटकावळा व हिकेला भागीदार केलें, 

यंत्राचे उत्पादन जोरांत चाळूं झालें. सरव ल्हान 
छोळ्या दुकानांदून ते विक्रीला ठेवण्यांत आलें 
:तीमानपर्त्रे ब मासिके यांतून त्याच्या विविध रंगांत 


संच की 
सवान 


जाहिराती फडकल्या, विकत घेणाऱ्या गिऱ्हाइकांच्या 
रांगा दुकानांसमोर दिसू लागल्या. नावीन्याचं इतक 
वेड इतरत्र दृष्टीस पडणं कटीण, 

हिके आतां खूप श्रीमंत झाळा. परंतु जुन्या 
ब्लेह्यांना विसरण्याइतका तो कृतन्न नव्हता. यंत्राच्या 
अमाप यश्शांत दुमुळेंचा थोडा हातभार होताच. 
तेव्हां दुमुळेंला फ्रान्तमधीलळ आपला प्रमुख 
प्रचारक नेमण्याचे हिकेनं ठरविलं. 

आपल्या वृत्तीनुसार दनीने वरीळ विनंतीला 
नकार दिला. वेड्याला पेक्नापेक्षां वाळायाचं 
आकर्षण अधिक होतं. पण---सुझान थोडीच स्वस्थ 
बलगार ! 

“ दनी, ही सुवणेसोधे तूं दवड्ट नकोत. पैसा 
ह कामधेनु आहे. तुझी न खपणारी पुस्तके पैशाच्या 
जारावर जाहिरात करून खपतीळ, टीकाकार तुळा 
वेकत घेतां येतील. तुझे लिस्वाग तुळा स्वतःच 
छावून प्रसिद्ध करतां येईल. प्रकाशकांची मनधरणी 
करण्याची तुळा जरुरी पडणार नाहीं, 

सुझानच म्हणणे दनीला कितपत पटलं हें सांगणं 
कठ|ण, परतु त्यानें हिकेच्या विनंतीला लवकरच 
होकार देला हे निश्चित. 

पॅरिसमधील “ शॉ ज्ञे डीजे ! राजपथावर टमदेने 
आपळी भव्य कचेरी उघडली. हाताखालीं 
पांचपेचवीस माणसं, व तैनातीला कोरी करकराति 
अभेरिकन मोटार पाहून सुझानला स्मान्‌ अगदी 
ठें.गे वाटूं लागळें 

यत्राचा खप अतोनात होऊं ळागळला, हिकेवर 
ळाकांन| स्तुतिसुमने उघळली. 

परतु काप आश्चर्य ! चार महिने लोटले नाहींत 
ताच गऱ्हाईकांची रीव ओसरू लागळी. विरोधी 
प्रचाराचे सूर कांही पत्रांतेन येऊ लागळे. इतकेच 
नव्ह तर दुकानावर निरोधन करण्याचा घाट कांही 
मडळीर्नी घातला, 

फ़न्समधाळ वारंबार गडगडणारी व परदेशांत 
पटटचा विषय बनलेली मंत्रिमंडळें स्थिर करावीत 
हा उच्च हेतु मनांत बाळगून कांहीं तरुग उत्साही 
राजकारणा कार्यकत्योनी प्रवत्न सरू केळे 

विराथा पक्षप्रमुखांची आपणांबद्दळची भूमिका 
यांनीं यंत्रांच्या साहाय्याने समजावून घेकन 


२६ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


“ विचारळेखक यंत्र 


घेटाचा प्रयत्न केला, त्यांच्या म्होरक्यानें पक्षाच्या 
सभेत तसा मसुदा मांडला; परंतु त्याचें भाषण पुरते 
ऐकून घेण्यातहि कोणी राजी नव्हतें, 

५६६ ओढा त्याला व्यासर्पाठावरून, सवाळ व पड- 
ग्याऊ धोरणाचा पुरस्कार करणारावर शिल्तभंगा'चा 
नर्गा उगारा. अशा आरोळ्या चोहीकडून येऊं 
लागल्या, दोवटी अतिप्रसंग टाळावा म्हणून 
अध्यक्षाने सभा विसजेन केळी. 


एकमेकांचा दृष्टिकोन समजल्यावर ओद्योगिक 
घेत्रांतीळ माळक-मजूर तंटा मिटेळ अश्ली आश्या 
घऱ्याचजणांनी उराशी बाळगळी होती. तथापि, 
प्रत्यक्ष अनुभव मात्र उळटाच आला 
सहानुभूतीच्या शाब्दांमागे मालकांच्या मनांत 
दट्टन असलेला मजुरांविषयींचा तिरस्कार, कर्मात 
सी मजुरी देऊन जास्तींत जास्त राबवून धेण्याचा 
यांचा बेत, पाळीब जनावरांपेक्षांही खालच्या दजाची 
बागणुक देण्याची त्यांची दत्त, ९ सव सराच्या 
घ्रानांत आलें. याउलट, संपाचं हत्यार वेळी अवळा 
उपसून, जास्त पगार उपटण्याचा म्ञरांचा मानस 
मालकांना कळून चुकला. त्वेष व मत्सर यांच्या 
अकीत बुडवून काढलेली त्यांची सर्न स्पष्ट) दिसून 


आळा, 


दोघांत अगोदरच असलेलें खिंडार आणखी 


संदावळें 
शिक्षणक्षेत्रांतहि असेंच मिंग बाहेर पडळें, “शिक्षक 
म्हणज दिवसांतळे कांहीं तास, पुस्तकांतळा मजक्रूर 
पाउ करून वडबडणारं यंत्र अद्ना नजरेनं शिक्षकाकडे 
पडणारं विद्यार्थ्यांचं मन; सुळांना कळो वा न कळो, 
8 त्रा त्रत्तीनं शिकवीत, महिन्याच्या पगारावर खिळून 
दांगारं शिक्षक्रांच सन; या. दोन सांची प्रानिबिं्े 
प्र दिसून आली, 
प्रत्येक क्षेत्रांत यंत्र अपेज्री ठरलें, 
एवंच काय, प्रत्येकजण आपल्या एकदां 
स्वीकारलेल्या भूमिकेला चिकटून राहाण्याचा दुराग्रह 
व!ळगतो, दुसऱ्याचे मनोगते उमगल्यावरसुद्धां तो 
परेटाला तवार नसतो; सानदी स्वभाव अनादि- 
काठापासून जसा होता तसाच आजहि आहे, 
हें कड सत्य बाहेर आलें, म्हणूनच, ज्या यंत्राचा 
सुरवातीला इतका गाजावाजा झाला, ज्यावर भऱ्याच 
जगांच्या आशा खिळून राहिल्या होत्या, ज्याच्या 
सादवाय्यानें मानवी जीवन सुखमय होईल अर्धे 
वांडरींना वाटत दोवे, घे हिकेचं विचारठेलक्र यंत्र 
शेवटी, एका जुल्यापुराण्या तलूंच्या दुकानांत 
घूळ खात पडळ ! ! 


अक्षा तऱ्हेनं 


न... ल 


जुतरांचा गेल्या घहायुद्धाताठ कामागर| 


लष्करी कामांगेरावर घाडण्यात यण 


१८ आक्टी 
लष्कराने आपल्या विंमानदलाच 
ण्यापूर्वी च ब्रिटिश ठुकड्य , 
गांच्याच सैन्यावर मारा दोणार * अशा 
उंदेश घेऊन हें कबूतर ज्यो 1. 
'विभानतळावर येऊ 
व्रह्मदेशांतून ब्रिटिशांचे द 
5॥रतीसाठी एक कबूतर पाठविण्यात आल. हदी 
परत आढी, ब्रह्मदेशातील प्रचड 


अनुक्रमणिका 


ऱ्या कबूतरांचा रजा 
त्याचें बय ८ वर्षे म्हणजे कबूतरांचें मध्यम वय आहे 
१९४२३ सालीं जर्मत सेन्य इटळात 
1 मदत त्याचा घुव्वा 


1 त्या गांवांत शिरल्या आणि र 
घेळीं त्या शहराधर बोंबवर्जाब करण्याचा पूर्वीचा हुकून रद्द करणारा 


निघाले, २० भेलांचे अतर २ 
न पौळ व सेनिकांचे प्राण त्याने वांच!१ 
न्य माघार बत असतां मा!) 


पर्वतांवरून उड्डाण करून पिर 


जी. आय, ज्यो _ नांवाचें कबूतर आहे. 
व्ही व्होकिया या ठिकाणीं असतां ब्रिटिश 
उडविण्यासाठी मागितली. वैमानिकांची सदत 
[रिव्थिति अक्षी आढी कीं त्यांच्याच बिमानांतून 


मिनिटांत कापून *ज्यो दी ऐन वेळी 


रळ 


227 


इकून पडलल्या एकाका तुकड|केड महत्वाच्या 
री 


देनची राणा 4 जाऊन ता. माहूत ऊन 
३२० भेळाची सुश्याफरी केळी होती, 

-'' सांयन्स्‌ डायूजेस्ट ?', नोळे. ५० 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 

राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. प्र. रा. दामले 


मुंबई राज्यास पूण स्वायत्तता मिळाल्यानंतर जीं 
उ नेक ध्येये प्रत्यक्षांत आलीं, त्यांतले एक ' पुणें 
विद्यापीठा “ची स्थापना हें होय. शिक्षणक्षेत्रांत, निदान 
गेलीं पंचवीस बरर्षे, या विद्यापीठाच्या स्थापनेवद्दल 
चार चाळू असून विद्यापीठाबद्दलच्या आकांक्षा 
वरयेवर प्रगट केल्या जात होत्या. गेल्या तीन 
वप्लीत या विद्यापीठाच्या विविध मंडळांतून अनेक 
विषयांवर चर्चा झाळी व निर्णय घेतले गेले. 
त्यावह्दळ महत्त्वाचे मतभेद झाळे व आहेत. तरी 
पण, विद्यापीठाची स्थापना सवीसच स्वागताह्‌ वाटते 
केणाचाहि विद्यापीठास विराध नाही. इतकेच नव्हे 
तर विद्यापीठाची सवोगीण प्रगति व्हावी याबद्दल 
दुमत नाही. 
पुणें विद्यापीठा स प्रारंभ होऊन तीन वर्षेच होत 
न वर्षांचा अवघि विद्यापीठातारख्या 
यांचें मूल्यमापन करतां येण्यास पुरेसा 
नारी, हे॑जरी खरं असलें तरी या अवधींतील 
घटनांचे स्थूळ समालोचन करणें भावी प्रगतीच्या 
दृष्टीनें आवदरयक व इष्ट आहे. 
महाराष्ट्र प्रांत गरिबांचा असल्यामुळें द्रव्याची 
अडचण ही फार महत्त्वाची अडचण या विद्यापीठास 
भेहींच भासणार, सरकारी मदतीकरितां आतां 
सहा विद्यापीठे, व शेकडोनीं वाढणाऱ्या प्राथाभिक 
य्यम शिक्षणसंस्था सिद्ध असल्याने ती मदतहि 
आ।भंच्यापेक्षां फार अधिक मिळणे दूरापास्तच आहे 
आपल्या देशांतीळ विद्वत्तेचा दर्जा व ज्ञाननिष्ठा 
यांथे प्रमाण असावे त्से नाही, ही वश्तुल्यिति आहे. 
ई€।  वस्तुस्यितिहि इतर बिद्यापीठांप्रमाणे * पुणें 
छिद्यापीठा*च्या प्रगतीसहिबाधक आहेच, विद्यालयीन 


ज्ञ 


अनुक्रमणिका 


|] 


अध्ययन, अध्यापन ब संशोधन या बावतींत आपल्या 
इकडे योग्य संवथी व योग्य दृष्टिकोन फोरच थोड्यांना! 
आहे, म्हणूनच झआपळली व्जभान परिस्थिति लक्षांत 
घेऊन आज आपणांस ज्षपतीळ तेच उद्योग हाती 
घेलले, तरच यशाचा संभव आहे. विद्यापीठाला 
मिळाळेळी गणेशखिंडीची जागा शहरापासन व 
घटक संस्थांपासून घरीच दूर ञसल्याने विद्यायीठीय 
कायाच्या समस्वयास गरसोयीची आहे, हे खरें. 
परतु गणेशखि-ीचे विस्तीर्ण व सव्य आवार 
ब तेथ असलेल्या इमारती विद्यापीठास मिळाल्या 
आहेत, ही विद्यापीठाच्या मावी प्रगतीच्या 
दृष्टीने फार हितावह घटना आहे. विद्यापीठाने 
नवे व स्वतंत्र उद्योग जे हाती घ्यावयाचे 
यांसाठी ही जागा अतिशय सोयीची आहे आजहि 
युनिव्हसिटीच्या' कचेरीशिवाय वर्तातिग्र्ह, छापखाना 
काहा सशोघनखातीं, ही तेथे आहेत व त्या सवीचा 
उत्तम्न तऱ्हेने विस्तार येथे होऊं दकेलळ, ही मिळकत 
हे विद्यापीठाचे खरेखुरे वैभव आहे. अथातू त्याचा 
यांग्य उपयोग करणें, हे आपल्या शहाणपणावर 
अःलंबून आहे 

बेद्यापीठाची खरी संपात्ति म्हणजे पुण्यांतील 
निरनराळ्या शाखांची सरकारी ब बिनसरकारी 
सुसडजञ महाविद्यालये व संशोधनसंस्था ही होय. 
पैशांत कांहीं कोटींनी मोजतां येईल अशी ही मिळकत 
आहू. या संस्थांच्या इमारती ब त्यांत अतलळेली 
सावनसामग्री यांनीं विद्यापीठाचा अध्यापनाचा सर्व 
सामान्य संसार प्रायः चालण्यासारखा आहे. शिवाय 
त्यांतील ब्रिनसरकारी संस्थांमध्ये अल्पबेजनावर 
आवडीचे शिक्षणकाये करणाऱ्या व्यक्ती आहेत, 


र्ट 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


पुणे विद्यापीठाची पहिलीं तीन वर्षं 


उुमारें ७५ वर्षापूर्वी चिपळूणकर, टिळक, आगरकर, 
गोखले या लोकासरणींनी सुरू केलेल्या महाराष्ट्रांतोळ 
अभिनव व ध्येयवादी शिक्षणप्रयोगांच्या या प्रयेग- 
शाळा अद्यापिहि या संस्थांतून चाळू आहेत. आतिल 
हिंदुथानांत या संस्था अजूनहि वां बाबतींत अग्र- 
स्थानींच आहेत. पुण्यांतील या शिक्षणसंस्थांची 
पूर्वपीठिका व चाळूं कार्य इतकी उज्ज्वळ आहेत कीं, 
दरिद्री विद्यापीठाची ती विनमोळ संपत्तिच आहे. 
त्यांकडे विद्यापीठानें पाठ फिरवू नये, या शिक्षग- 
संस्थांच्या महाविद्यालयांना कायद्याने विद्यापीठाची 
घटकविद्यालय केळी आहेत. मनानाहे तीं 
विद्यापीठा चींच आहेत. अनेक कारणांसुळें था 
शिक्षणसंस्थांतून कांही दोघ आळ आहेत. पग दोब 
कशांत नसतात ? त्यांच्या कायीकडे दोघेक- 
दृष्टीने व त्यांच्या अस्तित्वाकडे अविश्वाताने न 
पाहतां त्यांचा आधेकांत अधिक उपबोंग करून 
घेतला गेळा तर, विद्यापीठाला कांहीं कमी पडणार 
नाही. 


विद्यापीठाची पहिल्या तीन वर्षात काय प्रगति 
झाली, याचा विचार केल्यांस खाळील गोष्टी 
दृष्टोत्पत्तीस येतात. मुंबई राज्यांतील हे पहिळेंच 
प्रादेशिक विद्यापीठ असल्यामुळें सर्वच गोष्टी 
नेव्यानें करावयाच्या होत्या, कुलगुरु, पुग्यांतील 
अनुभबी शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्ती व विद्यापीठाचे 
रजिस्ट्रर यांनीं पुष्कळ श्रम घेऊन अनेक प्रास्ताविक, 
व प्रारंभीची कामे केलीं. प्रथमवषीपासून उत्तम 
रीतीनें परीक्षा ब्रेतल्या गेल्या, कांही विषयांत 
प्राध्यापक नेमि> गेळे ब त्यांच्या कामास प्रारंभ 
झाला. छापखाना व्यवस्थित सुरूं केळा गेला. 
पदव्युत्तर “ आर्टष(' शाखेचे अध्यापन गणगेडा- 
खिंडीत व बी, ए. बी, एससी. चें अध्यापन व 
संशोधन शहरांतील केंद्रांतून विद्यापीठाने निवडलळेल्या 
प्राध्यापकांकडून केळें जाऊं लागलें, पुणे विद्याथी ठा- 
च्या निमत्रेगास मान देऊन भारतीय रास्त्रपरिषदेचे 
अधिवेशन गतवर्षी येथें मरवण्यांत आलें, त्याची 
व्यवस्था उत्तम झाली. त्या निमित्ताने त्याच्याच 
आधीं ब नंतर अनेक जगदिख्यातू शास्र व 
इतरहि अनेक युरोपीय वब अमेरिकन १द्वान्‌ 
यांनीं विद्यापीठास भेंट दिली. त्यांची ब्याख्यानेंहि 
१ 


| अनुक्रमणिका | 


करविली गेढीं. पुरणे विद्यापीठातर्फे * बहिःशाल ? 
( 9३७०-11] ) व्याख्यानमालेसहि 

झाली आहे. झालें हे कांहीच नाही, किंवा हे 
करण्यास अनेकांचे श्रम कारणीभूत झाले नाहीत 
असे कोणीच म्हणत नाहीं. प्रश्न इतकाच आहे क 
विद्यापीठाच्या खऱ्या प्रगतीच्या दृष्टीनें वा कार्वाचें 
समालोचन केल्यात कांही दोष प्रत्ययास येतात का? 
सुधारणा कोठच्या जात्रतींत करण्यासारखी आहे? 
याचाच विचार करावयाचा आहि. 


करण्यासारख्या असून केल्या गेल्या नाहींत, 
अशा कांही लहान मोठ्या बाबरी अनेक आहेत. 
प्राथ्यापकमंडळींनी अनेक शिकवण्या करगे, गाहड- 
बुक लिहणे व तत्सम उद्योग करणं यानें शिक्षगाचा 
दर्जा निकृर होतो, हें स्पष्टच असल्याने त्या 
बाबतीत सामान्य निवस घाळून द्यावेत अक्षी सूचना 
स्वतः लेखकाने दोन वघीपूर्वी केळी. ती शिव 
तसळी दुसरी सूचना मान्य नव्हेच पण विचारांतहिं 
घेतली गेली नार्ही. विद्यापीठाचा स्वतःचा छापखान! 
असून व केवळ पुर्ण दाहरांतच पदव्युत्तर परीक्षांकारितां 
अध्यापन करणारे व संशे!घन करणारे सुमारे ५० 
प्राध्यापक्र असूनहि, अद्यापि विद्यापीठाचे नियत- 
काक £ 1०पा'11 च] 3) निघाले नाहीं व तें तुरू 
होणार कीं नाहीं, तेंही कळत नाही. इतर अनेक 
व्यवसायांप्रमाणें बाहि व्यवसायांत चालढकलीच्या 
संवथी सवीस व विशेषतः विद्याथ्यील फार लागलेल्या 
आहेत. त्यांची सुचारणा व्हावी म्हणून टर्म चे स१ दिवस 
( योग्य कारणाकरितां रजा मुख्याध्यापकांकडून 
घेतळी नसेळ तर ) उपल्थिति अवश्य असावी व 
जातधर्मबार किरकोळ व अनियमित वेणाऱ्या 
सुट्या देगें बंद करावे, हीहि एक सूचना होती. ती 
अमळांत आली असती तर अभ्यास अधिक झाला 
असता; इतकेच नव्हे तर, प्राध्यापक्रांच्या व विद्या- 
थ्यीच्या वृत्तींतील शिथिलपणा कमी झाळा असता, 
पूर्वी मुंबई विद्यापीठाच्या कार्यांबद्दळ वेळी-अवेळी 
टीका करतांना ज्या पुणेकर प्राध्यायकमंडळीनीं, 
मुंबई विद्यापीठांत अलीकडे फार बोकाळळेली दोन 
न्यूने-म्हणजे सकाळचे कांह तासांतच कांहीं बगीचें 
शिक्षण आटोपणें, ब बगोतील विद्यारथ्वीची संख्या 
केवळ खोल्यांचा आकार, भेजांची संख्या बगेरे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


नाह्य बाब्रींवर ठरवून ती १५० पयेत वाहूं देणें- 
यांवर झोड उठविली त्याच प्राध्यापकमंडळीर्नी 
पुग विद्यापीठांत याबाबत अद्यापि कांही केले नार्ही ! 
विद्यापीठांचे मुख्य स्थान शाहरापासून बरेंच दूर 
असल्यानं उत्तम व्यवस्थेने चालविलेळें व मदाग 
नसलेले उपाहारग्रह ब वसतिग्रह ही. सबोत आधीं 
व्हावयास पाहिजे होतीं. त्यांचा अद्याप मागमूस 
नाहीं, अध्यापकांच्या मार्गदरीनाखालीं स्वाध्यायपद्ठति 
("एच 8४5९111) या वर्षी सुरूं झाली आहे, 
ती नाममालच म्हटली पाहिजे. कांहीं लेखी निञंघ 
लिहून घेऊन तपासून येणें यापेक्षां त्यांतून अधिक 
अपेक्षा करतां येत नाहीं. कारण विद्याथ्यीच्या संख्येच्या 
मानानें अध्यावकां-( 1015 )-ची संख्या कमी 
आहे. जे इंटरमीजिएटनंतरचे शिक्षण विद्यारीठ 


स्वतः चालवित त्या बाबतींतहि ते वेगळा असा कांही 
खर्चे करीत नाडी. "ग इंटरमी 


न।जएटप कांद्दी 
अर्थी आधिक अवध असलेलें टत्ूटोरिअळ यार्य 
करण्याला घटकविद्यालयांना मदत देणें दूरच 
राहिळे !या झाल्या किरकोळ पण महत्वाच्या व 
सहजसाध्य बाबी, दुसऱ्या टोंकाळा शिक्षणाच्या 
माध्यमाचा प्रश्न, तो प्रश्न लोपा नाही; सरकारी 
शिक्षणखात्याप्रमाणे गर्दीने निरनिराळे हुकूम काढून 
इशताळण्यासारखा नाहीं. तो महत्त्वाचा व निकडीचा 
प्रश्न आहे. तो सोडविण्याच्या दष्टीन' विचार- 
पूर्वक व पद्धतशीर प्रयत्न ताबडतोव सुरू होणें जरूर 
होतें, परंतु अद्यापि त्याबाबत एकही निर्णय बेतला 
गेलेला नाही, विद्यापीठाच्या ' कोटी “व्या सभेत 
या विषयावर ठराव नांडळे गेळे, पण ही तार 
केळ रोक्षणिक आहे, सतय ती शिक्षणतज्ज्ञ- 
मंडळांच्या कक्षेत येते, या. सत्भभीवर ते फेटाळले 
गेळे, पण ती. ' मंडळे ' तर कांही दरीत 
नाहीत ! अशी वस्तुस्थिति आहे, उच्च त्रोद्विक 
निष्ठा ब धेर्य, व्यावहारिक तारतम्य या दोहोंचा 
समन्वय असेळ तरच हा प्रश्न समाध!नक्रारक रीतीनें 
सटेळ, कॉंग्रेस शिक्षणखात्याप्रमाणें आमच्या ठिद्या- 
दोठोच्या व्यवस्थापकमंडळांनीं हि या प्रश्नात्राबत 
मूलभूत विचार केळेळा दिसत नाहीं, नवे मोठे 
बदल आत्मसात करण्याची घमक त्यांच्यामध्ये 
दिसून येत नाही, उलट, यात्राबत तत्त्वतः योग्य 


य घेतल्यावर ज्या अनेक व्याबह्यारेक अडचणी 
बाचा संभव आहे त्यांना तोंड देंगे कसे शकय 
हि, याचाहि त्यामुळें विऊार होत नाहीं. महाराट्रा- 
सारख्या पुढारलेल्या प्रांतांत,मराठीइतकी प्रगत मातृ 
भाषा असणाऱ्या शिक्षणज्ञांकडून, स्वतंत्र विद्यार्पाठ 
झाल्यावरहू, या अत्यंत मूल्भूत प्रश्नाची अशी हेळ 
साड व्हावी, ही अतिशय खेदाची गोष्ट हाय. विद्य 

पीठाचे कार्य वाढीस लागावयाचें तर द्रव्य पुष्कळ 

लागल व ते मिळविण्यास पारेश्रम करावे लागतात 
हें ज्यांनीं सार्वजनिक संस्थांकरिता ते मिळविण्याचा 
यथत्न केला त्यांस माहीत आहे. तसा 
फारसा प्रयत्न विद्यापीठातर्फे झाला, असें म्हण 1 
येणार नाहीं. या तीन वर्षात अनेक सध्यम- 
वगव महाराष्ट्रीयांनीं स्वयंस्फूर्तीने विद्यापीठात 
लह!नदोठ्या देणग्या दिल्या. परंतु आज 
हाती घेतलेल्या व पुढें वेगे अवद्य आहे अदा 
कार्याच्या दृष्टीनें त्या अगदीच अपुऱ्या आहेत 
छलयुरु डा. जयकर यांनीं कांही देणग्या भिळ- 
वल्या, परतु तयांचे वय लक्षांत घेतां या कामाची 
दगदग विद्यापीठातर्फे दुसऱ्या कांही व्यक्तीनी 
उचलण जहर होते. तं अद्यापि झालें नाहीं, नेवे व 
विशिष्ट मूल्याचे असे उद्योग विद्यापीठ हाती घेईल 
व त्याकारेता. आपले साधनततामग्राचे व मनुष्य- 


मळ च जतन करीळ तरच, निघि मिळविगे साय 
इल, 


7 
| 
क 
य 
डे 


>> 


आज कल्या नसत्या तरी चाललें असत, इत 
नव्ह तर आजच्या पारेस्थतींत न करणे बरे झाळें असतें 
अश्या अनेक गोष्टा * पुण विद्यापीठा 'त केल्या गेल्या 
आहेत, माझ्या मत पाहूला गोष्ट म्हणजे ॥वद्मापाठान 
स्वतःचे अले अनेक प्रोफेसर व ' रीडर नेम 
यात आपल्या ऐपतीचा विचार केळ नाही. या 
यागान रोवट। सवच शाखांची गरसोय व उपासमार 
हण्याचा संमब आहे. उलट, दोनतीनच शाखा सू 
कल्या असत्या तर, त्यांकरिता शक्‍य तितक्या जास्त 
पगारावर उत्तम तज्श नेमता आळे असते व त्यांत 
ळागेळ तितकी साधनसामग्री देऊन त्यांच्या हाता- 
व्याली पुढीळ कांहीं वषात येथे संशोधनपद्धाति शिक- 
ठेले तज्ञ निर्माण करतां आले असते दुसरी 
लहानद्वार्‍च परतु एका अर्थी महत्त्वाची जाब ' बाह्य 


ती 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


हारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


पुणे बिद्यार्पाठादीं पहिली तीन वषे 


पदवी-( 1151011181 1)021'९९5 )-स्थापने “ची. 
झाझ्या सते विद्यापीठाने बाब्ाबत निष्कारण घाई 
केळी व भलताच वाउतींत तडजोड करण्याचा पायंडा 
घातला, पुणे विद्यापीठाच्या पदवीचे मूल्य काय, ते 
अजून ठरावयाचें आहे, अश्या वेळी विद्याल्यांत 
द्ित्त, नियमित अभ्यासक्रम इत्यादि बावतींत अपत्राद 
वाढतीळ अश्या घटना उत्पन करणें किंबा होऊं देणे, हे 
अनिष्ट होय, या दृष्टीने इतर ब्रहरांप्रमार्णे पुण्यांताहि 
कांही होतकरू तरुगांस आर्थिक परिस्थिती पुळें महा- 
विद्यालयीन शिक्षणाचा लाभ घेणे कठिण जाते,इतक्या- 
च कारणाकरितां कांहीहि अभ्यासक्रमाची शिस्त 
न ठेवतां, कोंठच्याही अथोत्पादक व्यवसायांत अत- 
णाऱ्या कोणाही स्त्रीपुरुखास एम. ए, पर्यंतच्या पदवी- 
परीक्षेस वसू देगें ही घटना ' क्रांतिकारक 
( ताट] ) असली तरी विद्यापीठाच्या पदव्या 
व शिक्षण यांच्या दजीस घोळका आणणारी म्हणून, 
(1६०४११७ ) परागतिकारक ठरणारी आहे. या 
विद्याथ्यीच्या शानदाळसेचें चज करण्याचे दुसरे मार्ग 
होते.त्यांतील विशेष वुद्चिमान्‌ विद्याथ्यांना विद्यापीठांत 
येऊन अभ्यास करण्याची सवड अतावी, याकरितां 
शक्तीप्रमाणे विद्यापीठाने मदत केटी असती तर तेंही 
योग्यच झालें असते. परतु आधीच अनियनितपगा, 
हेळसांड व रोजच्या रोज अभ्यास करण्याच्या 
संबरयींचा अमाव-या प्रवृत्ती विद्याथ्यांमध्ये बोकाळल्या 
असतांना कांही हि नियमित अभ्यासक्रम न अनुसर- 
णाऱ्या व ज्यांच्या रोजच्या उद्योगाचा बोद्धिक 
जीवनाशी कांहीही संध नाही. अशा विद्यार्थ्यास 
आपल्या परीक्षांस वसू देऊन, आपल्या परीक्षांची 
आपणच थट्टा करणेव शेवर्टी परीक्षांचा व अध्ययनाचा 
दर्जी खाली आणणें, हें विद्यापीठाने कधींही-निदान 
आपल्या प्रारंभावस्थेत तरी “-करण्यांत काय साधले 
हेंच समजत नाहीं. घटक व संल्झ संत्यांमधील 
प्राध्यापकांच्या वथोमयीदेवद्दळ जो नियम विद्या- 
पीठाने मंजूर केला आहे. त्याच्या कायदेशीरपणा- 
बद्दल मतभेद आहे. परंतु तो कायदेशीर असला 
तरी निदान आज त्यांचा अमळ करण्याची आवदप- 
कता नव्हती. खरोखरी, विद्यापीठास कार्यकते कमी 
पडतात; म्हणून ज्या त्या संस्थेत त्यांच्या नियमा- 
नुसार ज्या व्यक्ती अध्यापन करण्यास योग्य समजल्या 


नव. ६ रि 


| अनुक्रमणिका | 


जातात, त्यांस व्यक्तिराः त्यांचें काम असमा'घान> 
कारक असल्याचें आढळून येईपर्यत, केवळ अमुक 
एक वयोमर्यादा उलटली म्हणून प्राध्यापक 
राहण्यास अयोग्य म्हणावे, यांचा अचंत्रा वाटतो ! 
आपल्या नोकरांपुरते हे नियम करगे ठोक म्हणतां 
येईल, त्यांतहि अनेक उत्कृष्ट जगन्मान्य विद्या- 
पोठांतही प्राध्यापकांस वयोमयीदा अद्यी नसतेच. 
कारण, प्रकृति ठीक असेल तर अनुभवाची व 
विचारांची परिपक्कता इत्यादि दृष्टींनी ज्येष्ठ अते 
प्राव्यापक स्फूर्तिस्थानें म्हणून अतिशय उपयुक्त 
असतात.---अद्ा आणखी अनेक लहानमोठ्या 


बरात्रींचा उल्लेख करतां येईल. या सर्वांचे तालर्य हेंच ' 


कीं, आपळें सामथ्ये व पारल्थिति यांचा सर्व बाजूनी 
बिचार करतां, अनेक सकृद्दर्शनी बऱ्या वाटणाऱ्या 
गोष्टीही करणें कांहीं वेळां अनिष्ट ठरते. 


विद्यापीठाच्या कायद्यान्वये पुर्ण हद्दीतील इंटर- 
मीजिएटनंतरच्या शिक्षणाची जनाबरदारी विद्यार 
पीठावर तोंपबिली आहे. ह्या शिक्षणाच्या व्यवस्थेचा 
प्रश्न हा बराच सयुंतागुंतीचा व वादग्रस्त असा 
झाला आहे. विद्यापीठाचे घटक म्हणून निरनिराळ्या 
शाखांची सरकारी व भिनसरकारी महाविद्यालये, 
डेकून कोलेज अन्ड पोस्टग्रॅज्युएट रिसचे इन्त्टिटयूट 
व भांडारकर ओरिअँटल (९सच इन्स्टिटयूट इत्यादि 
संशोधनसंत्था आहेत. ह्या शहराच्या निरनिराळ्य़ा 
भागांत आहेत. विद्यापीठाची स्थापना होईपर्यंत 
एम्‌. ए., एम्‌. एस्‌ती, पीएच्‌. डी. १4त अध्यापन 
व संशोधन या संस्थांतून होत होतें. ह्या संस्थांच्या 
अस्तित्वाकडे विद्यापीठास पाठ फिरवितां येत नार्ही, 
कारण, विद्यापीठाचें स्वतःचें द्रव्यबळ व साघन- 
सामग्री आपणांवर सोपविलेल्या सर्व शिक्षणाचे 
कार्य करण्यास पुरेशी नाहींत, या संत्थ। स्थावर अस- 
ल्याने त्या एका ठिकाणी आणतां येत नाहींत. 
म्हणूनच या विविध संस्थांच्या कार्यांचा समन्त्रय कसा 
कराव, याकरितां कायद्याने ' बोडे आफ युनिव्ह- 
सिटी टीचिग ? नांवाचे एक कायमरखे मंडळ स्थापन 
केळे आहे, पुण्यातील इंटरमी'जिएटनंतरचे ब 
इतरल्ल विद्यापीठाच्या संव क्षेत्रां[ 01ए९ा'आ तू 
“1९8 )-मघील पदव्युत्तर अध्यापन ब संशोधन 
यांची योग्य व्यवस्था करणे ब त्यासाठी योग्य ब॒ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ह तु न न 
भ्र नवभारत ठे ! 
कन ७५ चि** 
न्ट<€ चून, २७ 
) व रे 
र्क ग विळा 
*ा 2 पप्ता तक्ते, 
ळी; ४ म 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


.&. १ 


आवड्यक त्या योजना करगे, हे या संडळाचे कार्य 
होय. हे अथोतच सोपे ब घोपटमार्गी नाहीं, कारण 
ह्यांत अनेक कार्यक्षेत्रांचा ब विवि'ठ कार्ये करणाऱ्या 
संस्थांचा समन्वय करावा लागतो. 
ह्याबाबत सुख्य मतभेद आहे तो असा ठा, 
कांहींच्या मते पुण्यांतील सर्व शिक्षण शक्‍यतो 
' एका केंद्रांदून व्हावें व त्या दृष्टीने सर्व प्रयत्न व्हावेत. 
कायदा, स्थापत्य, वेद्यक, शेतकी, व्यापार या 
शाखांचे पुण्यांत प्रत्येकी. एक एकच महा- 
विद्याळय असल्यानें व्यवह!रतः त्यांचा प्रश्न सोपा 
आहे. त्यांचेंच चाळू असलेलें कार्य तेथेंच विद्या 
पीठाच्या देखरेखीखाली चाललें म्हृणजे जाळेच 


तर्सेच त॑ होत आहे, वा सरकारी महाविद्याळवांच्य) 
ठं 


| 
बाबत तर विद्यापीठाने काहीहि केळे नाहीं किंबा 
ते कांहीं करं दाकेळ, असाहि संभव नाहीं. अडच- 
णीचा प्रश्न वाड्ञयय (38115) व भोतिक शास्त्र 
यांची महाविद्यालये यांबदळचा आहे. यायात्रत 
 एककद्रव्यवस्था ? कोणाच्याहि मर्ते आज, 
व्यवहार्य नाहीं, विद्यापीठाने त्याबाबत । द्विकेंद्र- 
व्यवस्था ? अंमलांत आणळी आहे. * आरटस्‌ 
शाखेकरितां सर परघुराभाऊ कॉलेज व सायन्स 
विषयांकरतां फर्ग्युसन केलिज मिळून पश्चिम केंद्र 
व वाडिया कॅलिज हे पूर्व-केंद्र. पश्चिम-केंद्रांत 
अथक विद्यार्थी आहेत व आधिक विषयांची 
सोय आहे. या व्यवस्थेचा थोड्या प्रमाणांत यशस्वी 
झालेला हेतु असा कीं, पुण्यांतील सर्व विद्याथ्यीतत 
तज्ज्ञ व अनुभवी शिक्षकांच्या अध्यापनाचा लाभ 
व्हावा. परंठु या. व्यवस्थेत अनेक महत्त्वाचे 
व्यावहारिक दोख आहेत, बिद्यावीठाच्या खऱ्या 
स्वरूपाची व घटक विचाल्यांशीं त्यांच्या असटेल्या 
संबंधाची त्यांत योग्य जाणीब ठेविली गेली नाही, 
व्याबद्दारिक दोष मुख्यतः हे की, या व्यवस्थेमुळे 
शिक्षक व विद्यार्थी यांडी अनेक प्रकारांनी धांधपळ 
वं गेरसोय होत असते. अनक पराध्यापक्रांस सकाळी 
७ पासून संध्याकांळी ५ पर्यंत मधूनमधून व 
निरनिराळ्या ठिकाणीं काम असते, त्यामुळ वाचन 
ब विचार करण्यास त्यांख अवतर मिळत नार्ही, 
त्यांची व त्यांच्या विद्याथ्यांची वर्गाबाहेर गांठ पडणे 
करठिण होतें बिद्याथ्यांस आवडीचे विषय घेतां 


येत नाहींत किंवा घेतल्यास रोज अनेक मेलांचा 
प्रवास करावा लागतो. अनेकांस वाहनांचा खर्च 
पडतो. ग्रंथाल्यांचा उपयोग करणें दूरापास्त होतें. 
ग्रंथालये एका ठिकाणी, अध्यापन दुसऱ्या ठिकाणी 
ब॒ राहण्याचे ठिकाण तिसरीकडे, अज्ञी स्थिति 
आहे. अभ्यासमंडळे ब शिक्षकांशी वर्गावाहेर 
विचारविनिमय ही अद्राक्य झालीं आहेत. या 
व्यवल्थेतीळ गुण कायम ठेवून दोष टाळतां येतील 
अशी एक ' त्रिकेंद्रयोजना ? गतवर्षांपासून अनेक 
वेळां चार्चिठी जात आहे. त्यास बहुसंख्य प्राध्यापकां- 
चा पाेंग्रा आहे. सामान्य बी. ए व त्री, एससी. 


ग्र 


पदवीचे शिक्षण तिन्ही महाविद्यालयांत विद्या- 
पीठाने रिवडलेल्या प्राध्यापकांनी करावें व मान- 


( एजाठपा'5 ) पदवीचे शिक्षण विषयवारी वाटे 
जावे, अश्ी ती योजना आहे. तिचा स्वाकार 
झाल्यास नवऱ्याचे अडचगी नाहीशा होतील ब या 
तीनहि महाविद्यालयांचा विद्यापीठास अधिकांत 
अधिक उपयोग होई, उलट, आजची व्यवस्था चालू 
राहिल्याने, व त्याहीपेक्षा “ एककेंद्रव्यवस्था ' 
अंमलांत आल्यास, विद्यार्थी व शिक्षक यांची होणारी 
कुःचेचणा वाढेल व रेबटी शिक्षणाच्या दर्जावर त्याचा 
परिणाम होईल, हल्लीची योजना चालूं राहिल्यास 
अनेक नवर्या प्राथ्यापकांस वी. ए., ग्री, एससी. च 
उरल काम राहणार नाहीं व त्यामुळें येथील 
महाविद्याल्यांत नवी चांगलीं माणपतें मिळणे कठीण 
होऊन बसेळ, त्यांच दर्जाचे शिक्षक पुण्याच्या 
बाहेरील महविद्याल्यांत एम्‌. ए.पर्यंत शिक्षण 
दऊ हकतात. पण ते पुण्यास आल्याने त्यांची 
कुचंत्रणा होते ! 

इतक्या अडचणी असूनहि या त्रिकेंद्रयोजनेसंजंधी 
इतका घोळ कां घातढा जात आहे, याचा विचार 
केल्यास दोन कारणें दिसतात. एक असे की 
क ता १ ल्ल-(गयाटलो]ठा ) 

नचत्र, मत, विद्यापीठ-कायद्यास एक-बेंद्र 
ाभप्रत आहे ब म्हणून एखादी योजना त्यापासून 
"जितक अधिक भिन्न असेळ तितकी ती जेकायदे- 


१ कांहींच्या 


४ > 
सार होते. प्रत्यक्ष आजही शास्त्राथ्यापनाकरितां 
तीन किंवा अधिक व $ आर्टस ” ्ाखेकरितां दोन 


केंद्रे मान्य केलेली आहेतच. परंतु ही वस्तुस्थिति 


श्रे 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


पुणे विद्यापीठाची पहिळीं तीन वर्षे 


आपद्धम म्हणून साम्य केळेळी असून एकर्केंद् न्य 
स्वरे विद्यापीठाचे *्येय होय वत्य 
फरक झाला पाहिजे, असे कुल्गुहचें मत आहे 
वेद्यायीठ कायद्याचा खरा अथ काय होतो, वावददृल 
कुळपति ( ('1101100)101 ) थांच्याकडे विचारणा 
केढी गोळी आहि व आणखीहि विचारणा होतील, 
असा संभव आहे. 

प्रस्तुत लेखकाच्या व इतर अनेकांच्याहि मतें 
कुळगुरु म्हणतात असा पुणें विद्यापीठ-कायदयाचा 
अर्थ होऊं शकत नाही, विद्यापीठाचा कायदा 
घंजूर होत असतां येथील कांही संस्थांनी सरकार- 
कडे त्याबाबत स्वमतप्रदर्शन ( १९०३९०६७०1 ) 
केळें होतें. त्यास दिलेल्या उत्तरांत या कायचाच्या 
अमलामुळें विद्यमान महाविद्यांल्यांचा दर्जा कायी 
होणार नाहीं, तसा कायद्याचा हेतु व अर्थ नाही, अस 
सरकारकड्टून आद्यासन देण्यांत आळे, सिवाब, 
विद्यापीठाला अध्यापनाचे इतके अवाढव्य कार्य 
संगावर घ्यावयाचे म्ह॒गजे जे द्रव्य ढागेल त्याकरितां 
आजची सरकारी २2 अगदा. अपुरा आहे. तो 
ञजेकपट डाढबावी लागेळ, पण तसा कांद्दींच 
हंभव नाहीं, * बो£ ओफ युनिर्व्हासैटी टीचिंग “ची 
स्थापना करे, पुण्यांतील विद्यालयांस 'घटक' म्हणणे- 


या. कायद्यांदल्या  तरतुदी-( 1710015198 )-ना 
: _॥४ ; 9 __ तरू व] 
कांही. अथ असेल, तर सर्व घटक संस्याचं 


उत्तमोत्तम सहकार्य मिळेळ अश्ची कोठचीही योग्य 


र ी- ण्य डी बोड झे 
वाटेळ तो योजना स्वीकारण्य!ना * बोंडं आफ 
युनिव्हरिटी टीचसिंग? ढा अधिकार असण ६ 

ह: *९ (0 
स्युक्तिकच होईल, 

परतु प्रत्यक्ष कायचयांच्या या अडचणा पक्षा 


देखकाच्या मरते खरी अडचण दुसरीच आहे. कारण 
आपगांस काय पाहिजे यांवद्दळ एकमत असल तर 

ब्रद्लू घेतां येई किंब 
यदा जरूर तेर त्रद ३ [| यंईइल वा 
पडिखित संथेतां ( (/01॥९॥प5 ) नीं कायद्यास 
गेग्य ती मुरड घालतां येईल, परतु त्स एऐकमत्य 


ळपतींकडे ज्या विचारणा केल्या गेल्या 


परिष्थितीत योग्य वाटेल तो. व्यवस्था 
ववा कायदा त्याच्या आड येत नाही. 


शडे 


अनुक्रमणिका 


आज दिसून येत नाही, पुण्यांत व पुण्याचाहेरील 
कांही शिक्षगज्ञांची अशी समजुत दिसते कीं, घटक 
संस्थांचे सामथ्ये, स्वातंत्व, मोठेपणा यास मयादा 
घातल्याशिवाय विद्यापीठ मोठे होणार नाहीं. 
£ भामच्या विद्याल्यांत आणखी विषय शिकवू द्या 
८ आमच्या विद्याथ्यांची अश्ली भरतोब होते ', असे 
कोणी म्हटळें तर त्यांत या शिक्षगज्ञांस विद्यापीठा 
वरीळ निष्ठेचा अभाव दिसतो. पुण्याच्या महाविद्या- 
ळ्यांतीळ कार्यकर्ते, आपली सत्ता कमी होईल म्हणून, 
विद्यापीठास मनांतून विरोधी आहेत, असं त्यांस 
वाटत. कर्स तरी करून विद्यापीठाच्या संपूर्ण एक- 
छत्री हुकमतीखाठीं त्यांस सर्वस्वी आणून कारभार 
केळा तरव शिक्षणाची प्रगति होईल, अशी त्यांनीं 
आपली सपजून करून घेतली आहे. 

ही ससजूत करून घेणे म्हणजे घटक महा- 
विद्याल्यांबर व त्यांच्या कार्यकत्यांवर अन्याय करणें 
आहे व तें विद्यापीठाच्या हितास विरोधी आहे. 
पुण्याच्या घटकतेस्था किंवा त्यांचे कार्यकर्ते संपूर्ण- 
पणे निदोष आहेत, अर्थ कोणीच म्हणत नार्ही, 
यण त्या संस्था व त्यांतील कार्यकर्ते विद्यापीठाच्या 
प्रगतीच्या मागीतीळ घोंड नसून उलट विद्यापीठाच्या 
इमारतीचे * आधारस्तंभ ? आहेत, हें लक्षांत ठेवलें 
याहिजे, विद्यापीठ ब बा संस्था दोन नाहीतच, 
म्हणून त्यांच्या हितसब्रंवांत विरोध नाही, ही. घधटक- 
आपलें कार्य कार्यक्षम 


मदाविद्याल्ये आतांप 
रीतीने करीत आला. आहेत. तेळ्हां त्यांचे महृच्व 


ञळखल्यास त्यांचें सामथ्ये वाढवून त्यांचे असलेले 
दोष वाभी करतां येतील ब विद्यापीठाच्या कार्यास 
त्यांचा उपयोग करून भता येइल, उल, या महा- 
बिद्याळ्यांचा कारभार सरकारी खाल्याप्रमारणे एकतंत्री 
ब एकछाप करणें, त्यांच्या दृलींच्या व्यवस्थेत 
निव्राड आणणे, त्यांच्या अडचणी या विद्यापीठाच्या 
अडचणीच आहेत हें न समजणे, हें अतिशय अनिष्ट 


हाय 
क ह$ *< डक चाकवत य 
त्याविषयी विद्यापीठाकडे उत्तर झार पे कळत. 


आहय असा असल्याचें समजते कीं पण्यांतील इंटरमीजिटनंतरच्या अध्यावनाची, असलल्या 
करण्याच विद्यापीठाच्या 
-णाठेस्क् 


व्यबस्थामंडळ! सपूर्ण हक्क असून 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


लि; 
अमृतमहोत्सवी, 19% 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


शाळा जशी शिक्षकांची, तसेच ब त्या रथी 
विद्यापीठ ह प्राध्यापकांचे असले पाहिजे, अथात्‌ 
खरा प्राध्यापक तोच, का जो स्वतः स्ानाची उया- 
सना करून विद्यार्थ्याचे ज्ञान व शील यांचे संवधन 
कर्स होईल याची अहर्निश काळजी बाळगून त्या- 
करितां अविरत श्रम करतो, मयादित क्षेत्रांत व 
ह्षैयादित अर्था यांची प्रतीके पुण्यांतीछ निरनिराळ्या 
शैक्षणिक संस्थांत आहेत. त्यांस योग्य जोम आणून 
ब अधिक तत्त्वनिष्ठ करून त्यांतील कार्यकर्ते, त्यांचे 
बळ व त्यांची प्रतिष्ठा यांचा विद्यापीठाने अधिक 
फायदा घेतला पाहिजे, प्राध्यापक्वगीनेहि, शेक्षणिक 
स्वातेञ्य़ाच्या जणू मुटूतमेढी अश्या ज्या आपापल्या 
संस्था, त्यांच्याशी असलेली आपली निष्ठा 
विद्यापीठीय निष्ठेशी विरोधे नाहीं, हे लक्षांत ठेवावे. 
विद्यापीठाच्या कायद्यांत निवडणुकीचे प्रसेग कमी 
केळे आहेत, हें ठीकच आहे, तरी पण, शिक्षकांचा 
स्वाभिमान, निरवेक्षता यांवरच त्यांचे स्वातंत्र्य 
नेहमीं अवलंबून राहणार, विद्यापीठीय व्यवप्था- 
मंडळाचे सभातदत्व ब इतर मानाची व सत्तेची 
पदे हीं सहजगत्या मिळतीळ तर अवइप मिळवावी; व 
तेथून विद्यापीठाच्या कारभाराचे ( १ तागांगाडा शा 
८४९) काम करतां येईल, ते कहून विद्यापीठाची 
सेवा अवइप़ करावी, परंतु अध्ययन, अध्यापन, 
संशोधन हें जे आपळें कतंब्य ते निष्ठेने केल्यानेच 
विद्यापीठाची खरी सेवा होइल व आपली हि प्रतिष्ठा 
राह्वीळ, ही गोष्ट विसरू नये. पदाधिकार ही गोण 
बाब आहे. स्वाभिमाना्शी व आपल्या मुख्य 
कार्याशी, सुसंगत अशीं असतील तेव्हांच अधिकार- 
स्थान स्वीकारावी, परंतु त्यांचा हव्यास घरून आपलें 
स्वातंत्र्य व आपला स्वाभिमान यांस धक्का लावूं नये. 
प्राथ्यापकवगीपे ४. अनेकांच्या मतास विद्यापीठा- 
च्या व्यवहारांत योग्य तो मान दिळा जात 
नाहीं; सहकारी म्हणून नव्हें तर नोकर म्हणून 
त्यांच्याकडे पदह्वाण्याची प्रत्रत्ति आहि; त्यांचा अनुभव 
व शिक्षणाची कळक्रळ ही लक्षांत न घेतां नयशिक्या 
विद्यार्थ्यी प्रमाणें त्यांना शाहाणे करण्याचा प्रयत्न 
विद्यापीठाकडून होतो, असें वाटण्यास जागा आहे. 
पुण्यांतच * युनिव्हर्तिटी टीचर्स असोशिएशन ' ही 
संस्था स्थापन झाली असून पुण्यांतीळ सुमारे १०० 


प्राध्यापक तिचे समासद आहेत. त्यांतील पुष्कळांची 
अशीच भावना आहे, असें त्यांच्या आतांपर्यंत 
झालेल्या विचारविनिमयावरून वाटते. विद्यांपीठांतील 
अध्यापन वगेरे गोष्टींचा समन्वय (९००"त11७071 ) 
ज्या शिक्षकांनी प्रायः अमलांत आणावयाचा आहे, 
त्यांच्या मताप्त मान न दिल्यास त्यांचें पूर्ण सहकार्य 
मिळणार नाहीं व यश येणार नाहीं, हें विचयापीठा ची 
व्यवस्थापक-मंडळें पुरेसे लक्षांत घेतात, असे दिसत 
नाहीं, विद्यापीठांत याबाबत योग्य तो दहृरिकोन 
प्रभावी होण्याकरितां शिक्षक काय कह दाकतील, 
यांचें बर दिग्दर्शन केळें आहेच. दोन्हाह पक्षांकडून 
प्रयत्न झाल्यास विद्यापीठाचे कार्य वाढीस लागेल, 
यांत संशय नाही. 


याच मुद्दयावरून दुसऱ्या एक-दोन गोष्टी 
उच्तात, त्यांची थोडी चर्चा करणे अवश्य आहे. 
शिक्षक व शिक्षकेतर अते दोन प्रकारचे सभासद 
विद्यापीठाच्या मंडळांतून आहेत. त्यांचे दृष्टिकोन 
कांही वेळां भिन्न असतात. व विद्यापीठ ही 
शिक्षणसंस्था असल्यामुळें शिक्षक-समासदांचे मत 
साहजिकच आधेक वेळां स्वीकार्य ठरते. दर वेळेळा 
शिक्षक सभासदाचेच मत बरोबर अक्तेळ, अशी 
ग्वाही कोणीच देऊं शाक्रणार नाहीं, ह स्पष्टच आहे. 
तरी पग्र, शेक्षणिक बाबतीतील निर्णय शिक्षक 
सभासदांच्या मताप्रमाणे झाळे तर त्याचा अथ 
जिद्यापीठांतील सत्तेची भिरासदारी (1110101019) 
त्यांनी मिळावली आहे, असा जो 
विच्यार्गीढीय सभासदांचा आहें, 
असत म्हटलें पाहिजे, विच्याप्रीठाच्या व्यावहारिक 
अंगाबद्दळ शिक्षकेतर सभासदांच्या मतास इतर 
सभासदांइतकाच-थोडा आधिकही--मान असावा 
हे जितके खरें, तितकेच शेक्षागेक प्रश्न ब संघटन 
याबद्दल त्यांच्या मतास प्रायः शिक्षकसभासदांच्या 
मतांइतकें महत्व नसणें साहजिक ब योग्यच आहे. 
याभाघत विद्यापीठाच्या अधिकारी वर्गाकडून 
निश्चित तत्वनिष्ठ अश्या मार्गदर्शनाची आवरपकता 
आहे. ज्या बाबतींत अश्या शिक्षकेतर सभासदांच्या 
मतास विशेष महत्त्व देऊं नये, त्यावाबत ते दिलें जात 
व जेथे त्याचा आधेक उपयोग करून घेतां येईल 
तेथे तो घेतला जात नाहीं, असा अनुभव आहे. 


समज कांही 
तो गेरसम्रज आहे, 


१. 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


पुर्ण दिय्यापीटाचीं 


५ कोटी 'ब्या लभांच्या वेळीं यार्‍चा प्रत्यय येतो. हिशेव- 
समितीचे आधिकार काय असावे, “बो. यू. टी. वर 
कोटी चे कांही शिक्षकेतर सभासद असांबे कौ 
नाहीं, माध्यम काय असावें, शिक्षकांचा दर्जा काय 
असावा, यांब्रदळ ' कोटी स कांही निर्णेव सुर्चावितां 
येतात का नाहीं, यावद्दळ जो विचारबिनिमरय 
: छोटा च्या सभांमधून झाला, त्यावरून 'कोटा'च्या 
सभासदांस धड एकहि हक्क नाही. व म्हटळें तर 
सगळे आहेत, अशी अवस्था दितते. या ब इतर 
कां्ही बाबतींत विद्यायीठाचा कायदा कांहीं अंशी 
असमाधानकारक आहे. पण त्याची अजावणीही 
अयोजनापूईक ( 1191111291'0 ) होत आहे, अदे 
वाटते. कारण कायदा कपाहि, असला तरी योग्य 
संकेतां-( ९017७17111015 )-नी त्यांतील दोष 
काढतां येतात वब उलट चांगल्या कायद्याचाही 
विपरीत उपयोग होऊं शकतो ! * कोटी तीळ 
सभातदांथे ठराव व्यवत्थायक-मंडळास नापसंत 
असले कीं अनेक वेळां ' पॉइंट्स ऑफ आडर ) उप- 
स्थित कडून त्यांचे खंडन होतें, हे लक्षांत घेतल्यात 
वररीळ परिस्थिति कोणासहि पटेल. 
आतांपर्यंत केळेल्या विवेचनावरून असा निष्कषे 
निघतो की, या विद्यापीठाची थाग्य प्रगात 
व्हावयाची असेल तर, कार्यकत्यांनी खालील गोष्टी 
अधिक्र जागखरूकपर्गे लक्षांत ठेवावया हृब्यात 
प्रत्यक्ष रचनात्मक कार्य करणें जितक सहृत्त्वाचे, 
तितक्केंच अनावश्यक, विवाद्य उपयुक्‍ततेचीं व गण 
कार्म अंगावर न वे हि महत्वाचे आहे. विद्या” 
पीठाच्या पहिल्या कांदीं वर्षात कार्याच्या विस्त!रपेक्षा 
त्याच्या गुणा-( तृप॥]15)-वर अधिक लक्ष दळ गोल 
पाहिजे. ठिद्यार्थी व प्राध्यायकवर्ग यांच्यामध्य अध्ययन, 
अध्यापन व संद्यांधन यांब्रद्दळ योग्य निष्ठा उत्पन 
होईळ, अर्से वातावरण निमाण केळं पाहजे, पुण्यात 


व महाराष्ट्रांत घडळला शिक्षणाचा इता मनात 


बाळगून अत्तित्वांत असलेल्या संत्या ब त्यांची 


वाढ मिद्यावीठास विरोधी नसून उपयुक्त आहे 
त्यास जिवंत व प्रगतिपर ठेवण्यानेच विद्यापीठास 
सद्रेप्रकारची मदत सतत भिळल व जाम येईल, अशी 
काळजी घेतली पाहिजे, माध्यमाचा मन, वगातील 


विद्याथ्यीची संख्या, मार्गदर्शनाखाली स्वाध्याय 
(7 एां0915)-असले मूज्भूत प्रश्न सोडविणे 
लांबणीवर टाकतां कामा नवे. सर्वोगीण क्षास्त्रीय 
ज्ञानाची उपासना व संशोधन यांतच विद्यापीठाचे 
साफल्य आहे, हें लक्षांत ठेविळें पाहिजे, उच ध्येय- 
वादित्व म्हणजे पुढचे पाऊळ नीट योग्य दिशेनें 
टाकर्णे, दूरच्या अंधुक ताऱ्याबद्दल वाटाघाटी करणे 
नेव्हे; हे जाणून विनयाने पण आत्मविश्वासाने, 
गाजावाजा न करितां, जनमताच्या हेळकाव्यानरोजर 
हेलकावे न घेतां कार्य करणें, यांतच आपलें क्तब्य व 
विद्यापीठाचे कल्याण आहे, हँ ध्यानांत बाळगले 
पाहिजे, 
पुणं येथीळ एका घटकरमदाविच्यालयांतील 

आजन्म सेवक व प्राध्यापक, पुणें विद्यांपीठाचें 

कोट? व “* अँकेडेसिक कोन्सिळ ? यांचा सभासद 
व आज अनेक वर्ये, इतर अनेक. सुशिक्षित महा- 
राष्ट्रीय़ांप्रमार्ग, या. विद्यापीठाच्या स्थापनेची व 
ञातां त्याच्या प्रगतीची मनापासून इच्छा करणारी 
एक व्य़ाक्ति म्हणून मी वरील लेख लिहिला आहे. 
६ पुण विद्यापीठाचा कायदा ? विधिमंडळासमोर 
असतां त्यामह्दळ कांडी सूचना करगारे लेख मीं 
“ज्ञानप्रकाशां त लिंहिळे हेते. परंतु तेळ्शांवासून अतां- 
पधत फक्त एक अपवाद सोडल्यास कधीहि विद्या- 
पीठाच्या कायौबद्दळ प्रसिद्धीकरतां असा लेख 
डिहिळा नादी. हेतु अता की, विद्यापीठाची पहिली 
वर्षे साहजिकच संक्रमगावस्थेची अलणार; तेऱ्हां 
त्यांतील कार्याबद्दळ सावजनिक चर्चा इष्ट नव्हे. एक 
अपयाद उल्लोखिळा तो “ सण्डे न्यूज ? या वतमान- 
पत्रांत पुण्याच्या घटकमहाविद्यालयांतीलळ आजीव 
सेवकाबर निष्कारण. शिंतोडे उडविणारा एक लेख 

सिद्ध झाला, त्यास लाविस्तर उत्तर त्याच उत्त- 
पत्रांव दिळें. परंतु अलीकडे कांहीं दिवस विद्या- 
पीठाच्या कायीवद्दळ साधक्रवाधक चर्चा अनेक 
ठिकाणीं जबाबदार व्यक्तीकडून दहात आहे, त्या 
चर्चेत आपल्या अनुमत्राने आपणांस सुचत असलेले 
विचार मांडावे, या हेतूनं वरील विवेचन केळे आहे. 
विद्यापीठाच्या प्रगतीत अल्मस्बल्म मदत व्हावी हा 
एकच वरील वितधरेचनाचा हेतु आहे. 


हया डायच ची 


४५९ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


*. 9) छावे | (य श्‍यडा 0! ०९0) तलाळ05 “00 ४ 01 नीला हात] 
5ट0]8'5 णगोठांपीयय ण 1९55 हायत 1100011) प्ठाल. शा ९९ 0111101) 
॥९त 0 10 13 ति ०६ ७पी तागा, ०(॥ उण ठा! 1! 
धात उटी ळा'ड, तयाते 1000चेर ४९॥/05 (01... (| ८ त. "साट या] ७पवा स्त 
(0 1९ ठाठ्पपत, ॥॥९ 1 एस ए०पात 501] एला, 


(१०11९०1०७1) 


1115 ॥.०९1)॥॥०७१ 1५ (७९101 


गेल्या कांही वघोत हिंदुस्थानांत अनेक नवी. बिद्यापीठाचे मुख्य कार्य कोणते यगेरळ झा 
विद्यापीठे स्थापन झालीं व अजूनहि घराच रा तास्यिक मतभेर्‌ फारसा दिसत नाही. विश्वविद्यालयाने- 
तमव आहे. हिंडुस्थानासारख्या मोठ्या देशाळा च स्वत: शिक्षण देण्याची व संशोधनाची सोय 
विद्यापीठे फार कमी होतीं व त्यांच्या संख्येत वाढ हे तत्त्व छवीनाच मान्य वावावी क कुल 
दाणे, हें केव्हांही जरूर होतेच, पग नवीन विद्या- विद्यापीठानेंच शिक्षण द्यावे, अहे मत व्यक्त करणा 
पीठांचे कार्य सुरू झालेलें पाडून जो महत्त्वाचा प्रश्न लोक पुष्कळदा मिद्यापीठाच्या इमारतीवरच ता 
रळ कवी ल्क: तळ" तिद्यपीदाती दताना आढळतात, शिक्षणावर नव्हे याधीठा 
या वाढल्याने आपल्या देशातील बिद्यापाडातील न जर कोलिजांच ह 
शिक्षणाचा दजी वाढेळ काय ? जुनी विद्यापीठे वाशिप्ट्यपूर्ग असें ग ियाजच यल 
तरी क ५ य हाणार नसेळ 
९ उदा० सुपश, मद्रास, कल्कतता वगरे-विशेबतः तर, विद्यापीठाने शिक्षण द्यावे, अले म्हगण्याचें 
मुंबई ) उमाधाकारक नाहीत, ही तक्रार फार जुनी प्रयोजन काय सध्यां तरी विद्यापीठाने दिलेठे 
आहि. मुंबईलारले विद्यापीठ हें केवळ परीक्षा शिक्षण म्हगजे विद्यापीठाच्या इमारतींत दि. 
ेणारें ब॒ पदव्या देणारे यंत्र आहे असेहि बहुतेकांचे शिक्षण, एदढाच अथर बहुवेकांना माल्य झालेल 
मत आहे तेव्हां नव्या विद्यापीठांनी, विशेषतः दघतो. पग्र शिक्षणाचा दर्जा ळक, 
स्वातंज््योततर स्थापन झालेल्या बिद्यारपाठांनी, जुन्या नवीन इमारतींचा उपयोग विशेष होण दी 
विद्यामीठांतीळ दोष टाळण्याचा प्रयत्न कळा आहे. शिवाब विद्यावीठ म्हणजे एकादी इमारत किंवा अनेक 
का, ब कळा असल्यास त सफल झाळेळा अजून इमारती नव्हेत, किंवा केवळ विद्यापीठाचे अधिकारी 
कां दिवत नाही, याचा येथे थोडक्यांत विचार व विद्यापीठाने नेमडेळे शिक्षका नव्हेत. विद्यापीठ 
करू. जुनी विद्यापीठे असमाधानकारक एवढें व काठिजे ( किंधा इतर संळय़ संथा अ ही. अगद 
ठरले; प नवीन निवणारी विद्यापीठे चांगळीं कशीं संपतंत्र असू शकतात अशी आपली कल्पना होण्याला 
होत!ल, हे अजून ठरावयाचे आहे. कारण मुबईसारखं विद्यापीठ, एके काळी शिकारपर- 
वी 


प 


म 


1 ' ऱश्काला एल ४ डिगाल्ट 0॥तठा. (1. 46, ) 


४६ 
अनक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
ऱ राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


बिद्यापीठविषयक कांही विचार 


व श्> 6. ति 4. "४ 


केराचीपासून सोलापूर-विजापूरपर्यत सवे 
मुंबईला जोडलेली असल्यानें विद्यापीठ म्हणज 
मुंबईतील इमारत असे ठरले, वतं कांही अंश 
खरेंहि होते ! पण लहान विद्याथीठे निमाण 
झाल्यावर अला भेद करणें चूक आहे. विच्या 
मयी खरी कल्पना म्हणज विद्यार्थी व शिक्षक 
एकत्र येऊन अध्ययनाची, अध्यापनाची, व संशो 
धनाची निर्माण झालेली एक अव्याहत परंपरा. अज्ली 
परंपरा निर्माण होण्यास व गुझुलिण्यांना परस्परां- 
पासून जास्तींत जास्त फायदा होण्यास सवीनी रोकय 
तर एकाच ठिकाणी रहावें हे अर्थातच बोग्य. 
म्हणूनच वसतिग्हयुक्त विद्यापीठा-( 1१९३ तेल1 (11) 
एगए९'51(9/) चें महत्त्व, पण अज्शा विद्यापीठांत 
सुद्धां, कलिजांचें स्वतंत्र अस्तित्व, महत्त्व ब त्यांची 
संव जुनी परंपरा ब वेशिष्ट्ये कायम ठेवून, शिक्षण 
देतां येतं, हे इंग्टंडमधील कांहीं विद्यापीठांचा इतिहास 
पाहिल्यास दिसून थेत. 


-फै 
ज्र 


नवीन विद्यापीठांजवळ विशेष पेसा नसल्यानें 
विद्यांपीठांकरितां त्वतंत्र वताहती निर्माण करणें शाक्य 
नाही, शिवाय अक्या तऱ्हेचे 1१रत्यााचो 
विद्यापीठ निसमीण करावयाचे ठरल्यास येश्राळ 
विद्याथ्वांची संख्या मर्यादित पाहिजे व ब्राहेरील 
कालेज जोडून घेऊन परीक्षा घेण्याचा उद्योग त्या 
विद्यापीठानं करतां कामा नये, ज्या विद्यापीठांत 
अनेक जुनीं कॉलेज अंतभूत होतात, तेथें तर नवीन 
बसाहत स्थापन करणें हे अतिशय कठीण काग 
आहे. कारण त्यामुळ जरी थोडेसे फायदे होतील असं 
मानळे तरी, पेश्लाचा किच्चार केल्यास व जुन्या 
केलिजांच्या परंपरा व ऐतिहासिक महत्त्व लक्षांत 
घेतल्यास, नवीन वसाहत स्थापन न करणेंच इष्ट असें 
बहुतेकांचे मत होईल, व नवीन इमारती बांधण्या- 
इतका पैसा नसळा तरी विद्यापीठांचे फार अडेल, अरे 
वाटत नाही, पण जर शिक्षणाबद्दल नवीन दृष्टिकोन 
नसेल तर मात्र सर्वच अडेल, व नवीन असें कांडी 
होणार नाहीं. विद्यापीठाने थोडेसे लह पगाराचे 
शिक्षक नेमळे तरी शिक्षणांत एकदस सुधारण! 
होणार नाहीं, बहुतेक नवीन निघालेल्या विद्यापीठां- 
तून विद्यापीठाने नेमलेले कांही. प्राथ्यापभ. 
असून सामान्यतः सर्ब काम पूर्वीच्याच पद्धतीन 


इ७ 


| अनुक्रमणिका | 


जं व 


जांतील गरीब शिक्षकांकड्टून करून घेण्यांत येतें 
पथीत्‌ अपरिह्वाये आहे. शिवाय, जर शिक्षणाच्या 
पद्धतींत मुळींच बदळ करावयाचा नसेल तर 
खरोखरच लायक शिक्षक नेसल्यावर ते विद्यापीठाच्या 
कोळेजच्या इमारतींत 
शिकवतात, विद्यापीठाच्या हुकुमाने शिकवतात 
फळिजच्या, इययादि सव प्रश्न निरईक आहित 
जा सुधारणे, ब आपल्या बिद्या- 
र॒पडणारे व्व्यार्थी सुवस्कृत व 
स्वतंत्न बुद्धीच बनवि्शगे याकरितां प्रत्येक 
स्थळकालपरत्वे नवीन नवीन मार्ग 
शोधून काढले पाहिजेत, व झुलक गोष्टींना महत्त्व 
देतां शिक्षणाच्या मुख्य मु द 
पाहिजे. 
मुंबई, कलकत्ता वगैर 
बरेच साम्य झाहे. नवीन 


केत्रिज ) हें आपलें ध्यव असल्याचे कांही जबाबदार 
टोक सांगतात. ते ध्येय प्राप्त होण्याच्या मागीत 
कितो अडचणी झाहेत, हे स्पप्टरपग समजून घेतल्यास 
ते ध्यय असाध्य आहे असे समजून बेईल. आक्सात्रिज 
येथील जुन्या परंपरेखी भव्य कॉलेजे, जगांतील 
ञंतसमृद्ध अक्षी ग्रंथाल तेथील सुप्रसिद्ध 
। टयुटोरियळ सिल्टिम्‌ , विद्यार्थी व शिक्षक यांचे 
परस्पर संधरघ, तेथीळ सामुदाधिक जीबन व एकंदर 
वातावरण>-या वब इतर गोष्टी सवानाच आदश 
वाटतात. पण यांपेक्ती कोणत्या गोष्टी आपणांस एक- 
दम निर्माण करतां थेतील ! ग्रंथालये निर्माण करणे 
कारसें कठिण नाहीं. फक्त पैसा पाहिजे. पण दुर्देवाने 
ग्रंथाळयांवर पुरेसा खर्चे करण्यास कोणासच सवड 
नाहीं. इतर सर्व गोष्टी केवळ पेशावर अवलंबून 
नाहींत. ऑक्सत्रिज निमीण करण्याच्या मा्गीतील 
मुख्य अडचण म्हणज आपलें दारिद्य, अर्थ पुष्कळांना 
वाटते. हौ अडचण अर्थातच फार मोठी आहे. पण 
इतरहि अनेक अडचणी आहेच. आक्सूफडला 
एकादे कालेज स्थापन करण्याससुद्धां कोल्यवधि रुपवे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नक्भारत 


छागतात. नुकतेच तेथे एका नवीन कॉळेजकरितां 
एका फ्रेंच र्स्थाने १२५ लाख पोंड दिले तरीत्या 
कालजळा अजून सुरवात झाडी नाहीं ! विद्या- 
पीठाचा दोनतृतीयांदा खर्चे सरकार करीत असून व 
मोठमोठ्या देणग्या असूनही आक्सफडसारख्या 
विद्यापीठांचे  शिक्षणाविषयक प्रश्न एकदम सुटत 
नाहीत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर विद्याथ्यरोची संख्या 
थोडी वाढल्याबरोबर इतर विद्यापीठांप्रमाणें ऑक्स- 
त्रिज्‌ येथेंहि शिक्षणाच्या एकंदर दजजांबद्दळ काळजी 
सुरूं झाली. तात्पर्य, केवळ पेक्याने सब प्रश्न सुटणार 
नाहीत, ि ह 
एक महत्त्वाचा मुद्दा पुष्कळदां विसरला जातो 

तो हा कीं, इंग्लंडमध्ये सरकार पेसा खर्च करीत 
असूनहि, ब अमेरेकेंत पेक्षा पाण्याइतका विपुल 
असूनहि ऑक्सित्रिजूचे अनुकरण करण्याचा फारसा 
कोणी प्रयत्न करीत नाही, असे कां? अमेरिकेंत 
प्रथभ विद्यापीठे निधाली तेव्हां अथातच, 
मधील दोन विद्यापीठे द्याच आदश होता. पण 
हारद्डसारख्या जुन्या विद्यापीठानेंदी तो जुना 
आदर्श आतां सोडला असूच नेवे मार्ग शोधून 
काढले आहेत. इंग्लंडची परंपरा इतर देशांत निर्माण 
होणं कठिण आहे. याला मुख्य कारण म्हणजे 
विद्यापीठांतील शिक्षण हे फक्त थोड्या लळोकां- 
करितांच आहे, हे इंग्टंडमध्ये कित्येक दतक सान्य 
झालेलं तत्त्व हें होय. उळट ज्याला जमेल त्यानें 
पदवी कांहदीहि कशन व्यावी हं तत्त्व हवर कांटी 
देशांत अनुसरले जाते, याला सामाजिक, आर्थिक 
राजकीय वगेरे अनेक कारणें आहित, हें मान्य केलें 
पाहिजे, पण जोपयत ती कारगे दूर होत नाहींत 
॥पथत कठडा क्सात्रज ।नम!ण हाणार नाहीं 
आऑक्सकफडे अगर केंब्रिज येथ कित्येक दातके फारच 
थोड्या लोकांना प्रबेश असे ब ज्याला प्रबेशा मिळत 
असे तो अतिदाय भाग्यवान समजळा जाई, आतांहि 
जरी विद्याथ्यीची संख्या थोडीद्यी वाढली असली 
तरी ग्रेट ब्रिटनसधीळ मुळाला किंबा मुलीला प्रनेश 
मिळणे सोपे नाही, प्रवेश मिळण्यास विद्यार्थी 
अतिहाय बुद्धिमान तरी पाहिओे किंवा खानदानी 
घराण्यांतील अगर खानदानी शाळेतील तरी पाहिजे, 


टग्लंड- 


री. 


| अनुक्रमणिका 


इंग्लंडच्या त्रहुजनसमाजाळा अश्या रीतीने केळेळी 
निवड अयोग्य वाटत नाही. या पद्धतीने जरी थोडे 
सामान्य ळोक या विद्यापीठांत प्रबेद्षा मिळवतात हें 
खरं असळ, तरी बहुतेक विद्यार्थी केवळ बोद्धिक 
कसोटी लावूनच घेतले जातात. म्हणून'च हिंदुस्थानां- 
तीळ एकाद्या हुषार विद्याथ्यीळा प्रवेश जितक्या 
ळढवकर मिळेळ, तितका खुद्द आऑक्सफड किंबा 
वम्रजूमधीळ सामान्य विद्याथ्यीला मिळणार नाहीं, 
हे वतरता कासा नथ. तेव्हा आकतात्रिजञ म्हणजे 
थोड्या ब निवड करून घेतलेल्या विद्याथ्यीना अत्यंत 
महाग अस शिक्षण देणार्‌ विद्यापीठ, विद्याथी पारखून 
घेतळेळे असल्यानें व जगांतीळ प्रासतेद्ध वेद्वान्‌ 
लोकांना, वाटेल तिंतका पेता खर्च करून व सर्व 
सायी करून देऊन, शिक्षण देण्याकरितां नेमल्यानें 
आकस त्रजूचा दर्जा खाली जाण्याची भीति नाही. हें 
सम खर असूनाहे आतां पुष्कळ विचारी लोक 
आकलाव्रजूष अनुकरण कड नये---निदान सर्व 
बात्रतत तरी---भर्स मत प्रतिपादूं लागळे आहेत. 
आपल्याकड|ल विद्यापीठांजबळ सर्वे साधनांची 
अलुकूटता नसल्यानं जगांतील ( किंबहुना आपल्या 
देशांतील्सुद्धा ) उत्कृष्ट संशोधक अगर अध्यापक 
एकत्न यण काठेण, नवीन विद्यापीठांधिषर्यी तर 
बाळावयालचच नको, त्याचप्रमार्ग कोणत्याद्द कारणाने 
का होडूना, पण आज तरी, ज्याला इच्छा आहे 
त्याळा विद्यावीठारचे शिक्षण द्यावे अर्वे लोकमत 
आहे. पदवीला असलेलें महत्त्व ब इतर शिक्षण 
खस्थाचा अभाव यांमुळे जर विद्यापीठांतील 
नचाथ्याचा सख्या दर वर्षा वाढत गेळी तर नवीन 
वद्यावीट काढूनहि विशेष उपयोग नाहीं व तां 
आक्रुश्रजू सारखी करण्याची माषा हास्यापद आहे! 
खुद्द इंग्ढेडमध्येंसुद्धा रेडत्रिक ( म्हणचे इंग्लंडमधील 
आहु नक विद्यापीठ-मचेस्टर,ळीडूस्‌ वगेरे प्रकारची) 
युानव्हातटा जास्त जास्त पसंत पट्टे लागळीं आहे 
याव€ून आपग बोध घेतळा पाहिज, आपल्या 
देशांतीळ परिल्यिति पाहून कोगताहि एक आदी 
पम्माण भानतां कामा नथे. आपल्या देशांतील 
विद्यापीठांत ऑक्सूज्रिज्‌ येथील वातावरण व रेडप्रिक- 
मधील द्विक्षणपद्धति यांची योग्य सांगड घातल्यास 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


विद्यापीठविषयक कांही विचार 


नराच्च फायदा होईल असें वाटते." विद्यापीठाचे 
मुख्य कार्य म्हणजे शिक्षण आणि संशोधन. या 
दोन्ही नान्नतींत कोणत्या तुधारणा विशेष खर्च न 
करतां करणें शक्‍य आहे, तें पाहूं. 

ज्या शिक्षणसंत्थेंत संशोधन होत नाहीं, त्या 
: विद्यापीठ ? म्हणूच नये, असें पुष्कळ 
नांचें मत आहे. या दृष्टीनें पाहिल्यास, आपल्या- 
विद्यापीठे याविषयी फारच उदासीन 
त, असें दिसते. ही गोष्ट राधाकृष्णन्‌ कमिशन- 
च्या रिपोर्टात स्पष्टपणें मांडडी आहे. संशोधनाची 
परंपरा निर्मीण होण्यास पुरसा पैसा व वेळ हवा; व 
योग्य वातावरण हवें. पैशाशिवाय संश्योधन होते हा 
भ्रम आपण आतां टाकला पाहिजे, तेव्हां ' गरीव ? 
विद्यापीठाकट्ून संशोधनाची अपेक्षाच करूं नये, 
अर्थात्‌ कोणत्या विषयांत संशोधन करावयाचें आहे 
यावर बरेंच अवलंबून आदे हें खरें. पण पैसा नसल्यास 
प्रत्यक्ष खतःच्या भाषघेत्रद्ेळ किंवा वाड्याबद्दल 
सुद्धां संशोधन नीट होणार नार्ही, याचा प्रत्वक्ष 
पुरावा आज इंग्लंडमध्ये सांपडेल, सध्यां इंग्लिश 
वाड्ययांतीळ संशोधन इंग्लंडपेक्षां अमेरिकेंत जास्त 
प्रमाणावर आहे व याचें मुख्य कारण इंग्लंड 
असेरिकेच्या मानानें गरीब आहे हें होय, हे मत एका 
प्रख्यात प्राथ्यापकार्चे आहे. जुनी इंग्लिश हस्त- 
लिशितें, दुर्मिळ पुस्तकें, वगेरे सब साधनें कोट्यवाधि 
डॉलर खचून अमेरिका विकत घेते, व इंग्लिश 
लोकांना ती पाहण्यात अमेरिकेस जाण्याची पाळी 
येते ! यावरून पैश्याचे महत्त्व वाळ्मार्यीन संश्रोघनांत- 
हि किती आहे हें दिसून भेईल, शाल्न्राविषयी तर 
भोलावयासःचं नको. तेव्हां “* संशोधन ” थोडेफार 
री असावे, असें नवीन विद्यापीठांना वाटल्यास 
त्यांनीं आपली कुवत ओळखून एकाद्या विषयावरच 
पेसा केंद्रित करावा, अनेक विषयांचे नुसते प्राध्यापक 
नेमून फायदा होणार नाहीं, प्रत्येक विद्यापीठाने 
प्रत्येक विषय शिकवाव! किंवा त्यांतील संशोधनाची 


2१] 


“१ उ)? टि 
/ 0, छा] &/, 
8 ज़ 

शि! 


४] 
स्ट 
ट्र 


उर मार्मिकपणे केली आहे. 


टि 


न« भा. ७ ४९ 


सोय ( नांवापुरती ! ) करावी, ही कल्पनाच सुळी 
बरोचर नाही. एक-दोन विषयांवरच लक्ष केंद्रित 
ह्‌ 


च १-९. 


केल्यात पुष्कळच फायदा होईल, हे उघड झाहे. 

शिवाय पेक्शापेक्षांही अत्यंत महत्त्वाच्या अद्या 
एका गोष्टींचा आपल्या विद्यापीठांत अभाव दिसून 
येतो. ती गोष्ट म्हणजे स्वातंत्र्य, विशेषतः संशोधन 
करणाऱ्या ( अगर ज्यांच्या हातून तें व्हावें असे 
वाटते अक्या ) शिक्षकांस ब विद्यार्थ्यांस भरपूर 
स्वातंत्रय पाहिजे, ' शिस्त! या नांवाखाली 
विद्यापीठाची “ शाळा > बनवण्याकडे आवली प्रवृत्ति 
आहे. अजून आपणांस स्वातंव्याचे फायदेच माहीत 
नाहींत त्याला आपला नाइलाज आहे ! स्वतंत्र 
विचार शिस्तीच्या नांवाखाली दडपून टाकणें व 
सवाना एकाच चाकोरीतून जावयास भाग पाडणे 
हा वास्तावेक गुन्हा मानावयास पाहिजे. स्वतेत्र 
वु वापरण्यास परवानगीच न दिल्यास कोणासही 
उत्साह वाटणे अगर स्फूर्ति येणें मानसशास्त्रदृष्ट्या 
अदाक्य आहे. विद्यापीठांत (व कलिजांत ) शाळेच 
वातावरण जाणूनबुजून निर्माण केल्याने सवीत जास्त 
तोटा बुद्धिमान लोकांचा होईल. कारण एका 
सुप्रासेद्द कमीने म्हटल्याप्रमाणे “' 01122 15 
१))३लपाशेर्‍ ० तळाला पील छा०शीठ 
11९ता०्ढाशांए ! या शालेय वातावरणावरदी 
: रेडूजेक युनिव्हर्सिटी ? या पुस्तकांत फारच उत्तन 
टाका आहे. व ती इंग्लंडमधील नर्वान ( रेडब्रिक ) 
ठिद्यापीठावर आहे हं लक्षांत घेतलें म्हणजे आपल्या- 
कडील विद्यापीठांबर किती कडक टीका करावयास 
पाहिजे हे उघड होईल, या नवीन विद्यापीठांतून 
ऑक्सुफड-केत्रिजूचें स्वातंत्र्य नाहीं. म्हणून छेखक 
म्हणतो $ 

* ] १९81111) घटा छा'2 द (0 0९ 
11113100 09 ९ इपणटाशीलाछ] 8णा च्याय 
७७7९९) 11९ 1100९0) एग ए९' 8 
॥॥९ 8९टखा ततच्या ७ 5०01001 ७॥॥1०1 1९05 ०0 


2 ' ॥ल्वेणाल एणांएश'डा३/ या पुस्तकांत लेखकाने आक्सत्रेज्‌ व रेडब्रिक यांची तुलना 


३ पहा : शण 0 [९ [110एसञ 1'तपल्या्ला (0111188107 2 ]0* 181 शॉट, 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


1, फक्यायययाटर ठा पलाश 1 [९ 
प1५€९05105 05.85 (11९७ तात छा. 50100], 
९५४ छा'€ ७ (0 (11100 ठा ]ललापा'९- 
7'00118 8३ ९]83538-1'00108, ०७ ]€ल[पा'€5 ६5 
ढठा8886९8, 0 1016058015 ६10 ]16०[पा'९'5 ६8 
1९8९1९5 810 0! ॥॥९ ४ 1०९-()1911001]01 
83 8 रागात ठे 5ण)९"-पपरत)1 घड टा, 
]'००_ लीला पातहाठाघितपछ९5 ०० 
ऐ0॥0"0पश (10 छा'ढच्ाटा' ॥"७ 0 एला 
००पा'5९ १४110१ 3181९00117 ॥॥॥8॥ (1९12 
13 11018 11 1. [1811] (118. 7४ 
( लेखकाच्या म्हणण्याचा आदाय असा : 
पोठ आणि दुय्यम शाळा यांमध्ये जे वरवरचे 
साह्य दिसते त्यामुळे. विद्यापीठांत येणाऱ्या 
विद्याथ्यांची दिशाभूल होगें शक्‍य होते. पूर्वी शाळे- 
प्रमाणेच पार्यी वा सायकलवर येऊन विद्यार्पाठांत 
हजर राहतांना, त्यांची अर्श!च समजूत राहण्याचा 
संभव असतो कीं, विद्यापीठांतील व्याख्यानग्रहे म्हणजे 
शाळेच्या खोल्याच, प्राध्यापक म्हणजे शाळांतील 
शिक्षकच आणि कुल्युरु म्हणजे एक बडे हेडमास्तरच ! 
यापेक्षां विद्यापीठांत कांही जास्त असते अक्षी शंकाहि 
न येतां विद्यार्थी आपला विद्यापीठीय अभ्यास- 
क्रमांतीळ पुष्कळसा भाग पुरा करीत असतात ! ?) 
ठेखक ही धोक्याची सूचना देतांना ' विद्यापीठ व 
शाळा यांमधील सादृव्य वरवरचे ( &ा९ाटाछ] 
811111911[5/) आहे ' असें म्हणतो, हें लक्षांत 
घेतळें पाहिजे. म्हणजे । रेडब्रिक ? मध्ये सुद्धां 
खऱ्या विद्यापीठाचे बातावरण अतत, पण ते चटकन्‌ 
कळून येत नाहीं, आपल्याकडील बहुतेक विद्यांपीठां- 
दळ लिहितांना " वरवरचे ( डपशावीटांच] ) 
हा शब्द गाळळाच पाहिजे ! 

बरी मुद्द्याचे महत्त्व पुष्कळांना पटणार नाही 
हें उघड आहे. सर्व शिक्षण, विद्यापीठांतील सुद्धां, 
छडीच्या जोरावर करावे, असेंही मत असणारे 
लोक असू शकतील, परंतु शिस्त लावण्याची वरचे- 


* विद्या- 


वर पाळी येणें, हें कोतुकास्पद आहे, असें मात्र 
कोणाचे मत असेल, असें वाटत नाही. आपल्या 
वद्यापीटांतून, प्रथम वाटेल ते विद्यार्थी ब्याबयाचे 
द मागाहून शिस्तीचे स्तोम माजवून 
स्वातऊ्य मिळू द्यावयाचें नाही, हा 
चाळू आह 


णाला 
प्रकार सबलत्ल 
परदज्ञांत कित्येक विश्वाविद्याळबांतून 
हर वगात केव्हांही घेत नाहीत. व वाटेल त्या 
व्यास्यानास विद्यार्थ्यांत बसण्याची मुभा असते, 
यामुळे काणारही नुकसान होते, असें निदान 
परद्शात तरी मत नाही, हजेरीची अट काहून 
टाकल्यास विद्यार्थ्यावर जबाउदारी येते र 
नट ओळखतो.* कोंणावरहि 

ण्याचा तयारी नसणे, र अविश्वासा 
वद्यासा ब शिक्षक यांवर जास्त 
कार्‍्यांना टेवला तर [शिक्षण 


ठो 
जनात्रदारी 
पे निद्रा 
विश्वास अधि- 
र्‍चादजा खास सुधारेल 
पग वर सागतळेळी । शाळेय केल्यना इतक्ती व्ढ 
हात चाढटी आहे को, नर्वांन विद्यापीठांत 
महत्वाची सुधारणा म्हणजे प्रत्येक तासाला हजे 
पूवा सामान्यत: दिवसांतून एकदांच हजेरी अते ! 
अद्या रीतीनं विद्यापीठ चालवले तरच ते चालेल 
ऱ्प पुष्कळ लडाकार्‍ची समज़त आहे. वार ॥ वक 
नेवान विद्यापीठांनी नवीन प्रयोग कां करून पाहू 
नये ! केवळ पूर्वीपेक्षां तासार्‍वा संख्या वाढविल्या" 
उद्धाचा फायदा शोतो, हे माने चूक आहे, समजा 
उ ।वेद्यापीठ एक पुस्तक शिकवण्याकारेता 
आठवड्यास दोन तास देत अते त्याऐवजी आतां 
आडउवड्याला चार तास दिले ! यामुळ शिक्षणाचा 
दजा कितपत वाढेळ? टाइमटबलमधीळ तात 
वाढादणे व शिक्षकांचे कामांचे तास वाढविणे ब्रा 
'बारणा झपाऱ्याने हेत आहेत हृ खर आहे 
त्याचा पॉरणानन एवढाच को, शिक्षकाठा घर्री बावन 
रण्यास बेळ फार थोडा मिळेळ, व विद्याथ्यीना 
घर| वाचन करण्याची जहर आह, असे कधीही 
वाटणार नाही, कारण सर्व पुस्तक बगोत वार्‍चून 
काढण्याची शिक्षकावर सक्ती आहे, असे 


जी 
ऱ्य 
फी 
4) 


४९(0७॥टीर एपंएशा ४, 1. 53-54; 915० 0. 141 


५ पहा : “ राधाकृष्णन्‌ रिपोर्ट , पान १०५, 


ष्‌ त 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


बिद्यापीठविषयक कांहीं विचार 


कळल्यावर व वगौत भरपूर वेळ असल्यावर 
विद्यार्थ्यांने तरी घरी वाचून आपला वेळ फुकट 
कां घालवांबा ? समजा, इंटरपयेत आाळेप्रमार्गे 
शिकविळें पाहिजे असें मानळे. तरी तीच पद्धत थेट 
ए. पर्वत वापरावी हे तत्व फारच थोड्या विद्व!- 
पीठांत पान्य असे वार्ते. एम्‌. ए. दो 
साझान्यतः शेवटचीच परीक्षा, त्याहि परीक्षेला जर्‌ 
पोर(न  संपढा पाहिजे, “ तात ) झाले पाहिजेत 
हजेरी पाहिजेच, व ' पोन ' कमी झाल्यास ज 
दारी शिक्षकावरच आली पाहिजे, तर विद्याशांना 
धे शिक्षकांना विद्यायीठ म्हगजे शाळाच अस वाट न 


एर घु 


क 
वाटता 
दडाइल 


तर्‌ नबळ काय ? पूर्वी मुंबई विद्यापीठात एम. ए.- 
ळा झळीच “' तास ? नसत व थोडीं व्याख्यान 
केव्हां तरी होत, त्या वेळी निदान स्वतःची वाद 
वापरून विवयार्थ्यांळा अभ्यास करावा लागत अते. 
व सैंच बोग्य होतें. सध्यांच्या * झाळेय ” पद्धतीचा 
दष्यरिणाम ताबडतोत्र दिसू लागला आहे. एम ए॒ 
करिता लावलेल्या कांही पुस्तकांतील कोणता भाग 
वाचावा हे विद्यापीठाने सविस्तर जाहीर कर!ड, 
से मत कांटी विद्याथ्यीनीं नुकतच व्यक्त केळे ! 
एंमू. ए. होऊन जो विद्यार्थी बहुधा शिक्षक किंबा 
६ प्रोफेसर ? (१) म्हणून लगेच काम कलं ठागणार 
त्याला एकादे पुस्तक स्वतःच्या जत्नाबदारीवर स .५ 
बाचणें सुद्धां जड वाटूं लागळें आहे. असे शिकून 
तयार झालेले लोक 'प्रोथेसर? झाल्यावर संशोधनायी 
अपेक्षा काँ. करावी १ ही. परिस्थिति निमोग 
होण्याला कारण मात्र विद्यार्थी नसून विद्यापीठेंच ! 
विद्याथ्यीठा स्व बलळंबनाचा मार्ग शिकवला तरी 
शिक्षणाचे खरे कार्य झाळें. त्याऐवर्जी शेवटच्या 
वरीक्षेपर्यत दुसऱ्यावर अवलंबून राह्यावयास लावल्या] 
वित्वाथ्यीत स्वतंत्र विचार किंबा अभ्यास करण्याची 
द्राक्ति येतच इंग्लंडतध्ये बी, ए. ढा 
सणारे विद्यार्थी सामान्यतः आपल्याकडील 
वेद्याथ्यीएवढेंच बयाने असतात. पण तेथ 
कोणताही शिक्षक पुस्तक बगात वाचात नाह; ब 
८ ट्यडर हि ठराविक मागाने जाण्यास विद्याथ्याथ 
सांगत नाही. आपल्याकड कोणतीही नहा. 
सूचना आढी कॉ. ' आपली गोष्ट वगळा आहे 
& आपल्या देद्यांत दे दोगे शाक्य नाही. ९ 


ऱ्य 3. 
नद, 


ठराविक सांच्याचें उत्तर बहुतेक अधिकारी देण्यास 
तयार अततात ब त्या उत्तराने पुष्कळांचें समाघान- 
हि होते. हे उत्तर पुरेसं न वाटल्यास * परकीय 
माध्यम्न > हीहिि एक महत्त्वाची सत्रचव आहे. हो 
अडवण खरी आहे असें मानळें तरी, निदान मराठी 
शिकविण्यांत तरी ञ्ञापणांस निरनिराळे प्रयोग कराव- 
याला हरकत नारी. त्या विजय़ापुरते तरी आधिक्र 
स्वातंत्र्य विद्यार्थी व शिक्षक यांना कां देऊं नवे? 

॥] गोष्ट विद्याथ्यांची तीच शिक्षकांची, हली 
कांहींच म्हणणें असं आहे. कीं, विद्यापीठांतीळ 
शिक्षकांना शाळेप्रमागेंच तास अक्ावरेत ! बरोबरच 
आहे. शाळाच जर पुढे चाल्वावयाची तर तास 
कमी कां ? पण सग विद्यापीठ " या शब्दाचा 
उपश्रोग ( किंवा दुरुपयोग) तरी कशाला? वात्तविक 
इंग्ळंड-अमेरिक्रेमध्ये ज्याला * प्रोफेसर ' म्हणतात तो 
शिक्षक कित्येक दिवक्ष तयारी करून एकादे व्याख्यान 
देता-म्हणजे वाचून दाखवतो. ५०-६० मिनिटे 
व्याख्यान देण्यास त्यास कित्येक दिवस तयारी करावी 
लागते. ऑक्सकडे येथील सुप्रसिद्ध ' प्रोफेसर ऑफ 
पोञेटी'हा टर्भनघून सामान्यतः एकच व्याख्यान देतो. 
आपल्याकडीळ शिक्षक इतक्या: उच्च दर्जाचे नाहीत 
म्हणून त्यांनीं जास्त काम करावें असें मानळें तरी, 
राज प्रत्येक शिक्षकाळा निदान तीन-चार ताप घरी 
अभ्यासाळा मिळतात कीं नाहीं, हे विद्य.पीठारने पाहिलें 
पाहिभे. केटिजमधील शिक्षकांना चिकविण्य- 
व्यतिरिक्त इतर करावी ळागतात. 
उदाहरणार्थ, विद्याथ्यांच्या खेळांवर संड्डां लक्ष 
त्यांनाच ठेवावे लागतें, तेव्हां नवीन विद्यापीठांना 
सुधारणा करावयाची अध्षेळ तर वास्तविक शिक्षकांचे 
कांटीं काम कसी करून त्यांना वाचन व ळेखन 
करण्यास जास्त वेळ द्याव!. जें प्रत्यक्ष दिलत तेवढेच 
कास, हें नानणें चूक आहे. तसे मानल्यास निचारांत 
मय्न असलेला संश्योधक निरुद्योगी आहे असे मानावे 
ळागेळ. ही कामाच्या तासांबद्दळलची कल्पना 
आपल्याकडील शिक्षकांना ज्याप्रमाणे उपद्रव देते 
त्याप्रमाणे मधूनमधून इतर देशांतील शिक्षकांनाही 
देते, शाळेंतीळ शिक्षकांनद्दल ( विद्यापीठांतील नव्हे ! ) 
लिहितांना सुप्रसिद्ध तत्वज्ञ बर्टूंड रसेल यांनी आपलें 
मत स्पष्ट दिळे आहेव ते फार मननीय आहे ; 


कप 
काला 


3 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा देवदत्त अ. दाभोळकर 


भारतीय राजकारणावरीळ अध्यात्माची छाया 


जगाचे आध्यात्मिक नेतृत्व भारताकडे असल्या- 
र्‍चा दावा अनेक वेळां करण्यांत येतो. हा दावा 
यथाथ असो वा नसो, त्यांचे विवेचन या ॥ठक्ताणा 
आपल्याला करावयाचे नाही, भारताच्या अतगेत 
राजक्रीय जीवनांत जी अध्यात्मपर गूढ छ्या 
पडछेली अनेकदां आढळून येते, तिचा काढ! 
विचार करावा, इतकाच या ळेखाचा हठ आहे 

अध्यात्माविष्यक आतेता ह भारतीयां व्या 
जीवनांत आज अनेक दातक्रे मुरून राहिळेली आहे. 
भारतांत जन्म पावलेल्या हिन्दु, बोड बव जेन या 
सीनहि धर्मात या दत्ताचा हेतुपुरस्सर जोपाउना 
केळी असल्याचें आढळून येते पारलोकिक विचारांना 
किंवा व्यक्तिविषयक मुक्तिसाधनेच्या आंग ळा 
इस्लाम धमीत स्थान नाही! असे कुळव परंतु 
त्या घर्भांच्या अलुयायांचें ऐतिहातिक कार्य आक्रनभक 
विजिगीपु अद्या स्वर्पाचे झाल्याकारणाने, परात 
सनोवरत्तीतून निमाण होणारी अध्यात्मपरता, ऐ ी कर 
उदासीनता ही सर्वेतामान्य मुस्छाम जनतेच्या रं 
करणांत कायमर्चे धर कह दाकळी नाही. दभर 
भारतीयांच्या अतःकरणांत मात्र सुमारें एक रर ी 
वर्षांच्या दास्यकालांत धमाने आधीच रुजावेलर | 
ही भावना अधिकच घाढीला लागली, याळ 
चगीवासून दूर जाण्या-(. ९80310 3 व हाना 
कळेचा उपयोग एखाद्या कलावन्ता कि क 
रसिकाने करावा त्याप्रमाणच प्राचीन उज्जः 

] तत्त्वांचा उपयोग या कालात भा 
शकल कभ प समाजधुरीणांची 
तांतीळ अनेक सुर्सत्कृत संस्कारक्ष ह) 
केळा. त्या वातावरणांत या वृत्तीचा कन व 
जिकपर्गे ब लबकर हाऊ शाकला, कालू मावस म्ह 


| अनुक्रमणिका | 


> 


त्याहून अगदींच वेगळ्या रीतीनें, परंतु त्याहूनि 
यथार्थयगे, घभे ही अफूची गोळी ठरली. 
ब्रिटिशांच्या अमदानींत नव्या जगाशी, नव्या 
युगाशशी& भारतीयांचा निकट संब्रंब आला 
राजकीय व धार्मिक क्रान्त्यांमुळे पाश्चात्य जगांत 
तेथील जुनी समाजव्यवस्था, वर्मव्यवल्था व अर्थ- 
व्यवस्था यांच्यावर आघात होतच होते. ओद्योगिक 
क्तान्तीने तर जुनी जीउनज्यवस्था बदले अगदी 
अपरिहार्यच करून टाकलें, जुन्या जीण व्यवस्थे- 
बरोत्ररच त्या व्यवस्थेत महत्वाचे स्थान असळेला 
घर्महे अर्थात्‌ मोडकळीला आला, आओषद्योगिक 
समृद्धि, साम्नाज्यविस्तार, संशोधन!चे प्रतिक्षणीं वाढत 
जाणारे क्षितिज, अद्या उत्साहग्रद ठातावरगांत 
पाश्चात्यांची मनोदत्ति ही साहजिकच इहपर वनळी 
व धर्म हा एक शोभिचा, सवडीचा कार्यक्रनन होऊन 
बसला, स्वगाळा पृथ्वीबर खेचून आणण्याची उमेद 
बाळगणाऱ्यांनीं मरणात्तर स्वगीच्या कल्पनेला आपल्या 
जीवनांत महत्त्वाचें स्थान कां द्यावे १ भारताचा 
ज्या पाश्चात्य जगाशी संमंघ आला तें जग हे अर्ध होत. 
परंतु भारताच्या जीवनांत मात्र त्यामुळें कांहीं 
विशेष फरक पडला नाहीं, ज्या राजक्रीय क्रांन्तीतुळे 
घमीची जीवनावरीळ पकड कमी व्हावी अज्ली 
राजकीय क्रान्ति भारतांत झाळी नव्हती. या उलट 
भारतांतीळ राज्यकलहारचे खखरूप, हिन्दू विरुद्ध 
मुसलमान, असेंच राहिल्यामुळे त्या त्या घमांचा 
पगडा राजकीय संघटनेच्या दष्टीनेहि जनतेच्या मनावर 
अधिकच बसला होता. ज्या अन्तर्गत धार्भिक 
क!न्ती तुळ, सुधारणावादामुळें 'धमब्यवस्था आंतून 
मोडकळीला याबी,अद्याहि घटना भारतीय इतिहासांत 


>] 


: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


दबशारत 


००९५18९1०९ 850९011) 
13९0858घच'$ 111 3९00018 18 टे 12९ 
९885९5 छते 0एश"फ०ारटत. ट्व्चिढा९'३ 
त९910९0 09 १1815९ ९९01011 5. 1108९0 
१0० ॥७५९ 110 ९४]९"९10९ 01 (९900011112 
88 ट्ट खी गावेांणा 110 
8४]0९॥8९ 0 हेज हणाछ्रा]लते 35 9111 
1681111011 1180001101. 111९0 111117 
ए15॥. (ला ०'5 ख्या 1'९850150)10 0९ 
९४]९टॉ९त (0 फ्राण]र 98 1019110 11005 ६5 
७७] ०)७॥]२७. 1110211580 18180९0 8110 1111- 
[७]2 1९*४९5 9120 [(]॥७ 1'९(, छत 
छा] 9350]ए.2 100९881590 1९00011101, 
॥1९ १98505 (83517 1100181110]. ” 
(त्यांच्य! म्हणण्याचा आजय असा : झाळांमधून 
आज्ञाधारकपणा आवद्यक समजला जातो.याचें कारण 
खोट्या काटकस॑रीच्या कल्पनांमुळें ठेवावे लागणारे 
ठे वग ब त्या कामाखालीं भरट्टून निघगारे 
शिक्षक. ज्यांना शिक्षणाचा अनुभव नाही त्यांना 
खर॑ जिवत शिक्षण द्यायर्चे म्हणजे मानसिक शक्ति 
किती खचच होते, याची कल्पन[हि करतां येणार नाहीं 
त्यांना वाटते काँ, शिक्षकांनी बँकेतील कारकुना- 
माणें इतके तास काम करावे ! याचा परिणाम शेवटी 
अतिश्रम, चिडचिडेपणा, रोजचे काम केवळ वांतिक- 
पणे करणें, हा दोतो,)--- सामान्य बिचारसरणींतील 
दोष अशा रीतीनं दाल्वून रसेल यांनीं जो निष्क 
काढला आहे तो तर फारच महत्त्वाचा आहे. त्यांचें 
म्हणणे असें : .1)15011011110, ६३ . खांडा5 10 


४ १] 1101708 


8०10018, 18 ए९'$ द्राटोज़ छ्या टण.” 

: हल्ट्रो शाळांतून असणारी शिस्त बव्हंशी अनिष्ट 
आहे ? ). विद्यापीठांचे अधिकारी शिक्षकांच्या 
कामाच मोजमाप अजुनहि चुकीचे करतात हें 
राधाकृष्णन्‌ रिपोटावरूनद्दी दिसून येते. “ 
111113. 100 ॥९11९111)01९त ॥]क 1९०1112. 
18 1701. (1120711 0 कणा ० ॥९(रलाटा..”? 
(पान ८१) हूँ या रिपोर्टोत मुद्दाम नमूद करावे 
लागलें आहे ! 

वर उल्लेख कलेल्या कांही साभान्य वाटणाऱ्या 
मुद्द्यांवरून हँ लक्षांत येईळ कीं अजून आपला द- 


ष्र 


| अनुक्रमणिका | 


कोन जुनाच आहेव शिक्षणपद्धतीहे जन्याच 
आहेत. थोड्याफार सुधारणा करण्याचा प्रयत्न 


म्हणज काहा ठकाणा सुरू केळली ' टयटोरिअल ची 


पद्धत, त्याविषयी बेथ चर्चा करणें दाक्य़ नाहीं. 
कारण * ट्युटोरिअळ सिस्टिम 'वद्दळ बोलतांना 


एकंदर शिक्षणपद्धतीर्तील सर्वच तपशीलाचा विचार 
करावा लागेल, त्यासाठीं स्वतंत्र खच हवा, पण 
शिक्षणपद्धति कोणती असावी यापेक्षां 


शिक्षक, 
विद्यार्थी व॒ विद्यापीठ यांचे संत्रंथ कते असावेत 
याला जास्त महत्त्व आहे. ते संत्रंध जर जुन्याच 


पद्धतीचे असतीळ, तर ' सामुदायिक जीवन *, 
* खेळीमेळीचे वातावरण?, ' विद्याधीठांतीःळ वाता- 
वरण झ्ाहि शब्दांना फारसा अथ राहणार नाह 
शाळा व विद्यापीठ यांतील महत्त्वाचा फरक म्हणजे 
द्यापाठात येणारे सब विद्याथी जतावदार व ज्ञान- 
ठाळसा असलेले. आहेत, असं मानठें पाहिजे. व 
तशी परिरिथति निर्माण करण्याकरितां शिक्षणाचा 
व परीक्षांचा दर्जा वाढवून पदवी मिळणे हें सध्यां- 
पेक्षां कठिण व्हावयास पाहिजे वास्तविक अनेक 
महत्त्वाची कार्म अशी आहेत, कॉ त्यांना सर्वे- 
सामान्य पदवापेक्षां वेगळ्या तऱ्हेचे शिक्षण पाहिज 
पदवाच महत्व कवी झाले म्हणजे आपोआपच 
वद्यापीठांचा दर्जा सुधारेळ, आज पद्बी इतकी 
स्वस्त असूनहि दरवधी शेकडे लोक नापास [ऊन 
आपला पसा व वेळ फुकट घालवतात, हो उधळ- 
पद्टा थाबादेण्याचा खरा मागे म्हणजे दिद्यापीठाच्या 
॥शक्षणाची सवांना जहर नाही, हे लोकांना पटवून 
[दढ पाहिजे. हे सवे होईपयत वाटल्यास जुन्या 
विद्यापीठांनी शानप्रसाराच्या दृष्ठीने पदव्या द्याव्या 
च नव्या विद्यापीठांना आपला स्वतंत्र मार्ग आंखून 
खर्‌ विद्ठानू ब संशोधक निमीण करावेत, उच्च 
रक्षण सवोना मिळावे या हतून विद्यापीठांनी 
गदान आपला दुर्जा मुद्दाम कमी कह नये. तते 
केल्यास “ उच्च ? शिक्षण याला 
नाह, ही आप्निय परंतु प सकम 
् रिणार्गी हितकर गोष्ट 
अुष्कळ इशांत मान्य केळी गडी आहे. ऑक्सकड 
विद्यापाठाच्या रजिस्ट्रारने नुकतीच ऑस्ट्रेळियांतील 
विद्यापीठांची पा णी केली त्वाच्या रिपोट|तील टीत 
टा पुढालळ 


[ पुढील मजकूर पान ५६ वर पहावा ] 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


सुमारे दोन हजार बबीच्या काळांत घडल्या नव्हत्या, 
बौद्ध व जन विचारसरणीचे आघात हिन्दु धर्माने 
कधींच पचविले हाते. ती एक प्राचीन कालची स्म््ति 
होती. धर्मात हस्तक्षेप न करण्याच्या ब्रिटिह्यांच्या 
राजकीय धोरणामुळे क्ह्यि राजवटीचा दि प्रत्यक्ष 
असा परिणाम धमंब्यवस्थेवर झाला नादी. 
ज्या औद्योगिक क्रान्तीमुळें समाजरचनेचा व त्याबरो- 
बर्‌ घर्मकल्पनांच' पाया बदलणे अपरिददार्य होऊन 
जावे, ती औद्योगिक क्रान्ति भारतांत अगदींच त्रोटक 
ब बऱ्याचद्या विपरीत स्वरूपांत आढी. पाश्चात्य 


शिक्षणाने कांही नवविचार सुज्िक्षितांच्या नवीन 
पिढीला शिकाविळे; परंतु त्यांचा प्रचार वरील 


बातावरणामुळे फार होऊं शकला नाही. या 
बातागरणामळच या नवविचारांनी प्रेरित झालेल्या 
नवशिक्षितांच्या अंतःकरणांतील प्रतिक्रिया, प्रक्रिया 
याहि मर्यादित स्वख्पाच्या अशाच | राहिल्या. 
आत्यंतिक श्ढघरमनिठ्ठेयासून निघून कांही धर्म- 
सुधारणांच्या टप्प्यापर्यंत ही मंडळी येऊन पोहोचली, 
इतकेंच. | 

पारतंब्याची जाणीव असलेळा, स्वातंत्र्यासाठी 
तळ्मळणारा असाहि एक जागरूक बुद्धिभंतांचा 
बर्ग या कालांत अस्तित्वांत होता. संघटितपणे 
नसळी तरी सर्वसामान्यपर्गे या वर्गांची भावना 
समाजांत प्रतीत होण्यासारखी होती. या पारतंब््या- 
च्या काळांत या वर्गांच्या धमेविषयक दत्तीने एक 
वेगळीच पळट घेंतळी, पाश्चात्यांच्या ऐहिक अभ्यु 
डयाघुळें ब एका पाश्चात्य राष्ट्राच्या राजकीय वचस्वा- 
मुळें निमींग ज्ञाळेल्या न्यूनगेडावरील उतारा म्हणून 
1 वरी भारताच्या अध्यात्मवेभवाचा जयजवकर 
करूं ळारळा, श्वामी विवेकानंद बांच्यासारख्या 
प्रज्ञावान , भावनाशील प्रचारक च्या नेतृत्वाखाली या 
वृत्तीने स्थायी स्वल्प धारण केळे, आजहि या 
हंकाराचा पगडा आपणां भारतीयांच्या अंत:- 
करणावर्‌ आहे. 

गेल्या ठीस वर्षोतीळ भारताच्या राजडीय 
हीबनांचा इतिहास हा महात्मा गांधाच्पा राजकीय 
तृत्शांचा; कवृत्वाऱचा इतेहात आटू. महात्मागाव[य 
नेतृत्व यशस्वी होण्यासाठी महात्माजाचं असामान्य 
यक्तिमत्चय कारणीगूत झाल हा गाष्ट जितक्र। लरा, 


ष्ट 


4.) 


तितको भारतांतील एक विशिष्ट परिस्थिति लांना 
सहायभूत झाळी, ही गोष्टहि पण खरी आहे. 
महात्माजाना एखाद्या पाश्चात्य राष्ट्रांत अर्णते एक- 
यंवाहताय नेतृत्ववद मिळाळें असते कॉ नाहीं, 
कमहुना भारताच्या स्मातत्र्यात्तर पिडीज्या काळांत 
भारताताह्‌ त्यांचे नेतृत्व सान्य झाळें असते को नार्ही, 

विचार करण्यासारखे प्र्न आहेत. या दोनहि 
प्रश्नाचा उत्तर नकारार्थी द्यावी लागतील असे 
मला वाटत. आपले मुख्य तिद्वान्त बाजुला टाकून 
नंतपणाच्या मानासाठीं नेतृत्व स्वीकारण्याची वृत्ति 

त्माजाच्यामध्ये क्वांच नव्हती; व त्यांचे मुख्य 
सिद्ठान्व तर एका विशिष्ट देशकाळपरि्थितीतच 
वापरून पाहण्यापारले होते. भारताने त्याच्या 
तांगण्यावरू्न आपल्या शिताटाडी त्या थिद्वान्तांचा 
उपबोग केळा. सत्य, अहिंसा व शेम याविषयीचा 
आग्रह ह त्या सिद्धान्तांत होता. 

या तान सूत्रांच्या आधाराने भारताचे सत्या- 
महू-सम्राम लढविण्यांत आळे, या वीन सूत्रांवरील 
महात्मा्जीचा आग्रह द्या झाध्यात्मिक स्वरूपाचा 
हता, या सूत्रांचा मारतीव जनतेने केळेळा अवलंब 
हा काहीसा व्यवहार्य स्वरूपाचा होता. परंतु न्यव- 
हारासाठा प्रभावी साधन म्हणून अक्शा सूत्रांचा 
अवळम करण, हेंहि एका विशिष्ट आध्यात्मिक 
टेततात वाढलेल्या राष्ट्रांतच शक्‍य असतें. पाश्चात्य 
राट्राठन अक्या देशव्यापी सत्याग्रहाची, करू ] 
करणह्‌ अशक्य आहे. भारतीय जनतेच्या वृत्ती > 
अले सल्याम्रइसंप्राम शक्य झाले च त्याभरोबर या 
सऱ्याम्रइ-सग्रामा&ळ ही वृत्ति अधिकच जोपासल 
भाळ. महदात्माञाची अध्यात्मपर ञवनरोत्ष, त्यांचे 
अथ्यात्म|नष्ठ सत्याग्रहू-संप्राभ-यांचा विलक्षग परिणाम 
बभूतपूजक भारतीय जनतेच्या जीवनावर ब 
मंनावर झाला, वांत नवल ते कोगते ? 

वा इत्ताच संमाव्य परिगाम आपण पा 
पाहूजत, न्जेकचा भविष्यकाळ सोडन 1देळा तर 
उत्तर त्तर भारतीग्रांच्या जीवनांतील 
परता कमीकमीच होत 


दिसतो 


९॥ अध्यात्म 


९]हक अभ्युडयाचचा 


र्ष शु 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतीय राजक!रणावर्राल अध्यात्माची छाया 


व्र शीण. 


आहे; इहि आहे, यांत कोणाला कांही अनिष्ट । 
तं दिसो, परंतु मळा तरी यांत कांहीं अनिष्ट असें 
]दिसत नाहीं. अध्यात्मपरता हा कांही जीवनाचा 
एकमेव पाया नव्हे किंवा एकसेब आवश्यक 
दिळासाहि पण नव्हे. परंतु भारतीय जीवनांतील 


४५०९०७ 


ध्य 


<<. ट्र. 


या बदलत्या भूमिकीवधर्य 
काळजा घेणें मात्र जल्रीच आहे. 
भारताचे राजकीय नेतृत्व हे॑आजवर मुख्यत्वें- 
करून हिंद नेत्यांनी केलें आहे. 
नेत्यांनी आपल्या हिन्दुत्वाचा राजक्रीय अभिमान 
कघ्घीं बाळगला नाहीं; परंतु त्यांच्या जीवनावर मात्र 
या अध्यात्मपर्‌ वृत्तीची छाया आढळून येते, संन्यादी 
असून राजकारणांत भाग घेणारे, राजकारणांतून 
नि्त्त होऊन संन्यासाकडे बळणारे, कांही काळ 
तरी अध्यात्मिक आततेची उत्कट ओढ लागले 
किंवा निरन्तर सुस दात्ते बाळगून सामान्य 
साधक म्हणून विधायक कार्यक्षेत्रांत वावरणारे अनेक 
नेते उपनेते भारतांत आढळून येतात. किंबहुना 
या त्रत्तीच्या छायेखाली न आढेळे नेतेच कमी 
आढळ्तीळ. ही स्थितिदि एकय्या भारताखेशज 
अन्यत्र आढळणार नाही. भारतांतहि वानंतर हो 
त पालटत जाईर. केबळ ऐहिक कतृत्वाच्या, 
नेतृत्वाच्या मार्ग असणारे लोक उत्तरोत्तर अधिक्रा- 
घक पुढे यत जाताल असा संभव दिसतो. यांत 
गर्‌ कांही नाही, इतर राष्ट्रांत हीच स्थिति आहे. 
परंतु कतृःवाबरोबर, नेतृत्तगुणांबरोबर, संचाई व 
स्वार्थत्याग हे गुण जर नेत्यांत नसतीळ तर, त्याचें 
नेतृत्व आपसतढळ्यी ब राष्ट्रयातक झाल्यावांचवून 
राहणार नाही. केवळ अध्यात्मपरतेनेंच हे गुण मिळूं 
शकतात, असें नव्हे. किंबहुना, नेतिक गुणांच्या 
संपादनाताठी वब संवधनासाठीं अध्यात्मपरतेच्या 
अधिष्ठानाचें कांहींच कारण नाहीं. परंतु प्रामाणिक 
अध्यात्मपरतंत त्या गुणांची जोपासना सुळ्भपणे 
होते ही गोष्ट खरी आहे. तिच्या अभावी इतर 
दोनच गोष्टीमुळे संचाई व स्वार्थत्याग अश्या गुणां- 
विषयीचा आग्रह प्रभावी होऊं शकतो । एक तर 
राष्ट्रांतील जनतेची अखंड सुजाण जागरूकता; किंबा 
एखाद्या विशिष्ट कार्यक्रमाविषयी, ध्येयाविषयी (मग ते 
समाजवाद असो, कम्युनिझम असो किंबा घडत 


| ३ १ 


ज्र 


दोय़सनाल हर दू 


राषट्रवाद अलो, ध्येय कोणतेंहि का असेना, त्या- 
बिपर्वी उत्कटता असली कीं पुरें) नेत्याला वाटणारी 
तळमळ, पहिल्या. प्रकारची जागरूकता आपल्या 
जनतेंव लवकर निर्माण होऊं शकेल असं दिसत नाहीं. 
दुसऱ्या प्रकारचे निष्ठावंत कार्यक्ते निरनिराळ्या राज- 
कीय पक्षांतन आढळतात. परंतु कॉंग्रेसपक्षांत त्याची 
आवक कमी होत चालली आहे. तेथें आधी 
असलेल्यांचाहि प्रमाव कमी होत आहे. कांही 
काळ तरी कॉोंग्रेलपक्षच तत्तारूढ राहील, हे स्पष्ट 
असल्यान या बाबतीत स्वाथी जनांच्या हातांत 
नेतृत्व जाण्याचा धोका अगदी निकडीने निर्माण 
झा आहे. देशाच्या हिञाची चिन्ता करणाऱ्या 
ळोकांदीं, ब कॉंग्रेसच्या मान्यवर वृद्ध नेत्यांनी या 
प्रन्नाचा साट विचार करणें अगत्याचे आहे. आकषक 
कतिकोरक कार्यक्रम कॉंग्रेस जनतेपुढे ठेवीळ तरच 
घ्येववादी लोक आकृष्ट होऊन कॉंग्रेतची अतःद्याद्रे 
ही शकेल, अल्पसंख्य पक्षांच्या बाबतीत हा धोका 
कग असतो. कारण ते पक्ष एका विशिष्ट निडे- 
वर आधारलेले असतात, बहुनतवाल्या पक्षापासून 
दूर राहण्यांतच त्यांतील नेत्यांना सुख, संपत्ति व 
सत्ता यांचा हव्यास सोडण्याची तयारी ठेवावी 
लागते. पक्षान्तगत सत्तेचा लोभ त्यांच्यांत कांदी 
अर्शी असेळ, परंतु अल्पसंख्य पक्षाच्या जाबतींत 
एकूण शीलावर वाईट परिणाम होण्याची भीति कमी 
असते. 

हि अधिक महत्त्वाची गोट जनताकार्यक्रमा- 
डिषयी त घेगें जरूर आहे. जनतेचे राजकीय 
संघटन धार्मिक भावनेवर आघधारतां येते, हौ. उघड 
गोष्ट आहे. सुस्टिम ळागने या घार्भिक भावनेच्या 
पायाबर आपलें राजकारण उभें केळे; सिद्धीस नेळें, 
हिन्दुमद्यासभेनें तसा अयशस्वी प्रयत्न केला, आध्या- 
॥4क दृत्तीला घर्ममावनांचा आधार असतो, ही गोष्ट 
रूुरा.परतु धर्माधिष्ठित राजकारणाच्या मार्गे असणाऱ्या 
भाऊना त्या ह्या नव्हेत, धर्माधिष्ठित राजकारणच उभें 
कर[ब्याचे असतें तर, महात्मा गांधींना ते सहज शक्‍य 
हेते, हा सुलभ सुकर मार्ग गान्धाजींनीं स्वीकारला 
नाही, ही एक गोष्टदेखीळ त्यांची अलोकिकता 
सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे. अस्पृश्यांचे राजकारणहि 
घर्मावर आधारभूत होतें. परंतु उच्चवर्णीय हिन्दूचा 


ष्षु 


मणि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारश 


द्वेष, असे त्याचे प्रतिकारास्मक स्वरूप राहिलें. 
हिन्दुत्वाचा अभिभान किंवा इस्लामचा अभिमान 
अक्की अभिमानाची आक्रमक व्रात्ति त्यांत नव्हती. 
कारण कुणालीह क्याहि प्रकारे अमिसान वाटावा 
असे :अस्प्रच्यतंत कांहींच नव्हते अस्पृश्यांच्या 
च्चळवळीत आध्यातमिकतेचे कांहीं पडसाद पुढेमागे 
आलेच तर ते डो. आंबेडकरांच्या वोद्धधर्मानुयायी 
व्यक्तिमत्त्वाच्या प्रतिघ्वमाच्या ख्पाने येतील तेवढेच. 
डा.आअंबिडकरांसार्ख्या बुद्धिमान बुद्धिवादी माणसाला 
अथ्यात्मपर बौद्धघर्माविषर्यी आत्मीवता वाटावी हा 
एका दृष्टीने हिन्दुसंस्कृतीचा पराभव असला तरी 
अन्य दृष्टीनेंच त्या संस्कृतीरनेंच मुरनिलेल्या अध्यात्म- 
वृत्तीचा तो विजय आहि. या वृत्तींदून बोद्धघर्मांच्या 
प्रसाराची कल्पना सर्वकल्याणप्रद म्हणून पुढें यावी 
हाच, आ८ण नव्या युगाच्या प्रकाश्यांत वावरावयास 
अद्यापि किती असमर्थ आहोंत, बाचा पुरावा आहे. 
जुने प्रश्नच जरी सोडवावयाचे असले तरी ते नव्या 
युगांत नव्या साधनांनींच सोडविले पाहिजेत. 
आर्थिक व राजकीय आघाडीवरहि हा विवेक 
ठेवणं आवदयक आहि. था ठिकाणीं समळ मुख्यतः 
सत्याभ्रही क्रमतीच्या कल्पना, सत्याजहि समाजवाद, 
सर्बोदयवाद, संत- राजकारणी ( [)110501101'- 
1711125 ) वर्गाच्या हाती राजसूत्रे ठेवण्याच्या 
कल्पना व अद्यांसारख्याच कांही भावड्या आहा 
अभिप्रेत आहेत. या “वीचा पुरस्कार निरनिराळ्या 
व्यक्तींनी, निरानिराळ्या काळी ब वेगवेगळ्या प्रमाणांत 
केळा आहे. कांहींनी आपद्घर्ग म्हणून या 
केल्पनांचा स्वीकार केला आहे; तर कांद्दीनीं जीवन- 
घर्म म्हणून त्या अणीकारिल्या आहेत. या सवे कल्पनां- 
तून महात्मा गांधींच्या प्रमाबी व्याक्तमच्याची छावा 
व त्यांच्या वैयक्तिक जीवनांत ब भारताच्या राष्ट्रीय 


बिद्यापीठदिपयक कांहीं बिचार [पान ५३ 
वाक्यावर आपण पुष्कळच विचार करावयास पाहिजे: 
१, सांप सततचा 188 
टळे एफण्पेस्टे७ छत. 1७. ॥ाळा'९ 
80ए७110९त 11 18, (102 11070 एळपर 
७९८०॥॥७३, 100 0715 11 0९, पा. 
छा 15 10000 १]3ल0२8२३9ि9३या, 11 |॥८ट 


जीवनांत अखंड अनुल्यूत असलेल्या अध्यात्मपरतेची 
छाया, याच मुख्यत्वेंकरून आढळून येतात. 
या छायांच्या रंगतीत प्रकारचा रम्य- 
मधुर कल्पनाविलास कांही काळ रुचेलहि. परंतु 
या. दोन्हीहि छाया हळूंइळूं विरणार आहेत. 
पारेस्थतीच वरील कल्पनांचा निरास करील, अश्शी 
चिन्हें आजच दिसत आहेत. महात्माजीर्चे कार्य 
ही भारतांतील नव्या युगाची नांदी नसून जुन्या 
युगाचे भरतवाक्य होते, असाहि निवीळा इतिहास 
कद]ित्‌ मावी कालांत देईल त्यामुळे महात्माजींच्या 
क!यांचें महत्त्व कमी होतें, असें नव्हे. परंतु स्वतंत्रपणे 
दिचार करण्याची आपल्यावरीळ जत्राबदारी त्यामुळें 
वाढते, ही गोष्ट मात्र खरी. 

जीवनांत जं मंगल, हितकर असे असतें त्याचा. 
ब धर्सभावनेचा किंवा अध्यात्ममरतेचा कांही 
अनिवार्य संबंध असलाच पाहिजे, असें नाहीं. केवळ 
ऐहिक अभ्युदयाच्या मार्गे असलेल्या राष्ट्रांगींहि 
व्याक्तच'रित्र्याचे किंवा राष्ट्रचरिताचे आ<ईी निमीण 
कलून दाखविळे आहेत. अध्यात्मपरता, ऐहिक 
छुखाविषयींची उदासीनता, नेमळी नेतिकता, ही 
मध्ययुगीन आहेत. नव्या ठुगांत त्यांना स्थान नाही. 
परतु यामुळेंच केवळ नव्या युगांत स्वार्थपरायणतेचें, 
स्वैराचाराचे अराजक असतें, असें तमजण्याचें कारण 
नाही. भारताने नव्या युगाचें नव्या उत्साहाने स्वागत 
केळ पाहिजे, ऐहिक अभ्युदयासाठी प्रयत्न करणाऱ्या 
इतर अनेक राष्ट्रांचे इतिहास घडले, तसाच भारता- 
च घडल, भारताचा ऐतिहासिक वारसा त्यांत 
कांही विशेष फरक करूं शकेल, असे वाटत नाही. 
इतरांच्या चुका टाळून, भारताचें नव्या मागीने नवें 
नेतृत्व करणारे, स्वयंप्रज्ञ, घेर्यवान्‌ , त्यागशील नेते 
५>।रताठा आज हवे आहेत. 


अदा 


वरून पुढें चाळं ] | 

[1110 द्यात शाहा जा खिलाहाड, 7$ 
(_। विद्यापीठीय शिक्षण ह्या एक मोलाचा मान 
आहे, ते शिक्षण जितकें अधिक उच्च, तितर्के ते 
अधिक मोलाचे; केवळ आथिक दृष्ट्याच नव्हे तर 
त्यापेक्षांहि आधिक महत्त्वाचा असा जो शिक्षकांचा 
वेळ व शक्ति त्यांच्या खर्चाच्या दृष्टीने ! ' ) 


६ "छिडणा (“०३४7९७७ (11117९015311125 0 ॥1९ (,0111015९09111', ()५1ळ'त 


षद 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


सारसंकळन 


लोकशाही आणि व्यक्तिविकास 

सातारा येथील सुप्रसिद्ध कार्यकते व तत्त्वचित्रक 
डॉ. बा. वि. आठल्ये यांच्या वयाला गेल्या 
ऑगस्ट ( १९५० ) मध्ये ६०. वर्षे पूण झालीं. 
त्यांनीं आपलें उर्बैरित आयुष्य महाराष्ट्रातील नेतिक 
व सांस्कृतिक समुत्यापनाच्या कायीत वेचण्याचे 
योजिळें असून तनिमित्त आपल्या विचारांचा प्रचार 
करण्यासाठी ते हली महाराष्ट्रांत फिरत असतात, 
त्यांच्या ६१ व्या वाढदिवसाच्या सत्कार-समारंभम- 
प्रसंगी त्यांनीं जे माषरण केळे त्यांत त्यांनीं आपला 
हा संकल्प, त्या संकल्पामागीळ पार्श्वभूमि, आपल्या 
कायाची दिशा यांचें दिद्वरीन केळे आहे. 

डॉ, आठल्ये यांच्या संकल्पामागीळ व तदनुसार 
ते करीत असलेल्या कार्यामागील त्यांची तात्त्विक 
भूमिका कोणाहि समाजोनतीमहृळ कळकळ बाळग- 
णाऱ्याला मननीय बाटेलळ अशी आहे. त्यांच्या 
त्या भाष्रणांतील कांही उतारे पुढे दिळे आहेत : 

“६ १९०५ साठीं वंगभंगाच्या निमित्ताने 
निर्माण ज्ञालेल्या स्वदेशी त्रताच्या सामान्य चळवळी- 
पासून साहसी क्रांतिकारक 'चळवळीपर्यत आणि 
टिळकांच्या राजकारणापासून गांधींच्या सत्याम्रह्मपर्यंत 
विविध राष्ट्रोय आंदोलनांशीं आतांवर्येतच्या अ।युष्यांत 
माज्ञा संबंध आला व लांमध्ये मी यथाशकित भाग 
घेतला, ह्या सवे आंदोलनांतील उज्ज्वळ बाजू मळा 
माहीत आहे. माझ्या जीवनाचा जा अल्पस्वल्य 
विक्रास झालेला असेल तो होण्यास ह्या आंदोल्नां- 
चा कांहीं हातभार लागलेला आहे ब त्याबद्दल 
मी कृतशहि आहे. परंतु ह्या सवोमध्ये मळा एक 
दोष दिसून आला व तो सांगणे मानवहिताच्या 
दृष्टीनें सला इष्ट वाटते, तो म्हणजे ह्या सर्व चळ- 
वळींना नेतिक अधिष्ठान जसें लाभावयास पाहिजे 
होतें तसें लाभळें नाहीं. टिळक, लजपतराय, 


भालवीय, अरविंद घोष व गांधी ह्यांसारख्या 
कांही नेत्यांच्या स्वतःच्या जीव्भाला श्रेष्ठ नैतिक 
अधिष्ठान होतें. तथापि त्यांच्या अनुयायांमध्ये 
[नमाण करण्यास जेशी सवड त्यांना मिळावयास 
पाहिजे होती तज्ञी परिस्थितीने त्यांना दिली नाहीं 
ह्या सवाना नेतिक अघिष्ठानाचें महत्त्व खासच कळत 
होतें ब त्याबद्दल ते आपला आग्रह बोळूनहि दाख- 
बीत असत. पण इतरांच्या बाबतींत ते हतबुद्ध अतत 
ज्या राजकीय पारतंत्र्यामुळें आपली नैतिक, सांस्कृ 
तिक व सर्व तऱ्हांची अवनति झालेली आहे, तें 
नाहीस करण्याची सवाना कमीअधिक प्रमाणांत घाई 
झालेली होती व असे होणें स्वाभाविकच होते. 
परंतु कांही नेत्यांना नैतिक वा सांस्कृतिक अधि- 
छानारचे, ते तोंडाने कषचित्‌ कांहींहि अनुकूल बोलले 
असले तरी, महत्त्व वाटत नव्हतें. कारण स्वतःकरतां 
अथवा इतरांकरतां ते त्याचा फारसा आग्रह धरीत 
नसत. ह्या अनास्थेचीं कट्‌ फळें आज आपण चाखीत 
आहोंत, 

“ हा मोठा दोष आपल्या सावजनिक जीवनांर 
असूनहि आपण अनेक कारणांमुळे राजकीय पार- 
तत्र्यातून सुकत झाला, परतु नवबराष्ट्रनिमितीचें कार्य 
मात्र हा दोष शिल्लक ठेवून कधीच होऊं शकणार 
नाही, इतकच काय पण, आपल्या देशाचे. स्वातंत्र्य 
सतत धाक्‍्यांतच राहील, अश्शी मला साधार भीति 


वाटतें. 

“६: माझ्या अंतःकरणांत राजकीय वा इतर 
कोणताहि पक्षामिनिवेश नार्ही. अनुभवाने, श्रद्धेने 
नव्हे, सर्वत्र भरळेल्या विश्‍वशक्तीच्या 'चांगुलपणावर 
माझा विश्‍वास आहे. मळा तसे लहानमोठे अनेक 
अनुभव आलेले आहेत. सर्व बळांमध्ये मी आत्मिक 
बळ श्रेष्ठ मानतो. तथापि सवे बळें--शारीरिक, 
बौद्धिक व आत्मिक-आपली'च आहेत व त्यांचा योग्य 


नब. ८ । ष््प्ड 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


क्म*्वय करून व्यक्तिजीवन व समष्टिडीवन यशस्वी 
होईल व यशस्त्री करावे अश्या मताचा मी आहे 

1पण शुद्ध हेतूनं, सद्‌भावनन व नश्वयान ग।तक 
ब सांग्कातिक पुनरुत्यापनाच काय हात घतल्यास 
विश्‍वदाक्ति आपल्या पाठीच्या उभा राहील याजद्दल 
मला डोका नाही.... 

1६ व्यक्‍तीची उन्नति व व्यक्‍ती मिळून झालेल्या 
सप्रष्टीची उनति हत्या मिन नाहीत. आत्मोनरती- 
तूनच सर्वे:नाति व आत्मोदयंतूनच सर्वोदय होतो. 
सत्याच्या शोधनाच्या दृष्टीनंहि व्यकेतशादाला फार 
मदृत्व आहे. व्यक्‍तीच्या स्पतंत्र अश्तित्वांतच 
5५"क्तवाद अंतभूत आहे. व्यक्‍्तिवादाला महत्त्व 
नसत तर विचारस्वात्त्य, प्रचारस्वातंव्य व 
व्यक्‍तीची इतर स्वातंत्र्ये यांना कांहीच अर्थ उरला 
नसता, मानवांचा व इतर जीवांचाहि मूळ स्वभाव 
चैयवितक आहे, सामुद)यिकता अथवा सामाजिकता 
ही सोख्रीकरतां पतकरटी गेळेढी आहे आणि ज्या 
ज्या णी तिचा अनुप्युक्वता १५क्तीख जाणवू 
लागते त्या त्या क्षणी व्यांका १यवितक जीवन 
घालरिण्यास प्रररत्त द्ेते.आधी व्यक्ति ब सग समाष्ट 
हाचे नेक्षर्गिक क्रम होय, केवळ समष्टीकरतां व्यक्ति 
ही कल्पना अने6्गिक, अयुक्तिक आगि म्हणुन 
भ्रक्मूलक व मानठो मनांत स्थायीभावाए॥त पोटो- 
चण्यास अयात्र असल्याठुळें हो कल्पना कोणत्यादि 
घ॥क, सामा'जक्र वा राजकीय तचवशञानांत 
प्रतिनादर्ळी गेटी तरी ती निहपश्रोगी होय. 

६६ तध्यांचें युग लोदशाहीचे युग आहे. पण आज 
खरी लोवदा ह्वी कोटेंच पहावयास सांपडत नार्ही. 
जेथे तिचा उगम ब विकास झाला तेहि ती विकृत 
होत चालळेळी अह, हृत्यांचे कारण व्यक्ति 


बिक्रासाची र्थ अनेक कारणांनी झालेली व 
होणारी उथेक्षा हृ होय... 
ढय'क्तीवक्रासाच्या पोटांत प्रचंड शक्ती 


सामावलेल्या असतत, अध्यात्मशास्त्र, मानसशास्त्र 
सनाजशास्ञ, विठिध भोतिकशाह्त्रे ही स विकसित 
न्यक्‍तांगींच रचलेली भहेत, आजपयेत म:नपतशासत्र- 
वेच्याना अथवा तेत्त्ववेच्यांना कळून आलेल्या उपजत 
ब तर्दंतशीत दुर्पम वृत्तीच्या डिकासाची भाषा आपग 
ठिरालराळ्या ग्रंथांमध्ये वबाचढेळी आहे. पण 


षद 


| अनुक्रमणिका | 


त्रिविकानंदांचें चरित बाचतांना माझ्या दृष्टोत्पत्तीस 
त्यां, एक अभिनव कल्पना आठी, ती म्हणजे मानवी 
सनात येगाऱ्या श्र्ठ कस्पनांतून (1त ९85 मधून) नवीन- 
च सूडप्रवूर्ती (1115111105 ) निमाण करण्याची होय 
याचा अर्थ मानवी मनाची ( पूर्वा माहिती नव्हता 
अश ) नवीन घटना जन्मास आणणें व एक अभि- 
नव मानसिक युग निमोण करणें असा होतो. हैं 
आंमनव मानतिक युग निमीण होवो वा न होयो 
ज्ञोवव्क्रांताचा अथवा जीवनाच्या नव्या उभारणीचा 
पाया ह्या व्यक्तामध्ये बीजलपार्ने अतलेल्या प्रसचेंड 
दावत हत, हा सिद्धांत सवानी समजून घेण्यासारखा 


ञ ॥। ह्‌ १०७७*%०७०« 
६६ .- 


मानवाच्या आश्मक घटनेस स्प करूं शावणणारे 
कायक, पाहजे आहेत, अश्या व्यक्‍ती चा!रित्यतंपन्न 
म्हणून थाज्या व निवडक असणार, ह्या थोड्या 
निवडक अपल्या तरी या व्यक्तींच्या भैतिक उंचीत 
जअमरदत्त इच्छाशात्रित सामावडेटी अपते 

र्हा निवडकांच्या कार्याचा आधार आत्मिक 
इकत होय, अतजह्य गुद्धतेने त्यांना आत्मिक शाक्ति 
यात होत. ह्या शावतीच्या प्राप्ताने त्यांच्या घुीत अपूरा 
आज [नमाण होते आणि त्यांच ज्ञान व स्मरण 
द्द विलक्षण वाढतात, 

“ गोतमवुद्धाच्या काळी आगि तत्परदांटि अरण्यांत 
"नहृणाऱ्या विरकतांचे जते श्रमणसंघ होते तसे आजहि 
अपणास पाहिजे अहेत, बुद्धांच्या ५०० मक्षूना 
सव आया खंडाबर आपला प्रभाव पाडला होता. 
छद्धाच संव बत्या संबरार्चे कार्य म्हणजे त्या काळची 
मेहुजन सत्ताजाचा ती फिरती गुर्कुळें होत. 
हावानेव सध्ययुदीन भारतांतील 

शाय विकास 

पाश्चात्य शास्त्रीय लेखकांची एक अशी कल्पना 
झाळळ आहे का, प्राचीन व मध्ययुगीन भारतांतील 
आलाय श.न फारच प्राथमिक अवस्थेत होति; त्या 
मानान अर्ध -इ॥ञाप्शअन ळोकांचे तत्कालीन शा” 
सान फारच पुढारलल हाव वत्यां यांकडून हि नीत 
सान उचलळट, त्या उलट प्रतिक्रिया म्हणून आपल्याल 
केडालळ परपरामिमानी मिद्वान! आमच्याकडे शास्त्राय 
च्श्याहे प्रति झाळेली होती? हे सांगतांना हात्या- 


सद अतिद्ययोक्ति करतांना आढळतात. खरा पारी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


रक न जी ९ 
न्त्सु ७५ ् १९ 


न अमृतमहोत्सवी, ् ७२७ 


अ्पु- 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


सारसंकलन 


र्या 


हे; त्यावर अभानिवद्याने भाष्ये कणे हा नव्हे, 
रता'नें याच दृष्टांन मागे एक चचात्मक लख 
(ओऑक्टोवर, ? ५०, ना, ग. जोशी $ “भरःरताय 
संस्कृति व क्षास्क्रीय दृष्टि )) प्रसिद्ध केळा हाता. 
९: यूमेस्को ? च्प़ा शैक्षणिक्र सांगेतीच्या सह 
५“हानळ इन्स्टिट्यूट आफू सावन्तेय्‌ आफू इन्डि 
ब इतर संस्था यांनी अश्या तरंदूचा एक स्पृइगीय प्रयत्न 
नुकताच केला. त्यांनी * दाक्षिष आरियांती 
विज्ञानेतिहासा ' विब्रयी एक परिसंवाद 
(31711)0510111) तयार कर'विळा, त्प़र'त प्रामुख्याने 
प्राचीन भारतीय शास्त्रज्ञानाविबर्यींची गाहिती तञ्जां- 
कडून अधिकृत नित्रंय सागवून एकत्र केळी, तंग- 
लोरच्या  शास्त्रीययिज्ञानपरिष्देच्या  निभित्त!न 
“: सायन्स्‌ अन्ड कल्चर मध्ये ( जाने. १९५१ ) 
श्री, प्रियदारेजन रे यांचा वारंत्रेवी एक साहितीपूग 


तोलनिक माहिती गाळा करून लोकांपुढे ठेवणे, हा 
र्ट 


यान 
1) 


लखहि आला आहे. त्यांत त्यांनी “प्राचीन व 
मध्ययुगीन भारतांतील शास्त्रज्ञान २ याविषयीच्या 


१. आडे 
२ आढ, 


माहितीची ख्मरेषा दि त्यांतील मदत्तवाचा 


भाग पुढें देत आहोंत 

६: झारतीय संस्कतीचा प्राचीनतम उलेव 
सोहेन्जोदरो या. सिन्धुमंत्क्ृतीच्या केंद्रस्थानी आप- 
णांडा आढळवो. ती सरस्कांत खरी एतंदहेशीय हे!ती, 
पुढे वेदकाढीन संस्कृति येथे स्थापिळी गेली. या 
संस्कृतीत ज्ञानाची मुख्य दिशा धनिक 
(॥1९०)०७४1ल]) आणि आध्याताकर (110(111119- 
81९1] ) होती ब ब्रहागांनी् या बानेतात खय 
प्रगति केळी होती, हें वद ब उपानबड वात 1<सत, 
पण त्यांच वैदिक ब नेविम्नजोकच्पया काळांत 
प्राचीन भारतीवांनी प्रकृतिनविज्ञष ना (11एाप] 
8९10९17100 ) च्या अनक्र शातात चांगळीचे प्रगाते 
केलली दोती ---विशेजतः खगोलज्य॥तष, वचक 
ऊाणि रसायन यांत्राबत खास प्रगात कली हाती. 
शास्ञांबाबतची सिद्धांवप्रगाली ब पद्धनि( ॥1९[110- 
तग०४१ ) यांचाहि निद्श करण अ वद्य आहे, 

५ ताणितश्ा ण राणनांत “दशा हसल्या 
मूलभूत असल्याची अनेक उदाहरण वेदात आढळ-> 
तात, १० (१० च॥ अठषापट ) दावि 
णाऱ्या संज्ञा बारंबार वापरलेल्या आढळतात, 


संख्यांची चिन्हे खिस्तपूज ८ व्या शतकांत प्रचारांत 
होती. अज्ञाक्राच्या काळीं ब्र'छलो ल्िपीमुळे त्यांत खूयच 
सुवारणा झाली.  ' झूत्या च्या उपलब्धोनंतर 
दशाशद्शीक आंकडडेहि प्रचारांत येऊं लागल, इ. 
स. ५९५ ताली दशांशचिन्हे लिहेटीं गेल्याचा 
त प्रयटांतीळ पुरावा अहे. इतर देशांत त्याचा 
उययेग झाळा त्यापूर्वींचा हा काळ आहे. झून्या- 
सार्ठी ० टिंब च्या चिन्हाचा प्रत्यक्ष उपय्राग तुलनने 
मागाहूनचा आहे, पण झून्याचो कल्पना निश्चिन- 
पणे खित्तपूये २०० सालाच्या सुमारास आढळते. 

६६ ३) तिपः--पंचांग चांद्र सोरमानाचें असून, 
सहिने ब कतु माहीत हे!त. खिघ्तपूय ३२१०-२०० 

च्ये गुर, शनि, छुक, घुव आणि मंगळ यांस!रख ग्रह 
माहीत झाळेळे दिततात, वेदोत्तर कालांतहि जरांच 
गणिततब्रिषथक भाष्ये निमोग झाली. जुन्या 
६ सूशैसिद्धःन्तां *त ग्रहांच्या विविध गती बर्णिल्या 
आहेत व प्रहणांचे गणिन करण्याच्या ब खगाल- 
शास्त्रीय प्रश्न सोडविण्याच्या पद्धतोहि दिलेल्या 
आहेत. आर्यमट्टा- इ. त. ४९९ )च्या “ आये- 

य ग्रंथांत शास्त्रीय दृष्टि दिसते. त्याने इतरां- 
कडून सिद्घांत उचललेले नाहीत, तर त्यान स्वतः 
त्याचे गगन केळे. कित्येक खगोळाविब्रयक त्थिरमिदू 
( एणा8(॥13 ) अते आहेत काते ग्रीक वगेरेंच्या- 
हून मिन आहेत. अथतू त्याच्या खगोलविज्ञानांत 
प्रद हे नियमित व एकह्प गतीने पृथ्वील्पी मध्य- 
निंदुंभोबर्ती किरतात असेंच त्यानें मानलेले आहे 
त्रहगुप्तान (इ. स. ६०० ते ७०० ) आय- 
भट्टच्या शिद्धातातील प्रमादस्थळे सुयारळीं, मास्करा- 
चायीर्य (इ. स, ११५०) याचीच पद्धति अनु" 
ररटी, यावरून अघे दिसतें कॉ, प्रारमिफ मारतीय 
ज्योतिदिद्या बाबिळोन-ित्रा-प्रीसमधून भारती- 
यांनी उचलळलेळी नसुन ती त्यांचीच मोलिक ठिद्धि 
आहे, 

६६ अंकगणित वाला प्राचीन काळी “पाटी- 
गणित ? किंवा ' व्यक्त रांगित ? म्हणत, बेरीज 
वजाबाकी, गुणाकार, मागाकार वग, घन, व%बूळ, 
घनमूळ, अपधूगरीका दी गित, लघुत्तव ठाधारप 
शिमाज्य आगि चेराशिक ह्या गोष्टी प्राचान ददूना 
माहीत होत्या, 


५९ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


स न 2 

७५ 

"९ 
शु. 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


६६ बीजगणितः---याला प्राचीन काळीं 'बीज- 
गणित ?, ' कुट्टक-गणित ' आणि ' अव्यक्त 
गगित ? म्हणत. बेरीज, वजाबाकी वगेरे बरोबरच 
1९छाः' छत तपच्चतातीट हतपछषाणाऊ 
1170९' तेढेडा'९९३, 8111॥॥11[(581100॥8. तप. 
ताश्‍्चएट हत७91018, 11 तढ९111110 ९([ए- 
01035 01 ७० 115 १७९उड"९७९, 811218 ५1१ 
81111(81100ए5, ४९९9] 11]1060(01111101[९ 
€वूप8॥1015 0 0९० 5९ण्ञात (९210९, 
50]पए(015 0. एला छी) का ०९5 हयात 
वणता"1घा2४]5 वगेरे गोष्टीहि यांत होत्या. 

“भूसितिः--विविध चतुष्कोणाकृतींची रचना, 
क्षेत्रफळ ब आकार ( ४ए०प11९5 ) यांचें ९01]. 
१११000 आणि 
9111108101) या गोष्टी, वर्तुळाचा वग ब त्याचा 
व्यत्यास ( ४1९8 ४९३8 ) वगेरे नाहीत होती. 
बोधायनानें ( खिस्तपूर्व ८०० वर्बे ) ( 'घुल्व- 
लिद्धांतामध्ये ? ) समद्विसुज चतुष्कोणांतील सम - 
च्छेदकाच्या ( “ डायगोनल च्या ) वगीचा सिद्धांत 
मांडला आहे, समभुज चोकोना ( 511९ ) च्या 
बाबतीतील हाच सिद्धांत वेगळ्या ठिकाणीं मांडळा 
असला, तरी याच सामान्य सिद्धांताची ती एक 
विशिष्ट घटना आहे. म्हणजे हा सिद्धांत पायर्थे- 
गोरसच्या ( खिस्तपूर्व ५४० ) काळापूर्वी किती तरी 
शतकें अगोदर येथें माहीत होता ! वेदांमध्ये यशाच्या 
साठीं निरनिराळ्या पण विशिष्ट आकाराचींच उप- 
करणें व स्थडिळें लागत, त्यामुळेच भूमितीचा 
अभ्यास वाढला, 

“रसायन व वैद्यकः--ही दोन्ही जुन्या काळी 
परस्परनिगडित होतीं, चरक ब सुधरुत हे आयुर्वेदाचे 
प्रमुख आचार्थ होत; “ अशंगह्ृदया *चा कदा 
वाग्मटह्दि तेवढाच मोठा आहे (इ. स. ६०७ 
ते ७०० ). वेदिक वाढ्ययांत सोनें रूपें, तांे 
लोखंड, शिसे व जस्त यांचा उलेख आहे, आयु- 
बेंदिक काळखंडांतील “ चरकसंहिता ? व कोटिल्य. 
प्रणीत * अर्थशास्त्र ) यांत पितळ, कार्स ( त्रॉश्न ) 
आणि पारा या धागेचा उल्लेख आढळतो, 
उत्खनंनांत सांपडळेळें तांबे ब लोंखंड यांचे नमुने, 
ऐतिहासिक महत्त्वाच्या मूर्ती, स्तंभ, करंडक, 


| अनुक्रमणिका 


तुळया, हत्यारे आणि अवजारें यांवरून प्राचीन 
भारतीयांची धातुबिदेतील प्रगात सिद्ध होते. या- 
पुढील संक्रमणात्मक कालखंडांत उत्तरोत्तर औषधी 
वनस्पतीच्या जागीं घाठु, धातूची भस्मे ( स्यो- 
गत ९०110011१5 ) आणि खनिज द्रव्ये यांचा 
उपयोग औषधासाठी होऊं लागला. हा काळ इ. 
स. ८०० ते ११०० पथैतचा म्हणतां येईल. या 
काळांतच “ वृंद ! आणि चक्रपाणि ? हे नामां- 
कित ग्रंथकार होऊन गेले, त्यांच्याच परिश्रलांमुळे 
भारतीयांचे रासायनिक ज्ञास खूप वाढलें, त्यांनी 
क्त्यिक घातुजन्य संयोगिते ( भस्मे ) कशी करा- 
वात यांची माहिती दिळेळी आहे; विशेषतः ताम्र, 
पारा ब हे यांची गंघकिते ( 5011111त०5-) 
यांचा माहिता लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. 
तिसरा कालखंड तंत्रविद्रेचा होय. तो इ. स. 
ट ०० ते १२०० चा म्ह्ग्तां येईल. या काळांत 
किमयेच्या शोधासाठी रसायनाची प्रगति चांगली 
झाळी, नागार्जुन हा बोद्धधर्मी आचार्य त्यांत प्रमुख 
हता. त्याठाच भारतीय सुवर्णरसायनाचा-किमया- 
विचे-( 91) चा आद्य निमीता समजतात. 
तो आठव्या शतकांत होऊन गेळा. त्याचा ' रस- 
रत्नाकर ' अंथ फार प्रतिद्ध आहे. किमथेच्या 
क्षत्रालाळ प्रयोग पतंजलीच्या ( खित्तपूर्व २ रें 
न्यान ) कालापासून हिंदुस्थानांत चालले होतेच. 
केत्येक सुवर्ण-र्सायना- ( होलाशा$ )- च्या 
ग्रंथांत डिल्टिेशन, सब्छिमेशन, अर्क काढणें 
कच का, आण 
ग ची, उपकरणांची वगैरने आहेत. 
रिक नि सः १२३०० ते १५५० च्या काल- 
कानात कचा प्रत्यय, उपयोग व प्रयोग 
ला. । रसरत्नसमुच्चय ? नामक 


रिया भेडिका *, कार्मती व औषधी 
पटली डतशीरपर्ण दिळेी खूप माहिती आहे. 
ढीज़व (लड मनी वि तता 
नदि अ न  कार्बानेट्स यांची प्रक्रिया 
क्य का 1 इतकी स्पष्ट ब सरळ आहे कीं, 
तहि खुद्याळ मळ अउस्तकांत ती आजच्या कालां- 
च्या कालखंडां की. खनिज अम्छे मात्र या किमये- 
डात फारच उद्यौरां माहीत झालीं. 


६० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


.. 
५ > 

५२ कना ं | 
| नवभारत ठे 

न्ट< अमृतमहोत्सवी & 9२७ 


३ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


सारसंकळलन 


५ चनस्पाते-श्ात्रः--वेदादिक सर्व साहित्यांत 
भारतीय वनस्पतींचे वर्गन आहे. ' सुश्रुत-संहिता ' 
: चरकसंहिता ? “ कृष्रिपराशर € ' अमरकोदा ? 
५अश्निपुराण? वगेरे ग्रंथांत यांची माहिती ग्रथित केलेली 
आहि. त्यांत वनस्पतींचे शारीरविज्ञान, वनर्स्पांतजीवन- 
विद्या ( ९०0]०४ ) , मोफोलॉजी , टॅक्सानमी , व 
वनस्पतीची ऊउत्कतांति यांबददळूचे विविध उछेख आहेत. 

“वद्युबिद्याः-हत्ती, घोडा, वेल आणि इतर पाळीव 
जनावरांचें जीवन व संगोपन ह्या विषयावरील ग्रंथांच्या 
अस्तित्वारून प्राचीन भारतांत पश्युविद्याविषयक 
अभ्यास ( 2700108101) &त!९5 ) चालूं होता, 
असें म्हणावें लागते. मत्स्यविद्याहि फारच पुढारलेली 
हाती, हें आरंभी उल्लेखिलेल्या परिसंवादांतील एका 
नित्रंघांत तप्ीलवार स्पष्ट केलेलें आहे. आयुर्वेदाचें 
क्षेत्र माणसाप्रमार्णेंच जनावरांच्या आरोग्याचेंहि 
होते, कारण अधायुरवैद व गजायुवैद असे आयुवेदाचे 
विभाग आहेत. म्हणजे,  पशुरोगविश्ञान 
( एटा" 80121100 ) सुद्धां प्रगत झालेले 
होते. पांजरपोळा'ची संस्था पद्मूंची इस्पितळेंच होत. 
पांजरपोळ गोतमवुद्धांसुळें सुळ झाले अस म्हणतात. . . 
लोकांचें घरगुती, आर्थिक आणि राजकीय जीवन 
सुस्थितीत राहावें म्हणून करावयाच्या प्रयत्नांतूनच 
पद्युविज्ञान आणि पद्युरोगविज्ञान यांची सुरवात झाली. 
कारण त्या काळांत माणसांच्या जीवनांशी शेतकीर्ची 
जनावरें व प्ुधन , नांगर्रीची जनावरें, घोडदळ, 
हृस्तिदळ , उंटदळ ही कायमची निगडित झालेली 
होती. 

५: जेतकीः-वैदिक काळांत रोतकी बरीचशी 
सुधारळेळी होती, जनावरांचे नांगर आणि कित्येक 
शेतकी ची अवजारे, एवढेंच नव्हे तर खतेंसुद्धां, त्या- 
काळी माहीत होती. मोर्यकाळांत (खि. पू. ४थे व 
३ रें शतक ) कृषिविद्या हें राज्याचे प्रमुख खातच 
बनळें, रोतकीसाठीं हवाभानाविष यक निरीक्षण करण्या- 
साठीहि व्यवस्था केलेली होती. म्रह्मंच्या गतीव€न 
पावसाचे भविष्य वर्तविळे जाऊं लागळें आगि 
बी पेरण्याचे हंगाम स्पष्टपणें निर्दिष्ट होऊं लागले. 
कोटिल्याच्या ' अभैशास्त्रां ) त या रोतकी विभागा- 
ची तपशीलवार माहिती आहि. इ. स. ५ ठ्या 
शतकांतील ' कृषिपराशर ? नामक ग्रंथांत प्राचीन 


| अनुक्रमणिका | 


४2) ०० ७. ७० 


भारतांतील कृषिविच्येचें आणि शेतकीज्ञात्राचें वरेचर्से 
तपशीळवार वर्णन आलेळें आहे, 
ग्भोपनिपद्‌ व गर्भाची वाढ 

केवळ चर्मचक्षूना जेवढें निरीक्षण. करणें शक्‍य 
होतं तेवढें करण्याची शक्ति प्राचान भारतीयांची 
फारच वाढविली होती, यांचे एक प्रमाण प्रो, आर. 
व्ही. शेबेया यांनीं “ नॅशनल इन्स्दिटयूट ओक 
सायन्सेस या संस्थेने तयार केलेल्या परिसंवार्दा- 
तीळ आपल्या ““ मानवी गभोच्या वाढीविषरयी 
प्राचीन भारतीय कल्पना? नांवाच्या छोट्या नित्नंघांत 
दिळें आहे. प्राचीन काळी शेकडो उपनिषदे तयांर 
झाली, पण त्यांत “ गर्मोपानिषदाचा ?” क्रम मुख्य 
तेरा उपनिषदांनंतर लगेच लागता. त्यांत आलेले 
गर्भाच्या चाढीसंबंचीचे विचार सुश्वत-चरकांच्या 
विचाराच्या मानानें फारच पुढारळेळे आणि आजच्या 
काळींहि बरेचसे सयुक्तिक वाटणार आहेत. त्यांतील 
मुख्य भाग पुढें दिळा आहेः 

५ इ, नीडहॅमच्या मताममाणें प्राचीन भारतीय 
गर्भावज्ञान सापेक्षतया बरेंच पुढारलेले होते. 
पण चरक-सुश्वुत किंवा भगवदूर्गाता यांचाच 
उल्लेख या बाबतीत मुख्यतः केला जातो, आणि 
गर्भोपानेषदाकडे दुळेक्ष केळे जातें. वेबरच्या 
मते हे “ अथवोपनिषदां तील एक उपनिषद्‌ अहावें. 
उलट कांहीं विद्वान्‌ याचा ' कृणायजुवेंदां “त समावेश 
करतात. पाळ डाोसेन मात्र याला मुख्य तेरा 
उपनिषदांनंतर लगेच स्थान देतो. यावरून हें 
उपनिषद्‌ फार जुनें आहे, हें निश्चित दिसतें. 

या उपनिषदांतील गभोच्या वाढीबद्दलचे मंत्र 
पुढीलप्रमागें आहेत : 

: एकरात्रोबिते कलळळे॑ भवति | सप्तरात्रोषितं 
बुदूबुदं मवति | अधमासान्तरेण पिण्डो भवति | मास- 
हयेन शिरः कुर्ते । मासत्रयेण पादप्रदेशो भवति । 
अध चतुर्थे मासे गुल्फजठरकटिप्रदेशो भवति । 
पंचभे मासे प्रष्ठवंशो भवति । षष्ठे माते नासाक्षि- 
श्रोत्रागि मवम्ति । सप्तभे मासे जीवः संयुक्तो 
भवति । अष्टमे मासे सयैसंपूर्णी भ्थति | नमे 
( मासे ) पीवते || *. याचा अर्थ ताः गर्मघारणे- 
नतर पहिल्या रात्रीच्या काळांत "मे अर्धबट पातळ 


६९. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


र क्य प भी 
कन | ७५ र रा 
िअपृतमहोत्सवी& ७२७ 


नट 
00) 022 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


असतो, सात रात्रींत तो ' बुडचुज्र्यांसारखा होते. 

अधी मदिना झाल्यावर ता. पिण्डासारखा स्टणान 
बाटोळा होतो; एका महिन्यानंतर तो काठण ह!ता; 
दोन मटिन्यांनी डोकें तयार होते; तान साहन्तान! 
पायाचा भाग साष्ट होतो. चवथ्या महिन्याला १ 

पोट आशि कंबर स्ट होते; पांचव्या भोडन्याला 
वाटी भाग निराळा होतो, सहाढ्पा मोन्यात 
नाक, डोळे, कान वगेरे चेहऱ्याचे _अववत 
दिस. लागतात, सातव्या माढिन्याला जाव (बेदन्म) 
संयुक्त होतो; आठव्या महिन्याला गे सव।वयवाना 
संपूण द्दोऊन नवब्या सदिन्य़ांत तो पुट हता. 


न्य डर 
यांतीळ ' सातव्या महिन्यांत जीव सयुक्त हता 


या एका उिघानावांचून ब्राकीर्ची सव विषाने ब्यायर्क 
अथीने आधुनिक गमेविज्ञानाच्या दट नेढि सयुकितकर 
बाटणारी आहेत. “ जीव शयुक्त होतो. ? द विधान 

८ गीत त्या वेळी संभेदनात्मक व ज्ञानततु'बघयक काच 
चालू होते ' अशा अर्थानं सयुक्तिक वाटत, खर 
आश्चप्र हें आहे डॉ, चाळू काळातादे इतक्पा थोड्या 
दिवसांचा गर्भ निरीक्षगार्थ निळण अयत दु'नळ 
असल्यामुळें, इतक्या प्राचीन काळी शास्त्रज्ञांना एवढी 


बारीक मादहती कश नभूद कळा आण तत|तत लागू 


वडणाऱ्या उदाडइरणांच्या ब उपमांच्या साहाय्याने अले 

बारीक वर्गन कर्थे केळे १ आजच्या दास्त्राला लहानांत 

लह्वान गभ ११ दिवसांचा प्रसक्ष पडावयास नळाला 
दे. १९४२ नंतरच ७|। दिवसाचा गन प्रत्यक्ञ 
पळव्य होऊ रकला, 


(स्यानिल्ट) पुरुरचीजजेतुवादी आशि ( ओव्हिस्ट ) 
स्त्राजाजाडवा (39101 11115 ()13() याच्यातील 
आधुनिक वादाच्या पूवी अनेक दतक गमलातिष्रदान 
नमूर केळे अहे का, 'छुषव ह्यात याच्या सयागान 
ग राहती, ग पानेभदात जु ठु6वइतर अशाच 
निसनविकृतीच्या गाट आणित्याचापपटाया, षर्थी 
बरेंच लिहिडेळे आदे. पग ते. मत्र आजच्या 
माहितीप्रमाणे सयुक्तिक वाटत नाही, आगि तरेचस 
बळ कल्मनेबर्न ( प्रत्यक्ष माहिती व संख्यात्वक 
गागित यावत नव्हे ) 1९७ दिव 


चरक संश्रतानवाळ रा बेषयक जान आगद च 
खामान्य आहे) त्यांच्या मताप्रमाणे स-ज!जाडातव 


६्र 


डा 


(0एपप किंवा ९४5 मध्ये ) बाढळेल्या प्राण्याचे सवे 
कझवयव असतात; आणि वाढ म्हणजे केवळ तयार 
शसळेली रचना बाढेर व्यक्त दोगे, एवढीच क्रिया होय. 
या वाढीमागीळ कार्यकारणसंत्रंबांत अशी 
कल्पना ददोवी की, ' जीव द्या एऊ स्वतंत्र तत्व असू 1 
तोच व्रीजांडांची डाढ निवत करीत अपतो. 
( अर्थातच आजचे ज्ञास्र, अते कोणतेंहि निसर्गवाह्य 
तत्त्व संवुफ्त होत अर्थ मातीत नाही.) 
गाडीच्या मृत्यूचे रहस्य 
क्रातीनंतरब्या रशिवन जीअनांत . भकिसम 
गकॉचं स्थान फार उच्च होते. असे म्हगतात की, 
स्टळित ज्प्राच्या मताबददळ काळजी घाळगी अस 
हा एकच पुरथ होता. त्याला प्रथम जोल्शेव्टिक 
क्रांति पटडी नव्हती म्हणून तो अनेक बर्गे इटलीत 
राळा होता. पुढे त्याचे मतक्रांतीला अनुकूल ज्ञाळ 
व तो. रशिवाडा परतला, 


 बलूंड रिव्ह्यू ' (डिते, १९५०) मध्ध 
जी, एक्‌. हृडतन यांनी त्याच्या मृत्यूविषर्मी एक 
जिचारप्रवर्तक ळे लिंदिा आढे. त्यातून पुढीळ 
भाग घेतळा आहे 

“६: अक्सिम गोळीच्या च/रित्रकारांना त्याच्या 
यूच्या तरदेविष्ी नक्का मत बनमावे लागगार 
आहे. जुन १९३६ मध्ये मृर्‍्वूच्या वेळी त्याचे छे 
भरण नंत (तक दत, अर्श सनजडे गेड; पण १९३८ 
साळी जुन्या चोल्शेळ्ट्रकांच्या ज्या 
तयासण्या झाल्य, त्या वेळी सोर 
मुख्य यानोडा ब दोन 
जमाव दिडा की, आपण 
गताच्या “हो'वेर्येतवेतबी गटालच्या सू-गोवरून 
गोकांचा ' घेद्यकीय ? साधनांनी खूच केला! 
स ढेइवेतमधीड गुन्देंगारांड्या तयासणीत नेट्मीच 
ज९॥ संशयाठा मोठी जागा अतते, तशी येवट 
आढे; आ म्हणूच क्रातिपूव ररिय़ांतील हा 
दोवटचा मोठा लेखक्र क्तांतीनंतल््या काळांत 
ग क॑ रीत्या मरग पावला, की त्यांचा खरोखरच 
खून झाला, ही गोष्ट संशयास्यद आहे. 


तन भयकर 
इथेत गुप्त योझिसाचा 
क्टर यांचा असा कुडी 

नेव्या ब ट्राट्स्दी- 


एक गोष्ट स्ट केळी पाढिजे की, क्रेमळिन- 
काळ पक्ञत्रपुख आणि पज्ञांतील मुख्य छेखक व 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


सारसंकठन 


शास्त्रशञ यांना डॉक्टरी इलाजहि जसूक ठरलेल्या 
डॉक्टरांकडटूनय होत असतो, त्याप्रमाणे मॅ.केठम 
गॉकीं, त्यांचा मुलगा सॅक्स पेक्फोव्ह, गुप्त 
पे|टिसांचा (यागोडाच्या पूर्वीचा) सुख्य भैरिन्झक्की 
आणि पॉलिटूब्यूरीचा एक संमासद क्यूडपीशेव 
यांच्यावर इलाज चाळू अततां चुकोचा आषधी 
उपचार करून त्यांचा जाणूनबुजून खून केल्प्राची 
कुळी दिली शेढी, ?_ | 
५६ गोकींच्या बजनामुळेच झी 
निकाल करगे कटीग जात होते.तेव्हा गाचा कांटा 
काढण्याचा दट यागोडाने पक्षपुढाऱ्याच्याच गुप्त 
सूचभेवरून केला, व तो सापल्यानंतर (१९२६ ) 
ळगेच झीनोबीऱ्द वगेरॅना फासांबवर ळटकावण्यांत 
आठे. पग पुढें यागोडा बंगेरे स्ततःच मातून 
उतरे ब त्यांच्यावरच शास्र उल्य्छे( १९३७ ). 
तेव्हां त्यांनाच उडवून छावायलळा हा खुनाचा गुःचुप 
प्रकार उघड करण्यांत आला. गोडील्य दूर कएण्या- 
साठो यांगोडाचा उपयोग केळा आणि बागोडाळा 
खतम करण्यासाठी गॉडींच्या खुनाचे रहस्य बाहेर 
आणे ! फांसावर जागारे कग्यूनिस्टारे कायीस,ठीं 
अवश्य ठो कघुलीजब.ब्र देवात, दं प्रसिदधच आ. 
ते तर जाणारेच असतात; व म्हणूनच जे राहणारे 
असतात त्यांना ' कार्य? करण्याची साधि ते देत 
अततात ! ही निठ्ठा मात्र केवळ आयू होय 
ससानार्थ 6 शब्द्‌ आणि मनो/१ज्ञ.न 
ऑॉर्टिनाइट्डी ”' नामक नियतक्राडिकांत 
( डिते. १९५० ) डॉ. लीडिया शिवर यांचा एक 
छेख आळा आदे. डेखिका स्वतः रोगतज्ञ व 
मानसद्यास्रज्ञ आढे. “ समानार्थक दोब्दांमागीळ 
मनोविज्ञान "या लेखांतील म्ह्गणे थोडक्यांत पुढें 


(६ सठीतामान्यमर्गे समानार्थक मानढेल्या शब्दातून 
मानसद्यासत्रीय दृष्टीने भेदाभेद शोधू पाह म्हणजे 
एक मोठी धक्का देगारी गोष्ट बाटेळ, परंतु व्यक्‍ती शी! 
ज्यांचा सारखा संत्रंव येतो. अशा सानसशासत्रीय 
विकित्सकाडा त्या व्यक्तींच्या भाषेंदून त्यांच्या 
अंतगत जीवनाचा बराच कवास लागतो; भाषा दे 


अंतर्गत प्रक्रियांच्या आपचिष्काराचे जिवंत ब 
गतिमान, बाइनच बनलळेळे अक्षत. 


छ्शे 


अनुक्रमणिका 


|] 


६६ भाषेबाबत सूक्ष्मसंवदेनात्मक भावना अणणे, है 
बाह्य वास्तव घटनेशी आलेल्या सूक्ष्म संबंधाचे 
निर्दाक अपते. ( 8 8शाडाए७ टश 
पीळ 1110000 15 छोणा०ड छा 0१ता२ट्- 
0101 00 ६ तलाख्ा० ए०पटी) ४0" 11४5109) 
॥॥1९१०॥१९॥४ ), या जगांत व्यक्‍तीची घडयड 
आपे आंतरिक व्यक्तित्व व्यक्‍त करण्यासार्ठी 
चालते, व त्या जगार्शी त्याचा संत्रंध शब्द व कृति 
दोटींच्या द्वार॑ येतो. कोणत्या मानवी संत्रंवाचा 
पाया ]द्षूणजे श्रत्रग व दृष्टि यांच्या द्वारे व्यक्तीनी 
एकभेडांत्रदूळ उत्पन केळेळी सहानुभू'ते हीच होय. 

“ ळोकांनद्दलची जिज्ञासा व भाषेउद्दळ्ची 
जिज्ञासा या एकभेकरांशी फारच निगडित आहेत. 
क! ठ्यक्‍तींना डोळतांना ज्या अडचगी भासतात 
त्यांतून त्यांची इतरांशी संघच न ठेअण्याची प्र्नत्ती च 
दिसून येत असते, अजि एखाद्या परकीय भाषेची 
काम बळाऊ भारितीहि करून घेण्याची कांडी दी 
अधववथेत! कित्येज़् वेळां मज्जातंठुंच्या विक्ती- 
(11९ए1'0318 )-खे लक्षण असते. म्हणून, रोग- 
जिकिस्क नानसशाल्याच्या दृष्टीनं तर, हा भाषेतील 
व कृतीतील अन्यन्य संमंच फारच महत्वाचा ञाढ. 

५1६ [10९७ आगि "10९00० या रब्दांच्या 
पर्यायांकडे या दृष्टीने पाहगे उदबोधक ठरेल. 
[1१९9९॥0९॥०७, 1,1९९011९8 व 1,1८९0110॥13- 
11९55 सुद्धा वेंब्ध्टरुन पर्यायांच्या यादीत दिळेऊ शब्द 
आहेत. . .सत्रंध वाताव(णच काय, पग त्या प्डीकडर्ये 
आकाशदि “फ्रीडम ' व लिबर्टी (“मुक्तता _ व 
*स्वतंत्रता? ) बा शब्दांनी तध्यांडनक केऊहांच भरून 
गेळेडे नभेळ! मध्यंतरी या दोन शब्दांच्या जार्गी 
त्यांचा तिसरा पर्याय "लायलेन्त? (“निस्तंत्रता 'मेळूट- 
पशा? ) ह्या घुमाकूळ घालूं लागला आहे. नेळछूटयणा, 
दुसऱ्यांना गुलाम करणें, त्यांचे हाळ करगे, त्यांना 
सुके गारणे, त्यांना संकटकाळी मदत न करगे या- 
बाबतचा ' मेछूडयंगा ? बोकाळळा आहे; आणि हें 
84 । फ्रोडम्‌ ? किंवा ' लिबर्टी _ यांचा परिणाम 
6 दुरिडपेन्डन्त ' ( अनिमचता ) याचा 
इन्डिपेन्डन्स्‌ हा 
नलून त्याच्या 


मेढडे, तर्‌ 
परिणाम आहे-नखवरोषर “ 
६ फ्रीडम “चा. समानार्थक रबर 
विरुद्ध अथाचा वाहक बनला आहे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


५: ६ स्वतंत्रते "चा “ वेछूटपणां त परिणाम व्हावा 
याचा अर्थच हा कीं, ह्या दोन कल्पना परप्परांत 
अदलाबदल करतां येण्यासारख्या लवचीक वाटाव्यात 
अश्शीच त्या लोकांची मनोरचना असते. ' स्वतंत्र- 
ते 'चा अर्थ “ स्वतःचा हक्क स्वतःशी असणें हा 
आहे. ' निस्तंत्रते चा अर्थ ' हक्क हिरावून घेणें 
असा होऊं लागला आहे. “ असणें ' यामागील 
निश्वळ निष्क्रियता ( वा 0881019) आणि 
: घेणें) यामागील गतिमान्‌ आक्रमण ( त ४111111102 
४088107 ) या गोष्टी मिन आहेत....... 


५६ £ अनिबैघता ? किंवा “ अ-परावलांभ्ेत्व > 
(11त81010९1)९0) याचीहि अशीच विकृति 
झाली आहे. व्यक्तीचा साकल्यपू्ण॑ विकास 
(111९101) म्हणजे व्यक्तिबराह्य विश्वाशी त्याचा 
होणारा सुसंवादपूर्ण संयोग होय. व्यक्ति व विश्व हे 
दोन्ही अविभाज्य असे एकरूप घटक झआाहेत. पण 
यामुळेच ' 11९९1१९1०९ ?( अन्परावलंबित्व 3 
: मुक्तते “च्या विरुद्धा थक बनते, या अथौने 
£ इन्डिपेन्डेन्त ? म्हणजे “ एकटे ? असणें, फक्त 
स्वतःशींच संबद्ध असणें, असें ठरतें; आणि 
बाह्य वब म्रानसिक संत्रंघांना वगळण्याकडे 
प्रश्वत्ति होते, आपल्या काळचे घोषवाक्य ' इन्डि- 
पेन्डन्स ? असून त्यामुळंच आपली सध्यांची आणी. 
बाणीची वेळ आली आहे. मज्जाविकृति झालेल्या 
प्रत्येक व्यक्‍तीची “ वेगळें ? राहण्याची वृत्तीच 
अनेक पट वाहून त्यांतूनच “' अलगपणा ची अशी 
भावना निर्माण झाळी आहे कीं, जणूं या जगाशी 
आपणांळा कांहींच करावयाचे नाहीं, प्रवृत्तीचा 
मानसिक ब सामाजजक परिणाम काय होतो 


९४ ) *€ 


लक्षांत न घेतांच ढोक आपल्या ' लिबर्टी ? > व 


स्वाधीनतेचें रक्षण “इन्डिपेन्डन्तःनें कह पाहतात. 


* यांतील चूकहि “ मालकीचे असणें ? आणि 
: स्वावलंत्री असणें (]चएयाड तयात याड) 
यामधील गोंधळामुळेंच उत्पन्न होते. खरे * इन्डि- 
पेन्डन्स ? म्हणजे एखादी माळकी मिळविणे नव्हे; 
तर व्यक्‍तीने आपली अंतर्गत निर्मिति करणें होय, 
व त्यासाठी “ स्वावलंब्रित्व ? अत्यंत अवश्य असते 
केवळ स्वावळी माणूसच जीवनावर विश्वास ठेवून 
धयान वागू शकतो. त्याला अपयशाची भीति वाटत 
नाहा. ता यशासाठी हृपापळेळा नसतो. त्याला 
स्वत्वाची पारिपूर्त करावयाची असते व ते काग 
त्याला इतरांच्या सहकायीनें व अन्योन्य-आश्रया- 
( ल'तेशशतशा८९ )ने करावयाचें असते. 
“ मानवी जीवनांतील बरेंचसें दःख हें केवळ 
दाना कूटप्रश्न सोडवावयाच्या हट्टामुळे उत्पन होतें. 
पश केघळ शब्दांनी आजच्या विसंवादाचा सुततवाद 
हण अशक्य आहे. लोकांना “ लित्र्ी ? देऊन 
त्याना बेधमुक्‍त करतां येईल, पण त्यांना ' फ्रौडय 
दता येणार नाहीं, “ फ्रौडम'ची प्रात प्रत्येकाने 
आपल्या बेयक्तक व सामाजिक आत्मविकासाने 
करून व्यावयाची आहे. 
“ स्वातंत्र्य हे स्वतःप्रमाणेच सर्वारचेंट्रि आहे; ते 
जगाच्या संत्रंघांवर अवलंबून आहे, 


१ याचा जाणीव 
लोकांच्या मनात नसते. 


वयाक्तक सामथ्यावरील गेर- 
'अश्वास, मनाची संकुच्ितता आणि आपल्या न 
गडामुळ उत्पन झालेले पूनग्रह यांजपासून आपण 
जावर्‌ मुक्‍त झाला नाहा, तावर मानवजातीला 
अधिकाधिक रक्‍्तवातचे पाहावा लागेळ, पण 


तढ़वारच्या बळावर खरी गुलामी नाहर होणार 


नाहा, किंवा इतर एक स्ाधनांनासुद्धां 'स्वतंलता 
सुरक्षत ठेवतां यणार्‌ नाह; खऱ्या मत्त 
ढाकाच्या 


'करवाशालतेनें शांतिशाळी जग नेमीश 
करतां येईल, ?? 


प, कस्य. 


७४: 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


टे. क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९९१८. ली 


र 


र) प की 
कच । १५९ 
।& अमृतमहोत्सवी, 
“द क ० 
्श्टी “७, ७५७७५७४ औक 


कि. 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


९ ४४४४०४१८४० १४८०१०० 2४/२४/१५९७ १७०० >” २./च्य्छि 


आसचे महत्त्वाचें आगामी प्रकाऱन 


युरोपीय विद्वानांनी प्रदांसिलेला 
पै. जवाहरलाळ नेहरू यांचा आद्वितीय ग्रंथ 


("३ र ७७ $ 
जागतिक इतिहासाचे ओझरतें दर्शन 
6 छु ३९७ 01 ४४० [118६0४ 
या पुस्तकाचा अधिकृत व सुमोथ अनुवाद 
खंडशते४ 
मधून लत्रकरच प्रकाशित होत आहे. 


| 
प्रत्येक्र खंड डेमी साइजमधीळछ सुमारें ४०० प्रष्ठांचा होणार असून | 
चार खंडांची निळून एकूण एष्टें १६०० च्या वर, 
५०७ नकारे आणि संपूर्ग सूचे यांतह, 

एअढा विस्तृत अ.णि सांगोप,ग ॑ 
अता मराठी भाषेतील पहिलाच इतिहास-ग्रंथ १ 
उत्कूर छपाई : मजवूत बांधगी : सुंरर बहिरंग 

ब्रक्ारानानंतरची चार खंडांची एकूण (कमत रु. ३० 
-- प्रकाशनपूर्व खाप सवलत -- - 
१ ते ४ खंड रु. २« फक्त (सेल्स क्स, पोस्टेज निराळें) 
आपल्या प्रतीसार्ट' आजच म. ऑ. * रु. २० पाठवा, | 


सुठभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला, पुरणे २ 


७8 4694४१७०४१ ९०७७७४०७७४ > *“€४५४/४०४६/१%४१ ४४३४२४४२४१ “७४/४७/४५४१ »४-४४०२४४५०४% ४१/२९/१५४१ <./€४५/४०७७/१/१ «०२२४२०५७२० 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
- राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


7 १ री री 
ष्ट &ॉ॑ ७५ 9 ३१९ 
न्ट्<ट िअप्ृतमहोत्सवी जु "> ७ 

2 
कत ८ शा वि 


ग ८ प ठर ७ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


76906. चि0, 8. 8178 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


जगाच्या अक्षर वाढ्ययांत सत्य-प्रकाशानें चमकणारा 


-अद्ोितीय ग्रेंथ> 


महात्मा गांधींचे सत्याचे प्रयोग 


अथा 


आत्सकथा 


अनुवादक : श्री. अप्पासाहेब पटवर्धन 
छे 


| 

: आत्मळाखेत च,९-्यथांत महात्माजींची ही अत्मकथा अनेक दृष्टींनी 

वेशिष्ट्यपूर्ण ठरठेळी आहे. या ग्रंथाच्या ओळीओ ळीतून सत्योपासने 

चिंतन भरळेडे असल्यामुळें जैवनाच्या साधकाळा हा ग्रंथ मागंदश 
आहे या म्रथाताल स य देखनकटेमुळें आलेळें नसन सत्याच्या 

गोजामळें आढेळें आहे 

| हिंदवी स्वातंत्र्याच्या साधनेत गांधीजींचा फार मोठा भाग आहे. म्हणन 

]....3 


एतेहासिक दृष्ट्याहे हा ग्रंथ अत्येत महत्त्वाचा ठरला आहे. आपल्या 


“७ 


रष्टू.त्याची ही अत्लकथा आपल्या संग्रही अवश्य हवीच 
आपल्या पुस्तकविकेत्याकडे आजच मागणी करा, 
उत्कूट छपाई, मजवूत बांधगी. सुंदर दुरंगी वेष्टन, 
चवथी आवात्ते : पृष्ठे डेमी ४९० : मूल्य ९ रुपचे 


आमच्या भकाशनांच्या माफत सुचपत्राकारतां आजच लहा 


लभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला, पणे? 


१९०/*4>४*४/४*/ >>>” >“***« >>>“ “*>“* >> **४४**२०</५/%./४५//* ८४४८४१ ४४४” ४५/%५/४/१ </८*२०/४०६/१./५ ४५/४५/१४८१ ०८*५/४/०५/४/१* ००४२४४२ २/*/ 


डे 
| 
| 
, 


ग 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
- राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राजपाठशाळामडळ, वाई 


